सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वर्षे सातवे (प गी | ऑक्टोबर 
अंक पहिला १7 ह. १९५२ 


ढ क 1 र्क 
संचालक : श्री, छकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
आचार्य शे. दू. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-ग्र. गोवधेन पारीख 
प्रा. वि. स. बेडेकर का. संपादक 


ककाकदऱकककनध्ककयाय्काकवन्ह्हकधमककयन्ककततककमध्ानममकककतन्तलनकन्हककाककककककाककककककाता तीत तकी सतत तती ततचा 


व्य जीवन अर्थात्‌ मानवी जीबन श्री, केदारनाथ त 
इतिहासाच्या अभ्यासांतील नवीन गरजा प्रा. रा. वि. ओतुरकर ६-१२१ 
मला भेटलेले “ ज्ञानदेव आणि तुकाराम ? डॉ. सरोजिनी बावर १२-१८ 
देवककथा आणि सामाजिक आचार-विचार श्री. दुर्गा भागवत १९-२२ 
गांधीजी व पत्रविज्ञान (1०प'1811811) श्री. त्रि. गो, देशमुख २३-२७ 
आचाये विनोबा यांचें व्यक्तित्व श्री. ह. कृ, मोहनी २८-३२ 
तीं तुझींच पाउलें-!  . प्रा. दे. अ. दाभोलकर , ३२ 
शास्त्रीय परिभाषेचा प्रश्न डॉ. गो.रा, केळकर व श्री. श्री.ग, वेडेकर ३३-३४ 
पांच रुपयांतील स्वातंत्र्य ! श्री, श्रीकृष्णचंद्र, अनु.श्री, मनोहर देखणे ३५-४९ 
देव माझा सेक्रेटरी ! श्री. ज. श्री. देशपांडे डर 
कोरियांतील युद्धविराम श्री. व, म. कर्णिक ४२-४६ 
तूं बनमाळी- ! श्री. मधु वाबगांवकर शद 
आपल्यामधील वर्तमान असंतोष ब बैफल्य श्री, भट्ट, चिनवाला, श्री. दळवी, 

( एक परिसंवाद ) प्रा. गोवधन पारीख इत्यादि ४७-५४ 
सुंदर कविता ! श्री. दत्तात्रेय कुलकर्णी पड 
आंध्र राज्याची स्थापना श्री. एन्‌. सी. एन्‌ . आचार्य ५५-५९ 
संमेलनाध्यक्ष श्री. विठ्ठलराव घाटे प्रा. श्रीकृष्ण के. क्षीरसागर ६०-६५ 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हें मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई, येथें छापून प्रा, वि. म. वेडेकर 
यांनी सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें 

पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायकारी संपादक, 'नवभारत मासिक' ९० शिवाजी- 

नगर, पुणें ४ 

२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक “* नवभारत ? मासिक €//0 प्राज्ञप्रेस 

बाई ( उ. सातारा ) 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व, ९४ 
३१४) 
च्या 82440 क. > 
6७ नवभारत भै 
शह धि ७५" चू» 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
ज्य मरा का 


“नवभारत! मासिक ऑक्टोबर १९५३ 


-ऱर्‍्लेखक-परिचय-- 


टी. 


श्री. केदारनाथ ( मुंबई )- * सर्वोदय निष्ठ तत्वचिंतक आणि कार्यकते, “ ब्यवहारुद्धि ? आंदोलनाचे 
प्रवर्तक. “ विवेक आणि साधना ? या पुस्तकाचे लेखक, 

प्रा. रा. वि. ओतुरकर -पुणें येथील लो एज्युकेशन सोसायटीच्या आर्टस्‌ कॅलिजचे प्राचार्य, पुणें 
विद्यापीठांत इतिहासाचे प्राध्यापक, “ हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास? इत्यादि 
पुस्तकांचे लेखक, 

डॉ. सरोजिनी बाबर एम्‌. ए. पीएच्‌. डी. ( पुणें )- मुंबई विधानसभेच्या सदस्थर, 'कमळाचं जाळं?, 
: अजिता ?, “ हिरवा चुडा ? इत्यादि कादंबऱ्या, “ बालनाटिका २, ' भारतीय 
स्त्रौरत्ने _ ( बालवाड्य़य ) यांच्या लेखिका, “ समाज-शिक्षणमाले'च्या 
संपादिका व एक लेखिका 

श्री. दुंगा भागवत एम्‌. ए. ( मुंबई )- समाजशास्त्र, डॉ. केतकर यांचे वाड्यय यांवर यांचा विशेष 
ब्यासंग असून, त्यांनीं : राजारामशास्त्री भागवत यांचें चरित्रर, “10108110९2 
7ण 91 ॥ए'०]10178 ? इत्यादि पुस्कें लिहिलीं आहेत, 

श्री. त्रि. गो. देशमुख एम्‌. ए. डी. जे. ( नागपूर )- * जर्नालिझम? या विषयाचा यांनीं डिम्रेमा घेतला 
असुन, त्यांच्या संपादकत्वाखाली येत्या २ ऑक्टो, १९५३ पासून “ मराठी 
जग ? हें नवीन साप्ताहिक सुरूं होत आहे. 

श्री. ह. छु. मोहनी- * तेजस्वी शिक्षण ?, : आमचा सनातन धर्म ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक. ' नव- 
भारता'चे एक संपादक. 

प्रा. दे. अ. दाभोलकर- सांगली येथील विलिंग्डन कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, 

डॉ. गो. रा. केळकर एम्‌. एस्सी. पीएच्‌.डी.- पुणें येथील “ नॅशनल केमिकल टेंबोरेटरी ? मध्ये एक 
संशोधक, ' सृष्टिज्ञान ? या मासिकाचे एक संपादक, 

श्री. श्री. ग. बेडेकर एम्‌. एससी. एम्‌. एस्‌. ( इलिनॉय ). पुणे येथील “ नेशनळ केमिकल लेंबोरेटरी ? 
मध्यें एक संशोधक, 

श्री. मनोहर देखणे ( सोलापूर ). यांच्या लघुकथा मराठी नियतकालिकांतून प्रसिद्ध होत असतात. 

श्री, ज. श्री. देशपांडे एम्‌. ए. एठएल्‌, बी, -- बुलडाणा येथील प्रसिद्ध वकील, ब्यवसाय. यांनीं बऱ्याच 
अध्यात्मपर कविता लिहिल्या असून त्या प्रकारानाच्या मार्गावर आहेत 

श्री. ब. भर, कर्णिक ( मुंबई )- ' रँडिकल हूयुमॅनिस्ट मून्हमेंट*चे एक कार्यकर्ते, “रंडिकल हयुमीनिस्ट? या 
साप्ताहिकाचे माजी कार्यकारी संपादक 

श्री, मधु घाबगांबकर -- ( नागपूर ) यांच्या कविता मराठी नियतकालिकांतून प्रकाशित होत असतात. 

प्रा. श्रीकृष्ण के. क्षीरसागर -- पुर्ण येथील महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेजमध्ये मराठीचे 
प्राध्यापक, मराठींतील “ ब्यक्ति आणि वाड्यय , ' सुवर्णतुला ?, * राक्षस- 
विवाह ? इत्यादि पुस्तकांचे कते, 


0: 
£. त! 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| ह | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


.१_/्छि 
क या टी 


र ह 
प्र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दिव्य 


सुरत येथें जून महिन्याच्या सुरवातीला भरलेल्या 
परिष्रदेंत * दिब्य जीवना*वर पुष्कळ भाषणें झालों. त्या 
प्रसंगो वेळेच्या अभावीं मी माझे विचार सविस्तरपणे 
सांगूं दाकलो नाहीं. ते कांहीं अंशी स्पष्टपणे या लेखाच्या 
रूपाने जनतेसमोर ठेवण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे. 

दिव्य जीवन ग्हणजे मानवी सदगुणांनीं समृद्ध शुद्ध 
जीवन. दिव्य शब्दाचा अर्थ यापेक्षां अधिक किंवा 
काल्पनिक मानण्याची आवड्यकता नाहो. अक्षया रीतीचें 
जीवन प्रात करून देणारा जो धम तो मानवी धर्म. त्या 
मानवी धर्माने आपण वागू लागल्याशिवाय आपल्यास 
दिंग्य जीवनाची आद्या करतां येत नाहीं किंवा आज्या 
करून कांहों उपयोग नाहीं. त्या धर्माने वागायचें अस- 
ल्यास आपल्या विचारांत, आचारांत शुद्धता आणली 
पाहिजे, मानवी जीवन हें केवळ आपला व आपल्या 
स्त्रीपुत्रपरिवाराचा कसा तरी जीव वांचवून जगण्या- 
करितां किंवा वाटेल त्या विषयाच्या मागें लागून स्वच्छंद- 
पणें किंवा स्वेरपणे वागून धन, मान, कीति, प्रतिष्ठा 
अथवा अश्याच प्रकारच्या मोहांत पडून आयुष्य संप- 
वण्याकारितां नसून कांहीं उच्च, उदात्त व पवित्र ध्येय 
साध्य करण्याकारेतां ते॑ आहे अक्ची श्रद्धा प्रथम 
आपल्या मनांत त्याविषयी असली पाहिजे. जीवनाचे 
महत्त्व आपण समजलो नाहो, त्याची खरी किंमत 
आपल्या लक्षांत आळी नाहीं तर आपल्या विचारांत 
अुद्धता येणार नाहीं. पशू , पक्षी व अन्य प्राणी यांपेक्षा 
मानव श्रेष्ठ आहे असें आपण म्हणतों, आपल्या जीव- 
_ नाची किंमत त्यांच्यापेक्षा अधिक आहे असें आपण 
मानतो, पण ही गोष्ट तेव्हांच खरी म्हणतां येईल जेव्हां 
आपण आपल्या जीवनांत कांहीं उच्च ध्येय साध्य करूं, 
त्याकरितां आपण आपल्याला चांगळे संस्कार लावून 
घेऊं. चांगल्या संस्कारांशावाय आपल्यांत सद्‌गुण 
येणार नाहींत. सद्गुणांशिवाय मानवतेला आवद्यक 
असा आपला स्वभाव त्रनणार नाहीं. आणि तसा 
आपला स्वभाव बनला नाहीं तोंपर्यंत उच्च ध्येय- 
प्रात्रीची आपल्याला आद्या नाहीं. 
वयबहारशुद्धीची जरूरी 


ते ध्येय प्रातत करण्याकरितां आपल्याला थुद्ध 


न, भा, १ 


अनुक्रमणिका 


श्री. केदारनाथ 


जीवन अर्थात्‌ मानवी जीवन 


विवेकाची अत्यंत आवश्‍यकता आहे. त्याकरितां योग्य- 
अयोग्य, सार-असार, बेरे-वाइंट, उन्नति-अवनति 
यांविषयां निणेय करणारीं शक्ति आपल्यांत सदेव जागत 
ठेवावी ळागेळ, आपलें व इतरांचेहि कल्याण कक्यांत 
आहे तें आपल्याला ठरावितां यावें लागेल, देश, काल, 
प्रसंग, परिस्थिति यांचें ज्ञान आपल्याला असावें लागेल, 
ते ज्ञान त्याचप्रमाणे शुद्ध विवेकवुद्धि व निणेयदाक्ति 
यांच्या साहाय्याने प्रत्येक कठिण प्रसंगी आपलें कर्तव्य 
काय आहे, आपला धर्म काय आहे तें आपण ओळखू 
ठाकू व आपल्यांत दृढता, निग्रह व संयमशाक्ति अस- 
ल्यास आपण अयोग्य कर्म व अधम यांना टाळूं दाकूं. 
म्हणून विवेकावरोबरच संयमशाक्तीची व इढतेची 
आपल्याला जरूर आहे. आपल्यांतील बऱ्या-वाईट 
संस्कारांप्रमाणे आपल्या मनाचे प्रवाह चाळत असतात. 
त्यांतील वाइट प्रवाहांना- वाइट मनोवृत्तींना व कमांना 
आंवरून धरण्याचे काम संयमाचे आहे. मनुष्याच्या 
शारीरिक व बोद्धिक शक्तींचा जसजसा विकास होत 
जाइळ तसतशी त्याची संयमशक्तीहि वाढत गेली 
पाहिजे, तकी ती वाढत गेली तरच मनुष्य त्या 
शक्तीचा चांगला उपयोग करून आपले उच्च थ्वेय 
गांठून आपलें कल्याण साधू शकेल. गाडीचा वेग वाढ- 
वण्याची कला साध्य झाली पण तिला योग्य वेळीं थांब- 
वण्याची कला किंवा योजना जर हातीं आली नाहीं तर 
तश्या गाडीपासून ज्याप्रमाणे अनथं होण्याची खात्री 
असते त्याचप्रमाणें मनुष्यांत वाढत असलेल्या निर- 
निराळ्या शक्ती जर त्याला ताब्यांत ठेवण्याचें साधले 
नाहीं तर त्या शक्तीच त्याच्या व मानवी समाजाच्या 
नाशाला कारण होणार असें निश्चितपणे समजावें, संयमा- 
नें आपल्यांतील विकारांना; दुष्टवृत्तींना आंवरण्याचें 
आपल्याला साधळें कीं आपलें मन निर्मळ होत जाईल. 
ती निर्मळता संयमशाक्तीची वृद्धि करील, अद्रा रीतीने 
उभयवृत्तींचा विकास परस्परांच्या आश्रयाने होत 
राहील, त्यांच्या विकासादिवाय आपले व्यवहार शुद्ध 
होणार नाहींत व व्यवहार चुद्ध झाल्याशेवाय जीवन 
शुद्ध होणार नाहीं. म्हणून जीवनशुद्धीला व्यवहार- 
शुद्धीची आवदय़रकता आहे, दिव्य जीवन प्रास्त कर- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
> धू च र 
५ क ळुम्च्यत > 
च १ 'नवभारत चे ि 
कद धं ७५ नौ १६ 
नः बर्फ त्सवी "23७ 
७“ प, कऱे औक 
1) सकाळ ् 
अय 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ण्याचा-उच्च ध्येय साध्य करण्याचा हा मार्ग आहे. 
सदूगुणसमृद्ध पुरुषार्थी जीवन 

अधमोतून स्वतःला वांचविण्याकरितां आपल्याला 
संयमाची व चित्ताच्या गुद्धीची जशी जल्री आहे 
तशीच धममार्गाने उन्नत होत राहण्याकारेतां पुरुषार्थाची 
व सट्गुणांची आवद्यकता आहे. पुरुषार्थारावाय सद- 
शुण अंगीं येत नसतात. याचे कारण आपल्यांत सद- 
व्वात्त व सद्भाव उठत असले तरी त्यांना प्रत्यक्ष योग्य 
कमात पारणत करण्याकरितां आपल्यांत भरपूर प्रेरक 
घळ असावे लागते. निश्चयपूवक प्रयत्नशील राहिल्या- 
शिवाय सत्का्ये पार पडत नाहींत. सत्‌कमाशिवाय 
सद्गुणांचा विकास होऊं दाकत नाहीं. त्यांची परीक्षा व 
कसोटी त्यावोर्गेच होत असते. सद्‌गुण व सतूकर्म 
याशिवाय केवळ चित्ताच्या शुद्धीने जीवनाला पूर्णता 
येत नाहीं, विवेक, संयम व त्याबरोबरच सद्‌गुणवर्धक 
पुरुषार्थ या सवांच्या योगे मानवी जीवन कृताथे होऊं 
डाकते. सट्गुणांच्या द्वारा मनुष्यांतील पुरुषा प्रकट होत 
असतो, त्यायोगें संयम व मनःशुद्धीला तेजस्विता येऊन 
तीं प्रमावी होत असतात. शुद्धीवांचून केवळ पुरुषार्थाने 
मानवी जीवन आसुरी बनण्याचा पूर्ण संभव आरे 
योगें आपली व इतरांची अधोगति होण्याची 
आहे. दिव्यजीवनप्राप्तीचा तो मार्ग नाहीं. दया, परोप- 
कारद्रात्ते, उदोरता, मातृ-पेतृभाव, बंघभागिनीभाव 
सत्य, प्रामाणिकता, मेत्री इत्यादि जे मानवजातीचा 
अभ्युदय व उन्नति होण्याकरितां आवदयक असे सटगण 
तेच मानवाची खरी संपात्ति होत. चित्ताच्या गुचिते- 
दवाय हे सद्गुण पूण विकासेत होऊं शकत नाहींत 

पल्यांतील मलिनता आपल्या सदवृत्तींना व सद्गुणांना 
प्रतित्रंधक होत असते. त्यायोगें मानव्याची गति कुंठित 
होते. म्हणून खुद्धांचा आग्रह ठंवून सदगुणांनीं समृद्ध 
असे पुरुणार्थी जीवन सिद्ध करण्याचा आपला प्रमत्न 
असला पाहज. यातच पूणता आहे, यांतच मानवतेची 
सिद्धि आहे. जीवनाला बाहेरून शोभा आणावी कंवा 
कांहीं तरी अवडंबराने आपल्याला महत्व आणावे असा 
आपल्या जीवनाचा हेठु आपण न ठेवतां जीवनांतील हर- 
एक क्षेत्रांत, गरीर, बाद व मन यांकडून होणाऱ्या प्रत्येक 
क्रियेत, वैयक्तिक, कोडव्रिक, सामाजिक, धार्मिक राष्टीय 
जागतिक वगेरे संब्रथांताळ आपल्या सवे विचारांत 
भावनांत, कर्मात परिधुद्धता यावी असा आपला पवित्र 


त्या- 
न्वात्री 


अनुक्रमणिका 


व उदात्त हेतु असला पाहिजे, विवेक, संयम, सट्गुण 
व पुरुपार्थ यांची आपल्यांत वृद्धि होत राहन आपलें 
जावन संपूणेपण निमळ, निर्दोष व व्यवस्थित व्हावें व 
आपण सवांनी परमात्म्याने मानवजातीकारेतां नियोजित 
केलेल्या गुभ व मंगल ध्येयाकडे सतत वाट्चाळ करीत 
राहावें हा परमोच्च हेतु आपल्या जीवनांतील प्रत्येक 
कमाच्या मागे असला पाहिजे. सटगुणांची व त्या द्वारां 
मानवतेची पृणता व्हावी अद्ली आपल्याला तळमळ 
असला पाहिजे. या हेतूच्या आपल्या प्रयत्नांना आत्म- 
शुद्धीपासूनच प्रारंभ होऊन मानवतेच्या सिद्धांत त्याची 
परिसमात्ति व्हावी, या सिर्डातच जीवनाची क्रता्थता 
व सार्थकता आहे. अश्या प्रकारचें जीवन तेंच खरे 
मानवी जीवन आहे. त्यालाच कोणी दिव्यजीवन म्हटलें 
तरी हरकत नाहीं 


आजची आपली स्थिति 


दिव्य जीवन किंवा आध्यात्मिक जीवन यांविषयी 
आपण जेव्हां बोलतो किंवा लिहितो तेव्हां आपल्यांतीळ 
एकद्र सस्कारानुसार आपले तात्विक, आध्या[त्मक; 
धामक ग्रथ, आपली प्रार्चीन संस्कृति, इंश्ररी अवतार, 
इपि, मुनि, आपले पूर्वज वगेरेंचे खूप गोखाने व 
आभमानान आपण वर्णन करतों. या सर्व गोष्टी अभि- 
मान वाळगण्यासारख्या व प्रशंसा. करण्यासारख्या 
आहूत यात सदय नाहीं. पण तो गौरव ब अभिमान 
यात्ररोबर्च आपण आपल्या आजच्या स्थितीचाहि 
वचार केला पाहिजे असे वाटते. त्यावरोबर्च आपल्या 
मनात होहे पश्न उत्पन्न झाले पाहेजेत कां भारतभूमी- 
तच पुनः पुनः इश्वराचे अवतार कां होत आले आहेत? 
पाप फार झाले म्हणजे इंश्वरर अवतार घेत असतो असें 
माठमाऱ्या ग्रंथांत लिहिलेळें आहे. तर भारतभूमींतच 
उनः पुनः पापाची इतकी व्राद्धि कां होत असते ? आणि 
युन अनः इश्वराचे अवतार या भूमीत होऊनहि 
आपल प्रजा आजहि अन्ना अवनत स्थतींत कां म्हणन 
असावी ? ज्ञानाने भरलेळे आपले बहुमोल ग्रंथ, आपली 
उच्च सस्काते महान्‌ पुरुषांची अर 


परंपरा हें सवे 
भाग्य आपल्या वांस्याला आलें असतां आज आपली 
इतका धोर अवनति कां व्हावी ? आज आम्ही आमच्या 


झुराण थमाप्रमाणे वागत नाहीं असे मानळें तरी हजार 
वपोपूर्वी किंवा त्यापूर्वीहि आम्हा आमच्या धर्माप्रमाणे 
वागत असतां त्यावेळींहि प्रत्येक परदेशी आक्रमणापुढे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


...4 
शश 
सवे, 
नवभारत णी 
शत ७५ ् १९ 
न्ट< तः अमृतमहोत्सवी > ७ 


सकळ ति र 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


दिव्य जीबन अथोत्‌ मानवी जीवन 


बहतेक प्रसंगा आम्हाला हारच काख वी लागत आढी 


आहे ? परदेद्यांतून आंळेळे केवळ पोटभरू किंवा 


लटारूहि हिंदुस्थानांत सत्तार्धादया व सम्राटू बनून 
गेल्याचे इतिहासावरून दिसून येत आहे. आम्ही 


आपसांत भांडायला द्यूर पण परदेशी लोकांपुढे निवळ 
व हीनदीन ठरत आलो आहों याचीं कारणे काय १ 
जगांतील इतर लोकांपेक्षा आम्ही अधिक धार्मिक व 
सुसंस्क्रत आहों, तत्त्वज्ञानाचा विकास आमच्या देशांत 
सर्वांत अधिक झाला आहे असें आम्ही समजतो. या 
सर्व गोष्टी जर खऱ्या मानल्या तर इतर देक्यांतील लोकां- 
पेक्षां आम्ही व्यवहारांत अधिक अप्रामाणिक व स्वार्थी 
कां म्हणून ? आपल्याच देदावांधवांना लटून, त्यांची 
पिळवणूक करून, त्यांचे शोषण करून स्वतः सुस्ती 
होण्याची समाजघातकी वृत्ति आमच्यांत वहुतेक सर्वत्र 
दिसून येते, ती कां ? पुनर्जेन्म, परलोक यांवर श्रद्धा 
ठेवणारे, मोक्ष औश्रर वगैरेविषयीं आस्त्तिक्‍्यवुद्रि 
बाळगणारे आपण प्रत्यक्ष चाळू जीवनांत सत्याला 
सोडून कां वागतो ? धर्माविषयी अभिमान वाळग- 
णाऱ्या आपल्यांत राष्ट्रप्रेम व बंधुप्रेमाचा इतका अभाव 
कां दिसून यावा ? राष्ट्रावेषयक कतेव्याच्या बावतींत 
आपल्या ओटासीन्याची मजल राष्ट्रद्रोहापर्यत कां 
जावी ? संसाराविषयींच्या वैराग्याचें पर्यवसान कतंव्य- 
भ्र्टता, बंधुद्रोह, पंगुता, भीरुता वगेरे दोषांत व दु- 
गुंगांत कां व्हावे १ आमचें राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक 
व कोटुंबिक जीवन सर्वे वाजूंनी असें छिन्नमिन्न होण्याची 
काय कारणें असावीं ? डारीर व बुद्धीच्या सामर्थ्याच्या 
मानसिक पावित्र्याच्या वाबतींत आपली अशी हीन 
अवस्था कां असावी ? आज या भारतवर्षात लाख्यां 
नव्हे तर कोंख्यवाथे लोक असे आहेत कां ज्यांना 
खायल्ा पुरेसे अन्न मिळत नाहीं, पांधरायळा धड वस्त्र 
नाहीं, रहायळा घर किंवा झोंपडें नाहीं. कोट्यवाधि 
बालके आज दधावांचून जीवन काढीत आहेत. क्शो- 
तरी जगत व वाढत आहेत, आणि सवांत दुःखाची गोष्ट 
म्हणजे कष्ट करायला तयार असणाऱ्या हजारी लोकांना 
काम मिळत नसल्यामुळें उपासमार काढावी लागत 
आहे, माणसाच्या आकारांत कसाबसा त्यांच्यांत जीव 
टिकून राहिला आहे ! ही स्थिति देशांत वाढत वाळली 
आहे. ही खरोखरी उद्वेगजनक स्थिति आहे ! आणि 
याहि स्थितीतून वंधुट्रोही व देशद्रोही किंवा कोणतेही 


अनुक्रमणिका 


पाप करायला मागेंपुढें न पाहणारे लाखोपति हे करोडपति 
वनत आहेत. काळा बाजार करणारे, लांचलचपत घेणारे 
व देणारे, मालांत भेसळ करणारे, योग्य टॅक्स देण्यांत 
चोरी करणारे हे धनाच्या लाभावरोवरच मानप्रतिष्ठाहि 
मिळवीत आहेत ! या सर्व गोष्टींची कारणें व त्यांतील 
प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधून काढलीं पाहिजेत. 
सहृदयता किंबा समभाव 
आपल्या स्वतःच्या व आपल्या भोवतालच्या या 
दुःख-उद्गेग-जनक स्थितींतून आपल्याला दिव्य जीवन 
प्राप्त करायचें आहे या गोष्टीचें आपल्याला सदेंव स्मरण 
असलें पाहिजे, दिव्यजीवनाच्या व्याक्तिगत आदत ही 
वास्तविक व सावंत्रिक स्थिति विसरून आपलें चालणार 
नाही. या वर वर्णन केलेल्या स्थितींत ज्यांना अतिदायो- 
क्तीचा संददय येत असेल त्यांनी स्वतः देरास्थिति शोधून 
पाहावी आणि जर ती याप्रमाणे आहे असें त्यांच्या 
प्रत्लयास आठें तर या स्थितीतून आपण दिव्यर्जावन 
कसे प्राप्त करू्दाकगार याविषयीं त्यांनी गंभीरपणे 
विचार करावा. ही स्थिति अद्यीच कायम ठेवून आपण 
दिव्यजीवन प्रात करूं राकूं अद्यी कोणाची समजूत 
असेल तर ती भ्रांति आहे असें मोठ्या नाइलाजास्तव 
म्हणणे भाग आहे. आपल्या स्वतःविषयींची ज्यांची 
कल्पना आपल्या देहापुरतीच असेल, आपण म्हणजे 
आपलें शरीर व त्यांत वसत असलेला आत्मा इतकीच 
ज्यांची आत्मविष्यक भावना असेल त्यांची गोष्ट 
सोडून दिली, तर त्यांशिवाय इतर प्रत्येकाला-ज्याच्या 
ज्याच्या हृदयांत दुसऱ्यांविष्रयीं कांहीं सहृदयता वास 
करीत आहेत त्या त्या प्रत्येकाला-आजच्या आपल्या 
अवनत व कंगाळ स्थितीबद्दल दुःख वाटल्याशिवाय 
राहणार नाहीं. ज्याचें आत्मत्व विद्याळ झालें आहे, 
सवीश्ीं समरस होण्याइतकी सहृदयता ज्याच्या ठिकाणी 
आहे, तो आपल्या एकट्याच्या सुखदुःखाने स्वतःला 
सुरवी किंवा दुःखी कधीं मानीत नाहीं. “ आत्मवत्‌ सर्व- 
भूतेपु * हा सिद्धान्त जर मानव्याच्या खऱ्या श्रेठतेचा 
दर्शक असेळ तर ज्याला ज्याला म्हणून त्या श्रेष्ठतेला 
पोहोचण्याची आकांक्षा असेल त्याने त्यानें सवाविषयीं 
सहृदयता धारण केल्याशिवाय चालणार नाहीं. आणि 
सहृदयता हा ज्याच्या हृदयाचा स्वाभाविक धम बनला 
असेल त्याला हा महासिद्धान्त केवळ मान्य केल्यानें 
शांति, समाधान न वाटतां तो आवचरणांत आणल्या- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१) धू १« ण 2 
ळ्या १» 9 


» नवभारत 
शन ५ ७५ नौ >१५ 
ही: अमृतमहोत्सवी /(9/->च७ 


र 
क्त १: बक: कू 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


शिवाय शांति वाटणार नाहीं. सहृदयता म्हणजे सम- 
भाव हा दैवी किंवा सवोच्च मानवी भाव आहे. तेंच 
मानवतेचे श्रेष्ठ लक्षण आहे. तें अंगीं बाणल्याशिवाय 
दिव्यजीवन प्राप्त होणे शाक्य वाटत नाहीं. केवळ 
एकादा उच्च सिद्धान्त मान्य केल्यानें आत्म्याची विद्या- 
लता प्रतीतीस येत नाहीं. ज्यांचे आत्मत्व आपल्या 
शर्रारांतच रमत असेल त्यांना हा विचार पटणार नाही, 
व कदाचित्‌ पटला तरी आचरतां गरेणार नाहीं. पण 
दिव्यजीवनाची आकांक्षा वाळगणारांनीं आपली 
आजची स्थिति ओळखली पाहिजे. आपल्या पतनाचीं 
व अवनतीचीं कारणे शोधून काढलीं पाहिजेत. आपल्या 
विद्यालतेची यथार्थ कल्पना त्यांच्या लक्ष्यांत आठी 
पाहिजे व या सर्व गोष्टी जाणून आपल्या सावत्रिक 
अवनतांतून आपल्या उद्धाराचा मार्ग त्यांनीं शोधून 
काढला पाहिजे. 
केवळ जीवदशोंतून विशाळ आत्मत्बाकडे 
परमात्म्याने मनुष्याला सर्व प्राण्यांपेक्षा अधिक बुद्ध 
दिली आहे. ती वाढविण्याकारेतां जिज्ञासाव्रृत्तीहि दिली 
आहे. तिच्या योगें त्याचें ज्ञान वृद्धिंगत होत आलें व 
होत आहे. त्या ज्ञानाच्या साहाय्याने मनुष्य आपल्या 
व अितरांच्या सुसख्दुःखांचीं कारणे शोधून काढतो. 
मनुष्यांतीळ मुख्य सद्गुण जे दया, सहानुभूति व 
सहूदयता हे ज्याच्यांत असतात तो प्राप्त ज्ञानाचा 
उपयोग आपले व इतरांचे दुःख दूर करून सुखाची 
वाद्धि करण्यांत करतो, ज्ञान, सद्भाव व कतृत्व यांच्या 
वाढत्या प्रमाणावरून मनुष्यांतील मानवतेची पर्रक्षा 
होत असते, इतरांचें दुःख आपल्याला किती असह्य 
होतें व तें दूर करण्याकारेतां आपण काय करतो, किती 
सोसतो, त्याचप्रमाणे इतरांच्या सुर्वानें आपल्याला किती 
संतोष वाटतो, त्यावरून आपल्यांतील मानवतेचें प्रमाण 
ठरत असते. आपल्या शरीराला किंवा त्याला व्यापून 
असणार्‍या तत्त्वालाच आत्मा समजण्याइतर्के संकुचित 
आत्मत्व किंवा आपलेपण आपण मानूं तर आपण 
जीवदेतून फारसे वर आलो नाहीं असे सिद्ध होईल. 
आपलेपणाच्या संकुचित मर्यादा टाकीत व ओलांडीत 
मानवजात आज कितीतरी पुढें गेळी आहे. आपली 
व्यापकता तिनें वाढवळी आहे. ती व्यापकता कोणी 
“ आपण सर्व एकाच इंश्वराचीं लेकरे आहों ” य़ा 
उदात्त दाब्दांनी, तर कोणी “ आपण सर्वे भाऊ भाऊ 


अनुक्रमणिका 


आहो ” या वचनानें, तर कोणी “ घटाघटांत एकच 
तत्व आहे ” या वाक्याने व्यक्‍त केली आह आण 
ज्याना यापेक्षां दिव्यद्ृष्टि प्रास झाली, त्यांना “ सर्व 
खल्विदं ब्रह्म ” आणि “ अहं ब्रह्मासेम ” म्हणण्या- 
पवत आपल्या व्यापकतेचें दशन झालें आहे. या सध 
महावाक्र्यावर आपली श्रद्धा असेल तर त्यांतील 
अथानुसार आपण आपले आत्मत्व मानून तं विकासेत 
केळ पाहजे, तेव्हांच जीवदशेतून आपला उद्घार होऊन 
आपण स्वतःला मनुष्य म्हणवून घेण्याला पात्र होऊं 
ती पात्रता येण्याकारेतां समभाव वाढविणाऱ्या प्रत्येक 
सद्युणाची आपल्याला आवदयकता आहे. आपल्या 
हाराराइतकाच आत्म्या्याहि आपण संकुचित मानूं व 
त्यालाच सुख, एश्वथ, मान, प्रतिष्ठा किंवा मोक्ष मिळाला 
का आपण क्रता्थ होऊं असे मानून राहूं तर महापरुपरां- 
च्या श्रड वचनांवर आपली श्रद्धा नाहीं असा त्याचा 
अथ होइल, आणि अक्या अश्रद्धावस्थेंत दिव्य जीवनाची 
आद्या करायला आपल्याला जागा राहणार नाहीं 
म्हणून सवीविषयीं आत्मवत्‌ भाव आपल्याला वाटला 
पाहेज. ।वेश्याळ आत्मत्वादिवाय - सवीविपया सद्भावा- 
दवाय मानवतेची पृणता साधणार नाहीं 
आपला उद्धार आपल्याच हातीं 
ती पूर्णता साधावी हा आपल्या जीवनाचा हेतु 
असेल तर मानवतेच्या विकासाच्या मार्गाने आपण 
मागक्रमण करीत राहिलें पाहिजे, म्हणजे मानवधर्मानें 
वागत राहळ पाहिजे, आपली उन्नाति उद्धार, गाति 
साक्ते, साथकता किंवा दिव्य जीवन, गाद जीवन कांहीं 
म्हणा- हे सवे मानवधर्मानिंच प्राप्त होण राकय आहे 
घयाकारता आपण शुद्धि, सद्गुण ब पुरुषार्थ वांची वाढ 
कैड़ा पाहूज, या धर्माने आपण वागत राह तर आपल्या 
उद्घाराकारंतां परमश्वराच्या अवताराची वाट पहात 
राहण्याची मग आपल्याला आवड्यकता वाटणार नाहीं 
आपला सवाचा उद्धार आपणां सवांच्या हातीं आहे 
शाम हि ठा आपल्या ठिकाणीं निर्माण होईल पण या 
न वागतां णे 
की तां स्वरपर्णे, स्वच्छंदपणे स्वार्थीपणें 
साहू तर परमात्माहि आपले कंर याण करूं 
दकणार नाहीं, श्रीकृप्णासारले अनक प्रकारे सामर्थ्य 
वानू- ज्यांना आपण परमात्म्याचा अवतार मानतां. र 
मळ आपल्यांत वावरत होते त्यावेळांहि धमराजांना 
ताच्या अनथातून ते वांचवू शकले नाहीत. बंधुद्रोह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


...4 
१) धू ) ४७. 2 
यव, 
४» नवभारत 
भ्ह्न ५ ७८ नौ जै 
न्ह्« अमृतमहोत्सवी, >२७ 


क 
र्श्टी १: ब: ज्र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


दिव्य जीबन अथोत्‌ मानवी जीवन 


व॒आपसांतीळ कल्ह यामुळें अठरा अक्षोहिणींचा 
निःपात त्यांच्या देखत झाला. त्यांच्या समक्षच छप्पन 
कोटी यादवांनीं दारूच्या घुंदींत आपसांत लढून एक- 
मेकांचा संहार केला, त्या सवांचे पारेणाम एकंदर समाजा- 
ला किती विपरीत व अनिष्टपणें भोगावे लागले तें 
आपण जाणत आहों. सारांदा, आपण दुर्गुणी व व्यसना- 
सक्त असलो, इतरांचा घात करून स्वार्थ साधणारे 
असलो तर परमेश्वराचा अवतार ज्याला म्हणतां येईल 
असा पुरुष जरी मानवरूपानें आपल्यांत असला, आपली 
वाटेळ ती सेवा करण्यास तो तत्पर असला, तरी तो आप- 
ल्याला अनथोपासून वचावून आपला उद्धार करूं टाकत 
नाहीं ही गोष्ट इतिहासपुराणांवरून सिद्ध आहे. मग आज 
आपण अधर्मानें वागत असतां केवळ त्याचें नामस्मरण 
करीत राहून आपला उद्धार कसा होऊं केळ ? त्यापेक्षां 
आपण धर्माने वागत राहिला तर केवळ इंश्वरावरील 
निष्ठाहि आपल्याला महान्‌ संकटांतून तारूं दाकेल, 
आपला उद्धार करूं शकेल, 'धर्म व निष्ठा यांत सवे प्रकारचें 
सामश्ये भरलेळें आहे. अधिक सूक्ष्म विचार करून 
पाहतां धर्म व इंश्ररनिष्ठा या एकमेकांशीं अगदी अ 
संबद्ध अद्या दोन गोष्टी आहेत, असे नव्हे. कारण धर्म 
आहे तेथे निठ्ठा असणार व निष्ठा तेथें धर्माचरण घडत 
राहणारच असा नियम आहे. खरी निष्ठा केवळ इंश्रराचें 
नांव घेण्यांत, त्याचें वर्णन करण्यांत, त्याची स्तुतिस्तोत्रे 
गाण्यांत किंवा त्याच्या नांवानें कांहीं कर्मकांड करीत 
राहण्यांत नसून महापुरुषांनी सांगितलेला धर्म आचर- 
ण्यांत आहे. तो धर्म म्हणजे मानवधर्म, 
विश्वव्यापाराशीं समरस होणें किंबा समपेण 
तो धर्म आपल्याला समजला पाहिजे. त्याचें चिंतन, 
मनन करून तो आचरणांत आणण्याकारेतां लागणारे 
सद्गुण आपण प्राक्त केळे पाहिजेत. मानवी जीवन 
एकाकी नाहीं. आपण सर्वे मिळून तें वनलेळे आहे 
व सवांच्या सहकाराने, परस्परांच्या साहाय्याने तें 
चाललें आहे हें आपल्याला समजलें पाहिजे. आपणा 
सवीना ते सुखरूप व कल्याणप्रद होइल अद्षा रीतीने तें 
चालविण्यास आपण शिकलळें पाहिजे, परस्परांत विश्वास व 
ऐक्य राहण्याकरितां लागणारे गुण आपण संपादन केले 
पाहिजेत. एकाच विश्वश्यक्तींतून-परमशाक्तींवून निर्माण 
होऊन आपण सवे आजच्या अवस्थेला येऊन कसे 


पोहोंचलो ते जाणण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. व 
आपण सवे पुनः त्याच परमदाक्‍्तींत कोणी कोणाला 
भिन्नपणें ओळखू शकणार नाहीं अज्या अवस्थेंत शेवटी 
विलीन होऊन जाण्याचा कसा संभव आहे तेहि आपण 
जाणळें पाहिजे. उतपत्ति-स्थिति-लयाच्या विश्वाच्या 
घटमाळेंत- या अखंड व्यापारांत देहाच्या निमित्ताने 
प्रकट देला आलेलें “अहं' परमदक्तीच्या मानानें किती 
क्षद्र आहे तें आपण ओळखू दाकले तरच आपण 
निष्कामपरणे ब निरहंकारपणें धघमाचरण करीत राहं हेंहि 
आपल्याला समजले पाहिजे. परमात्म्याच्या चिंतनाने 
मननानें त्याच्या विश्वव्यापाराण्ीं अपण जसजसे समरस 
होत जाऊं तसतसे आपल्याला कळन येईल कीं या विश्वांत 
या जीवनांत आपले स्वतःचे निराळें असे कांहीं नाहीं 
दह, बाड, मन, प्राण, डाट्रेये त्याचप्रमाणे त्यांतील धम, 
शक्ति, गुण, भाव, कतृत्व इतकेंच नव्हे तर चेतन 
आत्मा हीं सर्व त्याचीच प्रकट दर्टोने आहेत. हां 
सर्व त्यांतूनच निर्माण होऊन सद्यःस्थितीला आलीं 
आहित. हीं सर्वे द्गने व त्यांतूनच उठणारी विद्या, ज्ञान, 
धन, वल, सत्ता, सामर्थ्य, सद्गुण यांसारखत्रीं विविध 
दशेने वगेरेंयेकी कोणत्याहि वेशिष्ट्यावर आपला 
अधिकार नाहीं. म्हणून त्यांपैकीं कश्याविषयींहि आपण 
व्यक्‍तिगत अहंकार न वाळगतां, त्यांचा केवळ स्वसुखाथ 
लोभ न धरतां त्यापासून जीवनोपयोगी जं जें कांहो 
प्रास होत असेल तें सर्व सवांच्या हिताथ सदेव अर्पण 
करीत राहणें हाच खरा मानवधर्म आहे, हेंच खरें 
इंश्वरसमपण आहे. भक्‍तीची परिसीमा, ज्ञानाचे अंतिम 
साध्य, योगाची सिद्धि वगेरे सर्व कांहीं या समर्पणांतच 
आहे. जीवनभर निष्काम व निरहुंकारपणें कर्तव्य 
करीत राहण्यास या धर्माची जरूरी आहे. 

मानवतेची पूणेता या समर्पणांत व सहृदयतेने 
सवीशी समभाव राखन आत्मत्वाची विद्यालता साध- 
ण्यांत आहे. ही पूर्णता तेंच दिव्य जीवन, दिव्य जीवन 
तीच जीवनथुद्धि किंवा जीवनसिद्धि, ती प्रात्त करण्या- 
करितां आपल्या सर्वांचा जन्म आहे. ती सिद्धि प्रास 
करून देणारा तोच मानवधर्म, त्या धमीत सर्वांच्या 
कल्याणाचे सामथ्ये भरळेळें आहे. परमात्म्याच्या 
कुपेने त्या मानवधर्मानें वागण्याची सन्मति सर्वाना 
होवो हीच प्राथना ! 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
१) धू 0 ४७. 2 
यव, 
» नवभारत 
शन ५ ७५ 
(34 


० अमृतमहोत्सवी /->२७ 


क 
र्श्टी १: ब: ज्र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


भारतीय इतिहासाच्या योजना व अध्ययन यांचें समालोचन : प्रा. रा. वि. ओतुरकर 


इतिहासाच्या अभ्यासांतील नव्या गरजा 


इ. स, १८२६ सालीं ग्रॅर डफनें मराठ्यांचा इति- 
हास लिहिला तेव्हांपासून गेल्या दोसव्वाशे वर्षांत 
महाराष्ट्रांत इतिहासाचा अभ्यास कोणकोणत्या स्थित्यं- 
तरांतून गेला या गतकालच्या प्रगतीचे सिंहावलोकन 
करावें असा या लेखाचा उद्देश नाही. कारण असें 
सिंहावलोकनाचे थोडेबहुत प्रयत्न पूर्वा झाले आहेत 
म. म. द. वा. पोतदार यांनीं “अर्वाचीन मराठी साहित्य 
या ग्रंथांत अश्या प्रकारचा इतिहासाभ्यासाचा धांवता 
आढावा इ, स. १९३५ पर्यंत आणून ठेवला आहे तो 
जिज्ञासूंनी पहावा. हें झालेलें आजपर्यंतचे बरेवाईट 
कार्ये लक्षांत घेऊन या विषयाच्या अध्ययनांत 
कोणत्या उणीवा राहून गेल्या आहेत व त्या पुर्‍या कर- 
ण्याच्या जबाबदारीची जाणीव समाजांत उत्पन्न झाली 
आहे. किंवा नाहीं या संवंधी जे अनेक स्फुट विचार 
मनांत येतात ते प्रस्तुत लेखांत वाचकांपुढें मांडण्याचा 
यत्न करीत आहे. एक-णएका विषयाच्या अभ्यासकाने 
आपापल्या विषरयां्ताळ ज्ञानाची समाजिक दृष्ट्या प्रगति 
कितपत झाली आहे, अभ्यासाची वाढ सर्वांगीण होत 
आहे कीं त्यांत कांहीं एकांगीपणा उत्पन्न झाला आहे 
असा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे व त्याचें यथामति 
उत्तर देण्याचा यत्न करणें जरूर आहे असें मळा 
वाटतें. 

स्वतंत्र भारताच्या नागारेकास कशाप्रकाराचें ऐति- 
ह्ासिक वाड्यय वाचावयास उपलब्ध होणें अवद्य 
आहे, याचा विचार केल्यास महाराष्ट्रांतील इतेहास- 
विषयक वाड्यय तुटपुंजे व वखरचें आहे असें वाटूं 
लागतें. मर्यादित म्हणण्याचे कारण जें कांहीं ऐतिहासिक 
वाडयय उपलब्ध आहे ते मुख्यतः मराख्यांच्या इति- 
कस्ार्ासशी आहे व त्यांताहे पुरा सखांलता नाहीं 


अनुक्रमणिका | 


रानडे व राजवाडे यांच्यानंतर ऐतिहासिक घटनांची 
सखोल व चिकित्सक र्मामांसा करणारा इतिहासकार महा- 
राष्ट्रांत निपजला नाहीं. केवळ मराठ्यांच्या इतिहासा- 
पलीकडे भारतीय इतिहासाचा विचार केल्यास 
त्यासंत्रंथीं मराठींतील वाडमय अगदींच तुटपुंजे असून 
भारतीय वीरांच्या कथा या स्वरूपाच्या पलीकडे तें 
फारसे गेलेले नाहीं. या विषयावर असलेल्या शालोप- 
वागा व इतर पुस्तकांवर इंग्रजी पुस्तकांच्या, निदान 
इंग्रजी भाषेंत व्यक्त झालेल्या कल्पनांच्या भाषांतराची 
व उसनवारीची छाप पडलेली आहे. अलीकडे प्राचीन 
भारताचा अधिक सस्त्रोळ अभ्यास व्हावयास लागल्या- 
पासून प्राकूकाळीन भारताच्या वैभवाची वर्णने इंग्रजी 
पुस्तकांतील उसनवारीच्या उथळपणाने केलेलीं अज्लीं 
मराठात पाहावयास सापडतात. पण सत्रंध भारताचा 
इातहास सुसंगत रीतीने आकलन करून तो सुट- 
सुटीत रीतीनें लिहिलेला असें पुस्तक मराठी वाडक्मयांत 
नाहीं, प्राचीन काळीं भारत उन्नतीच्या शिखरावर होता 
किवा पाश्चमात्यांच्या मानानें प्रगत होता तर तो या 
दायतात माग काँ पडला याची सोपपत्तिक र्मामांसा 
करणार पुस्तक मराठी वाड्ययांत नाहीं. अलीकडे 
भारताय (वद्यापीठांवून हिंदुस्थानच्या इतिहासास प्राधान्य 
मळाल्यापासून हिंदी लेखकांनी लिहिलेली भारताच्या 
इतहासाची इंग्रजी पुस्तके पाहावयास सांपडतात व 
त्यातील कांहीं बर्‍यांपॅकी आहेत परतु या सतं पुस्तकांत 
आपल्या देश्याच्या इतिहासाकडे एका स्वतंत्र दृष्टिकोनां- 
तून साकल्याने पाहाणारें असें श्री. पाणक्कर यांचे 
ए सर्व्ह ऑफ इंडियन हिस्टरी हें पुस्तक फार महत्त्वाचे 
आहे. त्या धर्तीवर अधिक सविस्तर अशीं पुस्तकें 


मराठांत व इतर भारतीय भाषांतून प्रसिदध 
- व्हावयास वयास 
ह्वींत व्हावय 


च 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१) धू १५ ण 2 
ळ्या १» 9 


४» नवभारत 
कद ५ ७५" नौ > 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी /->२७ 


कू 
र्श्टी १: बक: ज्र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


इतिहासाच्या अभ्यासांतीलळ नव्या गरजा 


प्रदेशांच्या इतिह!साची आवश्‍यकता 

परंतु एवब्यानैहि भागणार नाहीं, कै. साने गुरु- 
जींचे आंतरभारतीचें स्वप्न साकार करावयाचें अस- 
ल्यास नुसती भारतांतील भाषाभरगिर्नांचीच ओळख 
करून घेणे पुर होणार नाहीं. त्या त्या प्रदेशांच्या 
इतिहासाचें स्वतंत्रपणे ज्ञान करून घेणे अवद्य आहे. 
मराठी भाषेत गुजरात, कर्नाटक, तामीळ, तेलगू , 
वंगाठी, पंजाबी, आसामी, उडिया, हिंदी या भागां- 
तीळ लोकांचा स्वतंत्रपणें आटोपशीर रीतीनें इतिहास 
सांगणारी पुस्तकें मराठी वाचकांस वास्चावयास हवी 
आहेत. यासाठीं नुसती एतट्विप्रयक इंग्रजी पुस्तकांची 
भाषांतरे करून काम भागणार नाहीं, इंग्रजींत प्रसिद्ध 
झालेल्या मराठ्यांच्या इतिहासाचे बंगालींत वा गुज- 
राथींत भाषांतर केल्याने महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा 
गुजराथी व बंगाली लोकांना नीटसा पस्विय होणार 
नाहीं. एखाद्या प्रदेशाचा इतिहास नीट कळण्यास त्या 

शाची अस्मिता काय आहे याचे नीट आकलन 
झाळें पाहिजे व तें प्रत्येक प्रांतीयानें आपापल्यापरीं 
स्वतंत्र रीतीनें करून घेतळें पाहिजे. बंगाळ किंवा कर्ना- 
टक या प्रांतांचा डातिहास व तेथीळ लोकांची परंपरा 
नीट समजावून घ्यावयाची तर आपल्याकडील अभ्या- 
सकांनीं त्या प्रदेशाची भाषा दिकून, तेथील वाड्ययाची 
ओळख करून तेथील लोकांचे विचार समजावून घेऊन 
मग त्या प्रदेशाचा इतिहास लिहिल्यास, त्या प्रकारचा 
मराठींत लिहिलेला बंगालचा इतिहास कांहीं वेगळ्याच 
प्रकास्चा होईल. अर्थात्‌ अद्या इतिहासांतहि कांहीं 
दोष राहतील. उदा०, बंगाळचा इतिहास लिहि- 
णारा महाराष्ट्रीय महाराष्ट्राबद्दल अवास्तव अहँकार 
बाळगणारा असल्यास त्यांने लिहिलेलें पुस्तक चांगळेसें 
उतरणार नाहीं. पण अक्षया प्रकारचे व्यक्तिविषयक 
दोष कालांतराने कमी होत जातील, वर सांगितल्या- 
प्रमाणे महाराष्ट्रीय अभ्यासकांनी भारतांतीळ त्या त्या 
प्रदेशांत कांहीं दिवस वास्तत्र्य करून, तेथील भाषा 
शिकून त्या आधारावर लिहिलेली इतिहासाची पुस्तकें 
हवी आहेत. एरःहीं चैतन्य, नरसी मेहता, कनकदास 
पुरंदरदास यांची गुणवत्ता नीटशी ध्यानांत येणार नाह, 
शेजारच्या कर्नाटक किंवा तेलगु प्रांतासंबथीं आमच्या 
मनांत अज्ञान किंवा दुर्ग्ह आहे. त्याचा निरास 
होण्यास त्या त्या प्रांताचे इतिहासकालीन वैभव 


अनुक्रमणिका | 


चांगल्या प्रकारें समजलें पाहिजे. भारतीय संस्कृतीचे 
“ अविभक्त विभक्तेपु ” अक्शा प्रकारचें जे वणन 
करण्यांत येतें त्याची जाणीव या योगानें होइल. स्वतंत्र 
भारताची राज्यघटना ही संयुक्त खख्पाची आहे. 
भारतीय भावी इतिहासाचे स्वरूप त्याच प्रकारें 
युरोपच्या इतिहासाच्या धर्तीवर संयुक्त सखख्पाचें 
असावें. त्यांत प्रत्येक प्रांताची आस्मता प्रकट होऊन 
त्या सवोची मिळून संकलित अश्शी भारतीय अस्मिता 
आपल्या तेजाने उठून दिसावी. या दृष्टीनें भारताचा 
इतिहास पुढीळ चार-पांच वषोत लिहिला जाणें आव- 
इयक आहे 
आशियाई राष्ट्रांचे वाढतें महत्त्व 

भारताच्या विद्यमान गरजा लक्षांत घेतल्यास नुसतें 
भारतीय इतेहासाचें यथाथ स्वरूप माहीत होणें पुरेस 
नाहीं. विद्यमान काळी आरिया हें जाग्रत झालेलें खंड 
असून भारतास भौगोलिक व राजनेतिक दृश्य महत्त्वाचे 
स्थान प्रात झाळें आहे. या विचाराचा उच्चार पं. 
जवाहरलाल नेहरू विशेषतः युरोपियन समाजापुढे भाषण 
करीत असतांना वारंवार करीत असतात. याबद्दल 
आपल्या मुख्य प्रधानाचें नुसते भोळें कोतुक करण्यांत 

थै नाहीं. पुढाऱ्यांनी व्यक्त केळेळे विचार व मारलेली 
भरारी यांस पुरें पडण्याचे कतृत्व त्या त्या देश्ांतलि 
नागरिकांनी न दाखविल्यास पुढारी व जनता यांतील 
अंतर वाढत जातें व पुढाऱ्याने मारलेली भरारी पोकळ 
ठरण्याची फार भीति असते. भारताच्या अगदीं शेजारीं 
असलेल्या अफगाणिस्तानची किंवा पूवेकडील चीनची 
आपणांस किती माहिती आहे याचा ज्याचा त्यांने 
विचार करावा. जाग्रत आदियाची तोंडओळख होण्यास 
तिकडे जाऊन धावत्या सफरी करून परत आलेल्यांची 
प्रचारकी थाटाची भाषणें ऐकणे किंवा पत्रके वाचणे 
पुरेसे होणार नाहीं. अद्या प्रकारच्या पुस्तकांनी कांहीं 
उत्सुकता वाढेळ, आकर्षण उत्पन्न होईळ, पण चीन वा 
अफगाणिस्तान यांच्या सम्यक्‌ स्वख्पार्चे ज्ञान होणार 
नाहीं. मध्य-आशियांत पाश्चाच्य भांडवळवाळे व 
आरदियाड राष्ट्रें यांच्या नित्य चाळू असलेल्या झगड्यांत 
नुसत्या सक्ृदट्रोंनी झालेल्या पूवग्रहानें ही किंवा ती 
वाजू घेऊन चालणार नाहीं, महमद पेगंत्रराच्या उद्या- 
पासून ते केमालपाहया किंवा झगळूलपा शया यांच्या 
कतृत्वापर्येत तिकडील घडामोडींची माहिती भारतीय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


...4 
९ 
क्ट परळकर क 
नवभारत 
शत ७५ ३६ 
० अमृतमहोत्सवी /->२७ 


(७. चि > 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नागरिकास हवी आहे. अद्या कामासाठीं इंग्रजींत 
“ऊण ० ११७७०18? सारखी ग्रंथमाला उपलब्ध 
आहे. तिचें केवळ भाषांतर करून भागणार नाहीं. 
भारताचें सरकार परराष्ट्रांत वकिळाती स्थापन करण्या- 
साठीं वराच पेसा खरचं करतें व तो चाल राजकारणा- 
च्या दृष्टीनें आवदयकहि असेल, परंतु हिंद-अफ- 
गाणी संत्रंध एकमेकाची ओळख पटण्याच्या भक्कम 
पायावर उभारावयाचे असतील तर अश्या वकिलाती 
स्थापून पुरें पडणार नाहो. या वकिलाती आपले 
देनंदिन राजकारणाचे डावपेंच लढवीत असतां त्यावरो- 
बर येथील कांहीं तरूण अभ्यासक त्या त्या देद्यांत 
वास्तव्यासाठी नेणें जरूर आहे. त्यांनीं रोजच्या राज- 
कारणाच्या हर्षामर्पात न पडतां पुरतु भाषा शिकून 
ब देशभर सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे हिंडून, तेथील 
विद्यापीठांत जाऊन, विविध मतांच्या लोकांशीं चर्चा 
करून, सारांश, अफगाणिस्तानच्या अस्मितेशीं समरस 
होऊन नंतर अफगाणिस्तानचा इतिहास भारतीय 
वाचकांसाठी लिहिला पाहिजे. शेजारच्या देद्यांत 
नुसती प्रचारकी थाटाचीं शिष्टमंडळें किंवा सादेच्छा- 
मंडळें पाठविण्यापेक्षां तेथील विद्यापीठांत तदेशीय 
संस्कृतीचे ज्ञान मिळविण्यासाठी विद्यार्थी पाठविणे 
आवड्यक आहे. एकोणिसाव्या शतकांत भारतांत 
आलेळे कांहीं कतृत्ववान्‌ इंग्रज मुत्सही हें कार्स 
करीत असत. एल्फिन्स्टन हा अफगाणिस्तानशीं वाटा- 
घाट करण्यासाठीं गेला असतां त्याने तेथील माहिती मिळ- 
वून अफगाणिस्तानचा इतिहास लिहिला, त्याचप्रमाणे सर 
जौन मालकमनें इराणचा इतिहास लिहिला, इतकेंच काय 
परंतु भारतांत नोकरी करण्यासाठी आलेल्या अनेक 
सिव्हिळियनांनीं आपल्या देशाबांधवांस भारतीयांची 
ओळख करून देणारी अनेक वरीवाइंट पुस्तकें लिहिली. 
स्वातंत्र्योत्तर गेल्या पांच वर्षांत अनेक परराष्ट्रीय वकील 
परदेशांत जाऊन आळे असतां त्यांच्यापैकी किती 
लोकांनीं अद्या प्रकारची सक्त मेहनत घेतली व आपली 
जबाबदारी पार पाडळी याचा विचार करण्यासारखा 
आहे. कदाचित्‌ आजच्या काळांत एका मनुष्यास 
अनेक अवधानें संभाळणे दाक्य नसळें तर निदान 
परराष्ट्रीय विद्यापीठांतून भारताचे विद्यार्थी तद्देशीय 
संस्कृतींचें सम्यकू ज्ञान करून वेण्यासाठीं पाठविण्याची 
आवदय़कता आहे. 


अनुक्रमणिका 


इतिहास-परिषदेची इतिहासयोजना 
इतिहासाच्या अभ्यासाकडे जबाबदारीने लक्ष देणारी 
अश्शी भारतीय इतिहासपरिष्रर इ. स. १९३५ सालीं 
स्थापन झालेला आहे व नुकतेच गेल्या डिसेम्वरांत त्या 
पारेष्रदेचें पंधरावे अधिवेद्यान ग्वाल्हेर येथें भरळें होतें. 
या पंधरा अधिवेशनांचा त्रोटक आढावा वेतल्यास 
थोडीवहुत प्रगति दिसून येते हें खरें असलें तरी अजून 
त्यांत सुधारणा होण्यास पुष्कळच वाव आहे. अद्ा 
प्रकारच्या आखळभारतीय अधिवेदानांतून दिसून 
येणारा भपका, देखावा व ओपचारिकपणा यांना 
इतेहासपारेषदाहे अपवाद नाहीं. एकेका अभ्यासकाने 
आपल्या . मर्यादित अभ्यासाच्या प्रश्नांवर फटकळ 
संशो'धनांचे निवंध वाचण्यापळीकडे या परिषदेच्या 
कार्याची मजल गेलेली नाहीं. परिषदेने अखिल 
भारतार्‍चा इतेहास अनेक खंडांत लिहावयाचा संकल्प 
सोडून त्यासाठी कांहीं लक्ष रुपयांचा निधि जमविला. 
त्यांवून कांहीं हजार रुपये खर्च होऊन अद्याप एकहि 
खंड वाचकांस वाचावयास मिळालेला नाहीं. या 
इतिहासाच्या संकल्पित खंडांत मराख्यांच्या इतिहासास 
स्वतंत्र स्थान नाहीं. इतिहासपारेपदेकड़न डून आखिल- 
भारतीय इतिहासाचे जे निरनिराळे कालभाग पाड 
ण्यात आळे आहेत ते लक्षांत घेतल्यास त्यावर इस्लामी 
वर्चेस्वाची छाया पडलेली सहज देसन येइल सदरह 
कालविभाग असेः (१) इतिहासपूर्वकालापासून इ. स 
७१९ पर्यंत. (२) इ, स. ७१२-१२०६, (३) 
इ.स, १२०६-१५२६ ( 3 १५२६- 
१७६४, (५) इ. स. १७६५८ पासून आधुनिक काळा- 
प्त, या कालविभागांचें नुसतें वरवरहि निरीक्षण केल्यास 
त्यातील गेरप्रमाणश्ीरपणा दिसून थेण्यासारखा आहे 
मारभाच्या सुमार तीन हजार वर्षांच्या इतिहासाऱचा 
एक कालखंड कल्पून, १२०६ ते १५२६ च्या तांनशो 
वपाचा स्वतंत्र कालखंड कल्पिणे हें खरोखर असमर्धरै- 
नीय आहे. मराख्यांच्या इतिहासाची चवथ्या व 
पाचव्या कालस्वंडांत मळून जी कतरओठट॒ होते तिचें 
वणन करण्याची तर सोयच नाहीं. अलिकडे भारत 
पाकरान हीं दोन राष्ट्रे झाल्यापासन या अखिल- 
भारतीय अधिवेदानांतून मुसलमानी च 
एक छुपा हला वारंवार होत अ नो 
खलजा, ओरंगजेब्र इत्यादि डा य 9 
उुसलमान बादशहांनी 


| 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


...4 
१) धू 0 ४७. 2 
यव, 
४» नवभारत 
भ्र ५ ७८ नौ जै 
न्ह्« अमृतमहोत्सवी, >२७ 


क 
र्श्टी १: ब: ज्र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


इतिहासाच्या अभ्यासांतील नव्या गरजा 


केलेल्या अनंन्वित कृत्यांचा निप्रेध तर राहोच पण 
त्यांचें समथन करण्याचा वारंवार यत्न होत असतों. 
भारत हें सेक्युलर राष्ट्र असलें तरी भारतांतील मुसल- 
मानी इतिहासकारांची धर्मांधता कमी झालेली नाहीं. 
ती आतां अगदीं उजळ माथ्याने वावरत नसली तरी 
ताहदा सत्यान्वेषपणाच्या बुरख्याग्वालीं ती वारेवार प्रकट 
होत असते. याचा पुरावाच हवा असेल तर ग्वाल्हेरच्या 
अधिवेद्वानांतील एका विभागाचे अध्यक्ष डॉ. महंमद 
हसेन नायनार यांचें भाषण वाचावे. ते म्हणतात 

भारतांत अनेक हिंद जे मुसलमान झाले ते स्वखुषीने 
होत. ” दिली किंवा आग्रा यासारख्या इस्लामी राज्य- 
सत्तेच्या केन्द्रानजीकचा लोकवस्ती ही अद्यापहि वहु- 
संख्य हिंदू आहे ही गोष्ट मुसलमानांनी हिंदू लोका- 
वर सक्ती केली नसल्याचा मोठा पुरावा म्हणून त्यांनीं 
दिळेळा आहे. परंतु या तार्किक पुराव्याविरुद्ध सुसल- 
मानी जवरदस्तीचे जे हजारों प्रत्यक्ष पुरावे समकालीन 
कागटपत्रांतून उपल्ध आहेत तिकडे या विद्रन्‌-महा- 
ठायांनी सोयीस्कर रीतीने डोळेझांक केली आहे. प्रत्येक 
राष्ट्राच्या इतिहासांत डतिहासकारास पूर्वजांनी केलेल्या 
बर्‍या कृत्यांचे तसेंच वार्डंट कृत्यांचेंहि वणणन करावें 
लागते. या वणंनांत खराखुरा प्रांजळपणा असणें आव- 
यक आहे. मराठ्यांच्या इतिहासाचे अभ्यासक या 
वाबतींत कुणास' हार जाणारे नाहींत, मराठ्यांच्या परा- 
क्रमाचीं मराठ्यांनी केळेलीं रसभारेत वरणनें मराठी 
वाडय़यांत जितकी वाचावयास मिळतील तितकीच मरा- 
ठ्यांच्या चुक्तांचीं कठोर वर्णनेंहि त्यांनीं केलेलीं आढळून 
येतील, परंतु सांगावयास खेद वाटतो कीं एकाहि मुसल- 
मान इतिहासकाराने सुलतानी व मोंगली काळांतील 
राज्यकर्त्यांच्या धार्मिक सक्तीचा व घमीधतेचा कडकडून 


निषेध केळेला नाहीं. मध्ययुगीन काळ हा 'धमभावना- . 


प्रधान काळ होता असें म्हणून या धमीधतेचें समर्थन 
करण्यांत अर्थ नाहीं. कारण धार्मिक बाबतींत उदार- 
पणाचें व सहिष्णुतेचें धोरण मुसलमानांच्या आगमना- 
पूर्वी भारताच्या इतिहासांत पानापानातून आढळून वते 
भारतांतील मुसलमानी इतिहासकारांत हा प्रांजलपणा 
खरोखर दिसून न आल्यास भारतांतील अराष्ट्रांय वात्त 
नाहींशी झाली असे कदापि म्हणतां यावयाचे नाहा 
त्रयस्थ शास्रीय भूमिका 

इतिहासाच्या लेखनास शास्त्रीय व त्रवस्थ अद्य 


न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


९ 


भूमिकेवर उभें राहून विचार करण्याची संवय होणें 
अत्यंत आवद्यक आहे. इ. स. १६५९ सालीं शिवाजी 
व अफझलखान यांच्यांत दंद्र झाळें असेल, परंतु 
आज मराख्यांच्या व मुसलमानांच्या वंदाजांनीं प्रताप- 
गडावर जाऊन खान नेमका कसा आला, शिवाजी- 
अफझलयस्त्रान-मेट कोठें झाली, कोणाची सावधगिरांत 
कमतरता झाली इत्यादी गोष्टीचें विवेचन करणे व 
त्यासाठीं पुरावा गोळा करणें अवद्य आहे. त्यांत 
शिवाजी-अफजललानविष्रयक दंद्राचा उद्रेक होण्याचें 
कांहीं कारण नाहीं, खुद्द पानिपताची ठढाई झाल्यानंतर 
अवघ्या पंधरा दिवसांत अवदालीनें नानासाहेब पेदाव्यांस 
सांत्वनाचे पत्र लिहिळें, यांतील मम लक्षांत घेण्यासारखे 
आहे. इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे वैराहे चिरंतन नाहीं. 
इतिहासकालीं दोन जमातींचे वैर असलें म्हणजे तें 
विद्यमान कालीं तसें असणारच असा सिद्धान्त काढणा- 
राची इतिहासकारापेक्षां वेगळ्याच वर्गांत गणना 
करावी लागेल, सारांश, सत्यसंशोधन व ऐतिहासिक 
वारपुरुषांचा गोरव व भिन्न जमातीतील विद्यमानकालीन 
स्नेहभावाचे संबंध यांत वाटतो तितका विरोध नाहीं. 
जो थोडाबहत विरोध आहे तो कमी होण्यासाठी एक- 
दोन दिक्यांनं यत्न करण्यासारखा आहे. इंग्लंड व फ्रान्स 
यांच्यांत दीधेकालीन वेर होतें. इंग्लशा इतिहासकारांनी 
फ्रान्सच्या नेपोलियनला हीन लेखावें व फ्रेंच इतिहास- 
कारांनी त्यांच्या जोन ऑफ्‌ आर्कचा इंग्लंडने छळ 
केल्यावद्दळ इंग्लंडचा निषेध करावा या प्रट्टत्तीऐवजीं 
अलिकडे इंग्रज व फ्रेंच इतिहासणिक्षकांनीं एकत्र 
बसून, दुग्रेहास वळी न पडतां इंग्रज-फ्रेंच सं्रंधांच्या 
इतिहासाची मांडणी करण्याचे ठराविळे आहे. तसा 
प्रकार पुढेंमागें भारतीय व पाकिस्तानी इतिहास- 
शदोक्षकांस करावा लागेल, पण ते तूते सभवना वनाय वाटत 
नसलें तरी भारतांतील निरानेराळ्या प्रादेशिक विद्वा- 
नांनीं परस्परांच्या ऐतिहासिक संत्रचांची सहकार्याने 
छाननी केल्यास आपणामध्यें आतिप्रांतीय अक्यी भारतीय 
दृष्टि उत्पन्न होईल व अशा दृष्टींची आंतरभारतीच्या 
वाढीस आव्यकता आहे. 
क ९७% र. 
संघर्पाऐबजीं सहका्योबर भर हबा 

भिन्न जमाती व समाज यांच्यांतील परस्परांमधील 
दुग्रंह कमी होण्यास आणखी एका दृष्टीनें यत्न होणें 
जरूर आहे. कोणत्याहि गोष्टीचें वर्णन करतांना कांहीं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रू 
५ 
सवे, 
ह नवभारत 
७०५ | 


०८०८ 
: अमृतमहोत्सवी >२७ 


“क 


अ 


सकळ ति च 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


निवडावें लागत व कांहीं वगळावे लागते. आज- 
पर्यंतचा मानवी इतिहास हा मुख्यतः मानवी घात- 
पाताचा व संघर्षाचा इतिहास आहे; सहकार्याचा इति- 
हास नाहीं. संघर्ष किंवा झगडा हा लक्ष वेधू शकतो, 
सहकार्याचे काम गाजावाजा न करतां चालूं असतें. 
प्राक्कालीन इतिहासाच्या वालुकामय मार्गावर संघर्षा- 


चीं पावळें जद्लीं ठसठशींत उमटलेली दिसतात 
तशीं सहकाराची दिसत नाहींत. विद्यमानकालीन 


गरजा लक्षांत घेऊन इतिहासाकडे पाहण्याचा आपला 
दृष्टिकोण्च बदलला पाहिजे. इतिहासकार हा पक्ष- 
पांती नसावा, परंतु त्यास आपला असा एक दृष्टिकोण 
असावा असे पं. जवाहरलाल नेहरूंनी दिळी येथील 
इतिहास-परिषदेच्या अधिवेशनाचे वेळीं 
उद्घाटन करतांना म्हटलें होते. तेराव्या गातकांत अलछला- 
उद्दीन खिलजी उत्तरेपासून दक्षिणेपयत जाळपोळ करीत 
असतां रामानंद आपलें वेष्णवमताच्या शिकवणुकीचें 
काय शांतपणे करीत होता. अल्लाउद्दीन आला आणि गेला, 
परंतु रामानंदाची शिकवण भारतीय स्वभावस्चनेंत 
टिकून राहिली आहे. तथापि, दुर्देवाची गोष्ट अशी कीं 
भारताच्या इतिहासांत अल्लाउददीनाच्या तथाकथित परा- 
क्रमास पृष्ठेंच्या प्रष्ठे मिळत असतां रामानंदास उणेपुरे 
पृष्ठहिे लाभत नाहीं. हा इतिहासळेखनार्‍चा सदोष प्रकार 
यापुढें असाच चाळू राहणें इप्र नाहीं. 

केवळ भारताच्या इतिहासांतच नव्हे तर इतर 
देशांच्या इतिहासावरील पुस्तकांतहि मानवी कठेत्वाच्या 
हकीकतीपेक्षां मानवाने केलेल्या विध्वंसारचेच वर्णन 
अधिक तपज्लीलवार केळेळें आढळून येईल. लढाया, 
तह, एकमेकांविरुद्ध लढाविळेळे डावपेंच, झाळेलीं स्वल- 
वते, केळेळें आक्रमण, त्याविरुद्ध होणारा प्रतिकार 
आक्रमणाचे दुष्परिणाम वगेरे वगेरे गोष्टींनी डतिहासा[चीं 
पृष्ठे भरून गेळीं आहेत. इतिहासाचे शिक्षक मुळांस प्रश्न 
विचारतांना “ मोंगळी सत्तेचा किंवा मराठी सत्तेचा 
नारा कां झाला याची कारणमीमांसा द्या ” असा 
प्रश्न विचारतात. “ मोगलांचें किंवा मराख्यांचें राज्य 
दीड-दोनरी वर्षे कसे तगळें, तं टिकून राहण्याची 
कारणे कोणतीं, त्यांचें विधायक कतेत्व कोणते ” 
असा प्रश्न विचारण्याचे सुचत नाहीं. कारण इतिहासा- 
कडे त्या दृष्टीनें पाहण्याची दृष्टीच नाहीं. पानिपतावर 
सदाशीवराव भाऊचा पराभव कां झाला याची मीमांसा 


अनुक्रमणिका 


एतद्देशीय व परकीय इतिहासकारांनी प्रष्ठेंच्या प्र्ठें केळी 
आहे व ती उपयुक्‍त नाहीं असे नाहीं. पण उणेपुरे पन्नास 
हजार सेन्य दाक्षेणेस पटट्रापासून उत्तरेस पानिपतापर्यत 
सुमारें ९०० मैलांच्या अंतरावर दरकच दरपुक्काम 
करीत कसे जाऊन पोहोचळे, त्या हाल्चालींमागें 
कोणती योजक संघटना_ होती यावद्दळचा विचार 
करण्याचें कुणी लक्षांत घेत नाही. असेंच अहल्यावाई 
वहृऴ सांगतां येईल, सुमारे अट्टावीस वर्षे ती रांगड्या 
प्रदेशांत राज्य करीत असतां तिनें पेदाव्यास किंवा 


गिंद्यास कसें साह्य केळे किंवा विरोध केला यार्ने वणन | 


इतेहासांत सांपडतें. परंतु तद्देशीय समाजांत ती मिसळली 
किंवा नाहीं, राजपुतांचीं लम्मकार्ये, त्यांचे सणवार 
सामाजिक उत्सवाचे प्रसंग या सव गोष्टींत ती समरस 
होत होती किंवा नाहीं या विप्रयाकडे अभ्यासकाचें 
जावें तसें लक्ष जात नाहीं. विसाव्या शतकाच्या उत्तरा- 
धोत जगाचा इतिहास मानवी सहकार्याने घडवावयार्‍चा 
असेल तर इतिहास-छेखकानें भरतकाळांतीळ मानवी कतृ 
त्वाच्या विधायक ब्राजूकडे अधिक लक्ष देणे उचित होईल 
सहकारापेक्षां संघपे हा अधिक आकपैेक व चित्तवेधक 
असतो व लढायांचीं वणने जितकी लक्षांत राहतात 
तितके सहकाराचे तपशील मनावर ठसणार नाहात 
हे खरे. परंतु जे चित्तवेधक ते इप्ट असे कुणीच समर्थन 
करणार नाहीं 


याचा अथे असा नव्हे कीं इतिहासकाराने इतिहासा- 
च्या एका अंगाकडे मुद्दाम दुलक्ष करून दसऱ्या 
अगाचा विस्तार करावा. इतिहासकार हा पक्षपाती 
असता कामा नवे हें वर म्हटळेंच आहे. विशेषतः 
पक्षभदावर अधिष्ठित अश्या लोकशाहीच्या काळांत 
इतहासकाराने उगवत्या सूर्यास नमस्कार करण्याच्या 
प्रव्वत्तीपासून दोन हात दर राहिलें पाहिजे. नाहींतर 
माठाच अनवस्थाप्रसंग ओढवेल. हिंदुमहासभावादी 
पक्ष अधिकारारूढ झाल्यास शिवाजीस हंदुत्वाचा प्रति- 
नाधे बनवावे, समाजसत्तावादी पक्ष आघिकारारूढ 
झाल्यास त्याच शिवाजीला जमीनदाराविरुद्ध दोत- 
कर्‍्याचा पुढारी वनवावें व कॉँग्रेसच्या राजवटींत भूत 
काढीन हिदुमुस्टास संघपे डोळयाआड करून त्यांच्या 
ऐक्याची गोड गाणीं गावींत असा उन्हाळी-पाबसाळी 
कार्यक्रम शिक्षणप्रांतांत सुरु झाल्यास शिक्षकांचे व 


"मचे हाळ होतील | प्टीनी हा रोमन इतिहासकार 


१० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१) धू टू ण ऱ् 
हमारे, 


४» नवभारत 
कद ५ ७५ नौ > 
न्ट< तः अमृतमहोत्सवी /->२७ 


कू 
र्ष १: बक: ज्र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


इतिहासाच्या अभ्यासांतील नव्या गरजा 


म्हणतो : “आपण जर या किंवा त्या व्यक्तीस खूप कर- 
ण्यासाठी आपला इतिहास रंगवू लागलें तर मग 
इतिहासकार व राजकारणी मुत्सद्दी यांच्यांत फरक तो 
काय राहिला ?? प्लीनीने वर्रीलळ वाक्यांत राज- 
कीय मुत्सद्यांवर जो वमी प्रहार केला आहे तो भतु- 
हरीच्या * नृपसद्वानि नाम के वये? या प्रश्नाइतकाच 
झोंबणारा आहे यांत संदाय नाहीं. परंतु त्यांत सत्यांदा 
आहे. इतिहासलेखक म्हणजे बदलत्या राजकारणाच्या 
तारेवर कसरत करून मनोरंजन करणारा डोंबारी नव्हे. 
कालाच्या गरजेस व मानव्याच्या प्रगतीस इष्ट अदा 
प्रकारचा दृष्टिकोण त्यांस असला पाहिजे. पण त्याने 
पक्षपाती असतां कामा नये. या विधानांत वखर 
दिसतो तितका खरोखर विरोध नाहीं, हें वरील विवेचन 
वाचणाराच्या लक्षांत वेण्यासारखें आहे 
-इतिहासलेखनाची पद्धति 

भारतांत इतिहासळेखन सापेक्षतया अलीकडचे 
असलें तरी युरोपांत आज ते दोन-अडीच हजार वषी- 
इतकें जुनें आहे. इ. स. पूर्वी ५ व्या शतकांतील आद्य 
ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटसपासून विद्यमान इंग्रज इति- 
हासकार अर्नाल्ड टॉयनत्रीपर्यंत जे अनेक इतिहासकार 
होऊन गेले, त्या सर्वानी एकाच सांच्याचा इतिहास 
लिहिला आहे असें नाहा. कुणी विभूतिप्रधान इतिहास 
लिहिला, तर कुणी इंश्वरीसंकल्पप्रधान अशा प्रकारच्या 
मानवी घटिताचें वणन केलें; कोणाची दृष्टि भौतिक 
होती तर कुणाची आध्यात्मिक होती; कुणी वर्गसंघर्षावर 
भर दिला तर कुणी संस्क्रातेसंघर्षावर भर दिला, आणि 
या सर्वांच्या ठेखनांत उत्तरोत्तर प्रगति झाली आहे. 
आजचे इतिहासलेखन हें मागीळ अनेक इतिहास- 
कारांच्या लेखनपद्धतीचा परिपाक होय. सारांदा, इति- 
हासलेखनासहि इतिहास आहे. मराठी भाषेंत एतद- 
विषयक वाड्य़य अतिदाय कमी आहे. सुमारे ७८ 
वषीपूर्वी कै. प्रा, पुणतांत्रेकर यांनी दत्तोपंत आपटे- 
स्मारकम्रंथांत या विष्रयावर एक शंभरसवाशें पानांचा 
निवंध लिहिला आहे. परंतु तो आज जंत्रीवजा व तांत्रिक 
वाटतो. जगांतील इातेहासकारांच्या इतिहासविष्रयक 
कल्पनांचा अभ्यास स्वदेशाचा डातेहास समृद्ध करण्यास 
उपयुक्त होईल. कारण त्या योगें एखाद्या मानवी घटिताची 
ठराविक सांच्यानें उपपात्ते लावण्याच्या प्रत्रत्तीस आळा 


बसेल, इतिहासलेखनांत एक प्रकारचा ठराविकपणा येत 
चालला आहे. जें कांहीं घडलें ते जणुं कांहीं अपरि- 
हार्यच होतें, जे घडलें नाहीं तें घडूं राकणार नव्हतें 
अदा प्रकारची घडलेल्या गोष्टींचे समथन करण्याची 
छेखनपद्धति इष्ट नाहीं. इतिहासकारास मानवी घटिता- 
सची हरएक प्रकारांनी र्मामांसा करण्याची संवय 
पाहिजे. कोठल्याहि घटितामागें जे घटकावयव असतात 
त्या घटकावयवांची एकाहून अनेक प्रकारांनी जुळणी 
होऊं शकेळ व एका विशिष्ट घटिताचा एकाहून अधिक 
प्रकारांना अन्वयार्थ लावतां येईल ही विचारांतील 
मर्मांसक वृत्ति इतिहासकारांत उत्पन्न होणे जरूर आहे. 
अर्थातच इतिहासकारांनी केलेल्या विविध र्मामांसे- 
पेक्षांही एस्ादी निराळीच मीमांसा खरी असूं राकेल, 
नाहीं असे नाहीं. परतु मानवी घटितार्‍ची शांतवृत्तीने 
मीमांसा करण्याची संवय हा इतिहास-अध्ययनाचा सर्वांत 
मोठा फायदा होय. अक्का प्रकारचा मीमांसक समाज- 
प्रकृतीचे निदान करणारा ठरतो. त्याकडे लोक उत्सुक- 
तेनें पाहातील. इतिहासकाराची भूमिका ही एक प्रकारें 
रसायनद्याळेंतील प्रयोग करणाऱ्याप्रमाणें आहे. फरक 
एवढाच कीं प्रयोगशाळेंत काम करणारास निरनिराळीं 
द्रव्ये एकांत एक मिसळून त्याचा काय परिणाम 
होतो हें पाहतां येतं. याच्या उलट इातिहास- 
कारापुढें जगांतील विविध देद्यांत विविध कालीं घडलेले 
प्रयोग घटित रूपानें नजरेसमोर असतात व त्यांची उप- 
पत्ति लावण्याचे काम त्याजकडे असतें. ही प्रायोगिक दृत्ति 
इतिहासाच्या अभ्यासाने वाढत गेल्यास इतिहासकार हा 
मानवी समाजाचा मार्गदरीन करणारा ठरेल. इतिहास- 
कारास भविष्यकाळीं नेमर्के काय घडेल हें सांगतां येणार 
नाहीं. भविष्यकाळ हा इतिहासाचे कार्यक्षत्रच नव्हे; 
परंतु डोळ्यासमोर दिसणाऱ्या पारैस्थितींत कोणकोणत्या 
भिन्न प्रकारांनी घटना घडण्याचा संभव आहे हें इति- 
हासाच्या अध्ययनामुळें त्यांस अधिक चांगल्या रीतीने 
सांगतां येईल, मानवी इतिहास हा अकल्पित घटनांनी 
घडलेला आहे. इतिहासाची पुनरावात्ते अगदी जद्लीच्या 
तशी होत नाहीं, होणे दाक्यहि नाहीं. परंतु घटनेची 
मीमांसा करण्याची संवय ब सामर्थ्य वाढीस लावणे हें 
प्रोढदरांतील इतिहासाच्या अध्ययनाचे सवात मोठें 
काये होय. 


१९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
2 धू ) र व्र 
«र पर्ले क 
हँ नवभारत ण 
कद धर ७५ 9 वहन 1 
न्ट< अमृतमहोत्सवी > 
क“ पक, वर्ष ४74) 
|...) 2006010022 ८6 जु 
अप 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. सरोजिनी बाबर 


मला भेटलेले “ ज्ञानदेव आणि तुकाराम ” 


माझा मराठाचि बोल कवतुकें । परि अमृतातेंहि 
पजा जिंके । ऐसी अक्षरे रसिके । मेळवीन ॥ ” 

“ साहित्यसोनियाचिया खाणी । उघडवी टेणि- 
येचिया आक्षोणी । विवेकवेलींची लावणी | हो देई 
सेंघ॥ ?” 

“ मऱ्हांटियेचां नगरी | ब्रम्हविद्येचा सुकाळु करीं । 
घेणें देणें सुस्बाचि वरी । हो देई या जगा ॥ ” 


गीतेमधीलळ महान्‌ तत्त्वज्ञान बद्जनसमाजाला 
सांगण्यासाठी देरिकार ठेणें तिजवर चढवून मराटीचें 
वेभव सांगणाऱ्या या ज्ञानदेवांच्या ओव्यांचा अर्श 
मना्यां लावतांना माझ्या मनांत अनेकदां यायचे कां 
आपण एकदां आळंदीला जाऊन यावें. तेथे गेळे म्हणजे 
मराठीचे सामथ्ये दर्शविणाऱ्या या महान्‌ साहित्यिकांचे 
टशन आपणाला घडेळ अशी माझी समजत, आळंदी. 
च्या परिसरांतून वावरतांना ज्ञानदेवांच्या चरणधळीनें 
पवित्र झालेल्या मातीचा आणि त्यांस स्फूर्ति देणार्‍या त्या 
विशिष्ट स्थळकालामधून वाहणार्‍या वार्‍याचा स्परी झाला 
कीं; ज्ञानदेवाची ओळख पटायला जड जाणार नाही 
अक्यी भोळी समजूत मनांत ठाण मांडून वसलेली 
तिथल्या सोन्याच्या पिंपळास्वालीं गेळों अगर समाधीच्या 
निकट सहवासांत आपण उभं राहिले तर त्या विशिष्ट 
स्थळाच्या सान्निध्यांने मनाला कांहीं नवीन साक्षात्कार 
घडेळ असा भोळा भाव एकसारखा डिंवचत असलेला 
त्यामुळे आळंदीला जाऊन यायचेंच असा निश्चय 
करून मी एकदां आळंदीच्या वाटेला लागलें 


पुण सोडल्यापासूनच “ ज्ञानदेवा तूं कुठं आहेस ? * 
या एकाच गोष्टीचा मनाळा ध्यास लागलेला ज्ञान- 
देवांनी लिहिळेली ज्ञानेश्वरी आपली आपण वाचीत 
वसण्यांपेक्षां ती इतर कोणीतरी तिथे वाचून दार्ववावी 


अनुक्रमणिका 


आण मग त्या अजाण वृक्षाच्या सावलींत बसन 
सानदवांचा त्याने सांगितलेला आणि आपला अश्व जुळतो 
आहे कां नाहीं हें कदाव्ित्‌ ज्ञानदेवाच्याच तोंडन ऐक- 
ण्याचा चमत्कार घडला तर पहावा असा विचार 
मनाला सारखा स्पश करून जात होता पंढरपूरची 
वार! आटोपून आळंदीकडे 'थांव घेणाऱ्या वारकऱ्यांच्या 
धोळक्यांत मिसळून ज्ञानदेवाची निराळी ओळख घडते 
का पहावी म्हणून मी त्या मंडळींच्या समवेत हळुहळू 
चाळटला, इतक्यांत एका जख्ख म्हाताऱ्या आईने 
आपल्या हातांतील भगवी पताका नीट सावरीत आणि 
टाळ वाजवीत पद सुरू केल्याचा मागच्या वाजून आवाज 
आला, स्वाभाविकपणं मा मान मागें वळवला आणि 
पहात ता चारचोंधीजणी अतिदाय आनंदाने एक पद 
म्हणत होत्या : 
वैकुंठावराने घेतलीं धावु । 
चंद्रमागातिरी पंढरी जाऊ ॥ 
कुंडुलिकाचा पाहुनी भाऊ | 
मायत्रापाची करितो सेवू ॥ 
भिरकाविल्या इटवरी | 
उभा र्‍हारे माज्या देवा ॥ 
सावळा उभा पाहिला बाई | 
पुढ समाधिमागं इड्टलरण्वमाई 
चंदु द्यानूवा भेन मुक्ताई । 
पुढं समाधेमागं इट्टटरखमाई 
आळंदी गांव इंद्रावनी तिरी | 
तित वेण्णावाचीं वाळकं चारी | | 
अवतार पांडुरंग नांव ज्ञानेश्वर | 
करा घडामोड । जग उद्घाराया | 
निवरती सोपानकाका भेन मुक्ताई 1 
पुढे समाधिमागं इड्टरखमाई || 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि, 3 क. ह 
७ 


४» नवभारत 
कद ५ ७५ नौ ३६ 
न्ट« तः अमृतमहोत्सवी /->२७ 


कू 
र्श्टी १: बक: ज्र 


अ. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


मला भेटलेले “ ज्ञानदेव आणि तुकाराम ” 


एकनाथ हे मुंगी-पैठण ] 

वत्तीवाळ घालुनी बामन ॥ 
चांगदेव आले येवगी होऊन । 

जासुदाच्या हाती दिले पत्र लिहून ॥ 
'मुक्ताईनें ग पाहिलं वार्‍चून । 

अजुनि नाहीं गेली चांग्या तुजी भरांती । 
निवरती सोपानकाका भैन मुक्ताई । 

पुढं समाधिमागं इद्टलरखमाई ॥ 
चौघे भावांडं करीती विचार | 
- तोंड धुयाला बसले भिंतीवर || 
निर्जीव भिंत चाळे सत्वर । 

चांगदेव पहाता पडे 'घरनीवर ॥ 
निवरती सोपानकाका मेन मुक्ताई । 

पुढं समाधिमागं इड्टलरखमाई ॥ 

टाळांच्या खणखणाटांत, समा'धानाच्या भरांत आणि 
उत्साहाच्या तालांत गाइलें जाणारें हें पद ऐकून मला 
माहीत असलेली आळंदीची माहिती खरी असावी असा 
अंदाज आल्यामुळें मी एका त्यांतल्याच वाईला विचा- 
रळें, “ तुम्ही किती वेळां आळंदीला गेला होतांहो १? 

त्यावर ती हंसली आणि म्हणाली, “ लाखडाव ! ” 

ट्ट खख्च १ 00 

८ मंग ? स्वोटं वाटलं ? ? 
इतक्या वेळां कशालां १ ” 
मंजी ? माज्या लाडक्या द्यानूब्रालां भेटायला ! ” 
तुम्हाला ज्ञानदेवांचे दोन घडलें १ ” 
द्द आलबतू ! 22 
कुठें आहे ज्ञानेश्वर ? ” 

“ साऱ्या आळंदींत आनिक आमा वारकऱ्यांच्या 
हुरय्यांत ! ” असें ठासून उत्तर देऊन ती बाई माझ्या- 
कडे निख्वून बघ लागल्यामुळें मी माझी नजर खालीं 
वळवली. इतक्यांत तिच्या शेजारची दुसरी बाइ पुढे 
होऊन म्हणाली, “ तुमी कंदी गेला न्हाइ ? ” 

: नाहीं ! आजच चालल आहे 

माझे ह उत्तर त्या बाईला आवडलें नाही असे तिच्या 
चेहऱ्यावरून ताडल्यामुळे मी तिला काहा सागणार 
तों तीच म्हणाली ““ आमच्या द्याबूवाच दद्यांन घडल 
कीं सारी ध्याई पवितर हून जातीया मानसार्चा | 
अवो, काय सांगू तुमाला द्यानूवाची गोष्ट ! -- 

पांड्रंग वाडे म्हन ' देंग रुकूमना धोतार 


44 


टु 


ब्श 


अनुक्रमणिका 


दिंडी आली द्यानूवाची त्याला जातो मी सामोर ? 
अनिक तुम्ही अज़न एकडाव व्री गेला न्हाइ मजी 
काय द्यानपंना झाला ? 

प्रत्यक्ष पंढरपूरचा विठोवा ज्याला सामोरा जायला 
उतावीळ होतो त्या ज्ञानदेवाचें दंन मला अजून घडलें 
नव्हते हें मी तिला कोणत्या तोंडाने सांगू १ मी आपली 
त्या वाइपासून भरभर पुढे निघाळें आणि ज्ञानदेव कुठे 
भेटेळ, कसा दिसेळ या विचारांत पावळें टाकूं लागले 
पण त्या बाईने पुढे येऊन लगवगीने मला गांठली 
आणि सांगितळें, “ माजं ऐकून तरी घे. आळंदीची 
गोष्ट नीट ऐक मजी तितं गेल्याव भिरीभिरी नजर 
टाकून तूं कावरीबावरी हुयाची न्हाइंस | ” आणि लगेच 
ठेक्यांत पावळें टाकीत तिनें माझी संमति मिळायच्या 


८ चल सये बाई 
द्यानदेव सक्ता माजा 
काय सांगू सये 
बेसळे द्यानदेव 


दारीं सोनियाचा पिंपळ 


द्यानदेव समाधित 
भर्ताराच्या शरिरावरी 
सोन्याचा पिंपळ 
दुरून वळकिती 
आळंदी बाई गांव 


उचल पाऊळ लगलग 
सये भेटल जिब्रलग 
आळंदीची ग स्चना 
नामा करीतो की्तना 
पाटीशी ग इंद्रायनी 
वाडे , बसला येऊनी 
आळंदी ग कर , नारी 
देवा द्यानूवाच्या दारी 
इंद्रायनीला न्याहार 
साधुसंतांचं म्हायार ' 


“ आनिक काय सांगू पोरी माज्या द्यानूवाची किरीत ! 
ऐक. नीट चित देऊन ऐक. न्हाईतर माज्यावानी गत 
हुयाची ! एक डाव काय गंमत झाली वग- 

: पंडरीला गेळी आळंदीला गेल चित्त 

देव माजा द्यानूयोवा काग म्होर अवचित 

व्हय ! आतां दिकुन याचा म्होर अवचित ! आन्‌ 
त्योका एकडाव भेटला का मग कुटलं आलंबा काय १ 
,..हे तर मी काय म्हनीत हुते ? आलं ध्वेनांत-- 

आळंदी वसविली एरंड--धोतऱ्यानी 

समादि घेतली वाड द्यानूबा खतर्‍्यानी. . .. . . शि 

“ म्हणजे ? त्या वाईला मी एकदम हाताला 
घरून मागें खेचली. तिनें ज्ञानदेवाचचा क्षत्रिय म्हणून 
केलेला उल्लेख ऐकून मला विलक्षण आश्चर्य वाटले, 
म्हणून मी तिला सांगितलें, “ अहो बाइ, ज्ञानदेव 
कांहीं क्षत्रिय नव्हते ! ब्राम्हण होते ते ! ” 


१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
५ 
ह्यात 
च नवभारत > र 
शत ७५" ् ३१९ 
ही: अमृतमहोत्सवी >२० 


सकळ ति कफ 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्यावर ती बाई माझ्या हाताला हिसडा देऊन 

म्हणाली, “ हूं |! तुला ठावं का मळा १ अग-- 
आळंदीच्या माळावरी कुनी सुपारी फोडिली 
संग देवा गेनूवाच्या सये वारस सोडिली 

एवडं मला म्हाईत ! त्यो वामन हाय का ख्ेत्री 
डाय हेची पंचात करायचं कारन ? तुमा लिनाऱ्यास्नी 
नसती उठाठेवच लई ! ...त्ये खरंखोटं तुजं तूं बगून घे. 
आदी माजं ऐक.” त्यामुळें मी तिच्याकडे “आ? वासून 
बेघूं लागलें, “ मी वाचलें होतें त्याची दिक्कत न 
बाळगणारी ही वाई कोणी संशोधक तर नसल १ ' असा 
विचार मनाला चाटून गेला. म्हणून मी तिला कांहीं- 
तरी विचारावं म्हणून तोंड उघडणार एवढ्यांत तिच्या 
]ेजास्ची दुसरी म्हातारी वाड माझ्या तोंडाकडे टक 
लावून पहात म्हणाली, “ आतां ऐक मी काय सांग- 
तीया तें. काय ? मदी मदी त्वांड घाळू नग, ” आणि 
पदराने तोड़ पुक्षीत तिनें हातांतील टाळ एकमेकांवर 
आपटीत मला सांगितले: 

“ पाऊस पडीयीतो 

द्यानूवा नामदेव 

पांडुरंग म्हने 


पंडरीच्या माळावरी 
माज भिजल वारकरी 
: ऐक रुकामेनी झनत्कार 
हातीं वीना टाळ आले वग द्यानेश्वर'. . .. . . ब 
आणि यावेळीं मोठमोठ्याने टाळ वाजवीत तिनें 
मला त्रजावळें, “ माजा गेनूवा सादा देव न्हाई. अग, 
त्यो पंडरपुरांत पावना आल्यावर इट्रवालाच काय पन 
साऱ्या गांवाला काळजी ! गवळनी एकमेकींत म्हन- 
त्यात्या- 
€ शेनूब्ा देव पावणे 
आतां घाळू नगा 
तर एकदां वारकरी गंद्‌ 
गेनृवारायालाचच म्हनतूया--- 
: चंदन मेळागिरी  उगाळीता गेल दंड 
गेनूवाराया माज्या माज्या झग्याच सोड बंद * 
अनिक माळनींची तारांबळ तर इच्यारूच नगस- 
: पंडरपुरीच्या ग माळनी बाई उंच उंच कार्या 
द्यानदेवाच्या पालखीला बांदती फुळाच्या ग कार्या ? 
आन्‌ असा ह्यो माजा गेनूवा न्‌ त्ेयेची आळंदी 
कशी ? ऐक त्येबी सांगते -- 
£ हावस मला मोठी 
शेडीचा नार्‍्योळ 


ऐक सये सांगनी 
लड दुधाला 'घारवनी 
उगळताना दमला मजी 


आळंदीला ग जावाची 
इंद्रावनीला व्हायाची ? 


१४ 


अग पन का ? तर--- 
“ आळंदी वसविली 
गेनूवा देव उच्चा 
इंद्रावनीच्या कडला 
संत बसलं जेवाया 


सचाकनाच्या वाकनाला 
साटू जमला कीतंनाला 

सव्वा खंर्डाचं पुरान 

तुपा भरळ दुरान ? 


अद्या येळला माज्या द्यानूवाला दिष्ट हनी म्हून 
नाऱ्योळ व्हायाचाग | 


त्या वाइंची ही भाक्ति पाहून माझें अंतःकरण एवढें 
उचवबळून आले कां, त्या क्षणाला आमच्या गु. प्रा 
सोनोपंत दांडेकरांनी आम्हांला ज्ञानेश्वरी समजावून 
सांगतांना “ एकदां आळंदीची वारी केल्याशिवाय 
ज्ञानदेव खरा समजणं कठिण! ” असें कांहीं म्हटय्ल्याचें 
आठवलें. तसे म्हणतांना हजारों वारकऱ्यांच्या मेळाव्यांत 
सांपडणाऱ्या आगळ्या आनंदाचे त्यांनीं केलेळें रस- 
भरित वर्णन कानांत घुमू लागलें 


बाई, ज्ञानदेवावर एवढं तुमचं प्रेम १ ” भावना- 
तिरेकानें भारून गेलेल्या माझ्या तोंडातून हा आवाज 
उमटला, तशी ती वाई माझ्या डोळ्यांत निरखून पहात 
म्हणाली, “ पुना तेंच |! एकडाव आमी आमचं काळीज 
त्यच्या पायाव घातलंया ! त्यँ काय त्येच्यापसन टर 
हुयाला व्हय ? आमाला वगितल कौं, त्येच हरदं मोकळे 
हुतंया आन्‌ त्येला वगितळं की आमचं भरून येतं या! 

“ इट्रावर्ताच्या ग काठायाला 
झाडं तुळशीची हालत्याती 

देववी द्यानूयोबा 

सादु समाधि बोलत्याती 

अदी हाय आमची दिष्ट भेट ! 


तिचे हें बोलणे ऐकून मी थक्क झालें सववसामान्य 
माणसाला पचेल व कळेल असें गीतेवर्रीळ भाष्य कर- 
णारा ज्ञानदेव एवढा लोकप्रिय झाल्याची नवीन साक्ष 
मिळाल्याने त्यानें केलेल्या कार्याचे खरे चीज झालें 
अक्की माझ्य़ा मनाची खात्री झाली, एवढेंच नः हे तर 
गीतेसारख्या ग्रंथाचें सेवन करण्याची रीत 
“ जेसे शारदीयेचे चंद्रकळे । 
माजि अमृतकण कोंवळे | 
ते वेचिती मने मवाळें | 
चकोर तलगे ॥ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४ कि 
ळा, 


४» नवभारत 
क्त ५ ७५ घो 
(34 


नौ कि 
० अमृतमहोत्सवी /->२७ 


कू 
र्ष १: बक: ज्र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


मला भेटलेले “ ज्ञानदेव आणि तुकाराम ” 


तया परी श्रोता । 
अनुभवावी हे कथा । 
अति हळुवारपण चित्ता । 
आणुनियां || ”-आ. १, "५६-५७ 
अशी सांगणाऱ्या ज्ञानदेवांची ज्ञानेश्वरी अर्थ न 
समजून घेतां केवळ श्रद्धेनं वाचणाऱ्या लोकांच्या भाविक 
मनांत त्यांच्यावद्दल वसत असलेला अमर्याद आदर 
नि प्रेम बघून मळा गहिंवरू्न आले. आणि त्या 
क्षणाला- 
“< तो ज्यांतुचि अभिनवेल । 
ते परियसा मऱ्हाटे बोल । 
जे समुद्राहूनि खोल | 
अर्थभरित ॥। 
जसे बिंब तरी बचकेंएवढें । 
पारि प्रकाद्या त्रेलोक्य थोकडे । 
शब्दांची व्याति तेणे पाडे | 
अनुभवावी ॥ ” 

( अ. ४. २९१४-२१" ) 
या ज्ञानदेवाच्या ओंब्या ओठांवर धोळूं लागल्या, 
मी माझ्याच विचारांत दंग होऊन गेलें... पण तेव- 
ढ्यांत आम्ही “ विसाव्या ? पाशी येऊन ठेपल्यामुळें ती 
बाई मला गदगदा हालवून म्हणाली, “ आतां वाईच 
टेक हितं. आनिक पुना कान दे माज्या दाब्दाला, ? 
त्यामुळें भानावर येऊन मी म्हणाले, “ बोला. मी 
ऐकते. ११ 

“ हुं | म्हन ऐकते ! तूं बोल कीं! ” 
“: मी काय बोलूं १ 
“ मजी ? ठाव न्हाई काय बोलायचं त्ये ? नुसतं 
माज्या गेनूवाची याद आली तरी लह्या फुटाव्या त्या 
आमी म्हनाय लागतूया--- 
ध्देवबी द्यानूवा त्वांड धुतो इंद्रावनीच्या झऱयाला 
मुक्ताडे ग त्येची मैन मोती गुपीती तुर्‍्याला 
आळंदीचा ग पार देवा द्यानूवाला साजू, 
त्येच्या आंगुळीला इंद्रावनी ग डाव्या बाजू 
देहूचा मासा बाई आळंदीला आला कसा 
देवा माज्या गेनूबाचा सये सादूचा नेम तसा 
नगर परदक्षिना तुला घालीते नेमानी 
समादि गेनूबाचची मी का पहाते वातीनी 
र्‍चांगदेव आठे झाळे वाघावरी स्वार 


१५ 


अनुक्रमणिका 


भिंत चाले झरझर 
वांगयाचं पत्तर कोरा कागट्‌ केली घडी 
देती उत्तर गेनूबा लाभे मोक्शाची ऐलथडी? 
पर माज्या द्यानूवाला एकल्याला घरचं परपंचाच 
सुक नव्हते वग पोरी ! कुनी काय म्हटले की, हंसत- 
मुकानं म्हनावै-- 
“गेनूचा देव वोल 
भैनी माजे मुक्ताई 
गेनूचा देव बोल 
भैनी ग मुक्ताई 
त्येचं सारंच निराळं 
यील म्हनतीस काय ? 


ज्ञानोबारायाची ग 


मला कद्याला व्हवी शोज 

पाठीशी तूं माज्या नीज 

मळा कशाला व्हवी रानी 

आंगुळीला देग पानी 
वग ! त्येची सर तुमाआमाला 
न्हाइ ग बाई !. . .” 

ती वाई बोलायची थांबळी तरी मी मान वर केली 
नाहीं. मळा वाटलं ती आणस्वी ब्रोळेळ, क्षणभर तिने 
विसांवा ब्रेतला असेल. म्हणून मी ती आणखी काव 
सांगणार हें मनाशी आजमावतां आलें तर पहात होतें, 


तांच मघांची ती म्हातारीवाड माझा हात 'रून 
उठवीत म्हणाली: 
“वळ सगरे लवकर नग करूस घोटाळा 


शेनवा सांगी आरथ . ऐक मुक्ताई चित्कळा? 

“: आन्‌ उशीर करून कसं भागळ ! चला चला वरिगी 
त्रिगीने !... ” त्यामुळें. मी एख्वाद्या जादूर्ने भारून 
जावी तत्ली उठळें आणि तिच्या तोंडाकडे पहात तिच्या 
पावलावर पाऊल टाकलें. . .दुरून दिसणाऱ्या आळंदी" 
कडे टक लावून पहात मी पुढें चालले. पण मळा डिंव- 
चून माझें लक्ष आपल्याकडे खेचून घेत ती म्हातारी 
म्हणाली, “ वाईच पताका घे ही हातांत ! बगू वर 
कशी दिसतीयास ? म्होरच्या वारीला अदद्या झोकांत 
आली पाइजेस |! ” 

“: पण... ती पताका हातांत 'घरतांना एकाएकीं 
मला कसेसेच वाटलें म्हणून मी अडख्बळलें तत्षी ती 
हंसून म्हणाली, “ अं ! अज्ली वरिचकतीस का म्हन ! 
देवाची पताका घेतांना मेळी कसळी लाज ? * आणि 
तिने ती पताका खसकन्‌ ओढून आपल्या हातांत घेत 
मला सांगितळें, '“ आमी अक्षया वारीला निघार्ला मजी 
लई मज्जा येतीया, ' त्यान बा तुका ? करीत आमी 
आपल्या आपुन म्होरं म्हार सरकतो अक्षी. कंदी 
कटाळा न्हाईंच. संग गेनूवा आन्‌ तुकाराम ! कटाळा 
यीलच कसा १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1) धू रू ह र 
र्सिपिशि प्रात 9 


ी नवभारत 
ट्र ५ ७५ 'खो>* 
(34 


न (1 
०८“ अमृतमहोत्सवी, न >२७ 


र्क स्ट 
श् कळता. औक 


क. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


“* वारा सुयाची पाळकी वर मोत्याचा आईना 
आल द्यानूबा तुकाराम | पुन्यांत माईना ? 
अस एकडाव पुन्यांत झालं कीं लागळी वाटला ] मंग 

तर लड मज्ञा-- 
“य्यानूचा पालकीत 
दोनीची एवडी हुती 
द्यानूवा तुकाराम 
दागांच्या आंगुळीला 
पंढरीची वाट 
द्यानूवा तुकाराम 


तुकाराम घोड्यावरी 
भेट वाकुऱ्या वड्यावरी 
आळंदीच देसमुक 
इंद्रायनी समाईक 
आडवा वाकूर गांव खेड 
तत सादूचा तळ पड 
वाकुऱ्या वड्यावरी झाल फुलांचं हातरून 
द्यान॒वा. तुकाराम कुट गेल्याती उतरून 
अश्या ह्वा वगून नुसती तारांबळ उडतींया. दोन 
वाटन दान पालक्या जात्यात पंढरीला. आपुन कुनावरत्री 
जावावं. ”? 
कोणत्या पालखीवरोबर वारीला जायचें याचें महत्त्व 
मला वदष न वाटल्यामुळे मी त्या बाईला तसे कांहीं 
उत्तर न दता. कांहींशा कुनूहलानें विचारलें, “ आळं- 
दाची गोष्ट संपली आणि आतां तुकारामाची सुरू झाली 
कीं काय?” त्यावर गालांतल्या गालांत हंसून पदर 
दांताखाळीं 'परत ती म्हणाली ““अगत्राई द्यानूवा म्हटला 
का तुका याचाच | आतां आळंदीची वाट कापतूया म्हून 
आळद!चा गाष्ट, तितनं आमी देहूला जानार तवा 
तुकाची याद याची कशी ऱ्हाईल ? 
“ आळंदीपासून देहू किती लांब आहे हो ? ” 
* मजी ? देहलावी गेली न्हाईस स कवातं?? 
* नाहीं ! पण आतां जाणार आहे ” 
* बघा वाड ! अग, आळंदी सोडली कीं देहच ।! 
दोन्ही गांव. . . 
“ हां, दोनी अगदीं जवळ जवळ ! 
हाय--- 
“ आळंदीपासूनी 


द म्हणजे ? . 
त्येचं असं 


देहू हाई टप्प्याखाली 
फुलाच्या पाटींन ग माळीन चालली झोकाखालीं 
गेनृ्राळा फुलं व्हाइली कीं तुकाला फुलं घिऊन माळीन 
झोकांत निगतीया टाकोटाक ! ”? 
“ देहूला विद्दंष अस काय आहे आजीवाई 
व्रघण्यासाराचं ? ” मळा त्या बाइकडन तकाराम जाणून 
व्याय्रवा होता म्हणून आळंदीचे चित्र मनासमोर येत 


अनुक्रमणिका 


असतांनाच मीं तिला प्रश्न केला, त्यावर कांहींशा 
आभमानानें भुवया उंचावीत तिनें सांगितळें--- 


आळंदी करूनी मला देहूला जायाचं 
लाल पिंजरीचं कुंकू माज्या बाळील्ा व्यायाचं 
आळंदीपासनी जवळ सांगती 
गेनूवा तुकाराम एका तफला नांदती 


तवा हिंत हाय तेंच तिथंब्री, देवदेव केला कीं आमचं 
काम झाल | देवाला भेटाय जायाचं का तत काय काय 
हाय ग बगायला जायचं ? काय ? ”? 
हो. देवाला तर.भेटायचंच. पण आपलं विता- 
रळ. आणि ज्ञानदेवासारखंच तुकारामाचे पण सगळं 
काहो ? ” 
तस कस £ तुकाराम तुमाआमासारका संसारी 
मानूस, त्येची गोष्ट लई निराळी गेनूवापरास ! ? 
म्हणजे कशी ? ” 
“ दोगास्नीवी इट्लाचं याड सारकच. मजी-- 
आवडाचा देव तातडीच्या गाठीभेटी 
चानूवा तुकाराम त्येच्या चरनी घाली मिठी 
पर तरांत्री तुकारामाच्या खाक्या यंगळार्‍च ! निजा- 
वाइच आनिक त्येचं मजी ह्ये भांडान जवातवा | ? 
“ म्हणजे देवमाणसंहि भांडतात ? 
कां न्हाई भांडायची ! देव झाळा तरी मानूसच 
काँ | अगूद्री तुका दिकून सादाच मानूस हुता, पर-- 
वाजत्री वाजवीतो देहू गांवाचा दरडी 
ठुक्ता गला वेकुठासी वही निगाली कोरडी * 
तवा कुठं त्येला देवपन आलं । ? 
तुकारामाला देवपण प्रात झाल्याची ही हकीकत 
एकून माझ्या मनांत विचार आला विठोव्राची मना- 
पासून भाक्ते करणार्‍या तुकारामाला नहर्मां वाटायचे कीं 
जेथें जातों तेथे तू माझा सांगाती । 
सपालळवीसी हातीं धरूनिया || 
त अगदीं खरे आहे तर ! राव्ादेवस विठोबाचा 
धावा करणाऱ्या जनाबाईला 


दव खातं देव पिते 
असेवाट्रू लागून ती स्वतःच देवांत वलांन झाली 
तसेच तुकारामाची 


झाल, घरच्या संसाराची पर्वा न 
बाळगतां विठोबाच्या भक्तांत तान झालेल्या तुका- 
रामानें म्हटलें आहे--- 


सुदर त ध्यान उभं विटेवरी | 
कर कटावरी ठंबूनियां | 


१६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
शो 
व हच परळकर वेळ 
च नवभारत 
शत ७५ कवडे 
न्ह< अमृतमहोत्सवी, >-७ 


७ त. “क 


अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मला भेटलेले “ ज्ञानदेव आणि तुकाराम ” 


तुळसीहार गळां कासे पितांव्रर | 
आवडे निरंतर तोचे रूप | 
मकरकुंडळें तळपती श्रवणीं | 
कंठीं कोस्तुभमाणि विराजित ।॥। 
तुका म्हणे माझें होचे सवे सुख । 
पाहीन श्रीमुख आवडीने ॥ 
आणि तसें म्हणतां म्हणतां तोच आतां त्या देवपणांत 
विलीन होऊन गेला आहे ! ” 

“ आजीवाई, तुकारामाची आणखी कांहीं ओळख 
सांगतां १ ” मीं त्या वाइला मोठ्या उत्साहाने प्रश्न 
केला तेव्हां ती चालतां चालतां थांबून अवखळ 
पोराला एखाद्या आईने समजावन सांगावें तशी म्हणाली 
४4 ल्टे 

देहूच्या माळावरी 

गांव लोहुगांव 
इंग्रावनी तुजं पानी 
देवा तुकारामा 
येळवाडी तुजं गह 
देव तुकाराम करी 
आळंदीची ग वाट 
इंद्रावनीच्या काठायाला 
हातांत ग टाळवीना तुका फिरतो घरोघरीं 
आनिक मागे तूं मंजूवराई खचला म्हणीतो बरोबरी ? 
आणि तिनें मला आपल्यावरोबर ओढीतच भरभर 
र्‍चालायळा लावली, मळा गंमत वाटली, तुकारामाची 
गोष्ट सांगतांना तिनें जणुं तुकारामाच्या हांकेसरशी पुढें 
व्हायला पाहिजे असाच इपारा दिला मला ! आणि 
मीहि मग त्याच आनंदानें पुढचें पाऊल टाकूं लागलें. . . 
आळंदी आतां अगदीं जवळ येऊन ठेपली होती. 
त्यामुळें तिथल्या राऊळांत बसून ज्ञानंदेवाळा शोधून 
काढायला, तिथल्या समा'धीजवळ उर्भे राहून तो कदा- 
चित्‌ आपल्या असंख्य भक्तांना भेट द्यायला वर 
येऊं शकेल का हें पहायला मी विलक्षण उतावीळ 
झालें. समोर दिसणाऱ्या आळंदीला डोळ्यांत सांठवून 
घेत मीं त्या आजीबाईला म्हटलें, “ ती दिसते आहे 
तीच ना आळंदी ? ” 


ईना वाजतो मंजूळ 
तुकारामाचं आजूळ 
येलवाडी तुजं गहूं 
सादुसंताला घाली जेवू 
इंद्रावनी तुजं पानी 
सादुसंताला मेजवानी 
गेली देहूला वाकडी 
तुका वांधितो झोपडी 


त्यावर तोंडावर फार ऊन आल्यावर आपण हाताचा 
पंजा डोळ्यावर धरतो तसा धर्रत ती म्हणाली, “ अंग 
तीनच! 


न, भा, ३ 


अनुक्रमणिका 


- म्हणाले, 


£ आळंदी वसविली पांडुरंगा मायवापा 

कुंडलिकाच्या देवळाला इंद्रायनी देती थापा ? 
ती वग तीच तीच कीं ! ” आणि तिनें तिथून हात 
जोडून मोठ्या भक्तिभावाने नमस्कार केला. त्यावेळी 
माझेहि हात नकळत जोडले गेळे आणि मी मनांत 
“: ज्ञानदेवा; केवढी अगाध लीला केली 
आहेस तूं १” एवढ्यांत कांहींतरी दूरवस्वें मला दाख- 
वीत ती म्हातारी पुटपुटली, 

“ नदीच्या पल्याड ग॒ एक गुतली म्हातारी 
गेनूवा माजा देव अंग झाला उतारी 
अशी करामतत्री करतूया द्यानूवा कवा कवा ! जंग 
जंग आजारानं पछाडलं तरी द्यानूवाची समाधीव 
डोस्कं ठेवलं कीं उतार पडतूयाच ! 

€ अस्सं | . . .आळंदीला गेल्यावर तुम्ही मला देहची 
वाट दाखवाल, आजी १? ” -- तुकारामार्चेहि दरोन 
घ्यावें अशी तीव्र इच्छा मनांत निर्माण झाली म्हणून 
मीं पाय उंचावून आळंदीचे द्दीन घेत त्या बाईला 
विचारळें. एवढ्यांत डाव्या बाजूला जाणारा एक रस्ता 
पुढ्॒यांत आल्यामुळें तिकडे बोट करीत ती म्हणाली, “ ही 
वग आळंदी पसन्‌ देहूला जायाची वाट ! वग वग ! 

,.व्ाकी तुकारामाची सर कुनाला याची न्हाई बग ! ” 

“ ती कशी काय ? ” 

“ तसंच हाय ! ” 

“ तरी पण ! सांगाना ! ऐकूं दे मला. ” 

“ सांगू म्हनतीस ? खरंच ? ” 

“ हो, तुकारामादापथ ! ” 

“ अव्वानू ! देवाची आन घातलीस १ खुळी का 
काय १? ” माझ्या तोंडून सहजगत्या तुकारामाचे नांव 
बाहेर पडलें खरें पण त्यामुळें त्या म्हातारीने देहूच्या 
वाटेकडे तोड करून साष्टांग नमस्कार घालीत तुकारामा- 
ची जणुं क्षमा मागितली ! त्यामुळें मी इतकी गोौघ- 
ळून गेलें की, काय बोलावें हेंच मला सुचेना. पण मला 
फार वेळ त्या अस्वस्थतैत न ठेवतां तीच सांगूं लागली- 

“ जिजाबाई बोळ येड लागलं तुकाला 

आपुन जातो वैकुंठाला संग म्हनीतो 'चळा चला? 
पन त्येची जिजाई मोठी जहांबाज ब्रायकू ! तिन शाप 
सांगून टाकलं, 

: तुकाराम बोल 

येड लागलं तुका तुमा 


जिजा इमानी चल बैस 
रे माजी ग्है 
घरीं दुधाची माजी म्हेस 


१छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ह, ७) 


क 
र रळ ७०१ 


ह » नवभारत 

शन धं ७५ नौ १९ 
& अमृतमहोत्सवी, महोत्सवी 

ची :: मृ हँ >७ 


> 
(000008: > 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तुकाराम ब्रोल जिजा इमान आलें न्ह्याया 
येड लागलं तुमा तुका घरीं लाडक्‍या माज्या गाया 


तुकाराम बोल जिजा लाव ग उभ कुंकू 
मी जातों वैकुंठा मग कळल सवे सुकू 
तुकाराम बोल जिजा संगती माज्या चळ 


माग राहिल्यानी फार होत्याली तुज हाल 
पन भाटुरनीनं न्हाई ऐकलं, अखेर शेवटीं तुका- 
रामानंच इच्यार केला--- 
'कुंकाचा करंड तुका ठेवीतो इन्यांत 
सरगी जायाचं नव्हतं जिजाच्या मनांत ' 
आन्‌ त्यो एकला गेला वैकुंठाला ! डोळ्यांदेकत हां 
हां म्हनीस्तोवर तुका गडप झाल्याला बगून सारी 


डुनिया “ आ ? वासून वगत राहिली. . .. . . सगळीकडं 
नुसता हेदोस उडून गेला. ..... पर कुनाची छाती 


झाली न्हाई तुकारामाला आडवं जायाची ! 
“तुका गेला वैकुठासी आ कुनी कुनी पाहिला 
नांद्रुकी झाडाखाली जोडा रेशमी राहिला 
देहूच्या माळावरी धूर कशाचा ग झाला 
तुका गेला वेकुंठासी जिजा सईपाक केला 
देहूच्या माळावरी उधळती बुक्का जाई 
गईप झाला तुका जिजा भवताली पाही 
देहूऱचा मंडप दुरून दिसतो काळाकाळा 
तुका गेला वैकुंठासी वर उपवल्या माळा 
इंद्रावनीच्या काठायाला बाई हत्तीच्या दिल्या पागा 
साधुसंत म्हनीत्याताी तुका वेकुंठी गेला वगा ? 


अशी हाय तुकारामाची गोष्ट ! आनीक. मस्त सांगीन 

पर आतां येळ झाला, सारे गांव म्हारं लोटलं न्‌ तूं नि 
(१ (२ ७ (4.1 ९७ विगी 3 9 
मा [हतं उभ्या | हासत्याली लोक, चल बिगीनं ! न्हाईतर 


वारीला बसाय लागलं मजी रात उजाडल माजा द्यानूव्रा , 


भेटायला ! आत्ता येळ न्हाई न्हाईतर गेनूवाची आन्‌ 
तुकाची वळक अडश्ली केली असती की--- 


“ गान्यामंदी गान 
एकाच गान्यामंदी 


गाता करीन चवडी 
तुजी करीन रेवडी ? 

बर आतां चल हुळे !. . .” आणि मग मागेहि वळून न 
पाहतां ती झपाझप चाळू लागली. . . 


या अडाणी वायकांनीं अद्या रीतीनें मला भेखवलेले 
ज्ञानदेव आणि तुकाराम मी मनांत सांठवून घेत पुढें 
त्यांच्या मागोमाग निघाळें खरी, पण माझे सारे लक्ष्या 
नव्या ओळखींत गुंगून गेलें होते. कसल्याहि प्रकास्चा 
अभ्यास न केलेल्या या भोळ्याभावड्या मराठी मनानं 
मला भेटवलेळे हे दोन महान्‌ संत आणि त्यांची त्यांनीं 
या विलोभनीय पद्धतीनें केलेली ओळख एवढी नावीन्य- 
पूर्ण वाटली की, मो त्याच जागेवर उभी राहून दोन्ही 
हात जोडून त्या वारकरणींना व ज्ञानदेवाला नम्रतापूर्वक 
वदन करांत ज्ञानदेवाच्याच शाब्दांत शुणगुणे लागले--- 
“ म्हणोनि भाग्ययोगें वहुवें । तुम्हां संतांचे मी 
पाय्रे । पातले आतां के लाहे । उणे जगा ॥'” 


(अ. १८, १७७३) 


-००/----.-- 


ज्यांना लोकसंग्रह करण्याची हौस वाटते त्यांना योग्यता नसते, आणि 
होस वाटत नाहीं. लोकसंग्रहाला ह्या पेचांतून देवानेंच सोडवावें. 


टेकडीसारखा उंच होण्याची मला मोज वाटत नाहीं. 


पसरली जावी यांत मळा आनंद आहे. 


दुःखें सहन करणें हा तितिक्षेचा आरंभ आहे, 


पहिली ठिणगी पडण्याला युगे गेलीं री 


संत गाईसारखे वत्सळ आहेत. म्हणून स्वतः 


दध पाजीत असतात. 
८$ 


शट 


अनुक्रमणिका 


पण आतां राख होण्याल 


ज्यांना योग्यता असते त्यांना 
र्‍्णविनोत्रा, 'विचारपोथी? १३८. 
माझी माती आसपासच्या जमिनीवर 
ण्विनोबा, 'विचारपोथी! १५६. 
तितिक्षेची कसोटी सुलें सहन करण्यांत आहे, 
विनोबा, “विचारपोथी? २९९. 
1 त्रेराशिक मांडण्याची जरूर नाहीं. 
"णविनोबा, “विचारपोथी* ११३. 
रसशानाचा कडबा पचवून जगाला भक्तिनीतीचें 
ण्विनोबा, 'विचारपोथी' ६९६, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 

भू र ) र रं 

* ७. कॅ 
| 'नवभारत च 

कद धं ७५ > 3) 
न्< (अमृतमहोत्सवी & >७ 

2 ४४), 
9 2006010022 < ् 
अप 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


देवक- ( ''०(611 ) - संबंधीच्या कोरकु लोकांच्या कथा : श्री. दुगो भागवत 


देवककथा आणि सामाजिक आचार-विचार 


जेव्हां जेव्हां धर्म ब लोकसाहित्य यांचा परस्पर 
संबंधाचा विचार पुढें येतो, तेब्हां धर्मकथांचा 
म्हणजेच साध्या शब्दांत सांगायचें झाल्यास , कहा- 
ण्यांचाच प्रश्न आपल्या डोळ्यापुढे उभा राहतो. 
किंबहुना धर्म म्हणजेच कहाणी असेंहि एक चुकीचें 
कां होईना पण समीकरण आपल्या मनांत घर 
करून राहिल्याचे आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येतं, धर्माची 
स्थूल ब्याख्या “ ज्याच्यामुळें धारण होतें तो ? किंवा 
८ चोदना हेंच ज्याचें लक्षण असा ? अशी वैदिक 
प्रथेला अनुसरून आपण ग्रहीत धरली तर, त्यांत 
क्रियेला व क्रियाहेतूला महत्त्व असते हें उघड आहे. 
क्रिया व क्रियाहेतु विधींत साकार होतात. अर्थात्‌ 
धर्माचें क्रियामय स्वरूप विधीच होय असें म्हटलें 
तर अतिशयोक्ति होणार नाहीं. 
देवकवादा(1'०(2001511)बरीळ संशोधन 

विधि व कहाणी म्हणजे 'घर्मेकथा यांचा पर- 
स्परसंवंध काय याचा विचार या लेखांत विप्रयां- 
तराच्या भीतीनें केला नसला, तरी विधि म्हणजे 
मूळ आधार ब कथा म्हणजे आधारित असें या 
संवंधाचें स्वरूप थोडक्यांत आहे असें वैदिक वाड- 
यांतल्या विधि व आर्थवादांच्या उदाहरणांवरून 
आणि यज्ञय़ागांत सूतपरंपरेनें टिकवून धरलेल्या 
पौराणिक कथांच्या स्थानावरून दिसून येतें. इतिहास- 
पुराणांची स्वतंत्र परंपरा वाढत गेली तसतसा तिचा 
विधीश्ीं असलेला संबंध शिथिल होत गेला, 
एवढेंच नव्हे तर तुटलाहि, त्यामुळें वेगवेगळ्या 
तऱ्हेच्या जीवनविषयक तत्त्वज्ञानांशीं कथांची 
सांगड पडून महाभारतासारखे प्रगल्म कथाकोश 
निर्माण झाले, विधि व कथा यांत विधीपेक्षां कथेचें 
स्थान मुळांतच दुय्यम दर्जाचे होतें, हा सुद्दा मात्र 
लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. परंतु प्रत्यक्ष विधीपासून 
ताटातूट -झाली, तरी देखीळ जगभरच्या कथांत 


| अनुक्रमणिका 


१९ 


उत्पत्तिकथा, देवतांच्या, धर्मगुरूंच्या देवतुल्य 
वीरांच्या कथा यांना धर्माच्या क्षेत्रातच अखंड 
रावविण्यांत आलेलें आहे. अ्या या कथांत देवक- 
कथांचा समावेश होतो, 

लय़कार्यात आपण देवक बसवतों. पण देवका- 
ची प्राथमिक कल्पना पांढरपेशा समाजांत समूळ 
उच्छेद पावली आहे, मूळच्या देवकाचें रूपांतर 
देवी, गणपति वगेरे कुलदेवतांच्या पूजेत झालें 
आहे. पण कुणबी लोकांत मूळ झाड, पशू इत्यादि 
देवकांच्या नांवाची स्मृति थोडी तरी कायम आहे, 
देवकांच्या कल्पना व प्रथा जगभरच्या वन्य जमातीं- 
त मात्र बऱ्याच ठिकाणीं जागत आढळून येतात, 
गेल्या शंभर वर्षांत पाश्चात्य मानववंशशास्त्राच्या 
अभ्यासकांनी देवकवाद किंवा टोटेमिझमवर बरेंच 
संशोधन केलेलें आहे. भारतांत डॉ, एलविन यांनीं 
देवककथांचें छोटे संकलन मध्यप्रांत व मध्य- 
भारतांतील कहाण्या याविप्रयींच्या आपल्या दोन 
ग्रंथांत दिलें आहे, पण त्यांतील विवेचन मात्र अगदीं 
त्रुटित आहे. मुळांत धर्मविधींशीं किंवा कुळाचारांशीं 
अत्यंत निगडित असलेल्या देवककथांचें आजचें 
स्वरूप काय आहे, तें या लेखांत दाखविण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. 
प्राणिरूप किंबा बनस्पतिरूप देवक 

वन्य जातींच्या संस्कारांत देवकाच्या कल्पनेला 
किती प्राधान्य आहे त सांगायला नकोच. प्रत्येक 
घराण्याचें देवक प्राणिरूप किंबा वनस्पतिरूप हें 
ठरलेलेंच असतें. देवकाची ही प्रथा जितकी प्राचीन 
आहे तितकी दुसरी कोणतीहि प्रथा नसेल, देव- 
काच्या कथा या अर्थातच अत्यंत पुरातन कथा 
आहेत. इतक्या पुरातन आणि केवल कुटंबनिष्ठ 
कथा जातिनिष्ठ कथांहूनहदि परंपरेत टिकून राहाणें 
किती दूरापास्त आहे, हें कल्पनेनेंच जाणलेलें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वि स. 
ती) ९ र त्रे 
* लण्वयळ क्री 
34 नवभारत ४ 
क्ट व्रि ७५ '। 
न््« १६अमृतमहोत्सवी 


नौ »3५ 
र > ७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट्र 


नवभारत 


बरें. वन्य जमातींत प्रत्येक कुळाचें देवक त्यांना 
माहीत असतें, देवकावरोब्रर येणारे खाण्या- 

ण्याचे नेमनियम, पूजाअर्चा वगेरे हीं अगदीं 
कसोशीनें नसठीं तरी अजूनहि स्थूलार्थाने मध्यप्रांतांत 
पाळलीं जातात. पण जातीच्या उत्पत्तीच्या वगेरे 
कथा जशा त्या त्या जातींत किंवा जातिसमूहांत 
प्रत्येकाला स्थूलपणाने का होईना माहीत असतात 
तसें देवकांविष्रयींच्या कथांचे होत नाहीं. मळा त्या 
कथांचे फुटकेतुटके अवशेष केवळ कोरकु लोकांत 
होशंगाबाद व वैतुल जिल्ह्याच्या सीमेवरतीं मिळाले 
या कथा अत्यंत विशीणे स्वरूपांत आहेत, कारण उघ- 
डच आहे. ज्या देवकावर त्यांचें अस्तित्व अवलंबून 
आहे, त्या देवकाच्या विषयीं वर सांगितलेले कांहीं 
ढोबळ आचार सोडले, तर इतर माहितीहि नष्ट 
झालेली आढळून येते. केवळ कुटुंबनिष्ठ आचारांच्या व 
इतिहासाच्या परंपपरेची स्मृति दीर्घकाल, ते आचार 
शिथिल झाल्यावर, लोकांच्या स्मरणांत रहात नाहीं, 
याचें देवककथा हें उत्तम उदाहरण आहे, देवककथां- 
मध्ये एकाद्या देवकानें एकादा आचार न पाळल्या- 
बद्दळ किंवा पुढें येणारे संकट टाळण्याकरतां भय- 
सूचक इषारा एकाद्याला स्वप्नांत येऊन दिला आहे, 
किंवा अन्य कोणत्याहि तर्‍हेनें संकटकालीं माणसाला 
दिलासा दिला आहे, अक्या तऱ्हेच्या कथा अपेक्षित 
असूनहि त्या अजित्रात ठुप्त झालेल्या आहेत. पुरा- 
तन काळीं, जेन्हां वन्य अवस्थेश्षिवाय दुसरी अव- 
स्थाच या जातींना माहीत नव्हती, केवळ शिकार व 
कंदमुळांचें भक्षण हेंच त्यांच्या उपजीविकेचें साधन 
होतें, शेतीची विद्या त्यांना ऐकूनहि माहीत नव्हती, 
तेग्हां भक्तांशीं जें कुलदेवतांचे नाते तेंच 
वन्य कुटंबांशीं देवकाचे नातें असलें पाहिजे, 
त्यावेळीं अशा कथा हतब्या 
तेवढ्या पाहिजेत, कारण 
आजहि “ अमुक एक देव किंवा ग्रामदेव आपल्या 
स्वम्तांत आळा आणि ल्याने 


साक्षात्काराच्या 
मुबलक असल्या 


आपल्याला अमुक 


अनुक्रमणिका 


२० 


अमुक सांगितळें, किंवा अमुक एक प्राणी स्वप्नांत 
दिसला , त्या स्वप्नाचे फळ असें ” अन्रा तर्‍हेच्या 
गप्पा आदिवासींमध्ये आपणांस प्रत्यही आढळून 
येतीळ, पण या अनुभवांचा व त्यावरील ठोक- 
ताळ्य़ांचा देवकाशीं असलेला संबंध आतां तुटला आहे. 

ज्या कोरकु कथा मळा मिळाल्या आहेत त्याहि 
दुर्बोध आहेत. कांहीं कांहीं अगदी उताऱ्यासारख्या 
त्रोटक आहेत. कांहीं अपस्मृतींनीं पोखरलेल्या 
आहेत, कांहीं एकदोन ओळींत मावणाऱ्या प्रसंगा- 
ची दखल घेणाऱ्या आहेत. ज्यांच्याकडून मळा या 
कथा मिळाल्या त्यांनीं : ठराविक दिवशीं देवकाच्या 
नांवार्ने पूजन करण्याच्या प्रथेशिवाय अन्य कुठलीहि 
प्रथा किंवा कल्पना देवकाबद्दळ अस्तित्वांत नाहीं? 
असें सांगितलें. 
कोरकूंच्या देबककथा 

कसदा- ( म्हणजे दरड ) आणि सागोन 
( सागवान ) या दोन पुरातन गोत्रांपासून साऱ्या 
कोरकूची उत्पत्ति झाली, त्या विषयीं अशी कथा 

हे कीं , पुरातन काळीं एक मुलगा ब त्याची 
बहीण अशीं दोघेच राहात होतीं, त्यांचे गोत एकच 
असल्याने त्यांना लयन करणें शक्‍य नव्हते. तेव्हां 
भगवानाला चिंता पडली , कीं कुळक्षय होतो कीं 
काय ?१ त्यानें तो टाळण्यासाठी चवताळलेल्या 
भयंकर वाघाचें रूप घेतलें आणि त्यांना मेडसावलें, 
तीं दोघें जीव घेऊन पळूं लागलीं, मुलगा 
सागाच्या झाडावर चढला, मुलगी एका दरडींत 
लपली. वाघ्र गेल्यावर कांहीं तासांनीं तीं दोरे बाहेर 
आढी. परंतु भीतीनें त्यांना आपल्या पहिल्या 
नात्यांचे विस्मरण पडलें, इतकें कीं त्यांन 
एकमेकांना ओळखलेंहि नाहीं, नव्यानेंच ओळख 
झाल्यासारखी तीं वाग ठागलीं, एकमेकांवर अर्क 
झाली आणि त्यांनीं लय़ लावळें, त्या वेळे" 
पासून मुलीचें गोत कसदा व मुळाचे सागोन अस 
झाले, दरड व सागवान हींच त्यांचीं देवकें बनर्टी, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न ३ 


1) की ्ः 


स. वर्ष हः: ढ 4 
, पत्र शे 


|) शर % कत . 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


देवककथा आणि सामाजिक आचार-विचार 


भाऊवहिणींपासून जातीची उत्पत्ति व्हायची हा 
संकेत आदिवासींच्या उत्पत्तिकथांत प्रामुख्याने 
आढळतो, भगवानानें एक स्त्री व पुरुष निर्माण 
करायचा; तीं बहीणभावंडें असायची आणि भग- 
वानाच्या प्रेरणेनेंच लॅंगिक व्यवहाराचें ज्ञान मिळून 
त्यांनीं पतिपत्नी व्हायचें व प्रजोत्पत्ति करायची या 
प्रकारची कथा गोंड, बैगा , मिल, उरावण वगेरे 
जातींत मिळाठी नाहीं असे व्हायचेंच नाहीं. 
वैदिक प्रथेतहि त्र्यंबक व अंबिका , यज्ञ व दक्षिणा 
यांच्यांत हृंच नातें होते. यम व यमी यांनीं यमाच्या 
हेक्‍यामुळें ही प्रथा तोडली. त्यानंतर भाऊब्रहीणी- 
चा संवंध लेंगिक व्यवहारास निषिद्ध मानला 
गेला, गोतमवुद्धानेंहि अंबडसुत्तांत * क्षत्रिय पुष्कळदां 
स्वतःच्या रक्ताचे शुद्धत्व राहाण्यासाठीं , इतर 
कुळांश्लीं संत्रंध जोडण्यापेक्षां , स्वकुळांतील भाऊ- 
बहिणींचींच ल्म़ें लावतात, असे अभिमानाने सांगि- 
तळे आहे. पण हा अर्थात्‌ परंपरेने पराक्रमी महा- 
भागांच्या बाबतींत केलेला अपवादच समजला 
पाहिजे, राम-सीता एकमेकांची बहिणभांवंडें अस- 
ण्याचा जातकांतीळ विवाद्य मुद्दा अद्ला तर्‍हेनें 
पाहिलें कीं उलगडतो. 


वरच्या कथेत गोत्र व देवक यांची चमत्कारिक 
सांगड पडली आहि, गोत्र ब देवक यांत जो भेद 
असायला पाहिजे, तोहि नष्ट झाला आहे. याचें 
उदाहरण पुढील वेठे गोत्राच्या कथेत अधिक चांगलें 
दिसून येतें. ती अद्ीः 

एकदां एक हरिणी रानांतून वेगाने पळत असतां 
दिवणीच्या झाडाचें फळ खालीं पडलें आणि त्याचा 
फटका पायावर बसून हरिणी जायबंद झाली. तिला 
उभें राहावेना, ती मटकन्‌ त्या झाडाखाली बसली. 
त्या झाडावर एक माणूस बसला होता, हरिणी उठून 
जाईपर्येत तो झाडावरच बसून राहिला, हरिणी गेल्या- 
वर तो गांवांत परतला, गांवच्या देवक्रप्रीनें त्याला 
विचारळें ' तुला यायला वेळ कां झाला ? ? तेव्हां 


| अनुक्रमणिका 


आपण रानांत 
त्यानें सांगितळें, “ तूं इतका वेळ तरसलास त्या 
अर्थी तुला वेठे (बसलेला ) म्हणतील. ? तेंच 
त्यांचे गोत्र झाले, 

या गोष्टींत निरुपट्रवी हरिण खालीं बसलें असतां 
तो माणूस उतरला नाहीं, त्या अर्थी कदाचित्‌ हरिण 
त्याचें देवक असावें. देवक म्हणजे मळ उत्पत्ति- 
कारण. तेव्हां त्याच्या अंगावर पाय देगें, तें समोर 
असता निघून जाणे, त्याठा मार्गे टाकून निघून 
जाणें, हेंहि धमेनिष्रिद्ध समजलें जात असें. मग 
त्याला स्पर करणें , त्याच्याबरोव्रर सलगी करणे , 
किंवा त्याचें मांस खाणें, त्याचें कातडं, दिंगे 
वापरणें तर दूरच ! परंतु कथेत हा भाग लपत झालेला 
दिसतो आणि त्या देवकाच्या स्मृती कुळांतूनहि 
नांवाखेरीज लोपल्या असल्यामुळें कुटुंबधर्माचे 
परिवर्तन ग्रामधमात किंबा जातिधमात झाळें असें 
दाखविलें आहे. 


डीकर नांवाच्या गोत्राची कथाहि अशीच उद्‌- 
बोधक आहे, ( डीकर म्हणजे गोड्या पाण्यांतल्या 
एका अगदीं लहान माद्याचे नांव आहे. ) एक 
माणूस नदीवर मासे पकडण्यासाठीं गेला 
होता; त्यावेळीं त्याला एक मोठा मासा नदीच्या 
कपारींत बसलेला आढळला, त्या मोठ्या माशाला 
भिऊन तो माणूस एका खडकामागे लपून बसला, 
दुसर्‍या एका माणसानें तं पाहिलें. तेव्हांपासून त्यानें 
त्याला “ डीकर ? म्हटलें. तेंच त्याचें नांव कायम 
झालें, ' डीकर ? हें नांब अर्थात्‌ मूळच्या देवकाचें 
नसून, लहान मासा मोठ्या माश्याला मितो तसा हा 
माणूस आणि तोहि मासे पकडण्यास गेलेला 
भ्यालेला पाहून हें नांब त्याला चेटेनें दिलें गेलें, हें 
उघड आहे. परंतु प्रथा व कथा यांतळें अंतर, डीकर 
लोक लहान मासे खात नाहींत ही प्रथा लक्षांत 
घेतली, तर चांगलें दिसून येतें. कोरकूंमध्यें त्या 
प्राण्याच्या नांवचे गोत्र व देवक असणें आणि त्याचें 


२१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हरणामुळें कसे अडकून पडलों ते. 


ह, 
&फिल गवळ 


र: » नवभारत 
शसाघी॑ ७५ न >-4९ 


«(<< अमृतमहोत्सवी,  >१० 


र्क )०% क 
1.) ७ £ त 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मांस न खाणें या बाबतींतळें इतकें स्पष्ट उदाहरण 
मला दुसरे आढळलें नाहीं. या कथेतील विसंगति 
अशी कीं डीकर मासे न खाण्याची प्रथा त्या 
कुटुंबांत पुरातन असावी आणि वरचा प्रसंग चेष्टेचा 
असल्यानें तो मात्र स्मरणांत राहिला असावा, गोंड 
लोक देवकांच्या बाबतींत जितके कांटेकोरपणें 
खाणेंपिणें पाळतात तसे कोरकु पाळींत नाहींत असें 
त्या जातींच्या खाण्यापिण्यांतल्या नेमानियमांची 
चौकशी करतांना मळा आढळून आले. 

बासुम ( बासुम म्हणजे उष्टी पत्रावळ ) गोत्राची 
कथा अशी आहेः एकदां एक मूळ अंगणांत खेळत 
होतें. कसला तरी आवाज झाला आणि तें भ्याले, 
कुणी तरी उष्टी पत्रावळ निष्काळजीपणें भिरकावली 
होती. ती त्या पोराच्या थोबाडावर बसली होती. 
त्या मुलाच्या गोत्राचें नांव त्यानंतर बासुम असेंच 
पडलें, या कथेत देवकाचा संत्रंध अजित्रात 
तुटलेला आहे. 

सोरी गोत्राची कथा अशीः ( मोरी म्हणजे 
स्वळगा ). एक माणूस रानांत * दर्दी ? नांवाच्या 
मुळ्या खणीत होता. इतक्यांत कसल्या तरी भयाने तो 
त्या खळग्यांतच लपला, तेव्हां पासून त्याला 'मोरी? 
हें नांव मिळालें, या कथेंत 'दर्दी) खोदतांना तो 
कां भ्याला याचें कारण दिलें नसलें तरी कदाचित्‌ 
दर्दी हेंच त्याचें देवक असावें व त्याला खणलें 
म्हणून त्या देवकानें त्याला भिवविलें असावें असा 
अंदाज होतो. . 

एक मुलगा एकदां घाबरला व जांब्राच्या झाडा- 
वर वसला, तेव्हां पासून त्याला जांबु हें नांव पडलें, 

एक माणूस घात्ररून डोंगराच्या पठारावर 
ज्ञाऊन बसला, त्यावरून आखंडी ( डोंगरांचे 
पठार ) हें नांव त्याला मिळालें, 

एकदां कांहीं मुळें खेळत असतां एक मूळ 

कोंबडीच्या खुराड्यांत लपले, पुढें त्याला अकटोम 
( कोंबडीचे खुराडें ) हेंच नांव मिळाले, 


कांहीं मुळें लपंडाव खेळत असतांना एक 
मुलगा नदीच्या वाळूंत लपला, तेब्हां पासून सबंकर 
( वाळू ) हेंच नांव त्याला मिळालें, 

एक मुलगा अंबाडीच्या झाडामागे खेळत 
होता, म्हणून त्याला सन (अंबाडी) हें नांव पडलें. 

एक मुलगा रानांत एकटाच खेळत होता म्हणून 
बन ( रान ) हें नांव त्याला पडलें 

एकदां एका मुलाने तारा तुटतांना पाहिला 
आणि तो घावरला. चामिळ ( उल्का ) हेंच नांव 
त्याला पडले. 

खेळतां खेळतां एक मुलगा मक्‍याच्या पिकांत 
लपला, म्हणून तोटा (मका) हेंच नांव त्याला पडलें 

एंक मुलगा खेळतांना काकडीच्या वेलामागें 
लपला, तेव्हां पासून टाखर ( कांकडी ) हेंच नांव 
त्याला पडलें, 
भय आणि खेळ याभोंबतीं रुंफण 

जांब, सन, तोटा, टाखर वगैरें नांवें झाडांची 
आहेत. अर्थात तीं देवकांचींच नांवे असलीं 
पाहिजेत यांत शेका नाहीं. पण देवकाची प्रथा लुप्त 
झाली व त्याच्या प्रथेचा एक अंश गोत्रकथांत 
मिसळून गेला, गोत्रांचे व देवकाचें एकीकरण झालें, 

या सर्व गोष्टींत भय वाटणें ब खेळणे या दोन 
बीजाभोंवतींच कथांची गुंफण झाली आहे. भयाचा 
डलगडा देवकाच्या प्रथेवरून होतो. पण खेळण्याच्या 
बीजाचा विस्तार कथांत मुळींच झाला नसल्यानें 
त्याची उपपत्ति लावतां येत नाहीं. 

या साऱ्या गोष्टी अत्यंत नीरस, एकाच ठशाच्या 
आणि संपूण मोडकळलेल्य़ा स्थितींत आहेत. 
त्यामुळें जुन्या विस्मृत कथांचा, स्मृति व अपस्मृति 
यां दोहोंनीं कायम ठेवलेला मूळच्या कथेंचा एक 
अंशच या गोष्टींत सांपडतो असं अनुमान होतें 
सामाजिक किंवा जातीय धार्मिक रुढींचे मूळ जे 
कुळाचार, त्यांना अनुलक्षून बनलेल्या कुळकथांची 
किंवा पर्यायाने प्राचीनतम अक्या देवककथांची 
स्थिति ही अशी आहे. 


र्र 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


. 
(जा. 9) 
3 नवभारत ण 
कद शि ७५" टू 94५ 


०८“ अमृतमहोत्सवी /->२७ 


४“ 
(00006 


३ हक 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


श्री, ज्रिबक गोपाळ देशमुख 


गांधीजी व पत्रविज्ञान (०० 8119या) 


“ धर्मोपदेशक , वैद्य अथवा असल्या इतर 
ब्ययसायी मंडळींच्या गुणोपाधीवद्दठ किंवा पात्रते- 
विषयीं थोडी तरी निश्चितता व स्थिरता आहे, पण 
पत्रविज्ञानाचा व्यवसाय मात्र अनिश्चित व अस्थिर 
राहिला आहे, धड त्याला अढळ अशा पात्रतेचे 
बंधन राहिलें नाहीं वा एखाद्या गुणोपाधीचा टिळाहि 
लागला नाहीं. ” असे उद्गार एन्‌, डब्ल्यु. कनलिफ्‌ 
यांनीं १९३७ च्या ब्रिटानिकाच्या ज्ञानकोशांत 
काढले आहेत. 

पत्रविज्ञानाच्या या धरसोडीच्या पेश्याला महात्मा 
गांधींनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वानासार वळण लावलें, 
हें वळण वहिवाटीपेक्षां अगदींच आगळें होतें 
सेरावेरा संचार करणाऱ्या पोरास आपल्या कडक 
शिस्तीखालीं वळणावर आणावें तसें गांधीजींनी 
आपल्या क्षेत्रांत पत्रविज्ञानास बंधन घाळून त्यास 
वळणावर आणलें; पण शिस्तीच्या बंधनाचे जे 
स्वाभाविक दोष ते त्या पत्रविज्ञानांत स्वाभाविकपणेंच 
राहिले, गांधीजींचा पार्थव देह नाहिसा होतांच हे 
दोष उफाळून वर आले, आणि गांधीजींनीं ठेवलेले 
पत्रविज्ञानाचे आदी , त्यांतील नीतितत्त्वाचा कित्ता 
हा तेवढा शिळुक राहिला, त्यांचें व्वत्तपत्र पूर्ववत्‌ 
जीवन जगण्यास अपात्र ठरळे, कदाचित्‌ त्यांनीं 
काढलेल्या वृत्तपत्राचा कार्यभाग त्यांच्या हयाती- 
पुरताच मर्यादित असेल, तेवढ्यांतच त्याची पूर्तता 
असेल, 

पत्रविज्ञानक्षेत्रांत गांधीजींनी जे मानदंड घातले 
आहेत त्यांचे दिग्द्शन करण्यापूर्वी त्याच्या मागची 
पूर्वपीठिका पहाणें उद्बोधक होईल. 


२३ 


अनुक्रमणिका 


५: जीवनाचे आरसे ! 

गांधीजींना खिस्ताचे अवतार. मानतात , असें 
रोमेन रोलान्ड यांनीं म्हटळें आहे. हा खाइस्ट 
आतां नवीन युगांत अवतरला होता, त्या नव- 
युगाचें लोकप्रचाराचे प्रमुख साधन वृत्तपत्रे असल्या- 
मुळे गांधीजींच्या तत्त्वप्रचारांचे पत्रविज्ञान हं 
साहजिकच उपकरण बनलें, 

हा नवीन खाइस्ट राजकारणाच्या आखाड्यांत 
उतरून त्यांतहि पटाईत ठरला, आजच्या काळांत 
राजकारण किंवा समाजकारण यांविषयींच्या 
विचारांचे प्रतिविंब बव्हंशीं वृत्तपत्रांतीन पडलेले 
असतं, याच अथाने आपल्या वृत्तपत्रांस “ माझ्या 
जीवनाचे ते आरसे आहेत *? असें जें गांधीजींनी 
संब्रोधिळें आहे, त्यांत पत्रविज्ञानाविषयीं त्यांची श्रद्धा 
स्पष्टपणें उमटलेली दिसून येते. 


गांधीजी पत्रज्ञ ( 7011118118 ) झाले हाहि 
एक देंवयोग किंवा योगायोगच होय. दक्षिण 
आफ्रिकेच्या चळवळींत वर्तमानपत्राची त्यांना 
आवदयकता भासली. उत्साहराक्ित व निश्चयांचे बळ 
त्यांच्याजवळ अमाप होतें. वृत्तपत्राच्या कार्याला हात 
घालतांच त्यांनीं त्यांत आपला सर्व जिन्हाळा ओतून 
लिखाण केलें. साधनाची शुद्धता पाळण्याची या 
क्षेत्रांतहि त्यांनी कसोशी केली, “इंडियन ओपीनियन? 
हें सास्ताहिक गांधीजींचे पत्रविज्ञानांतील पहिलें 
पाऊल होय. हें पत्न त्यांच्या आफ्रिकेंतील चळवळीचे 
मुख अंग होतें. “ आफ्रिकेतील चळवळीचा 
प्रचार व वाढ ह्या पत्राविना एवढीं यशस्वी रीतीनें 
झालीं नसतीं *” असे त्यांनीं उद्‌गार काढले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


! .... 

५./६ 
% सवे, 
/&* नवभारत 

कटरे ७५ 
«<< ६ अमृतमहोत्सवी, 


न ३१५६ 
>> ७ 


स्ट क 
कटी क रज 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहेत. याच पत्रामुळें त्यांच्या विचाराचें लोण जगांत 
फार लांब्रवर पोचले, ' इंडियन ओपीनियन'च्या 
वाचनामुळे रशियांत टॉलस्टोयचे गांधींजींविषयींचें 
कुतूहल व आस्था वृढिंगत झालीं, याबाबतींत 
यॅलस्टॉयने सप्टेंबर ५, १९१७ रोजीं आपल्या 
रोजनिश्ींत तसा उल्लेख केला आहे. 

खुद्द गांधींजींनींच त्यावेळची जी स्थिति वर्णिली 
आहे, त्यामधून लांच्या पत्नविज्ञानांतील ध्येयवादाचचें 
दर्शन होतें, त्यांनीं म्हटलें आहेः ' याच सुमारास 
(१९०४) (इन्डियन ओपीनियनचे? संपादन करण्याची 
जबात्रदारी मी उचलली, हें पत्र दक्षिण आफ्रिकें- 
तील हिंदी लोकांच्या कल्याणाचा ऊहापोह करीत 
असे, पण मला लवकरच असें आढळले कीं माझ्या 
आर्थिक साहाय्याशिवाय तें पत्र जगूं शकत नाहीं. 
तेब्हां माझी वचत मी त्यासाठीं खर्चे करू लागलो व 
सरतेशेवटी तर जवळ जवळ माझी सारीच मिळ- 
कत त्यांत फस्त होऊ लागली. “ इन्डियन ओपी- 
नियन ? हें त्यावेळीं आजच्या यंग इंडिया? 
किंवा ' हरिजन ? प्रमाणें माझ्या जीवनाचा आरसाच 
होतें. अतिदायोक्ति अगर हेवादावा याचा तर 
त्यांत लवलेशहि नव्हता. खरोखरच हें पत्र म्हणजे 
आत्मसंयमनाची एक शिकवण्च होती आणि या 


पत्रकांतील भाषापड्धतीनें माझ्या टीकाकारांस 
आपल्या लिखाणावर लगाम घालावा लागला हं 


मला माहीत आहे, "? गांधीजींचे इंडियन ओपी- 
नियन' हें पत्र अजूनहि चाळू असून तें तीन भाषांतून 
निघतें, आपला मुलगा मगिलाल यास मुद्याम या 
कार्यासाठीं त्यांनीं पाठविले होतें. 
अक्षर वाड्मय 
१९१९ च्या सुमारास ' यंग इंडिया ? व 
: नवजीवन ? हीं दोन पत्रें गांधींनी काढलीं, पहिलें 
इंग्रजींत तर दुसरें गुजराथींत होतें. हिंदुस्थानांतील 
त्या काळच्या आन्दोलनांचीं हीं पत्रे मुखड ठरली, 
गांधीजींच्या आअहिंसातत्त्वाचा व॒ एकंदर ह्यांच्या 


अनुक्रमणिका 


२४ 


हिंदी राजकारणाचा प्रचार व प्रसार देशांत व 
देशाबाहेर करण्याचे महान्‌ कार्य या वृत्तपत्रांनी 
केलें, ह्या पत्रांच्या साधनाने राजकीय क्षेत्रांत त्यांचे 
पाऊल पक्के रोवण्यास मदत झाली. १९२२ सालीं 
इतर वृत्तपत्रे निष्प्रम होत असतां गांधीजींची हीं 
पत्रे हिंदुस्थानच्या राजकीय क्षितिजावर युक्राच्या 
तेजस्वी चांदणीप्रमाणें चमकूं लागलीं, 

१९२८ मध्ये ' यंग इन्डियांरतीलळ लेखाबद्द 
त्यांना अटक झाली व त्यांना दोषी ठरविण्यांत 
आलें. यंग इन्डियांत त्यांनी जे तीन जहाल लेख 
लिहिले त्यांतील शेवटच्या लेखांतील ओळी अक्शा 
होत्या : 

" प ए178 (0्हांटकाटत. फाय 
७ 7९0 ७1180 10प९ 810 ॥1ए॥0€6 
र्ण ए९॥]र 19088 1185 ए९ [1ए९त [वट र्‍या 
गी8 छ०॥ते. एशेढ ता ७७७ छ७8 
०011118108 उग 1920 5 8 तीट ७ 
180, फरा18]16' 1 [833107 8 "१1 
०॥ 07९ ९87 07 381७! ]१९क8. ?” 

राजकारणाशिवाय इतरहि प्रचारक्षेत्रांत ह्या पत्रांचा 
गांधीजींनी उपयोग करून घेतला, गांधीजी हे मोठे 
पद्धतशीर प्रचारक होते. खादी लोकप्रिय करण्यासाठीं 
त्यांनीं आपल्या इृत्तपत्राचीं कित्येक पृष्ठे खर्ची घातलीं. 
खादीधारी लोकांच्या नांबांच्या याद्या, त्यांनीं काढ- 
लेल्या सुताच्या वारांच्या आंकड्यांनिश्ीं ते प्रसिद्ध 
करीत, शिवाय वाचकांचा पत्रन्यवहारहि प्रकाशित 
करीत. दररोज त्यांच्याजवळ पत्रांचा डोंगर जमत 
असे, त्यांतील प्रकाशित पत्रांची निवड आपल्या तत्त्व- 
प्रचाराला सहायक होईल अशीच ते करीत असत. 
चरका फिरविणे, खादी वापरणे, ग्रामोद्वार करणे 
इत्यादि विषयांवरील त्यांच्या लेखांतून मानवी जिन्हाळा 
ओतप्रोत भरलेला असे, गांधीजी आपल्या हरेक 
साध्याला देशाब्यापी अगर जगदट्‌व्यापी स्वरूप देत. 
ता साध्याच्या विराटू खरूपामध्ये गरीबांपासून 
श्रीमंतांपर्यत व सामान्यांपासून असामान्यांपर्यंत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ २ र व्र 
* :&*0७ की 


&” नवभारत ६ णी 
1. कल्क 3 ७५ 90-4५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधीजी ब पत्रविज्ञान 


जनतेच्या जीवनाचे सुखसस्त त्यांनीं रेखाटलेले 
आढळून येई, 

गांधीजींनी देशाची नाडी पारखली होती. त्या- 
मुळें त्यांच्या राजकारणांतील प्रत्येके आव्हाना- 
चा व आवाहनाचा सर्व देशांतून प्रतिध्वनि 
निनादत असे, त्यांच्या वृत्तपत्रांतील लेखांतून पुष्कळ 
वेळां हिंदुस्थानच्या आत्म्याचा आविष्कार होत असे. 
त्यांच्या पत्रांचा खप अक्या वेळीं जरी फार प्रमाणा- 
वर नसला तरी इतर वहुतेक वर्तमानपत्रे त्यांचे लेख 
पुनर्मुद्रित करीत. आणि तसे करण्यास गांधीजींचे 
कसलेच बंधन नसे, 

ब्रिटिश साम्राज्यशाहीनें 'येंग इन्डियाःस चिरडून 
टाकलें, त्यानंतर १९३३ मध्यें गांधीजी तुरुंगामध्यें 
असतांना * हरिजन? जन्मास आला, 'हरिजना* ने 
त्यांचा आवाज हिंदुस्थानभर दुमदुमविला. हिंदी 
समाजांतील नाना दोषांना वाचा फोडून, हिंदी 
समाजाची अंतःशुद्धि करण्यास व प्रचंड साम्राज्य- 
शाहीळा कोलमडून पाडण्यास या पत्राचेंच साहाय्य 
झालें,  *“ चळे जाव? चळवळीचे आव्हान 
हरिजना'च्याच ज्वालामखींतन बाहेर पडलें 
हरिजनां 'तील प्रत्येक शाब्द साऱ्या वर्तमान- 
पत्रांतून पुनमुद्रित होत असे. या पत्राचा खप 
इतर पत्रांच्या मानानें सर्वात ज्यास्त होता. हें पत्र 
इंग्रजी, द्विंदी, उदू ( दोन ठिकाणांवरून ), उरिया, 
मराठी, गुजराथी, तामील, तेलगु ( दोन ठिकाणां- 
वरून ), कानडी इत्यादि भाषांतून प्रसिद्ध होत असें. 

गांधीजींच्या हत्येनंतर “ हरिजन ? पत्र पोरकें 
झालें, वास्तविक तें मरून जायचे पण किशोरलालजी 
मश्रुवाला यांनीं तें आपल्या अंगावर घेतळें, कांहीं 
काळ त्यांनीं त्याचा सांभाळ केला. इतरांचाहि त्यास 
हातभार लागल, त्यानंतर अजूनहि तें चाळू आहे. 
पण गांधीजींमुळें त्या पत्राला आलेळें खास वैशिष्ट्य 
त्यांच्या मृत्यूनंतर कमी झाळें आणि तें स्वाभाविकच 
होतें. गांधीजींचे हे पत्र ' वृत्तपत्र? नसून * मतपत्र ? 


ह्भ 


गभ 


न, भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


होतें. मुळ त्या मतपत्राचा आधार जो मतवादी 
तोच गेला तेव्हां तें पत्र पूर्वीच्याच वैश्दिष्ट्यानें चालणे 
शक्‍यच नव्हतें. 'हरिजना'चा आत्माच महात्मा होता. 
“हरिजना चे ते गांधीजींच्या वेळचे अंक आता इति- 
हासपत्रें झालीं आहेत. त्या इतिहासपत्रांमध्यें गांधी- 
जींच्या जीवनाचे अमूल्य असें विराट्‌ दर्शन आहे, 
ब्रिटिश साम्राज्याच्या , मरणयातनेचे मृत्युलेख 
आहेत, हिंदच्या गुलामगिरीची. शेवटची नोंद आहे, 
जगाच्या एकपंचमांश लोकांचा इतिहास आहे. 
वृत्तपत्रांना सहसा न लाभणारें हें भाग्य- अक्षरत्व- 
अशा मतपत्रांनाच लाभतें. या दृष्टीनें गांधीजींची 
मतपत्रे : अक्षर * वाड्मय रूपानें अमर राहतील. 

वरील पत्रांच्या साहित्याने गांधीजींनी आहिंसा 
व सत्य या तत्त्वप्रणालींच्या सिंचनानें संपूर्ण भारत 
झुचिभूत केला. अँटम बॉम्ब व सत्तापिपासू ब्रह्म- 
राक्षपांच्या अक्राळविक्राळ सावल्या या ग्रहगोलावर 
पडत असतांना महात्माजी एकाकी आपल्या पत्रांतून 
शांततेची, अहिंसेची तुतारी फुंकीत होते. या 
विलक्षण घटनेचे आइनस्टीनसारख्या महारास्त्रज्ञास 
देखील कुतूहल वाटलें, इंग्लंडम'धील मिस मौड रॉयडन 
या प्रसिद्ध आंग्लविदुषीनें 'हरिजनःबद्दळ खालील 
अभिप्राय प्रगट केला आहे; “ 0110618 0 
'ूनछा1]8611' 0७ 78800 118 ९९ 0४ 
क&€र 8178 11] 8 तहाण ०. ७78 
क80 ग) ०, 81 ॥10छ% 1870...... 
गू; 7680१. ॥॥४७ ७०१५१७ र्ग खश्वातीयागी 
गण । यक्कायांछा) ) 18 (006 118१ 800ए€ 
8९158९1688 11018९ 8॥0त ७०१ 08101 11100 
8 एप” 810 ०881९0 8117-018860 70 
॥४ 8180168 ए8 10 886 8007९ ॥1॥९ १8४ 
जा 5३8] छत |]ए761 060888 1 18 
11801"60 09 हला एहॉहा' गितली!ण ० 
एप), ” 
पत्रविज्ञानाचे नवीन मानदण्ड 

गांधीजींनीं पत्रविज्ञानाचे नवीन मानदंड 
निर्माण केले ते संक्षिप्तपणें पुढीलप्रमाणें होत : 


२५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
म ९९७0 
&9त गवळ 
र "नवभारत 
शो ७५ न >१९ 


«(<< अमृतमहोत्सवी, > 


र्ष )०% क 
9 ७ £ ् 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


(१) आजचा पत्रन्यवसाय ज्या एका जाहिरातीच्या 
रोगाने पठाडला आहे, त्याचा गांधीजींनी खत:लळा 
स्प्शच होऊं दिला नाहीं, “इन्डियन ओपिनियन? मध्ये 
पडतीच्या काळांत देखील त्यांनीं जाहिराती स्वीका- 
रल्या नाहींत. स्वत:च्या खिज्ांतेने १२ ते १५ 
पौंड त्यांना खचे करावे लागत. त्यांचें नेहमीचे 
ब्रीदवाक्य असें असे कीं, “ जें पत्र जाहिराती- 
शिवाय जगू शकत नाहीं तें वाचण्याच्या किंमतीचे 
नसतें, या बाबतींत त्यांनी एक जी कसोटी ठरविली 
होती ती प्यारेलालजींच्या शाब्दांत सांगायचे 
झाल्यास अशी होती--- “' जर वृत्तपत्राची गरज 
ब्लोकांना भासेल तर ते आपोआपच जरूर असलेले 
आर्थिक साहाय्य करतील, *? 

जाहिरातींची त्यांनीं पर्वा केली नाहीं, कारण 
वर्तमानपत्रांतून खत:स मिळकत व्हावी ही त्यांना 
केव्हांच अपेक्षा नव्हती, ज्या कार्यासाठी त्यांनीं 
आपले आयुष्य पणास लावळें त्याच कार्याच्या 
प्रसाराकरितां आपल्या वृत्तपत्रांचा त्यांनीं सदुपयोग 
केला, 

(२) बनावट बातमी देणें ते पाप समजत. कमी 
महत्त्वाच्या गौण मुद्द्यावर भर देऊन त्याचा वर्त- 
मानपत्रांत भपका करणें त्यांना मुळींच आवडत 
नसें. खोट्यानाट्या बातमीची रंगत करून भडक 
शीर्षकाने वाचकांच्या नजरा आकर्षित करण्याची 
हातोटी त्यांना अनेतिक वारे. 

(३) हुलकावणी देऊन बातमी ( 50008 ) 
काढण्याचे कसत्र पत्नविज्ञा-( ग०प1118115॥)ल कसें 
शोभते याचें त्यांना नेहमी नवळ वाटे, उलट पक्षी 
त्यांना असें प्रामाणिकपणें वाटे कीं जरी एखादी 
बातमी वृत्तसंस्थेस मिळाली तरी तिनें ती प्रगट न 
करतां आपल्याजवळच स्थगित करून ठेवावी आणि 
जबाबदारीनें मुळांत चौकशी करून ती बातमी खरी 
आहे हें ठरेपर्यंत तिळा कसलीहि वाच्यता देऊं 
नये. 


अनुक्रमणिका | 


_ (४) *“' कोणतेंहि सामाजिक सत्य गांधीजी 
( १) अवलोकन (२ ) ज्ञानेंद्रिये ब बुद्धि 
सामर्थ्य यांच्याद्वारे ठरविलेळें प्रमेय ( ३_) आणि 
त्याचें त्यांच्या आश्रमांतील प्रात्यक्षिक या शास्त्रीय 
कसोट्यांवर घासून पुसून घेत, यामुळेंच समाजशास्त्रज्ञ 
म्हणून त्यांचा लौकिक होता ” असें रिचर्ड ग्रेग 
ह्यांनी प्रतिपादिळें आहे. पत्रविज्ञानक्षेत्रांतहि गांधीजीं- 
नीं वरीळ शास्त्रीय कसोट्याच उपयोगांत आणल्या 
व त्यामुळें ते यशस्वी पत्रज्ञ ठरले, 

गांधीजींच्या पत्रविज्ञानांतील या कसोट्या व मान- 
दंड आदश ("8511901 18818 ) वाटतात. 
हे मानदंड त्यांच्या अपवादात्मक ब्यकक्‍्तिमत्त्वा- 
प्रमाणेच असामान्य आहेत, पत्नरविज्ञानाच्या तात्त्विक 
उच्चतम आदर्शोशीं त्यांनीं घाळून दिलेले मानदंड 
सुसंवादी असले, तरी जगाच्या वर्तमान परिस्थितींत 
ते वृत्तपत्रांना पेलण्यासारखे नाहींत, जवळजवळ 
एक शतकानंतर जन्म पावण्यास योग्य असलेल्या 
या महामानवानें आपल्या डातकांत जन्म घेतला. 
त्यामुळें त्याची प्रगल्भता व पुरोगामिता आपल्या चाळ 
काळाच्या आवाक्‍्याबाहेरची भासते. वि 
पत्रविज्ञानाला दुय्यम स्थान 


गांधीजींच्या जीवनांत पत्रविज्ञानास दुय्यम 
दर्ज्यांचें स्थान होतें. आपली नवीन तत्त्वप्रणाली 
केवळ वर्तमानपत्राच्या लिखाणावर स्थापन करतां 
येईल, असें त्यांना कधींच वाटत नसे, त्यांच्या 
धर्माचे नांवच मुळीं कर्मयोग होतें. साधनहि शुद्ध 
असले पाहिजे हा त्यांचा सिद्धान्त असल्यामुळें 
त्यांनीं सत्कार्यास लावलेले पत्नविज्ञान देखीळ “पवित्रता 
क्षमा तेज घैयं अद्रोह नम्रता ” ह्या गुणांनीं सहजच 
उजळून गेलें, 

गांधीजींचा मूळ पिंड 


हा आचरण करणाऱ्या कर्मै- 
योग्याचा होता. त्यांतच त्यां 


चा खरा जीव होता. नो आ- 
खळी हृत्याकाण्डाच्या वेळीं वृत्तपत्ञांतेन भावनामय 
वणन करण्याच्या ते भरीस पडले नाहींत. उलट, इतर 


२६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बि सा. 

५ /६ क्य 
1 ळण 

र्र 6४ र्ध अ 

34 नवभारत र्‍ 

शह थि. ७५ चो”? 

न््« १६अमृतमहोत्सवी 

७& च वर्ष :% 

क डी र 


जर १ भू क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


गांधीजी ब पत्रविज्ञान 


सर्व कामें बाजूला सारून त्यांनीं नोआखलीच्या 
करमंभूमीवर पदार्पण केलें. कर्मोतच त्यांचा खरा 
राम होता, कर्मभूमींतच ते खरे रंजले व गांजलेहि. 
पत्रविज्ञानाचा त्यांनीं धंदा केला नाहीं. कारण 
ते संत होते. “ विश्व हें अवघेचि घर ” अशी 
त्यांची प्रच्रत्ति झाली होती. घरगुती असें त्यांना 
जीवनच नव्हतें. सेवाय्रामच्या त्यांच्या देवघरास 
सार्वजनिक देवालयाचें रूप आलें होतें. वाटेल 
त्या लहान थोर आसामीनें उठावें व त्या देवाल्यांत 
जाऊन आपली गाऱ्हाणी मांडावी किंवा एखादी 
चर्चा करावी असा जणूं शिरस्ता पडला होता. 


पण हा सर्व व्याप मागें असतांनाहि पत्रविज्ञानी 
लेखनास हवा असलेला अभ्यास वा वाचन यांत 
गांधीजींकडून कधींहि कसूर होत नसे. गांधीजी 
आपल्या संडासास वाचनालय म्हणत. हें निन्वळ 
नांवापुरतेंच नव्हतें, तर तेथीळ संडासाच्या 
बेठकीवर पुस्तकें ठेवण्याची फळी लावलेली 
होती. सामान्य वाचक जेवढे बाचन आपल्या 
आयुष्यांत करू शहाकेळ एवढें वाचन त्यांनीं 
“त्या? अभ्यासिकेंत केलें. गडबडीच्या आयुष्यांत 
त्यांना फक्त तेथेंच ज्ञांत क्षण मिळत. आणि ते सारे 
क्षण आपल्या बाचनासाठीं व मननासाठीं गांधीजी 
वेंचीत. महत्त्वाच्या पेंचप्रसंगी मनन करून त्यांनीं 
आपले निर्णय तेथेंच घेतले आहेत असें प्यारेळाल- 
जींनी लिहिलें आहे ( “ हरिजन र? जून १६, 
१९४६). शिवाय के. महादेव देसाई किंवा श्री. 
प्यारेलाळजींसारखे चालतेत्रोळते ग्रंथराज त्यांच्या 
जवळ सदाच सुसज्न असत. 
गांधीजींचा आत्मविश्वास 

आपले पत्र 'मतपत्र होय, व आपल्या मतपत्राचे 


२७ 


अनुक्रमणिका 


सामर्थ्यहि केवढें मोठें आहे ह्याची गांधीजींनाहि 
जाणीव होती. “ “ ह्रिजना"ची मुस्कटदावी झाली. 
तर--? ( जुळे १९, १९४२ ) अशा आडयाच्या 
“हरिजनांत्तील लेखांत ते म्हणतात: '* [,& 1 06 
र्‍्ा0फण 100 [080 जळा) 1858 ए1९ण€- 
0४७७॥ 88 तांड0ायण181120 ॥ी'0ण) 8 16प€- 
0७७७४. 7809018 ७प५ 1 छते 785 16 1101 
107 छणाप8€€॥॥ 9७100 गाड010000 
कात 7चछपाक्षपा१0्ट १९ 000तए०६. प॥९ए 
88117 किरट शहा फ९ल[ए 18558 
11 1101-ए10181108. ” ह्या उताऱ्याचा अर्थ 
“ हरिजना'पुरताच असून तो त्या काळच्या संदर्भानेंच 
घ्यावयास पाहिजे. संपूर्ण पत्रविज्ञानाबद्दलचें गांधीजींचे 
मत कळण्यासाठीं, त्यांच्या पत्रविज्ञानाच्या विशाळ 
कल्पनेचे सम्यक्‌ दर्शन होण्यासाठीं, तसेंच आजच्या 
काळांत जी सुद्रणस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होत अस- 
तांना दिसते व तिच्या  मर्यादेविषयीं पत्रविज्ञान- 
व्यवसायांत जें धुकें निर्माण झाळें त्याहि बाबतींत, 
तीस वर्षांपूवीचे गांधीजींचे पुढील शब्द मार्गददीक 
ठरतील : 

५ [७९0४७ ० ॥७ 07688 6870 08 
उछांत 1० ७९ पार 7886086 ळण 
छा6॥ ॥॥2 1008685 टक्का 0001700600 0 
1]18 8606168 (811115 ए]0०॥ 80 6ए९€0 
11181'€0178९86110. ॥ोछ1९5, [0701600107 
क्षष्क्षांग 8 11118760078581 801 07 श0- 
1हा0&8 0७2 880पा8त ग0०0॥ ७9 &्या 


8011111187(75106 एष्षट्टांगा्शट ०वहा', 706 
0७9४ भळ्ंफष्ट १०७ "1७8 ७885 ए७ 0४ 
एपडणांग्ट ॥18 7881 याहत, 1880य२१09ट 
01९ ७॥888 118611 1116811102 ” ' यंग 
इन्डिया? ( जाने, १२, १९२२ ). 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि सा. 
खीळ मी ) त्रे 
सा 
*€ वरे क 


%्र् 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. ह. कु. मोहनी 


आचाय विनोबा यांचें व्यक्तित्व 


पहिला सल्याग्रही 


दक्षिण हेद्राबादनजीकच्या शिवरामपलछ्ी येथील 
तिसऱ्या तर्वोदयसमाजाच्या संमेलनापासून किंवा 
तेलुंगणप्रांतांतीलळ पद्यात्रेपासून आचार्य श्री. 
विनोब्रा ह्यांचे न्यक्तिमत्यव अखिल भारतांत मोठ्या 
प्रमाणांत सुविख्यात झालें, एवढेंच नाहीं तर 
जगांतील कांहीं थोड्या सुसंस्कृत राष्ट्रांत द्या अ- 
साघारण व्यक्तिमत्त्वाबद्दल जिज्ञासा उत्पन्न झाली, 
सर्वोदयसमाज ही संघटना सांप्रत हिंदुस्थानांत 
महद्यूर झालेली आहे, गांधीमताचे ३१४ हजार 
लोक गांधीजींच्या मृत्यूनंतर वैचारिक देवघेवीसाठीं 
भारतांतील निरनिराळ्या प्रदेशांत एकत्र जमू 
लागले, आणि भ्रातृभावाचा हेतु ठेवून, विरळ 
अशी संघटना निर्माण करून त्या संघटनेस 
सर्वीद्यसमाज हें नांब गांधीमताच्या लोकांनीं दिलें, 

हैद्राबाद संस्थानांतील तेळंगण प्रांतांत साम्यवादी 
लोकांनीं अळीकडे गेल्या पांचदहा वषांत, तेथील 
विशिष्ट आर्थिक विषमतेच्या अन्याय्यी दारुण 
परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपलें वैचारिक महत्त्व 
हिंदुस्थानभर स्थापन करण्यासाठीं त्यागपूणे असें 
क्रांतिकारक आंदोलन सुरू केळें होतें, आणि कांहीं 
प्रमाणांत साम्यवादी विचारसरणीच्या पुढार्‍्यांस तेथें 
यंदाही मिळालेळें होतें असें म्हणतां येतें, हैद्राबाद- 
संस्थानांत तेळंगण हा ल्हानसा विभाग आहे. 
हेद्राबाद संस्थान खतंत्र भारतांत विलीन झाल्यानंतर 


आचार्य विनोबा यांना नुकतींच गेल्या ता, ११ सेप्टेंबरळा 


साम्यवादी विचारसरणीस सर्वस्वी अनुकूल अस- 
णाऱ्या तेथीळ आर्थिक परिस्थितींत कांहींसा बदल 
झाला, तथापि तेथीळ जनतेवरीळ साम्यवादी 
विचारसरणीचा पगडा अनेक प्रकारच्या विषम 
व अन्याय्य आर्थिक विभागणीमुळें कायमच 
राहिला. 
_ विनोब्रांनीं खेडोंपाडीं पायी पर्यटन सुरू केल्या- 
मुळें जनतेची भयंकर दैन्यावस्था त्यांना अगदीं 
जवळून पाहतां आठी आणि भूमीचें अन्याय्य वितरण 
थांबविल्याशिवाय भारताचा आर्थिक प्रश्न योग्य 
रीतीनें सोडविळा जाणार नाहीं असें स्फुरण तेलं- 
गणांतील परिस्थिति पाहून त्यांना झालें. श्रीमंतांनी 
गरित्ांस स्वखुषीने भूमीचे दान केल्याशिवाय 
आहिंसक रीतीनें आर्थिक विषमतेचा प्रश्न सुटणें 
अशक्‍य आहे असा प्रत्यय विनोबांस झाला आगि 
आर्थिक पुनरेचना करावी ह्या उद्देशाने भूमिदान- 
यशाचा संदेश तेळंगणांतीळ एका खेडेगांवांत 
विनोबांनी दिला, आपला संदेश जनतेस पटं शकेल 
असा अधिकाधिक विश्वास विनोबांच्या हव्यात 
उत्तरोत्तर वाढीस लागला, आणि सांप्रत अखिल 
भरतखंडांत, आपलें सर्वस्व पणांस लावून विनोत्रा 
हा संदेश पसरवीत चाललेले आहेत. एक अभूत- 
पूर्वे अशा नवीन आंदोलनाचें स्वरूप ही भूमिदान 
यज्ञाची चळवळ धारण करोल असें दिसत आहे, 
अखिल जगतीतलावरील आर्थिक दृष्टीने निष्प्राण 


्ि रि य. *_ व : क चट 
वषात पदापॅण कै९.- प्रष्ठत छ्लांत त्यांच्या न्यक्तित्वाचें करून दिलेळें दर्शन वाचकांस समयोचि 
उदद्रोधक वाटेल-का, सं. मयोचित व 
"र 


र्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका 


५९ वषें पूर्ण होऊन त्यांनीं ६० ब्या | 


वि स. 
गा र त्रे 
५ क ळुम्च्यत > 
> (३८ ९ 
१ 'नवभारत चेत 
क्यो ७५ न 
न्ट(< अमृतमहोत्सवी ; 


७५”. वषे 4 > 


|) घर 1 त “ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आचाय विनोबा यांचें व्यक्तित्व 


च असहाय झालेल्या जनतेमध्ये साम्यवादी विचार- 
सरंणीनें विलक्षण पकड मिळविलेली आहे. त्या परि: 
णामकारक विचारसरणीची पकड भारतांत ढिली 
होऊन, त्या जागीं आर्थिक उन्नतीची, आर्थिक 
क्रांतीची एक नवीन आश्या, आर्थिक समानता- 
स्थापनेचा एक नवा श्रेयस्कर मार्ग, नैतिक वैभव 
दाखविणारे एक नवें आकर्षक क्षितिज निष्कांचन 


जनतेमध्ये विनोबा निर्माण करीत आहेत. भूदान-. 


यज्ञाच्या संदेास केवळ भारतीय महत्त्व आहे असें 
नाहीं, तर हिंदुस्थानांत त्या संदेशास साफल्य 
आल्यास, हळुहळू जागतिक महत्त्वहि त्यास 
प्रात होण्यासारखे आहे. भूदानयज्ञ हा आजचा 
जागतिक प्रश्न होण्याइतका अर्थपूर्ण संदेश आहे, 
वंदा व देशा ह्यांनीं स्थापन केलेल्या मालकी हक्काच्या 
अन्याय्य आर्थिक मर्यादा बाजूस सारून अखिल 
मानवजातीचे कल्याण साधणारा हा भूमिदानयज्ञाचा 
संदेश आहे. देशाभिमान, वांशिक श्रेष्ठता आणि 
वर्णमिन्नता ह्या भावनांना, अवास्तव मूल्य सुसंस्कृत 
म्हणविणाऱ्या राष्ट्रांनीं गेल्या तीनशीं वरष्नात दिल्या- 
मुळें श्रीमंत आणि गरोब ह्या वगोमध्ये अनुछेघनीय 
असे पर्वत उभे राहिलेळे आहेत आणि राष््राराषट्रांतील 
द्वेष, श्रीमंत आणि गरीब ह्या वर्गामध्ये अन्याय्य 
आर्थिक वितरणामुळें पडलेली महान्‌ फूट ही परा- 
कोटीस पोंचलेटी आहे. विनोबा प्रस्त करीत अस- 
ळेला भूमिदानयज्ञाचा संदेश जागतिक एकीकरणास 
साहाय्य़ करणारा, विशाळ आणि दिब्य असा आदेदा 
आहे. म्हणून बिनोवा हे वंदनीय भारतीय विभूति 
आहेत, एवढेंच नाहीं तर जागतिक महत्त्व पावणारे 
भविष्यकालीन नवसंस्क्रतीचे संदेशवाहक महा- 
पुरुष आहेत असें लयांच्याब्रद्दळ म्हणतां येण्यासारखे 
आहे. | 


आपल्या विभूतिमत्त्वाच्या सामर्थ्यावर विनोबांनी 
लक्षावधी एकर जमीन हिंदुस्थानच्या जनतेकडून 
संपादन करून आदडचर्यकारक अदूमुत दृश्य 


दाखविलेले आहे. जन्मभर केलेल्या तपश्चरथेमुळे 


हा असामान्य अधिकार विनोत्रांस प्राप्त झालेला 
आहे, ज्वालामुखी जेव्हां पेट घेतो किंवा धरणी- 
कंपानें जेब्हां प्रथ्वी हादरते तेव्हां सुष्टींत विशाल 
घटना झालेल्या नजरेस पडतात. त्यापूवी अनेक 
वर्षे प्रथ्वीच्या पोटांत अंतर्गत घडामोडी निस्तब्घ- 
पणानें चाळू राहातात, पण त्यांचे हृश्य असें स्वरूप 
नजरेस येत नाहीं, गांधीजींच्या मृत्यूनंतर विनोबांच्या 
हृदयांत आपल्यावरील विशिष्ट जवाबदारीच्या जाणीवे- 
ची, त्यांच्या ब्यकतिमत्त्वांत उलटापालट करणारी 
घरगघग सुरू झाली. सर्वोदयसमाज हा त्याच 
जत्राबदारीच्या विचारांचे पर्यवसान आहे, आणि 
भूदानयज्ञांचे आंदोलन हें त्या क्रांतिकारक 
विचाराचें फळ आहे. गांधीजींनी दुसऱ्या महा- 
युद्धाच्या आरंभी अत्यंत कठीण आणि घोरतर 
अशा प्रसंगीं युद्धविरोधी आंदोलन आपला अहिंसक 
संदेश जगजाहीर करण्याच्या हेतूनें सुरू केळे, आणि 
प्रथमचे सत्याग्रही वीर म्हणून विनोत्रांची निवड 
केली होती हें सर्वास विदित आहेच. गांधीजींच्या 
जीवनांत हा समय किती निर्वाणीचा ब कसोटीचा 
होता आणि गांधीजींचे असामान्य ब्यक्तिमत्त्व ह्या 
वेळीं करस पणास लागलें होतें हे हिंदुस्थानचे 
राष्ट्राध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद यांनीं गेले 
वर्षीचे गांघी-सेमिनारमधीळ त्यांच्या समा- 
रोपाच्या भाषणांत निरपवाद पद्धतीनें आणि अत्येत 
उक्कष्ट रीतीनें विशद केळे आहे. प्रथमचे सत्याग्रही 
म्ह्णून विनोब्रांची गांधीजींनी केळेली निवड हिला 
जागतिक महत्त्व कसे होतें हें ह्या भाषणावरून 
सहज स्पष्ट होण्यासारखे आहे, दुसऱ्या महा- 
युद्धाच्या असामान्य धीरोदात्त प्रसंगीं आपला युद्ध” 
विरोधी धोरणाचा संदेश जगजाहीर करण्यासाठीं, 
आपल्या स्वतःच्या ऐवजीं ज्यांची प्रथम सत्याग्रही 
म्हणून गांधीजींकडून निवड झाली, त्या पुरुष- 
्रेष्ठामथ्ये गांधीजींच्या मृत्यूनंतर  गांधी- 


२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८. ४. ७ 
५ त्र 
“म ण्य क 
ह 'नवभारत भ 
*-६.& ५७५ ४६ 
क्ट अमृतमहोत्सवी 


७५”. वर्ष औक 
1) सश ् 


|) शै 1 त “ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जींचा आत्मा अधिक प्रमाणांत समाविष्ट 
झालेला दिसावा ही क्रमप्रा्तव घटना आहे. 
गांधीजींच्या मृत्यूनंतर विनोबांनी अखिळ हिंदु- 
स्थानभर दौरा केला; घरादारांस विन्मुख झालेल्या 
असहाय अशा लक्षावधी निराश्रितांस, निर्वासितांस 
आश्वासन दिलें; जनतेचें सुक्ष्म निरीक्षण केलें; 
स्वातंत्र्यप्रात्तीनंतरच्या अन्नधान्यादिकांच्या भारतां- 
तील कठीण समस्या समजून घेतल्या, त्याच अह- 
निश चिंतनाचा भूमिदानयज्ञाची स्फूर्ति हा परिणाम 
आहे. सत्याग्रह्माची प्रथम पदवी गांधीजींकडून 
मिळविलेल्या सत्याग्रही वीराची भूमिदानयज्ञ ही 
भारतीय दिग्‌विजयाची मोहीम आहे असे ह्या 
आंदोळनाचें वणन करितां येईल. 


तत्त्वज्ञ आणि कर्मयोगी 


यज्न किंवा स्वार्थत्याग ह्या गुणाची परिसीमा 
विनोबांनी आपल्या आयुष्यांत करून दाखविलेली 
आहे. हा स्वार्थत्याग घुद्धियुक्त न्हावा अदी 
आकांक्षा व निष्ठा जन्मभर बाळगून विनोबांनी 
आपल्या जीवनाचे आति दिन्य केलेलें आहे. वेद 
आणि वेदांगें ह्यांचे सूक्ष्म ज्ञान विनोब्ांनीं संपादन 
करून स्थितप्रशददशनाचा ध्यास बाळगला आहे. 
व्येयाप्रीत्य्थ प्राणसमर्पण करण्याची, सत्कार्या्थ 
स्ृत्यूस कवटाळण्याची, तळहातावर शिर घेऊन तें 
नाचविण्याची कसरत त्यांनीं जन्मभर चालविलेली 
आहे, धमेज्ञता, पांडित्य, कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान व 
वैराग्य, अथवा तत्त्वता, नीति व आचार ह्या 
मंगलमय मूल्यांनीं आपलें जीवन ओतप्रोत भरून 
काढण्यासाठी विनोबांनी आटोकाट प्रयत्न केलेला 
आहे, 


गांधीजींनी निर्माण केलेल्या दिव्य आदर्शाच्या 
सिद्धीसाठीं विनोबांनी आपल्या जीवनास निर्माल्य- 
वत्‌ मानून गांधीजींच्या हयातीपर्यंत त्या आदर्शाची 
पूजा केली, कुमारवयांतील कौटुंबिक धार्मिक शिस्त 
व सुसंस्कार, अभ्यासमंडलें, पुरतकाल्यें, शालेय संस्था 


अनुक्रमणिका 


७ कळती 


आणि इतर चुद्धियोषक वातावरण ह्यांच्या मधून त्यांनीं 
संपादन केलेलें ज्ञान, वाई येथील प्राज्षपाठ्ाळें- 
तून मिळविलेळें वेदान्तदरीन, आणि गांधीजींच्या 
सत्याग्रह श्रमांतील त्रताचरण ही सर्व साधना गांधी- 
जींनी प्रसृत केलेल्या देशयोद्वाराच्या अहिंसामय 
उद्दिष्टयूर्तीसाठीं विनोबांनी कामी आणली. 
वर्ध्याचा आश्रम, वर्ध्याच्या आसमंतांतील 
ग्रामसेवासंघटन आणि विनोबांचे विधायक 
कार्यातील नानाविध उद्योग हें सर्व गांधी- 
विचारनिष्ठेचें बाह्य आचारात्मक स्वरूप होतें. 
गांधीजींच्या मृत्यूनंतर विनोबांची खतंत्र प्रज्ञा जाग्रत 
होऊन भूदानयज्- देवाची आराधना त्यांनीं चाल- 
विठेली आहे. गांधीजींच्या आदर्शाच्या पायावर 
यशदेवाचें हें मंदिर उभारून दिलेलें आहे. गांधी- 
जींनीं निर्माण केलेल्या विधायक कार्यपरंपरेचा कोठ- 
लाच भाग असा नाहीं कीं ज्यांत विनोबांचे वैशिष्ट्य 
चमकून उठलेलें नाहीं. सांप्रदायिक एकता साधण्या- 
साठीं विनोबांच्या इतके प्रयत्न अत्यंत विरल आहेत. 
वर्धा, नालवाडी व परंधाम येथील स्वादीकार्यीत 
त्यांच्या प्रशेनें नवीन उन्मेष सारखे दाखविले आहेत. 
ग्रामसफाईंत विनोबांनी काय परिश्रम केले त्याची 
साक्ष सुरगांव देत राहील, वर्ध्याच्या महिलाश्रमाचा 
इतिहास स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी विनोबांनी घेतलेले 
वस्तुपाठ आहेत असें म्हणता येतें. शेतीची सुधारणा, 
कुठरोगनिवारणसंस्था, गोसेवा, राष्ट्रीय भाषांचा 
अभ्यास, ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय शिक्षण, जातिनिराकरण, 
आरोग्य किंबा स्वास्थ्य, मद्यपानवंदी वगेरें कामे हीं 
विधायक कार्ये नजरेसमोर जरी 
विनोब्रांचें न्यक्तित्व त्यांत समाविष्ट झालेलें नाहीं 
असे आढळून येणार नाहीं, त्यांच्या आयुष्यांतील 
निरनिराळ्या कालीं अनेक प्रकारच्या विधायक 
कार्यात विनोबा समरस होऊन रंगून गेळे आहेत 
अस दिसून येईल, एकादश-ज्रतांच्या दष्टीने विचार 
केल्यास, विनोबांइतकी ह्या गुणांच्या आराधनेसाठीं व 


आणलीं तरी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ धू र व्र 
* 2&*0७ की 


७ नवभारत ६ प 
1 कल्क 1: ७५ 9३-१५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आचाये विनोबा यांचें व्यक्तित्व 


प्रकर्षासाठीं तपश्चर्या एकाद्याच व्यक्तीने कचित्‌ केली 
असेळ असें अतिशयोक्ति न करतां म्हणता येण्या- 
सारखें आहे, 

जसा एस्बादा थोर भौतिक शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेंत 
आपले प्रयोग करण्यांत सदैव गुंग राहतो, त्याला 
जगाचें भान देखीळ राहात नाहीं, त्याचप्रमाणें 
गांधीजींचा आदर्श मनांत व आचरणांत उमटवि- 
ण्यासाठी गांधीजींच्या हयातींत विनोबा स्वत; निर्माण 
केळेल्या वातावरणांत व प्रयोगशाळेंत निमम राहिले, 
येथीळ सर्वोदयसमाजाच्या संमेलनांत आपण एक 
जेगली मनुष्य आहोत असे त्यांनी स्वतःचें वर्णन 
केलें होते. जगाच्या संसारापासून विनोबा अलिप्त 
राहिळेळे होते आणि एकांदप्रिय असें जीवन त्यांनीं 
बनविलेळें होतें. गांधीजींच्या विशाळ अदवत्थवृक्षास 
विनोबांची एक रसपूर्ण अशी पारंवी चिकटलेली 
दिसत होती, परंतु आज त्याच पारंवीचा महान्‌ दृक्ष 
गांधीजींच्या मृत्यूनंतर झालेला आपणांस दिसून येत 
आहि, 
मुनीचा लोकसंप्रह 


भूदानयज्ञासाठीं विनोत्रांचा जसा जसा संचार 
चाळू आहे, तसतसे त्यांच्या स्वभावांतीळ किंवा 
ब्यक्तिमत्त्वांतील निरनिराळे पेळू अथवा छटा दृष्टि- 
गोचर होऊं लागल्या आहेत. विनोबांच्या व्यक्ति- 
मच्त्वाच्या दोन बाजू आहेत असें म्हणता येतें. गांधी - 
जींच्या हयातींतीलळ विनोबा एक महान्‌ पंडित, 
तत्त्वज, मुनि, यति किंवा तपस्वी असे भासतात, 
विनोबांचा निसगदत्त खभाव तीक्ष्ण आणि तापट 
होता असे दिसतें. त्यांनीं आपल्या तपश्चर्येने तो 
कमावून मदु केलेला आहे. लोखंडापासून जसें 
पोलाद तयार करतात, त्याप्रमाणे विनोबांच्या स्वभावा- 
चे परिवर्तन झालेलें आहे, गांधीजींच्या हृयाती- 
नंतरचे विनोबा, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, संत, साधु, व्यव- 
हारकुशळ राजकारणी मुत्सदी असे दिसून येऊं लागले 
आहेत, एका महान्‌ कार्यासाठीं त्यांना आतां लोक 


३१ 


अनुक्रमणिका 


संग्रह करणें आव्यक आहे ह्याची जाणीव पूर्णपणें 
झालेली आहे. प्रत्येक सविनय कावदेभंगाच्या 
आंदोलनानंतर जेव्हां विनोद्रा जेलमधून बाहेर पडले, 
तेव्हां त्यांच्या स्मभावांत स्पष्टपणें बदल होत 
गेला; असें त्यांचे निकटवर्ती समजूतदार चिकि- 
त्सक लोक म्हणू लागले. विशिष्ट कार्यतत्परतेमुळे 
जनतासंप्क जसजप्ता वाढीस लागतो, तसतसा 
मुनींच्या किंवा तपस्वी पुरुषांच्या हृदयाचा पालट 
होत जातो. ह्यांत आश्चर्ये वाटण्यासारखे कांहीं 
नाहीं. विशिष्ट ध्येयाप्रीत्यथे केळेल्या तपश्चयेच्या 
अनुरोधाने मुनींची आत्मनिठठ अशी प्र्रत्ति वाढत 
असते. परंतु वस्तुनिष्ठतेची किंवा लोकहितेकपरतेची 
जसजशी मुनीस आव्यकता वाटूं लागते, 
तसतशी त्याची अंतर्मुस्ल दृष्टि आणि बहिमुख दृष्टि 
ह्यांच्यामध्ये मिळाफ घडून येत आहे असें दिसून 
येऊं लागते, त्यांच्यामध्ये एकात्मता निर्माण होऊं 
लागते, 


दीडदोन वर्षांपूवी उत्तरप्रदेशांत भरलेल्या 
सेवापुरी येथील सर्वोदयप्रसंगीं पंडित गोविंदवछभ 
पंत ह्यांच्यासारख्या अत्यंत कार्यक्षम महामंत्र्याने 
आणि इतर मोठमोठ्या पुढाऱ्यांनी विनोवांस 
संत म्हणून आवाहन केलें. त्याच वेळीं 
महाराष्ट्रीय सवोंदयी कार्यकत्यापुढें बोलतांना 

राष्टीय संतसंस्कृति मार्गे पडलेली आहे 
आणि म्हणून तिच्याबद्दळ निष्ठा पुनः जागत 
केळी पाहिजे ह्या विचारावर विनोबांनीं पुष्कळ 
जोर दिला, विनोबांमध्यें संतसंस्कृतीबद्दल जागरूक- 
ता लहानपणापासूनन आहे, आणि विनोबांचा 
जनतासंपक जसजसा घनिष्ठ होत चालला आहे, तस- 
तसा संतपणाचचा आविष्कार त्यांच्या स्वमावांत अधिक 
प्रमाणांत होत आहे. तथापि विनोबांच्या ब्यकित- 
त्वावर ' संत ? म्हणून शिक्कामोर्तब करणे प्रस्तुत 
परिस्थितींत कितपत योग्य ठरेल हा विचाराचाच 
प्रश्न आहे, कारण, विनोबांचें ब्यक्तिमच्व गांधीजींच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह, 
&फिल गवळ 


र: » नवभारत 
शसाघी॑ ७५ न >-4९ 


«(<< अमृतमहोत्सवी,  >१० 


र्क )०% क 
1.) ७ £ ् 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


मृत्यूनंतर अनेक मार्गोनीं वाढीस लागलें आहे, 
अनेक भारतीय व जागतिक सद्‌विचारांचे व 
सत्संगाचे प्रवाह त्या न्यक्तित्वांत समाविष्ट होण्याचा 
संभव आहे. आचाय विनोबांमध्यें संतत्व प्रकर्षाने 
उद्य पावत आहे ह्यांत कांहीं शंका नाहीं. 
त्यांच्यामध्यें महार्षिपदाचे गुण, द्रष्टेपण किंवा 
दिब्यदरशित्व हें देखील समाविष्ट होऊं लागलें आहे, 
पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य संस्क्रतीचें एकीकरण 
करणारे, एका नवीन समन्वयाचे प्रवतेक म्हणून 
विनोबांचें नांव आगामी कालांत गाजेळ, महानदी 
ज्याप्रमाणें अनेक प्रवाहांचे मीलन होऊन विविध 
मुखांनीं समुद्रास मिळते त्याप्रमाणे विनोबांचें न्यकितित्व 
उदात्ततेनें व भब्यतेनें विशालता पावत आहे, 
एकाच व्यक्तित्वाचीं दोन भव्य चित्रे 
विनोबांच्या थोर व्यक्तित्वाचा आरंभ तत्त्व- 
चिंतनाने किंवा तत्त्ववादी वृत्तीनं झालेला आहे. 
स्वतःच्या अभ्यासाप्रमाणें व ग्रंथव्यासंगाप्रमाणें 
ब्रह्मचर्यत्रताची ब्याख्या करून आणि त्या त्रताची 
दीक्षा घेऊन, वेदान्त, ब्रह्म आणि इश्वर ह्या 
महान्‌ संज्ञांबद्दलळ, मूल्यांवद्दलळ आणि ध्येयावद्दळ 
आपली निष्ठा व संकल्प दृढ करून जगत्‌-हिताकडे 
वळलेले असे ते महापुरुष आहेत. अमूर्तापासून 
मूर्ताकडे त्यांच्या मानसिक विचारांची व वृत्तीची 
प्रगति होत आहे. आहिंसा, सत्य, अस्तेयादि महा- 
व्रते किंवा नैतिक गुण हे अमूर्तत्वाने, तात्त्विक 
बुद्धीने आकारास आणलेले, पूर्णत्वाच्या कल्पनेंतून 
प्रगट झालेळे असे विनोब्रांच्या ब्यक्तित्वांत भास- 
मान होतात, वास्तवापासून (1'€811811) ) ध्येया- 
(1028118510 ) कडे, वासनेपासून निर्वाणाकडे 
संसारबंधापासून मुक्तीकडे, ग्रहस्थाश्रमाकडून 
सं्यासाकडे, संतत्वापासून स्थरितप्रज्ञत्वाकडे अशी 
त्यांच्या मानसिक प्रगतीची वाटचाल आहे असें 
म्हणतां येत नाहीं. “ तत््वम्‌ असि ? किंवा “ अहं 


ब्रह्मास्मि ह्या वेदान्तपरिभाषेंतील महावाक्यांतील 


अनुक्रमणिका 


“ ततू ? पदाचे किंवा ' ब्रह्म ' ह्या पदाचे प्रथम 
अचघिष्ठान लांच्या बुद्धीनें मानून आपली जीवनयात्रा 
त्यांनीं त्या आधारावर आंखलेली आहे असें अनु. 
मान करण्यास जागा आहे. 

गांधीजींनीं सामान्य सांसारिक, पापपुण्यमय अशा 
वस्तुनिष्ठ ग्रहस्था श्रमी जीवनावर इश्वर, मोक्ष, निर्वाण 
यांकडे जाणारी आपल्या प्रगतीची सोपानपरंपरा 
बनविली. त्यांच्या शिष्यवराने आपल्या जीवित- 
साफल्याचा, उन्नतीचा, मोक्षप्रात्रीचा क्रम निराळ्या 
पद्धतीनें सुरू केळेला आहे. विनोबांचे जीवनाचे 
तर्कशास्त्र तटतए०॥ए€ आहे, तर गांधीजींचे 
जीवनश्यासत्र [116०४7७ होतें असें कदाचित्‌ 
म्हणतां येण्यासारखे आहे. आणि म्हणून ह्या दोन 
महापुरुप्रांच्या व्यक्तिमत्वाचा संसार निरनिराळ्या 
श्रेणीचा आहे असें दिसून येतें. जागतिक कल्याणा- 
च्या दृष्टीनें पाहता लोकहिताचा अहिसामय मार्ग 
दोघांनीहि घेतल्यामुळे एकाच न्यक्तित्वाची हीं दोन 
भब्य चित्रे आहेत असें तटस्थपणानें अवलोकन 
करणारांस म्हणतां येईल. 


तीं तुझींच पाउले --! 
क्षिण आफ्रिकेत ज्यांचा मागोवा घेत असतांनाच 
सत्य व अहिंसा यांना आपल्या क्रान्तिकारी 
सामर्थ्याचा पहिला साक्षात्कार झाला 
चम्पारण्याच्या परिसरांत दलितांसाठी 
च जीं अचल, अमल उभी राहिली, 
दाडीच्या सागरतीरावर ज्यांच्या दर्शनाने 
सारा भारतवर्ष हेलावून उचंबळला 
नोआखलीच्या श्ापग्रस्त भूमीत 
ताप-अनुतापाच्या आंसवांनीं जीं न्हाऊन निघाली 
तीं तुझीच पाउलें--- 
तीं तुझींच पाउले 
भावी भूकंपांचें निराकरण करीत 
आज विहारच्या भूमीवर उमटत आहेत. 


- देवदत्त दाभोळकर 


२२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1! ... 
५/६ 
&9त गवळ 
ह नवभारत 
शो ७५ न >१९ 


«(<< &अमृतमहोत्सवी, > 


ष्ट )०% क 
1. ४७ £ ् 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. गो. रा. केळकर व श्री. श्री. ग. वेडेकर 


शास्त्रीय परिभाषेचा प्रश्न 


भोतिक शास्त्रासंत्रधीचें अद्ययावत्‌ वाडय आज 
पाश्चात्य भाषांमध्येंच आहे. त्यामुळें भौतिक शास्त्रीय 
ज्ञान मिळविण्याकरितां इंग्रजी सारख्या एकाद्या पाश्चात्य 
भाषेचा चांगला परिचय असणें आवड्यक झालें आहे 
आपल्या दररोजच्या जीवनांत दास्त्राय ज्ञानावर 
आधारलेल्या साधनांचा उपयोग जास्त जास्त होऊ 
लागला असन त्यामुळें बहुजनसमाजास दास्त्रीय 
ज्ञानाचा लाभ होणें महत्त्वाचे आहे व त्याकरितां 
भाषेची अडचण दूर झाली पाहिजे, शास्त्रीय ज्ञान 
भारतांतील प्रादेशिक भाषांतून उपल्ध झालें पाहिजे 
मातृभाषांतून शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार करावयाचा असेल 
तर परिभाषेचा प्रश्न साहजिकच पुढें उभा राहतो 

आस्त्रीय परिभाप्रेसंत्रंधीं मुख्यतः दोन परस्परविरोधी 
विचार प्रतिपादिळे जातात. शास्त्रीय वाडय़यांतील स्व 
पारेभाषिक शब्द जसेच्या तसे इंग्रजीच ठेवावे व त्यांचें 
स्पष्टीकरण व आनुषंगिक माहिती मातृभाषेंतून द्यावी 
असे म्हणणारांचा ' एक पक्ष व एकूणाएक संज्ञांच्या 
जागीं संस्कृत अथवा संस्कृतोद्वव प्रतिशब्द बनवून 
ते वापरावे असें म्हणणारांचा दुसरा पक्ष 

पहिल्या पक्षाचा पुरस्कार अनक प्रासद्ध, भारतीय 
शास्त्रज्ञांनी केलेला आढळतो. दुसर्‍या विर्‍चारसरणीनुसार 
डौ. खर्वीर यांनीं दीघे प्रयत्न करून अनेक नवान 
पारिभाषिक शब्द बनविळे आहित. वास्तावर्क हे दोन्दी 
विचार एकान्तिक स्वरूपाचे असून दोहोंतील तश्याश 
घेऊन काढलेला स्वतंत्र मार्गच श्रेयस्कर ठरल 

डौ, रघुवीर यांच्या व्यासंगाबद्दळ व मेहेनतीब्रददठ 
कोणासहा आद्रस्च वाटेल: पण एकूणण्क परकीय राब्द 
काढून त्यांच्या जागीं संस्कृत प्रतिद्वव्द वापरण्याचा 


न, भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


किंवा त्यांचें भाषांतर करण्याचा त्यांचा आग्रह खालील 
तीन बाबतींत अयोग्य वाटतोः 

(१) कांहीं परकीय दाब्द व कांहीं स्वकीय रूढ 
शब्द सतत उपयोगामुळें सामान्य लोकांना सुद्धा परिचित 
झाळे आहेत. उदाहरणें म्हणून खर, सीमेट, अल्यु- 
मिनम्‌, लोह हे राब्द घेतां येतील. यांच्या जागीं अनु- 
क्रमें वषी, वत्रचूणे, स्फट्यातु व आयस्‌ हे बोजड 

वापरल्याने कोणाचा कार्यभाग साधतो १ 

(२) अँपेअर, व्होल्ट, क्‍्यूरी यासारख्या संज्ञा 
थोर शास्त्रज्ञांच्या गौरवार्थ दिल्या गेल्या आहेत. त्या 
बदलणे शिष्टाचारसंमत होणार नाहीं. डॉ. रघुवीर यांनीं 
अद्या संज्ञांची पाश्वंभूमि लक्षांत न धेता त्यांचीही 
हकालपट्टी केली आहे. ' रामन इफेक्ट 7, * जोली 
इफेक्ट ? या संज्ञांची पाश्चात्त्यांनां भाषांतर केला व 
त्याऐवजी नवीन संज्ञा बनवून वापरल्या तर आपणास 
कसे वाटेळ याचा विचार आपण करायास हवा 

(३) सवे शास्त्रज्ञांनी मान्य केलेल्या आंतरराष्ट्राय 
मापनपद्धतींतील ' ग्रॅम ', ' सेकंड ? इ. सज्ञा बदलणेंही 
असेंच अयोग्य आहे. तसेंच “ क्वान्टम्‌ ५ " टाईम- 
स्पेस-कान्टिनम ' अद्यासारखे सिद्धांतवाचक कांही 
कांहीं विशेष शब्द अथवा दाब्दसमुव्चय आहेत ते तसेच 
ठेविळे पाहिजेत. 

नवीन शब्द बनविण्याची डौ. रघुवीर यांची 
आवड कित्येकदा इतकी अनावर झालेली आढळते 
कीं चांगळा रूढ असलेला शाब्द, परकीय नसून; 


आुद्ध संस्कृत, सोपा, साधा, सुटसुटीत असला 
तरी त्याऐवजी स्वतः वनविळेळा एकादा क्रिप्ट राब्द 
योजिल्याशिवाय त्यांना राहवत नाहीं. यासंबधा 


३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७४ 


&णिव्मत्ट> 
. फनवभारत रे 
ऱ धर ७५ नौ 4९ 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


कि 
4000007062 > 


क. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


: कांहीं उदाहरणें उल्लेव करण्यासारस्वी आहेत. ' वायु ? 
व “ ट्रव ? हे शब्द सवोस परिचित आहेत पण डॉ 
रघुवीर त्यांच्या ऐवजीं ' वाति? ब॒“* तरल ? हे दाब्द 
सुचवितात. लोखंडाला लोह हा संस्कृत शब्द आहे व 
थोड्याफार अपभ्रष्ट रूपांत कांहीं प्रादेशिक भाषांतही 
तो आढळतो, पण म्हणूनच कीं काय डॉ. रघुवीर 
त्याच्या ऐवजीं “ आवस ? हा शब्द सुचवितात. त्यांच्या 
अशा 'घोरणाने शास्त्रीय वाऊय सुबोध होईल कीं दुर्वीथ 
होईल तें खाळीळ उदाहरणांवरून वाचकांनींच ठरवावे. 
डॉ. रघुवीर यांच्या परिभाष्रेचे एक उदाहरण असे! 

एक धान्य प्रत्राष्याचे पाणी होताना त्यांतून 
बाहेर पडणाऱ्या ऊष्म-राशीची परिश्ुद्ध अर्हा माहीत 
असल्यास पुढें वणन केलेल्या प्रवाष्प उष्णमानांच्या 
( उषमानाच्या १ ) साहाय्याने वस्तूच्या आपेक्षिक 
ऊष्म्याचें निश्ववन करतां येतें. ” हेच सोप्या मराठींत 
असे लिहितां येईल: 

“ एक ग्रॅम वाफेचे पाणी होतांना त्यांतून बाहेर 
पडणाऱ्या उष्णतेची अचूक किंमत माहीत असल्यास 
पुढें वर्णेन केलेल्या उष्णतामापकाच्या साहाय्यानें वस्तूची 
विशिष्ट उष्णता निश्चित करतां येते. ? ५ 

एकूणएक परकीय दाब्दांचे भाषांतर अथवा त्या ऐवजीं 
प्रतिशब्द न वापरल्यास शास्त्रीय वाड्य़यांत फक्त क्रियापदे 
व विद्दोप्रणेंच काय तीं प्रादाशोक भाषांतील राहतीळ असें 
समजणारांचा एक पक्ष आहे. वर दिलेल्या सुव्रोघ मराठी 
उतार्‍यांत असे झालें आहे काय हें त्यांनीं पडताळून 
पहावे. अद्यीच आणखी कित्येक उदाहरणें देतां येतील 

वास्तविक शास्त्रीय परिभाप्रेचा प्रश्न सोडव पाहणा- 
रांनी एक मुख्य गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. ती म्हणजे 
शास्त्रीय माहितीचा बोध सुलभतेने व अचूक व्हावा हें 
साध्य असून त्यासाठीं परिभाषा केवळ साधन आहे 
तेव्हां कांहीं रूढ परकीय किंवा लोकभाष्रिक दाब्दांचा 
स्वीकार करावा लागला तर तो योग्यच ठरेल, 

पुणें येथे प्रा, सुनीतिकुमार बानर्जी यांच्या अध्यक्षते- 
स्वालीं नुकत्याच होऊन गेलेल्या भारतीय भाषाविकास- 


परिषदेमध्ये परिभाषेचा प्रश्न बऱ्याच उच्च पातळीवरून 
व चांगल्या तर्‍हेने चार्चिळा गेला असल्यामुळें त्या 
परिषदेमध्ये संमत झालेल्या ठरावांचा गोघवारा पुढे 
दिला आहे: 

आंतरराष्ट्रीय मान्यता पावलेली चिन्हे (89110018 
हाते ञाट्टााड) व सूत्रे ( ए'ळाय1ए]88 ) म्हणजे 
मूलद्रव्ये दर्शविणारी चिन्हे, रासायनिक प्रक्रिया दाखवि- 
णारीं समीकरणे, गणितांतील अधिक, उणें यांसार्तीं 
चिन्हें इत्यादि आहेत तशींच वापरावी, याशिवाय आंतर- 
राष्ट्रीय संज्ञा ( १'८1118 ) व शाब्दसमुच्चय ( ॥॥:- 
017९881018 ) यांच्या जागीं अन्वर्थक शब्दयोजना 
करतां न आल्यास तेही आहेत तसेच ठेवावे. इतर सर्व 
पारिभाषिक शब्द शक्‍य तों संस्कृतापासन केळेळे असावे 
व अस्विल भारताची शास्त्रीय परिभाषा एकच असावी. 

या ठरावांतील कांहीं बातरींसंबंघी मतभेद असणे 
ठक्य आहे. तरी टरावांचें एकंदर धोरण उदार व 
वास्तवतेस धरून असल्यामुळें परिभाषेचा प्रश्न समा- 
धानकारकपणें सुटण्यास त्यांची फार मदत होईळ असेच 
कोणाही विचारी मनुष्यास पटेल, 

परिषदेचे उद्दिए साथ्य होण्याच्या दृष्टीने आणखीही 
एक योजना होणें आवड्यक वाटतें. ती म्हणजे आज 
मान्य केलेल्या परिभापेचा उपयोग करून जै कार्य 
होईल त्याचा वेळोवेळीं आढावा घेतला जावा ब 
त्यावरून पुढील धोरण ठरविलें जावें. या कामीं केवळ 
भापादास्त्रज्ञांनींचे निणय न घेतां शास्त्रज्ञ, शास्त्रीय 
विष्रयांचे शिक्षक व प्राध्यापक यांचेबरोबर विचार- 
विनिमय केला जावा, त्याचप्रमाणें एकाद्या नवीन संज्ञेस 
मान्यता टण्यापूवा लोकांकडूनही त्यासंत्रंधी सूचना 
मागविल्या जाव्या, | 

अक्या तऱ्हेनं शास्त्रीय परिभाषरेचा पाया तयार 
झाल्यावर ती हळूंहळूं समृद्ध होत जाईल. शाळेंतीळ 
दास्त्राय दोक्षण प्रादेशिक भाषांतून देण्याने तसेच 
बहुजनसमाजाकरितां शास्त्रीय वाडयय निर्माण करण्याने 
या कार्यास मदत होईल 


"४ श्री. श्री, स. पेंढारकर यांनीं संपादक : 
पत्रांतून है उतारे घेतळे आहेत. 


अनुक्रमणिका 


युगवा णां द्‌ जुले टे ९1, 
डावाणी ' & शुठे १९५३, पान २९ ) यांस पाठविलेल्या 


३9 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


...4 
५५ 
र्क त्णित्ल> 
ह "नवभारत २ 
व्हत धं ७८ नौ जै 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


र्क्र ी खि. क 


वर्ष 
सकर. 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


श्री. कृष्णचंद्र. अनु.-श्री. मनोहर देखणे 


पांच रुपयांतील स्वातंत्र्य! 


घराबाहेर पडलो तेव्हां माझ्या खिक्यांत पांच रूपये 
होते, जे आज अर्डीच रुपयाच्या मोलाचे आहेत. 
घरन॑ निघतांनाच मी ठरवलं होतं कीं, यांतळी एक 
दिडकीही माघारी आणायची नाहीं. कितीतरी दिवसां- 
नंतर येवढी मोठी रक्कम आज माझ्या हाती. आली 
होती ! तिचा मनसोक्त उपयोग करून व्यायचा, 
दिवसभर मुंबईतून भटकायचं, गोल्डफ्लेकस्‌ सिगारेट 
प्यायची, पाणी-पुरी खायची, एर्वादा झक्कपेकी सिनेमा 
पहायचा, एकूण जिवाची मुंबई करायची व रात्रीं बारा- 
नंतर घरीं परतायर्च-असा विचार करून आणि खांद्या- 
वर रेनकोट टाकून मी बाहेर पडलो, जातां जाता एक 
अघेली हातीं घेऊन ती आंगट्यानें वर उडवीत व 
अलगद झेलीत म्हणालो, ' चंगळ आहे ! 

घराबाहेर पडून मी ' चार वंगल्या"च्या रस्त्यावर 
आलो. हा रस्ता सुमारें २०० यार्डानेतर अंघेरीस 
जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याला मिळतो. “ चार वंगल्या"च्या 
रस्त्याची स्थिति आजकाल भारतासारखी झाली आहे-- 
जो राष्ट्कुलांत आहे आणि तरीही बाहेर आहे- ! 
ही सडक अर्धी अंधेरीनगरपाल्किच्या ताव्यांत आहे 
अन्‌ अर्धी वरसोवा-एस्या-कमेटीच्या ताब्यांत. म्हणून 
कोणीच तिची कदर नाहीं करीत- अन्‌ करत असतील 
तर जद्यी आज भारताची जगाकडून होत आहे ! 

या सडकेच्या दुतर्फा खोलगट जमीन आहे. त्या 
जमानाच्या चिवलांत मोठां रापटा आहेत व तर्सच 
खळगेहि पण आहेत, यांतून भरतीसमयी पाणी 
सांचळेळं असतं. ते खारे पाणी या किनाऱ्यावर पसरून 
थेट इथल्या खोला भूमीत दिसत ।न झाडं-झुडपं 
जलाखालीं बुडतात. पण आतां. यावेळी दर्याचे पाणी 
उतरले होते; उतरत्या रेतीवर लहानसान जलचर द्ष्ास 
पडत होते. त्यांत छोटेमोठे जंतु, किडे, खेकडे व अत 
समुद्री प्राणी होते. ते रेंगाळत होते, बाहर येत होते 


सरगम या हिंदी मासिकांत सुप्रासदठ्ठ, हिंद 


चाळत, फिरत वा सरपटत होते. एक पोरगा चिखलांत 
उभा राहून खेंकडे धरीत होता. मी शीळ घालून 
त्याला म्हणालो, “ काय हरदास, मुंबई भटकायला 
येतोस का १ 


तो म्हणाला, “ माझं नांव हरदास नाहीं. भाऊकर 
आहे. मी तर खेकडे धरतोयू वघतायू ना ! मी कसला 
फिरायला जाऊं दाकतो ? दिवसभर इथं पाण्यांत उभ 
राहून खेकडे धरणार, संध्याकाळीं वाजारांत नेऊन 
विकणार व मग घरच्यासासाठीं मीठ-मिरची आणणार 
नी मग जेवून तणावून देणार. माझ्या नश्रिबांत कुठली 
आली सफर-- १ डफर आयुष्य अन्‌ खेंकडें तेवढे 
आहेत! ” 

“ हरदास. . .नाहीं भाऊकर, दिवसांत किती खेकडे 
पकडतोस १ ” 

८ सहा, सात - फारतर दहा - वारा, * भाऊकर 
उत्तरला. त्यानें वार्या जाळ्यांत “ बाम ? माद्याचे 
तुकडे नीट वांधळे व मोठ्या कौडल्यानें ते फिरवून 
झाडावरून पाण्याच्या खोळ डबक्यांत ते फेकले. जाळं 
पाण्यांत बुडाले. परंतु तुर्वट वस्च तरूं लागले. त्याकडे 
बोट करीत मी म्हटळेंः “* एवढाळे काकेचे तुकड तू 
कोटन आणतोस ?.' भाऊकर मोठ्याने हंसून म्हणाला 

हे कॉरकचे नाहींत. कॉर्क तर फार महाग आहे 
येदनाच्या झाडापासनं आम्ही हे करतों. हें लाकूड 
कॉरकसारखेच असतं. किंवा त्याहून जादा ब्रेस. ” असं 
म्हणून हलकेंच त्यानं तें जाळे आपल्याकडे ओढून, मग 
झटक्यानं वर खेचलं. पण खैकडाही फार बिलंदर होता, तो 
चट्दिश्लीं उडाला व पाण्यांत जाऊन पडला, “ साला 
पळाळा' भाऊकर उसनं हंसून म्हणाला. मी हंसत 
म्हणालो-'हो, पहा तर कसा बदमाष आहे ! पटदिशीं 
जाळ्यांतनं सटकला, ' भाऊकर त्यावर म्हणालाः ' फार 


दी लेखक कृण्णचंद्र यांची ही कथा आली होतीं. तिचा हा 


अनुवाद लेखकांच्या ब संपादकांच्या अनुमतीने केला आहे-- अठ? 


अनुक्रमणिका 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह टा 
यव, 


» नवभारत 
क्त ५ ७५ 
(३॥ 


नौ »3५ 
०८“ अमृतमहोत्सवी /->२७ 


र्क स 
श् कळता. औक 


ही क. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


सचपळ असतात लेकाचे. आठ हातपाय असतात ना 
बेट्यांना ! | 

मी घाबरून विचारलं. ' आठ हातपाय असतात? ? 

माझ्याबद्दल संशय घेत भाऊकरने विचारलें “ तुम्ही 
ख्ैकडा नाहीं पाहिला १ ? 

मी नकाराथीं मान हलविली तेव्हां त्याने आपलें 
जाळें जमिनीवर ठेविलें व काठी. चिखलांत खौोवली, 


मग पिशवींतून एक खेकडा काढून हांसत म्हणाला : 


£ हा पहा, हे याला आठ हातपाय आहेत. हे फार 
धारदार असतात. यांनींच ब्रेटे शिकार करतात ! ” 
त्याने चाकूच्या टोकाने खेंकड्याच्या नांगीवर मारले, 
लगेच खेकड्याचे पाय उकलले गेले, आता ते पक्‍क्‍या 
दोऱ्याने बांधल्यामुळे कुचकामी बनले होते. 

मी म्हटलं, “ केवढ्यांत जाईल हा खेकडा १ ” 
तो म्हणाला, “ ४ आण्यांत. 

“ आज किती खेंकडे 'धरलस तू ? 

“< आत्ता तरी हा पाहिलाच आहे. अजून मिळतील. ”? 

मी त्याच्या हातावर एक चवली दिली. तो म्हणाला, 
£ चार आण्याचा आहे हा. ' मी उत्तरलो : “ मला 
खेकडा नकोय. तक्लीच दिली तुला चवली चहा- 
पाण्यासाठी, तूं आज मला ब्रर्‍याच गोष्टांचे ज्ञान दिलंस, 
आतां आणखी फक्त एक गोष्ट सांग १ ” त्यानं 
उभं राहून जाळं पुन्हा पाण्यांत टाकळ व बोलला : 
“ विचारा की- ' - तो पाठमोरा उभा होता. मी 
विचारलं, * समज तुला अकस्मात्‌ खूप रुपये मिळाले 
तर तूं काय करशील ? ? 

एक गिरकी घेऊन तो माझ्याकडे वळला व निमिपा- 
धांत म्हणाला, “ या घाण चिखलांत काम करून 
माझ्या तळपायांना ज्या जखमा झाल्या आहेत त्यांना 
आधीं दवापाणी करीन. आणि. . . ” 

“ आणि काय? ” 

“ आणि मग लगीन करीन. ” त्याने जाळं बाहेर 
काढले, या खेपेस एकही खेकडा नव्हता त्यांत. पण 
एक बारीक चमकती मासोळी आली, ती हातीं घेऊन 
त्यान क्षण तिच्याकडे पाहिळें व मग परत तिला 
पाण्यांत सोडून दिळें अन्‌ ती पाण्यांत चपळाईने तरत 
असतां तिच्याकडे बघत बसला, ती इवलीक्षी चैदेरी 
मासोळी-त्याच्या जीवनाचे सोनेरी स्वमन- भुरकन्‌ पोहत 


कुठें अहदय झाली ! भाऊकरने 
कुठ अहइ्य झाल . भाऊकरने मस्तक वर करून गग- 


१६ 


अनुक्रमणिका 


नांत धांवणाऱ्या मेघाकडे बघितळें व एक दीघ निःश्वास 
सोडून तो म्हणाला- “ पण माझं लगीन नाहीं 
व्हायचे.” 
मी म्हटलं- त; 
आलंय १... ” 
तो म्हणाला, “ हें स्वातंत्रय तर आभाळांत धांव- 
णाऱ्या त्या ढगाप्रमाणे आहे. मळा तर असली आझादी 
हवीय्‌ जी माझ्या मुठींत येईल, या खेंकड्यासारी ! 
त्याचक्षणी मळा वाटलं कीं, कावसजी जहांगिर 
हॉलमध्ये भाऊकर्चें व्याख्यान ठेवावें ब त्याला सारे 
बडे नेते बोलावून त्यांना विचारावं, “ सांगा, जनतेला 
या स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ ससजलाय कोौं नाहीं ? ! 
: चार वंगल्या ? च्या फाट्यापार्शी बराच वेळ मी 
ठाकला. पण वरसोवाहून येणाऱ्या बसेस अद्या 
विकार भरून येत होत्या, जणूं बंद डब्यांवून मासळी 
भरलेली असावी | विचार केला आधीं वरसोवास जाऊन 
तिथनं अंधेरीला जावं, मग वरसोवार्‍ची बस 'धरली. तिथे 
स्टँडवर एक पान खाळं व बसमध्ये जाऊन वसो, बस 
तितक्‍यांत निघाळीच, ३|| आणे तिकिटासाठी दिले. 
कंडक्टरने मजकडे त्रघून स्मितहास्य केलें, पुन्हां एक- 
वार तो हांसला, मी प्रत्युत्तरात्मक हास्य करणार तोंच 
त्याने एक आण्याचें तिकिट माझ्यापुढें केळे, विस्मित 
होत मी एकदां तिकिटाकडे पाहून परत त्याच्याकडे 
बघितले, तो परत एकदा हसला. पण या हुसण्यांत 
ब्रीच ब्रेचेनी होती, फिकीर होती. जणूंतं स्मित म्हणत 
होतें: “मी व्रेइमान नाहीं आहे, गरीब आहे, राऊंदिवस 
कष्ट करतो. आपलं सारे घर सांभाळतों . . . तरी पण 
संभाळतों कसळे म्हणा ! कधीं कपडे नाहींत तर कधी 
राशन नाहीं. ना कधीं औषधाला पैसा! पगार तोच 
आहे. वरसोवाची महागाई दसपट वाढलीयू नी त्याच 
प्रमाणांत कंपनीचा नफा वाढलाय. वस्तूंचे भावही वाढ- 
ढत; परंतु माझे मात्र वेतन तेंच आहे. ह्यांत माज्ञे 
चहा-सिग्रेरचेहि पैसे नाहीं निघत ! सकाळपासनं रात्रीं- 
पर्यत वसमध्ये उभा असतों अन्‌ छताला धरून आणा, 
दोन आणे; साडेतान आण्यांचीं तिकिटे फाडतो, हीं 
अंधेरी; ही वरदेवाडी हा शेरूम्हिला; हा चार वंगला 
आहे. हे वरसोवा आहे. ही अश्शी माझ्या जीवनाची 
भमता आहे. एक घण्टा 'ठेरो*-दोन घण्टा ' चलो! ? 
तिकिटे फाडायची; ये, जा पुन्हा ये नि पुन्हा जा. . 


कां ? आतां तर स्वातंत्र्य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि सा. 
/ र र त्रे 
५ क ळुम्च्यत > 
४.३८ ९ 
१ 'नवभारत चेत 
क्रो ७८ न >१५ 
न्ट्< अमृतमहोत्सवी > 
२. व ४4 
र्श्ट क त 
) अ ७ 
क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पांच रुपयांतीऴ स्वात्तंत्र्य ! 


जमीन कशी आहे १ निळें आकाश कर्से आहे १ लाटां- 
वर शुभ्र प्रतिबिंब कसळें झळकते ? गोऱ्या अंगाची 
माणसं कशाप्रकारे सागर-किनारीं पहुडतात ? काळ्या 
बटा कक्या रीतीनें वाळूवर विखुरतात १. . . हें पिकानिकू- 
कॉटेजांत जाणारे खुद्यालचेंडू जाणतात. आम्ही तर त्या 
कॅटिजवरून पुढे जाणारे. ज्यांच्या आयुष्यांत ना पिकनिक 
आहे ना केंटेज ! आतां आपण हे २॥ आणे सोडलेत 
तर मी चहा, सिगॉरेट पिईन, पान खाईन, नाहीं- 
तर. . .”---आतां त्या कंडक्टरचे स्मित त्याच्या ओठांत 
ओढले जाऊन तिथे एक विषादाची छटा उमटली 
होती. कपाळावर स्वेदमालिका सांकळल्या होत्या, त्याची 
खिन्नता घालविण्यासाठी मी चटकन्‌ हसलो. अन्‌ मग 
त्याच्या हांसण्यांत अशी छटा विलसून दिसली जज्ली 
पावसांत उन्हाची तिरीप चमकावी ! त्यांने एक समा- 
धानाचा सुस्कारा सोडला व तो पुन्हा तिकिटे फाडू 
लागला. 

अंधेरीला वस थांबली व मी चर्चेगेटचं तिकिट 
काढलं. मुखाला चव यावी म्हणून एक आणखी पान 
घ्रेतलं. दोन गोल्ड-फ्टेक्स्‌ घेतल्या. एक खिद्यांत टाकली 
व दसरी शिलगावली. फर्ट-स्टॉलवर ताजे छान आंब्रे 
होते. मी एक जोराचा झुरका त्या आंब्यांवर सोडला व थड 
झ्ञासांत जाऊन वसली. दोजारच्या उतारूच्या हातांतलें 
वर्तमानपत्र घ्रेऊन पाह लागलो, त्या वृत्तपत्राच्या प्रत्येक 
पृष्ठावर , प्रत्येक स्तैभांत कुठली तरी लाळ फोज , लाल 
देश व कोठल्यातरी लाल धोक्याची माहिती होती. मनांत 
म्हटलें “ हीं भांडवलदारी वृत्तप्नंच सवीत जास्त कम्यु- 
निझमचा प्रचार करतात |! ” तोंच एका धष्टपुष्ट, 
सांवळ्या वर्णाच्या इसमानं मजपाद्यीं येऊन विचारलें, 
“का हो, द्ांघायनंतर हे लाळ सैन्य कुठे निघालंय ? 
हा पेपर काय म्हणतोयू १- 

मी जोरांत म्हटलें: “ कां ? तूं कुणी लालबावटे- 
वाला दिसतोयस ? कु 

1 उत्तरला--“ मी मजूर आहे. ” मी 1 
“ तूं हिंदस्थानांत राहतोस मग चीनच्या लाठ फोजेश्ी 
तुझा काय संबंध १ ” 

तो म्हणाळा “ मी यासाठीं विचारता, कारण मा 
मज़र आहे. ” 

मी गंभीरपणे म्हणालों-- “ तर एक शांघायनतर 
लाळ सेना फुचोळा पोचली आहे ” नि मग त्याच्या 


अनुक्रमणिका 


हातावर टाळी देत म्हणालो, ' चंगळ आहे ! 

“ याचा अर्थ काय ? ” -- त्यांने विचारलें. 

: ब्राबा, अर्थ कांहीं नाहीं. इतकाच कीं, मी फार 
खूप्र आहे आज 

तो म्हणाला, “ हा कसला आडमागे £ मी खुषींत 
आलों कीं सरळ ओरडतो--*“लाल बावटे की जय !?” 

मी हसलो व तोही मग माझ्या खांद्यावर जोरानें 
हात मार्रीत म्हणाला, “ बिडी तरी पाजा. ” 

सिगारेटची राख झाडीत मी त्याला एक सिगारेट 
दिली, त्याला फार आनंद झाला. तो म्हणाला, “ तुम्ही 
फार सजन दिसतां. तुमच्याद्यी आपलं छान जमेल. 
सांगा, या मुंबईत काय करतां १--” 

मी म्हटलं, “ मी आहे लेखक. ” 

“: तर मग तुमची स्थिति फार वाईट असेल १ ” 

“: ती कशी काय ?” 

“: कारण भाकर पुरेशी मिळत नाहीं तोंवर पुस्तक 
कोण वाचणार ? तुम्ही कुठें मजूरी कां नाहीं करीत ? ” 

“ ही पण मज्रीच आहे. ” 

“ मजूरींचा माझा अथे असा कां, मी मेट्रिक पास 
असून बौत्रे संट्रलवर हमाली करतो, बोजे उचलतो, 
मेहनत करतों व दुसर्‍या कामगारांत जाग्रत करतां. 
हे माझ्या हातावरंचे धडे पाहिलेत ? - पोटरीवरचे त्रण 
दिसतात हे. ..” पायजमा वर करीत व ते त्रण दाख- 
वीत तो म्हणाला, “ ट्रेड युनिअनच्या लढाईतले हे 
घाव! ” 

मी म्हटलं, “ हो , फार मजवूत दिसतोस ! ” 

तो म्हणाला “ आता तर कांहींच नाहीं. पूर्वी फार 
तगडा होतों. ठोकरा खात खात आंतून पार पोखरून 
गेलेय . डॉक्टर म्हणतोय्‌ : “ दूर प्या व बदाम खा, 
सहा महिने पर्येत. ! आतां त्या बेस्याल्ा कोणी सांगावं 
कीं, हा भांडवलदारांचा समाज आहि. वांत दूध नि 
बदाम 'धनिकांच्या वांस्यालाच येतात. आमच्या कपाळी 
तर उपासमार आहे, वरेकारी आहे नि अज्ञानांत राह्य- 
यचे आहे ! अन्‌ डोक्यावर राष्ट्रीय सरकार आहे. ” 

मी म्हटळं, “ आपल्या सरारविरुद्ध मी एक 
दाव्दही ऐके नाहीं इच्छीतः” तो उद्गारला. “ जुजुत्सुचा 
असा एक फटका देईन कीं सारी गुर्मी जिरेळ ! ” 


तूं जुजुत्सू जाणतोस (- 
“ हो. मी पूर्वी फोजेत होता ॥शिपाई, मल्मया-ज्रमात 


३७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


«र्ट 


कि णत 
82 क्ल 


ह ४» नवभारत 
८२५८ 


७५ 
ही: अमृतमहोत्सवी >२० 
7 ७ 


त 


कद 


00000: 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


फॅसिस्टांविरुद्ध लढलोंय, पण युद्ध संपळं व मी बेकार 
झालों. म्हणून माझ्या मतें अजून युद्ध संपलेळें नाहीं. 
मी अजून फोसेस्टांविरुद्ध लढतो आहे. त्यासाठीं जुजुत्सू 
जाणणं जरूरीचं आहे. ” 

त्यांने वळून माझ्याकडे पाहिले. मी त्वारेत तोंड 
फिरवून वसलो तोंच गाडीही निघाली. नाहींतर जुजुत्सूचा 
त्याचा डाब मला कोणत्या पथावर नेता. . . ! 

चच्चगेटला पोंचताच मी ी हॉनवी रोडवरील 
दुकानांच्या सजवलेल्या कांचेच्या शो-केसेसकडे 

पहात निघालो. मी आज खूप श्रीमंत होतो. चार रूपये 
नी कांहीं पैसे खरिद्यांत होते. अन्‌ दुकानं सुंदर वस्तंनीं 
नटलीं होतीं. ५: आज तर आपण सारी मुंबई विकत 
घेवू ! ? - मनांत विचार चमकून गेला. 

हें एक घड्याळाचं दुकान आहे. इथं एक सिन्धी 

निर्वासिताचं दुकान आहे कापडाचं. परदेशी रेशमी 
गाटूस्‌ बिलोरी कांचांच्या आलमार्‍्यांतन झगमगत 
किंमती होत्या रु. २२ १६. .. बाराच्याखालीं 
एकही नव्हता, मो आज धनवान्‌ असूनहि एखादा 
शट खरीदूं दाकत नव्हतो 

पुढे व्हाइट वे लेडलॉंच्या कांचेरी भींतींतून नाजुक 
स्रिया तलम उंची फ्रॉक घातलेल्या दिसत होत्या 
आजकाल धनिकललनाही जीवनाकडून मृत्यूकडे 
नेंघाल्या आहेत. पुतळ्यागत त्यांच्यांत कृत्रिमता आहे 
उुंगार असतो तेव्हां कोणतीच हरकत नसते. हरकत नसते 
तेथे जीवन नसतें. जेव्हां जीवन नसतें तेव्हां दर्गीधि 
येते, जी इव्हीनिंग-इन-पौरसही छपव शकत नाहीं 
जिर्थे पॉरेस छपवूं दाकत नाहीं, तर इथें काय चाल- 
णार !-जिथे परकीय साम्राज्याबरोबरच स्वराज्याचं 
प्रेतही सडत पडलं आहे ! 


शोभिवंत दुकानांतून रेशमी वस्त्र होती गाटॅस्‌ 


पाटलाणी, घड्याळं, बूट्स, पेन्स, ब्लेस , चिनी 
प्लेट्स्‌ , वरसाती रेनकोट, गार्लींचे व गुलदान होते 
पुष्पपात्न होती पण फुलं नव्हतीं. नांगर नव्हते. फावडे 
ट्रक्टर, क्रासब्रार, रेच वा स्पिडळ नव्हते हॉनंब्री- 
रोडवर धान्य नाहीं मिळत, फुलं मिळत नाहींत, मुलांचचीं 
पुस्तकं मिळत नाहींत, कामाची यंत्रं मिळत नाहींत 
कोणताच कामाचा वस्तु नाहां [मळत इथं ! 

मी ४ रुपये घेऊन आले होतों. पण येथे सर्व उंची 
डाग होते. जितके उंची डाग तितकें उंची 


-14 


अनुक्रमणिका 


दाम नी तेतकेंच उंची काम आणि तितकीच 
भयानक गरिवी, गखिीचा विचार येतांच आठवळं 
का सकाळपासून नुसताच भटकतांय, कांहीं खाळं 
देखील नाही. मग एका मद्रासी हॉटेलांत गेलें, 
इथे चांगले नि स्वस्त पदार्थ मिळतात. ९ आण्यांत 
दहीवडे, मसाला-डोसा व म्हेसूरपाक खाऊन वर एक 
गोडसे मद्रासी पान चघळायला मिळालं. ते खात मी 
संतोषाचा-तृत्तीचा ढेकर दिला, मग हॉनंत्री रोडवरून 
हिंडत बोर्रबंदरकडे निघालो. बोरीबंदर हें मुंबईतलं 
एक छानसं स्थळ आहे. याच्या एका बाजूस चिनेसा- 
हॉल आहे, दुसरीकडे स्टेशन आहे व तिसरीकडे 
लष्करी कोटं आहे. मध्यभागीं पुढाऱ्यांचे पुतळे आहेत 
चित्रगृहामागें मोठं मेदान आहे, जिथे इंग्रजी राज्यांत 
पोलसिपरेड चाळे, अलीकडे इथे खार्दाचं प्रदर्शन 
असतं. 
खाण आटापल कां मी विसावा घेतों. म्हणन 
मी या पटांगणांत येऊन पडलो माइया डोक्यावर 
युल्माहाराच एक रोपटं होतं, ज्यांवर तांबडी फुलं 
फुलला हांती. वरक्षाच्या फांदीवर लाळ पंखाच्या कांहीं 
मण्या चिवविवत होत्या. एक गुर्जर तरुणी ग 
तावूस फुलाची साडी नेसून चालली होती. सिनेमाच्या 
1भतावर लाल अक्षरांत लिहिलं होत-“1२८त 8] 12- 
४01 उग रेटत य०्प88 | श्या लाल संकटांत 
झोपायची माझीच हिम्मत होती । किती वेळ मी 
झोपलो होतों पत्ता नाही, पण मग एकदम दचकन 
उठलो, कुणीतरी माझ्या कमरेंत जोरकस लाथ मारली 
होती. पाहिलं , तों एक पहारकरी तिथे उभा. मी त्यास 
म्हटलें, “ काय आहे १” तो उत्तरला . € इथे तुम्ही 
झापू नाहीं रकत का नाहां हाकत १” % मी 
सागता. . , दाकत नाहीं.” मी त्याच्या हातावर आठ 
आण ठेवले व विचारलें , “आता राकतों का? "त्यानें 
'आधला खांत टाकून उत्तर दिलें “आता शाकतां ! * 
तुझे कितीपयत इथं काम आहे ? ” 
अजून दोन घण्टे- 


मी बोललो , “ हे वघ मां 
झाडाखाली बसून पहारा कर, नि बध , दुसरा कणी 


पहारदार न सतावो ! दोन तासांनी मला उठव 
आणखा एक अघेली मी देइन, समजलं ? /” 
तो म्हणाला, ' हो 


तास झापतां तूंया 


ता पहारा देत उभा राहिला व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बत व 
का 


४» नवभारत 
कद ५ ७५ नौ ३६ 
न्ट« तः अमृतमहोत्सवी /->२७ 


कू 
श्र १: बक: र 


अ. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


पांच रुपयांतीळ स्वातंत्र्य ! 


मी झोपी गेले, २ तासांनी त्यानें मला उठवलें व 
म्हणाला, “ चला उठा, माझी डूटी संपली, 
आतां दुसरा राखणदार येईल. ” 


मी त्याला दुसरी अधेली दिळी व म्हणालो, 


“ शाबास, तूं हें फार छान केलंस, मला विश्रांति घेवूं 


दिलीस, नाहींतर माझं डोकं दुखतं. वरं, तूं आतां 
इथून घरीं जाणार ? ”' तो म्हणाला- अर्थात्‌ | ! 

“ तुळा मुलं किती आहेत ? ” - 

£ दोन. एक मुलगा आहे शाळकरी, एंक दोन 
वषाची मुलगी आहे. तिच्यासाठी मी आतां विलायती 
दुधाचा डब्रा घेऊन जाईन. ” 

मी म्हटलं, “ तुझ्या पगारांतून गुजराण होत नाहीं 
तुझी शै 22 

तो राखणदार बोलला, '“ गुजराण होती तर मला 
काय वेड लागलंय इथं तुम्हाला पहारा द्यायला ! ” 
आणि निरादा मनानें निघून गेला 

-- आणि मी मेट्रो सिनेमाकडे निघालो. इकडे 
कघुतर'वान्यांप्रमाणे निवासितांसाठीं लांकडाचीं छोटीं- 
छोटीं दुकानं लावली आहेत. या दुकानांतून बहुतेक 
पुराणा माल मिळतोः जुने जोडे, जुनीं यंत्रे, जुने कपडे 
निर्वासितांसारखेच विस्कटळेळे, उसवलेले ! दोनतीन 
सिंध्यांचीं हॉटेळं पण आहेत, ज्यांत चहा, बटाटेकाप, 
पापड, भजी मिळतात. मी एका हॉटेलांत आम्लेट 
ख्ाळे, दोन आण्याचे बटाटेकाप घेतले, मग दोन 
आण्यांचीं भजीं व पापडी घेतली, एक कप वहा 
घेतला, मैदानांत झोपल्याने केंस विस्कटले होते, 
म्हणून दोन आण्याचा एंक कंगवा घेतला, तो डोक्यां- 
तनं फिरवतो तो. आवाज आला--- 

“ ये बेटा, खाना खा ! ” 

मी निरखून पाहिलं. ती एक पंजात्री वृद्धा होती 
सफेत केंस, चंयेवर सुरुत्या- ऊन, पावसाळा, कष्ट 
व विषादाच्या छटा होत्या, ओढणी मळलेली होती 
पण मुद्रेवर खेदकारी आकषक स्मित होतं, ती इथं 
एक बारिकसं दुकान लावून बसली हाता एकीकडे 
तवा ठेवला होता; परात होती, चिमटा होता, चूळ 
होती अन्‌ एका पातेल्यांत कालवण हात आटा 
मळून ठेवलेला होता. चपात्या उतरवून दोन मुद्रयाफरांना 
ती वाढीत होती. मी थांबली, तं बघून तिनं मळकीा 
ओढणी माथ्यावर सरकवली व हैसून म्हणाठी : “ ये 


अनुक्रमणिका 


बेटा, खा रोटी, पंजाबी दिसतोस ? ” 

छपरांत शिरत मी म्हणालो, “ मॉ, कशाला करतां 
हेकाम?” 

ती बोलली, “ नाहींतर काय करूं ? मला तर हेंच 
काम येतंय. आयुष्यभर घरच्या लोकांसाठी मी सेंपाकच 
करीत आलेय. आतां आपल्या भटकत्या गोरगरीब्र 
लोकांसाठी खाना बनवते आहे. ” 
ती म्हातारी जालंदरची होती. तिची आपली राम- 
कहाणी चालल होती. इतक्यांत आणखी एक गिऱ्हाईक 
आलं व म्हणालं, “ अम्मा, चवलीचं कालवण नि दोन 
चवपात्या दे. ” 

क का मीही कोंपऱ्यांत बसून जेवू लागलो, 
सायुतीचं कालवण व गरमागरम चपात्या. मजा आली 
खूप, मी म्हटलं, “ अम्मा इथें एक खानावळ लावा.” 

ती उत्तरी: *“ त्याला फार मेहनत पडते, बेटा. 
माझ्या हातापायांत तेवढी ताकर॒ आंता उरली नाहीं. ” 
ती मग मुकाट्याने चुलीवर चपात्या भाजू लागली. 
तिच्या सुरकतलेल्या चर्येवर एक विचित्र प्रकारचं स्मित 
झळकळं. लगेच ती रडूं लागली. तिच्या डोळ्या- 
वाटें अश्रू गळूं ठागळे नि तव्यावर पडून सुकूं लागले, 
आंसवांत भाजलेल्या चपात्या मेट्रो सिनेमासमार फक्त 
दोन आण्यांत मिळतात! मनांत आलं कां, * एखांदे 
दिवशीं आशियाचे सर्वश्रेष्ठ पुढारी पोडेत नेहरूंना 
इथे मोजनाचें निमंत्रण द्यावे--! ' 

मेट्रो सिनेमाच्या वाहेर असे तळपते चेहरे होते, 
असे भडक पोषाख होते नि अद्या झगमगत्या विद्य 
छता होत्या ! विल्यम पॉवेळ अर्थवस्त्रांकित तरुणींनी 
घेरळा गेला होता, सुंदर वेषभूष्रेतील महिलांना रंगीत 
मोटारीतून पुरुष्र मोठ्या अदबीने उतरवून घेत होते. 
नजरेत ती भूक होती, ती धर्मेंड होती, ती क्रूरता 
होती जी जणूं आक्रोश्मून सांगत होती कीं, “ या भिंती- 
वरील स्त्रिया जर जिवंत होऊन इथें फ्रेम्समधून खालीं 
उतरल्या तर हे पुरूष मेटोसमोर, साऱ्या लोकांसमक्ष 
त्यांची लाज घेतील ”, अन्‌ ही एंटरटेन्मेंट हिंदी 
चित्रपटांतूनही घुसली आहे---डेलरसारप्त्ी, 

साम्राज्य-जीवनाच्या अंगप्रत्यंगांत व्यमिचाराचें 
समर्थन आहे. सत्य, सैंदर्य, छुचिता, ज्रांति, शील, 
सदन, ग्रंथ, पुष्प, विसांबा या सवे वस्तूंना साम्राज्यवाद नमन 
करून त्यांच्याशीं व्यभिचार करतो आणि मग त्याला 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ही धू डं (र 


फत्ते, 


» नवभारत ४६ णी 
कद ५ ७५ घे > 
न्(् अमृतमहोत्सवी >२० 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कमीजास्त भावांत बाजारांत विकतो. 

वस्तूला शील नाहीं, तिला मोल आहे , जें नित्य 
चढतं, उतरतं | कधीं चलनवाढ तर कधीं चलनतूट, 
अखेर सदा युद्ध आहे. शान्तीशीं एक प्रकास्चा व्यमि- 
चारच तो ! 

-अजून खेळ सुरूं व्हायला दीड तास होता. परंतु 
साडेदहा आण्याच्या तिकिटासाठी लांब 'क्‍्यू ? लागले- 
त्य. होता. मी पण त्यांत जाऊन उभा राहिलों. 
माझ्यामांगेच एक दुबळी, सडपातळ, काळी मुलगी 
उभी राहिली, फूलदार छिटाचा तंग फ्रॉक ती ल्याली 
होती. तो फ्रॉक वरती तंग अन्‌ खाली घेरेदार होता. 
तिनें मध्यभागीं एक पट्टा बांधला होता, त्यामुळें तिच्या 
देहाचे दोन भाग बनले होते. उनाडांनीं याचं नांव 
: सौंदर्य ? ठेवळं आहे. त्यामुळें चालतांना खालचा 
भाग खालीं व वस्चा भाग वर होतोसें वाटतें. छाती 
फाजील वर काढलेली असते. तोंडावर तर इतक्या प्रका- 
रची रंगोटी असते. . . ! याला समाज सुंदरता म्हणतो ! 
अश्यापैकीच एक स्त्री होती ती. आमच्या नजरा 
एकमेकांच्या नजरेस भिडल्या. मग ती हंसली व मलाही 
हुंसावंच लागलं. . . 

हळूंच आही बोलायला सुरवात केली, आमचं बरंच 
बोलणं चाललं होतं. तों कुणीसं म्हणालं, “ पोरगी तरी 
क्य आहे, काळी दुस्स ! ” दुसरा त्यावर म्हणाला, 

* पण पोरगी तर आहे ! ” - डायना उद्गारली, 
“ 5७17188 ! ”- आम्ही मग चहाला गेले. डायना 
म्हणाली, 'मी एक बटाटेकापाची पुडी घरीं न्यायला 
घेते, ' दोन आणे त्याचे दिले. पुन्हा ती बोली: मला 
* केसांना लावायला प्रत्येक रंगाची एक छीप हवीय. ? 
चार आणे ते दिळे. ती परत कांहीं ब्रोळण्यापूर्वींच मी 
म्हणालो, 'चला लोकर, उशीर झाल्यास मागन तिकिट 
नाहीं मिळायचं? तिकिटं घेऊन आम्ही आंत गेलो. सिनेमा 


चाळूं असतां तिनं माझ्याशी अक्षी सलगी केली जणूं 


मी तिचा सोदाच करतो आहे. वास्तविक तसं कांहींच 
नव्हतं. माझ्याकडे बघून ती दोनर्तानदां हसली; दोनतीन 
वेळां तिने मळा नाजुक चिमटे काढले, पिक्चर सुटल्या- 
वर ती म्हणाली, “ कुठें जायचं आपण आतां ? -_'? 
मी उत्तरलोः “ कुठें नाहीं. दोघंही आपापल्या घरीं 
जाऊं, ” ती उदासपणें मजकडे पाहूं लागली. मी विचा- 
रळं, “ तुमचं घर कुठें आहे ? ” ती म्हणाली: ' कुला- 


(-1> 


अनुक्रमणिका 


व्यांस -मी म्हटलं; “ चला तुम्हाला क्रॉसिंगवर नेऊन 
सोडतो , 0) 

आम्ही एका विचित्र मनःस्थतींत बसस्टेपपाशीं 
आलों, तिथल्या दिव्याच्या खांबाला टेकून उभे राहिलों. 
पावसाची झिमाझिमही तेवढ्यांत सुरू झाली. अन्‌ 
मान्सूनचे माती तिच्या कुरळ्या कुंतलांवरून ठिवकूं 
लागले, गालांवर ओघळूं लागले. त्यांतच तिचे आंसूहि 
मिळाले होते कीं काय कोण जाणे ! आता पर्जन्याचा जोर 
मात्र वाढत होता आणि वरच्या वल्बमधे जमलेले 
पाणी खालीं निचरत होतें-- एकाएकीं मळा असं वाटलं 
कीं-धुआंधार अश्या त्या जलघारांनीं तिची कुरूपता पार 
धुवून काढली आहे | तिचा कृण्ण कचपादा चमकला, ती 
माझ्या खांद्याला मिडली होती, तिची उदास चया सुंदर 
दिसत होती, तिच्या ओल्या वटांमधून एक वेगळाच 
सुगंध दरवळत होता ! मी हलकेंच पुटपुटलो- “गुडू 
बाय; डायना. ”? 


ती बोलली, “ तुम्ही मजवर प्रेम नाहीं करणार १ ? 

मी तिल्ा कांहीं उत्तर दिलं नाहीं पण मनांत म्हटलं, 
“ नाहीं करूं दाकणार प्रेम. तू आतां घरीं जाशील 
कुलाब्याला , आपल्या आईंपा्ी , भावापाशीं ! तुझ्य़ा 
जीवनांत येणाऱ्या खऱ्या प्रीतीची प्रतीक्षा करशील, ती 
प्रीति अवश्य येईल, अशी शोधून, परपुरुषासह भटकून 
ती येणार नाहीं, तें प्रेम , कष्ट व मेहनत करून 
लाभते. जिथून तें प्रेम येतं तिथूनच सोंदर्य येत. अन्‌ 
मग कुणी श्रमणारा डी सूझा अगर डी सिल्हा तुझ्याशी 
विवाहबद्ध होईल. नंतर तूं स्वतःचा सुरेग्वसा संसार 
थाटशीळ आणि मग तुझ्या ध्यानीं येईल कीं, प्रेम 
ममतेसाठीं असतं. ममता यास्तव असते का मूल 
असावं; मूल यासाठी हवं असतं कीं मानवानं पुढं जावे 
व जगांत एक नवं सोंदर्य, एक नवीन जीवन निर्माण 
व्हावं- ” 

मी तिच्या मस्तकाचं चुंबन घेऊन म्हणालो, “ जा 
आतां, डायना. ” तिच्या डोळ्यांत पाणी आलं मी 
न सांगितलेलं कांहीं तिला कळलं; कांहीं नाहीं कळळे 
पण ती स्त्री असल्यानें बरंचसं समजली. 
प्रेमाने हात दाबला, मी म्हटलें, “ 
तेव्हां या रात्रीची स्मृति म्हणून त्याचं नांव ठेव-कृष्ण- 
चेद्र. ” चालतां चालतां ती हसली व म्हणाली, “ छे ! 
त्याचं नांव तर मी विल्यम पोवेळ ठेवीन, किती देखणा 


तिनें माझा 
तुळा मूळ होईल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


६३. ७ 
५ १ र त्र 
“र 7 ० क 
र नवभारत भै 
क्यो ७५ 'चो>** 
न्ट< अमृतमहोत्सवी > 
॥> ६. वर्ष 3 
1) देतात, त 
|.) ४ 1 
कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पांच रुपयांतीळ स्वातंत्र्य ! 


पुरूष आहे तो. ” अन्‌ मग आम्हीं आपापला माग 
धरला. 
भघेरीला उतरून पार्यींच निघालो, सवेत्र सामसूम 
होती. मंदिरापाशी कोणी आडवून म्हणालं, 
“ असेल तें टाक नाहींतर जीव घेतो-- ” 
“ एक सिगारेट व अर्धा आणा मिळून दीड आणा 
निघेळ- ” मी म्हणालो. । 
त्यानें * खोटं ? म्हणून माझे सख्िसे तपासळे पण 
कांहींच न मिळाल्याने म्हणाला, “ तो रेनकोट द्या. ” 
मी तो दिला. त्याच्या हाती एक सुरा दिसला. मी 
म्हटलं, “ हें काम कां करतोस १ ” -तो उत्तरला, 
“ नाहीं तर काय करूं ? दगडाच्या खाणींत काम 
करतो, परंतु त्यांत निभतं कुठें | तेव्हां असं कथा 
काम मिळेल तें पहातो. ” 
एका बाकावर वसत मी म्हटलं, “ पण दुसरा एक 
रस्ता आहे पहा, तुला पसंत असेल तर | ज्या खाणींत 


३७) 009. ईश" 
दुब माझा सक्रटरा ! 


देव माझा सेक्रेटरी 

रात्रंदिवस खूप खपे 
रोखीं सहीचा मी घनी ! 

मला नच कांहीं खुपे. 
जाणीवेच्या पलीकडे 

चाळे त्याचा कारभार. 
मला नाहीं समजत 

कसे येती करभार ! 
फुटतात नवे नवे 

गुण साऱ्या अवयवीं 
न कळतां माळी बांधी 

कलमें तीं नवी नवी ! 
रोज नवे नवे गुच्छ 

शोभतात मेजावरीं 
नच कळें कोण अक्रा 

वर्षवींत प्रेमसरी ! 
रोज नवीं उपायने 

कोणी तरी 'धाडीतसे 


न. भा, ६ 


अनुक्रमणिका 


तं काम करतोस ती तुझ्या मालकीची झाली तर | 
म्हणजे तुम्हा सगळ्या कामगारांची ? ” 

तो उत्तरला, “ मग तर झक्क होइल फार ! ” 

“तूं कधी तुझ्या सोबत्यांना असं कांहीं कधीं म्हणालास ? 
सारीं कामं तुम्हीच तर करता तिथलीं. डायनामाइट 
उडवतां, फत्तर फोडतां, त्याचे तुकडे लॉर्रांत भरतां. नि 
मेहेनतीचं फळ दुसऱ्याला कां देतां? ” 

सुरा लपवीत तो म्हणाला, “ तुम्ही हें अगदीं नव 
सांगताय, माझ्या सोबत्यांना सांगतो-तुम्ही मला उद्यां 
इथं भेटाल ? ” 

मी होकार दिला तसं माझ्याकडे आदरानं पहात 
त्याने सुरा पाण्यांत फेकला, पाण्यांत हालचाल झाली. 
जणुं एखादी जुनी वस्तु आंत जाऊन नवी वर यावी ! 
मग त्याने माझा पंजा घट्ट दाबला, एक विडी काहून 
चेतवली, रेनकोट मला परत केला व तो स्वतः पावसांत 
मिजत निघून गेला. अन्‌ मीही घराच्या दिदोनं पावलं 
उचललीं. 


वैभवांत ठेवण्याचे 
मला लागें कोणां पिसे १ 
अकारण माया अशीं 
दाखवूनि गुपचुप 
आपलीच होस कोण 
भागविते आपोआप ? 
धनगर-पोर एक का 
बसविला सिंहासनीं 
वैभवांत लोळतांना 
वाटे जरा लाज मनीं ! 
सारे लेंगोटीचे दोस्त 
दुरावतां नाहीं सुख 
हेंचि आतां मला सांगे 
माझे मन अंतमुख ! 
सिंहासन लाथाडूनि 
खेळेन मी त्यांच्या संगे ! 
-किंवा आतां राजपद 
तुळा त्यांना देणें लागे ! र | 
--जनादेन देशपांडे 


४१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१) धू १ ह 2 
ळ्या १» 9 


» नवभारत 
शन ५ ७५ चि 
(34 


नौ व 
० अमृतमहोत्सवी /->२७ 
१ ऊर 
*् १: बक: कफ 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


एक जागतिक महत्त्वाची घटना : 


कोरियांतील युडविराम 


कोरेयांतील युद्ध तूत थांबळें खरे, पण तें तात्पुरतं कीं 
कायमचे या प्रश्नाचा अद्याप निकाल लागावयार्‍चा आहे. 
शास्त्रसंचीच्या करारांतील कलमाप्रमाणे जी राजकीय परि- 
घदू (०111081 ००18181108 ) भरणार आहे 
तिच्यामध्ये काय घडते त्यावर या प्रश्नाचा निकाल 
अवलंबून आहे. पण त्या परिषदेवद्दलच आतांपासून 
भांडणे सुरूं झालीं आहेत, 
भांडणाचे मुद्दे दोन ५: एक परिषदेमध्ये भाग कुणी 
घ्यावा याबद्दल आणि दुसरा परिषदेमध्ये कोणत्या 
गोष्टींचा विचार व्हावा याबद्दल. युद्ध झाळें ते दोन 
पक्षांमध्ये. एक पक्ष दक्षिण कोरिया, युनायटेड स्टेट्स 
ऑफ अमेरिका आदीकरून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सद- 
स्यांचा आणि दुसरा पक्ष उत्तर कोरिया आणि चीन 
यांचा. तेव्हां युद्ध ज्या दोन पक्षांमध्ये झाळें त्यांनीं एकत्र 
वसून तहाच्या वाटाघाटी कराव्या असेंच कुणीहि सक्त: 
दनी म्हणेल, युनायेटेडू स्टेट्स आणि दक्षिण कोरिया 
यांनीं हाच आग्रह 'धरला आणि हिंदुस्थान कोरियामध्यें 
लढले नाहीं म्हणून हिंदुस्थानच्या सभासदत्वालाहि विरोध 
केला. हा विरोध करतांना त्या दोन राष्ट्रांना आपल्या 
नेहमींच्या अनेक मित्रांची गेरमर्जी सहन करावी 
लागली, पण ती गेरमर्जी पतकरूनहि त्यांनीं आपलें 
म्हणणे खरे केलें 
तसेच, अतिपूवैकडील सार्‍या प्रश्नांचा विचार करीत 
न असता ज्या कारणासाठी युद्ध झालें, तेवल्याच कोरे- 
याच्या प्रश्नाचा राजकोय परिपदेने विचार करावा, अस 
अमेरिका व दक्षिण कोरिया यांचे म्हणणें आहे. इतर 
प्रश्नांचा विचार सुरू झाळा कीं परिषदेतील चर्चेला 
अंतच नाहीं आणि कोरियाच्या एकीकरणाचा जो मळ 
सुद्दा तो वषांनुवर्षे तसाच लोंबकळत पंडेळ अशी त्यांना 
धास्ती वाटते, या धास्तात सुळांच तथ्य नाहीं असे 


४२ 


अनुक्रमणिका 


४ 
श्री. ब. भ. कणिक 


म्हणणे कठीण आहे, कारण दास्त्रस॑थीच्या वाटावाटी 
पुर्‍या व्हायला दोन वषाहून अधिक काळ लागला 
शिवाय ९० दिवसांत परिप्रदेचें काम संपळें पाहिजे हा 
जो दाक्षिण कोस्याचा आग्रह तो देखील अगदींच नजरे- 
आड करून चालणार नाहीं. त्यामुळें परिषदेने चर्चे- 
साठीं घ्यावयाचे प्रश्न मर्यादित स्वरूपाचे असावेत ही 
अमेरिकेची विचारसणी अगदींच आडमुठेपणाची आहे 
असे म्हणणें धार्श्यांचें होईल 

या दोन्ही मुद्द्यांच्या वावतींत चीन आणि उत्तर 
कोरेया यांचें म्हणणे वेगळे आहे. आणि तोच विचार 
रद्षियानंहि्‌ संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीमध्ये मांडला होता. 
त्यांचे म्हणणे असे कीं परिषद्‌ गोलमेजपारेषदेच्या 
स्वरूपाची असावी. म्हणजे तिच्यामध्ये युन्यमान 
राष्ट्रांच्या वरोबरीने कांहीं तटस्थ राष्टांचाही समावेत्रा 
व्हावा. अद्या तटस्थ राष्ट्रांमध्ये राशया, हिंटस्थान 
पाकिस्तान, वर्मा व इंडोनेशिया यांना बोलवावे अशी 
चीनची सूचना आहे. तसेंच परिषदेने केवळ कोरिया- 
च्या प्रश्नाचा विचार न करतां पूर्व आशियाम ऱ्य 
उद्भवळेल्या सार्‍या वादग्रस्त प्रश्नांचा विचार करावा 
असाहू त्यांचा आग्रह आहे. चीननें आपल्या या 
छूचना संयुक्त राष्ट्रसेवाकडे पाठविल्या आहेत. त्यांचा 
वचार होऊन राजकोय परिषदेच्या सभासदल्याव 
आणि कादेक्षेत्राब्रद्वळ दोन्ही पक्षांम 
त्याचवेळीं ती परिषद्‌ भरू शकेल 
काम प्रलयश्षपणे केव्हां सुरूं होईल 


ये एकमत होईल 
म्हणून पारिषपदेचे 
कुणीं सांगावे ? 
कवळ तांवरक दृष्ट्या बिचार केला तर अमेरि 
म्हणण बिनतोड वाटतें. युध्यमान राष्ट्रांमध्ये तह घड- 
दन आणावयाचा तर युद्धामध्ये ज्यांनी भाग घेतला 
त्यानाच एकत्र बसून युद्ध ज्या कारणामुळे घडले तें 
कारण दूर करण्याविषयी विज्वारविनिमय केला 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


.... 
५ ५६ 
र्क त्णित्ल> 
ह "नवभारत २ 
भ्ह्न धं ७५८ नौ जै 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


वषे औऊ 
सेवा, “१ 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


र्ट 1 


कोरियांतील युद्धविराम 


पाहेजे हें साधारण रीतीनें खरें आहे. पण कोरेयांताल 
युद्ध हें जरा वेगळ्या स्वस्पाचें युद्ध होतें. या युद्धा- 
मर्ध्ये एक खेळाडू अल्ेरपर्यंत पडद्याव्राहेरे पडला 
नाहीं. मोठ्या हिकमतीनें तो आपलें युद्ध शेवटपर्यंत 
दुसर्‍याच्या मार्फतीने लढत राहिला. कोरियातील युद्धा- 
मध्यें र्गायाचा हात नव्हता असें कोण म्हणे शकेल ? 
तसेंच राशियाच्या संमर्ताखेरीज तहाची त्रोळणीं यशस्वी 
होणें शाक्य आहे का ? अमेरिकेला या गोष्टींची कल्पना 
आहे. म्हणूनच रशियाने परिषदेमध्ये हजर रहावें या 
गोष्टीला तिनें हरकत घेतली नाहीं. फक्त, चीन व 
उत्तर कोरेया यांना हवे असेल तर, एवढीच अट 
घाळून ठेवली. 

कोरियांतील युद्ध हें खरे पाहिळें तर रशिया आणि 
अमोररका यांच्यांमधीळ युद्ध होतें. युद्धामध्ये भरडले 
गेळे कोरियांतील लोक, पण खरें भांडण होतें तें या 
दोन वळाढ्य राष्ट्रांमध्ये. आणि दोघांमध्ये भांडण आहे 
तें केवळ कोरियावद्दल नाहीं. या भांडणाचे मुद्दे अनेक 
आहेत आणि ल्यांच्यांपेकी निदान कांहीं महत्त्वाच्या 
मुद्यांचा उभयपक्षी समाधानकारक असा निकाल 
लागल्याखेरीज हें भांडण मिटणें अगर कमी होणें 
शक्‍य नाहीं. म्हणून केवळ तांत्रिक दृष्टया धिचार करून 
फक्त कोरियाच्या प्रश्नाचाच त्रिचार झाला पाहेजे असा 
आग्रह धरणें योग्य वाटत नाहो. कारण वस्तुस्थिति 
अशी आहे कीं इतर कांहीं संलय़ प्रश्नांचा विचार 
झाल्याखेरीज कोरेयाच्या प्रश्नांचा निकाळ लागणें राक्य 
नाहीं. 

म्हणून कार्यक्षेत्र अगदींच संकुचित केलें तर परिषद्‌ 
कदाचित्‌ भरणार नाहीं आणि भरली तरी यदास्वी 
होणार नाहीं. कार्यक्षेत्राचा विस्तार वाढावितांना तें 
फारच विस्तृत होत नाहीं अशी जरूर काळजी ध्यावी 
लागेळ, तसेच कम्युनिस्टांच्या वावदूकपणालाही आळा 
पडेळ अशी एखादी योजना अ लागेल 
नाहींतर राजकीय परिषदेचे काम वर्षानुवर्ष चालेल 
आणि त्यांतून कांहींच निष्पन्न होणार गाड 
गोष्टी ट्ांत ठेवूनच परिप्रदेचें कायेक्षेत्र वाढविण्या- 
विपयीं विचार झाळा पाहिजे. व्यवहारांत या गो 
साधणे, विशेषतः कम्युनिस्टांशीं वागतांना, कल म 
आहे हें खरें. पण कठीण गोष्टीहि राक्‍य करून दाखावण हेच 
तर मुत्सद्देगिरीचें खरें कार्य आहे. वेगवेगळ्या राष्ट्रांतील 


स॒त्सद्द्यांनी आतां याच गोष्टीकडे लक्ष द्यावयास हवें. 

परिषदेचें कार्यक्षेत्र विस्तृत करावयाचें ठरलें का 
तटस्थ राष्ट्रांनीं हुजर राहणें अवड्य आहे हें कुणालाही 
कवूल करावें लागेल. भांडणारांमध्यें समेट घडवून 
आणावयाचा म्हणजे मध्यस्थी करणारीं कांही मंडळी 
हवीच. जगामध्ये खरेखुरे तटस्थ राष्ट्र कुणी नाहींच 
असें कांहींजणांचें म्हणणें आहे. उदाहरणाथ, दाक्षिण कोरि- 
याला हिंदुस्थान तटस्थ आहे असें वाटत नाहीं, त्याला 
असें वाटतें कीं हिंदुस्थान कम्युनिस्ट गटामध्ये सामील 
आहे. कांहीं कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा समज याच्या वरोवर 
उलट आहे. पण ही आत्येतिक भूमिका झाली, रशिया 
व अमेरिका यांच्यांतील भांडणाचे जे अनेक मुद्दे आहेत 
त्यांपैकी कांहीं मुद्द्यांच्या वाबतींत तरी सर्वस्वी एका 
अगर दुसर्‍या बाजूला गुंतलेली अश्शी कांहीं राष्ट्र 
आहेत. त्यांचा या पारेष्देंत खूप उपयोग होण्यासारखा 
आहे. अका राष्ट्रांमध्ये भारताचा अर्थातच अग्रमानानें 
उल्लेब केला पाहिजे. तसेंच इतर आशियाई प्रश्नांचा 
विचार होणार असल्याकारणानें पाकिस्तान, वर्मा व 
इंडोनेशिया यांची उपस्थितीहि परिष्रदेला साहाय्यकारक 
होण्यासारस्वी आहे. पण इंग्लंडसारख्या राष्ट्राचेंहि या 
परिषदेत महत्त्वाचें स्थान आहे. कारण पारिपष्देपुढें 
येणाऱ्या एका महत्वाच्या प्रश्नाच्या बाबतींत त्याची 
विचारसरणी अमेरिकन विचारसरणीपेक्षां भिन्न आहे. 
अशी भिन्न विचारांची राष्ट्रें खेळीमेळीने भांडणे 
मिटविण्याच्या हेतूनें एकत्र आलीं, तरच जागतिक 
शांततेला उपकारक असें कांहींतरी परिषदेतून 
निष्पन्न होण्याचा संभव आहे. ज्यांनीं आपलीं 
मर्ते व धोरणे आगाऊच ठरवून टाकलीं आहेत 
असे दोन पक्ष परिषदेमध्ये दंड ठोकून उभे 
राहिळे तर रणांगणामध्ये जे घडलें त्याचीच पुनरा- 
व्रात्ते तिथेही घडून येईल. 

म्हणून राजकीय परिषद्‌ यदास्वी करावयाची व 
कोरियांतील युद्ध कायमचे थांबवायचे तर अमेरिकेला 
आणि संयुक्त राष्ट्रसंधाला परिषदेच्या सभासदत्वाबद्दल 
आणि कार्यक्षेत्राबद्दळ फेरविचार करावयास हवा. 
चीनच्या विनंतीसुळें हा फेरविचार करण्याची साधि अना- 
यसा चाळून आली आहे. फेरविचार करण्यामध्ये कमी- 
पणा नाहीं. उलट, कम्युनिस्टांसारख्या वागायला अत्यंत 
कठिण अशा प्रतिपक्षाशीं सोजन्यानें वागल्यासारखें 


४१ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


4 ._) 
यी 
ळं पर्लसव्ेळ ळी 
शै (89नवभारत क 
कद धं ७५ : १६ 
न्«< (अमृतमहोत्सवी > 


“स. वर्ष ४7 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होईल, या सौजन्याचें आज ना उद्यां फळ मिळाल्या- 
वांचून राहणार नाहीं. पण एवढा दूरदर्शींपणा आणि 
दृष्टि अमेर्किन पुढारी दाखवू दकती कीं नाहीं हा 
मोठाच प्रश्न आहे. म्हणून आजतरी तह॒ घडवून 
आणणार्‍या राजकीय परिषदेचे भवितव्य संगायांत पडलें 
आहे, असेंच म्हणावयास पाहिजे, 
अखेर कोरियाचे कांहींही होवो, आज तरी निदान 
त्या देशाला वेचिराग करणारी लढाई वंद पडली ही 
_ आनंदाची गोष्ट होय. लढाईने अखेर्रीस काव साधलें 
हा प्रश्न यावेळीं प्रत्येकाच्या मनांत उद्भधवणे साहजिक 
आहे. लढाईने कोरियाचे एकीकरण साधले नाही, हें 
तर उघडच आहे. कारण आज देखील कोरियाचे 
दक्षिण आणि उत्तर कोरिया असे दोन भाग पडलेले 
आहेत. राजकीय परिषदेमध्ये ते दोन भाग एकत्र सांध- 
ण्याची एखादी उभयपक्षांना मान्य अशी योजना 
निघेल अद्ली आज्या वाळगणेंहि फार कठीण आहे. लढाईै- 
सुळें कोरियाचे अपरंपार नुकसान झालें याबद्दळ तर 
दांकाच नाहीं. हें नुकसान भरून काढण्यासाठी, दुसऱ्या 
राष्ट्रांनी मुक्त हस्ताने मदत केळी तरी देखील, कोरियन 
जनतेला पिढ्यान्‌ पिढ्या स्वपावे लागेळ, शिवाय प्राण- 
ह्याने झाळी ती भरून नि्घणेच शक्‍य नाही. 
खेरीज या युद्धांत शवूचा अखेर पुरा निःपात झाला 
हें देखील समाधान नाहीं. अर्थात्‌ यावरून संयुक्त 
राष्ट्रांच्या म्हणजेच अमेरिकेच्या सेना निष्प्रभ ठरल्या 
असे अनुमान काढणे मात्र योग्य ठरणार नाही 
कारण एकतर त्या सेनांना आपल्या देज्यापासून हजारों 
मेळ दूर अक्या ठिकाणीं लढावे लागत होते आणि दसरे 
म्हणजे आंतरराष्ट्रिय राजकारणाच्या दडपणामुळें जवळ 
जवळ एक हात बांधून लढावे लागत होतें. युद्धाचा 
विस्तार होऊं नये म्हणून रसद कुठून येते हे माहीत 
असूनहि कोरियाच्या हद्दीबाहेर जाऊन ती रसद तोडतां 
येत नव्हती. या व इतर अनेक कारणांमुळे लढाईचा 
पारणामकारक असा [नकाल लागला नाहीं आणि शेवय्यीं 
दांन वथ लढाइ जवळ जवळ कुजत होती म्हणून लढा 
बंद पडला त्यावळा परत्यकाला आनद झाला, पण विजयाचे 
समाधान जाणवळें नाही. आणि तरी देखील ही लढाई 
व्यर्थ होती अगर ठरल अस कुणालाहि म्हणतां येणार 
नाहीं. कारण या लढाइमुळे एक गोप्र निश्चितपणे घडली 
आणि ती म्हणजे रक्षियाच्या आक्रमणाला आळा पडला 


४४ 


अनुक्रमणिका 


कोरियामुळें रशियाला निश्चितपणे कळून चुकलें कीं 
आतां यापुढें पाऊल टाकावयाचे म्हणजे तिसर्‍या महा- 
युद्धाची तयारी ठेवावयास हवी. कोरियांतीळ युद्ध सुरूं 
होईपर्यंत रशियाचे पाऊळ सारखें पुढे पडत होतें, या 
नाहीं त्या मार्गाने देशामागून देवा रशियन भौंवर्‍यामध्यें 
खेचले जात होते. कोरियामध्ये पहिल्याप्रथम त्या प्रवृत्ती- 
ला पायबंद पडला, लष्करी सामर्थ्याची तोड 
मिळाळी आणि रशियाला माघार घ्यावी लागली. 
कोरियामधीळ आक्रमण यदास्वी झाळें असते तर 
आणण्बी किती राष्ट्रें आक्रमणाला वळी पडलीं असतीं 
ते सांगता येणें कठीण आहे. अतिपूर्व व मध्यपूर्वेतील 
कांहीं राष्ट्रांचे, तुटपुंजे व अधवट स्वख्पार्चे का होईना 
स्वातंत्र्य अद्यापपावेतो जें अवाधित आहे त्याचें वेरें- 
चसें श्रय कोरेयांतील या लढाईला द्यायला हवें. 
कोरियांतील लढाईचे हें मूल्यमापन सर्वांनाच मान्य 
होईल असे नाहीं. कम्युनिस्ट विचारसरणीची जी 
मंडळी आहेत त्यांना तर तें अमेरिकन साम्राज्याहीचें 
आक्रमक युद्ध होते असे वाटतें. त्यांचे तर म्हणणे 
असें कीं उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर आक्रमण 
केलें हा इतिहासच मुळीं खोटा आणि खरोखरच कुणी 
आक्रमण कल असेल तर ते दाश्षण कारंयानं उत्तर 
कोरियावर, इतर कांहींचें म्हणणे असे कीं दक्षिण व उत्तर 
कोर्या यांच्यामधील हे गृहयुद्ध होतें, त्यांच्यामध्ये 
इतर राष्ट्रांनीं पडावयास नको होतें. या विचारसरणीच्या 
मागातीळ मोठी अडचण ही आहे कां उत्तर 
कार्या व दाक्षण कोरेया हीं दोन वेगळीं खतेत्र राष्ट 
होतीं आणि एकाच दे्याचे ते दोन दुभंगलेळे तुकडे 
असले तरी आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे उत्तरेने दक्षिण- 
वर स्वारी करणे दुसर्‍या राष्ट्रावर आक्रमण करण्या- 
सारख होते व आक्रमणाची प्रत्रात्ते रोख्यावयाची तर 
आक्रमकांविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांनी हत्यार उगारगणे आव- 
दयक होते. कांहींच म्हणणे अस का युद्ध पुकारण्याच्या 
बाबतींत संयुक्त राष्ट्रसेंघटनेने घाई केली, युद्ध पका- 
रण्यापूर्वी तिने उत्तर कोरियाळा आपली बाजू पुढें मांड 
ण्याची संधि द्यायला हवी होती, पण अडचण ही आहे 
का तदा साध देल असती तर चारदोन दिवसांतच 
दाक्षण कार्याचा फडशा उडाला असता आणि तक्रार 
करायला आणि संरक्षण मागायला ते राष्ट्च मळी 
जिवंत राहिळें नसते, शेवटची एक वेचारसरणी अशी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


...4 
५ 
ह्यात 
च नवभारत > णी 
शत ७५ ् ९ 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


सकळ ति र 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


कोरियांतील युद्धविराम 


कीं डावपेंचाच्या दृष्टीनं अमेरिकेने व संयुक्त राष्ट्रांनीं 
या युद्धांत गुंतून पडणे इप्ट नव्हते. हें युद्ध अमेरिकेला 
व संयुक्त राष्ट्रांना जिंकणे शक्‍य नव्हते व निष्कारण या 
युद्धामध्ये अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य राष्ट्रें यांच्या 
शक्तीचा अपव्यय झाला, या बाबतींत विचार करण्या- 
सारखा मुद्धा हा कीं आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत असे 
हिदोवी 'थोरण ठेवून भागत नाहीं. एकदा आक्रमण 
रोखायचे असे ठरळें कीं ते जिथे प्रगट होईल तिथे 
रोग्वायळा पाहेजे. सुरवातीलाच तें रोखळें नाहीं तर ती 
प्रश्वत्ति बळावते आणि हिटूळरच्या बाबतींत घडली तशी 
आक्रमणांची परंपरा सुरू होते. टिवाय कोरियाच्या वाब- 
तींत पड खाली तर पुढचे आक्रमण जास्त सुलभतेने 
रोखतां येईल अक्षी तरी खात्री कोण देऊं दाकळें असतें १ 
कोरियानंतरचा हला संरक्षणाला जास्त कठीण अक्शा 
एखाद्या ठिकाणींहि पडला असता, म्हणून डावपेंचाच्या 
इप्टीनें जो युक्तिवाद लढवला जातो त्यामध्ये विद्वेष तथ्य 
आहे असे वाटत नाहीं, अर्थात्‌ युद्ध लढवतांना चुका 
घडल्या नाहींत अगर चुकीचीं धोरणे स्वीकारली गेलीं 
नाहींत असे कुणालाहि म्हणावयाचे नाहीं, विशेप्रेकरून 
दाक्षिण कोरियाच्या सीमारेबरेपलीकडे जाणें अत्यंत 
चुकीचे होतें. दक्षिण कोरियावर आक्रमण झालें म्हणून 
युद्ध सुरूं झाळें, आक्रमणाचे निराकरण होतांच युद्ध 
थांवायळा हवे होते आणि राजनैतिक स्वरूपाची 
बोळणीं सरू व्हायला हवी होतीं. त्यानंतर विजयाच्या 
नत जनरळ मॅकऑर्थरने चीनच्या सरहद्दीपर्यंत जी 
चाल केली ती देस्रील एक मोठी चूक झाली. अद्या 
तऱ्हेच्या कांहीं चुकांसुळें युद्ध निष्कारण लांवळें आणि 
जगाला आणि कोरियाला युद्धाच्या यातना जास्त दिवस 
सहून कराव्या लागल्या, 

रशिया आणि अमेरिका या दोन प्रचंड राष्ट्रांं 
मधीळ भांडणामुळें व सत्तास्पधेमुळें कोरियामध्ये हा 
युद्धाचा वणवा पेटला होता. हीं भांडणे आणि सत्ता- 
स्पर्धा जोवर कायम आहे तोंवर कोणत्या राष्ट्रावर हे 
संकट केव्हां कोसळेल ते सांगण माठ कठीण आहें 
कोणच्याहि राष्ट्राचा केव्हांही कोरिया होऊ राक 
आणि जग जसे या दोन राष्ट्रांभोवती तय़ार झालेल्या 
दोन परस्परविरोधी गटांमध्ये विभागले जात आहे तस- 
तसे लहान व दुवळ्या राष्ट्रंवसिळ हे संकट वाढत 
चाललें आहे, म्हणून संरक्षणासाठी या नाहीं त्या गटात 


अनुक्रमणिका 


सामील होणें हा हें सकट टाळण्याचा मार्ग नव्हे. त्या-्‌ 
साठीं भारतांनं स्वीकारळें आहे तसें स्वतंत्रपणाचें, दोन्ही 
गटांपासून अलिप्त राहण्याचे 'वोरण स्वीकारणेंच जरूर 
आहे, अदी स्वतंत्र वृत्तीची राष्ट्रें वाहूं लागलीं तर त्यांचे 
दडपण दोघांवरहि पडेळ आणि क्षांततेळा 'घोका पोचेल 
असें कोणतेहि कृत्य करण्यापासून दोन्हीं राष्ट्रें परावृत्त 
होतील. पण स्वतंत्र वृत्ति स्वीकारणे याचा अथ असा नव्हे 
कीं जागातेक द्ांततेचा भंग एट्वाच्या राष्ट्राने केला तरी 
त्यावद्दळ मूग गिळून स्वस्थ बसणे, कोरियाच्या बाबतींत 
उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर आक्रमण केळें म्हणून 
भारतानेंहि त्या कृत्याचा निप्रेंध केला. मागाहून इतर 
अनेक कारणांमुळे त्याला युद्धामध्ये भाग घेता आला 
नाहीं हें वेगळें. पण आक्रमण कुणीं कुणावर केळें याबद्दल 
भारताच्या मनांत केव्हांही दोका नव्हती. आक्रमणाच्या 
निष्रेधावद्दलची स्वतंत्र प्रद्वत्तीच्या राष्ट्रांची ही खंबीर 
वृत्ति राहिली तर रदियालाहि यापुढें आक्रमणाचा 
मनसुबा रचण्यापूर्वी एकदा सोडून दभर वेळां विचार 
करावा लागेल. 

कोरियांतील युद्धविरामामुळें भारताच्या शिरावर एक 
नवी जवाबदारी येऊन पडली आहे. ती म्हणजे स्वदेशी 
परत जायाला तयार नसणाऱ्या युद्धकेद्यांची त्यांच्या- 
वावतचा अखेर निकाळ लागेपर्यंत व्यवस्था पाहणें. 
हें काम करण्यासाठीं हिंदी सैन्याची ५००० ची एक 
तुकडी आता कोरियामध्यें जाऊन दाखल झाली 
असून सप्टेम्बरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून तिच्या 
कामाला सुरवात झाली आहे. या कामाबद्दलचे जे 
वृत्तांत आतांपयेत आळे आहेत ते अत्यंत गोरवास्पद्‌ 
अस आहेत. स्वदेशीं परत जाऊं न इच्छिणाऱ्या युद्ध 


केद्यांचा प्रश्न एके काळीं अत्यंत कठीण होऊन बसला 


होता. शास्त्रसंधीच्या वाटाघाटी त्या प्रश्नामुळेंच कित्येक 
महिने अडून राहिल्या होत्या. अखेर भारताने एक 
तडजोड सुचवली, संयुक्त राष्ट्रांनीं ती मान्य केली 
सुरवातीला राशेयानें व चीनने ती नाकारली, पण कांहीं 
महिन्यांनंतर जवळजवळ त्याच स्वरूपाच्या अटींवर 
दास्त्रसंधि करण्याची तयारी दाखवली. या पूत्तोतेहासामुळें 
ास्त्रसंधि होतांच उरलेल्या युद्धकेद्यांची व्यवस्था 
पाहण्याची जवाबदारी भारताकडे येणे क्रमप्रात्तच होतें 
मध्यंतरी आपल्या देखरेस्वीस्ाळील बीसत्राबाीस हजार, 
स्वदेशी परत जायाला तयार नसणाऱ्या, युद्धकेद्यांना 


४५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


...4 
५ 
ह्यात 
च नवभारत > र्‍े 
शत ७५ ् ९ 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


सकळ ति र 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कुणालाही न विचारता मोकळे कलून दाश्षिण 
कोरेयाचे राष्ट्रपती जे सिंगमन ऱ्ही यांनी एक 
मोठाच पेचप्रसंग निर्माण केला होता. पण 
सुदैवाने चीन आणि उत्तर कोरिया यांनीं त्या 
वावरतात विशेष कोलाहल केला नाहीं. त्यामुळें त्या 
अडचणीमुळें वाटाघाटी मोडतात कीं काय अशी जी 
धास्ती वाटत होती ती खोटी ठरली, र्‍्ही यांच्या या 
कृत्यामुळे परत जाऊं न इच्छिणाऱ्या युद्धकेद्यांची 
संख्या निम्म्याने कमी झाली आणि त्या मानानें भारता- 
वराळ जत्राबदारीही कमी झाली आहे. युद्धकेद्यांना 
त्यांच्या इच्छेविरुद्ध स्वदेशी जायला भाग पाडणे 
केव्हांही योग्य ठरलें नसते. अमेरिकेने या बाबतींत जो 
आग्रह धरला तो न्याय्य स्वरूपाचा होता. अखेर 
सर्वाना त्या आग्रहाला मान्यता द्यावी लागली. स्व्देशीं 
परत जाण्याची सक्ती कुणाहि युद्धकेद्यावर यापुढे 
केली जाणार नाहीं. पहावयास पाहजे म्हणजे एवढेंच 
कीं स्वदेशी परत न जाण्याचा हा निश्चय युद्धकैद्याने 
समजून उमजून आणि राजीखुपरीनें केलेला आहे. 
कोरियन युद्धांतील युद्धकेद्यांच्या बाबतींतील ही पहाणी 
आतां सुरू होणार आहे. पहाणी चाळू असतांना ते 
एखाद्या तटस्थ राष्ट्राच्या देखरेग्वीसालीं असावे असें 
ठरळें म्हणूनच भारताला युद्धके्रांच्या र्तवार्लाचें हे 
काम पतकरावें लागलें. भारत हें काम सहानुभूतीने, 
समजूतदारपणाने आणि निःपक्षपातवुद्धीने करील व 
त्याच्या योगानें भारताचा जगांतील दर्जा जास्त वाढेळ 
याबद्दल कुणालाहि संशय वाटत नाहीं. 

युद्ध बंद झालें न झालें तोंच कांहों मंडळी युद्धाची 


भाष्रा पुन्हा बोळूं लागलीं ही अत्यंत खेदाची गोष्ट 
होय. या बाबर्तात अत्यंत दोषी कोण असले तर तो डॉ. 
सिंगमन र्‍्ही, या ग्रह्स्थांना आतां वीरश्री उसळली 
असून सैन्याच्या बळावर कोरियाचें एकीकरण कर- 
ण्याची भाषा आतां ते बोलूं लागले आहेत. कोरियांचे 
एकीकरण हें संयुक्त राष्ट्रांचे सर्वमान्य असे उद्दिष्ट 
आहे, पण तें घडवून आणण्यासाठी जरूर तर युद्ध 
देखील पुकारावयाचें अशी भूमिका संयुक्तराष्ट्रांनीं कधींच 
स्वीकारलेली नाहीं. हीं गोष्ट अमेरिकेनें डॉ. ऱ्ही यास 
ताबडतोब पटवून दिली पाहिजे. आपळेंच वाळ आप- 
ल्यावर उलटणार नाहीं, अक्ली खबरदारी अमेरिकेने 
आतांपासूनच घ्यावयास हवी. डॉ. ऱ्ही यांच्या उपद्‌- 
व्यापामुळे शांतताभंग झाला आणि युद्धाला सुरवात 
झाली आणि अमेरिका त्यांचा पाठपुरावा करूं लागली तर 
तिच्या मदतीला कुणीही उभें राहणार नाहीं ही गोष्ट 
अमेरिकेने विसरू नये. तसेंच कम्युनिस्टांनी जर पुन्हा 
शांतताभंग केला तर जागतिक लोकमत त्यांच्या 
विरुद्धहि खवळल्यावांचून राहणार नाहीं. कोरियाच्या 
एकीकरणाच्या बाबतींतहि ते सारखे खोडाच घालीत 
राहिले तरीहि लोकमत त्यांच्या विरुद्ध प्रश्षुन्ध होईल 
म्हणून दोन्ही पक्षांनी आतां समजूतदारपणाणानें वाग- 
ण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. हा समजूतदारपणा 
दृष्टीस पडला तर राजकीय परिषदेच्या मार्गातील सारी 
विघ्ने दूर होतील आणि ती परिषद्‌ यस्वी होऊन 
शस्त्रसंधीचे तहामध्ये रूपांतर होईल, सर्व देशांतील 
जनता मोठ्या आशाळभूतपणानें त्या घटनेची 


वाट 
पहात आहे. पण ती घटना घडून येईल का ? 


तूं बनमाळी-- ! 
निळ्या धुकयांतून भल्या सकाळीं 
तब तनुरेखा सख्या उमलली | 
हरित तृणाचें सकप पातं 
तुझ्या यक्षाचीं गीतें गाते 
ग्रहगोलांची अबोल माला 
तुझ्याच रुळते सखया भाळीं 
गंधित, चंचळ वीचि वायुच्या 
सुखरित ज्यांतुन तुझीच वाचा 
तुझींच रे हीं निःश्वसिते जीं 
भमरपणाच्या दुवांत न्हालीं. 


४६ 


तुझे सांवळें रूप मनोहर 
हसऱ्या, फेनिल जळलहरींवर 
गगनमंदिलीं रुळे लाजरी 
मेघबटा रे तुझीच कुरळी. 
रंग, रूप, रस, गंध व्यापुनी 


रे जीवनघन नटविसि अवनी 
चराचरांतुन चेतन्याचा 


मळा फुलविजश्ी तू वनमाळीं 


"्ण्मघुकर बाबगांबवकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


बिह सह. 
५-/ह र त्र 

र (% प्लस क्य 
॥& नवभारत च 
अरे ७५८ ६ 
न्< १६अमृतमहोत्सवी 


चि»** 
७ 
स. वष र क 
र्श्टी सश, त 
2 
|.) 1 
60021 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


एक परिसंवाद 


आपल्यासधीळठ वर्तमान असंतोष आणि वेफल्य 


[ कांहीं दिवसांपूर्वी मुंबई येथील इंडियन सोशॉलॉजिकळ सोसायटीच्या वतीने “ आपल्यामधील 
वर्तमान असंतोघ्र आणि वैफल्य ? या विषयावर इंग्रजींतून एक उद्‌घोधक चर्चा झाली. त्या चचेचा वृत्तान्त 
सोद्ॉल्लॉजिकल बुलेटिन ( मुंबई ) च्या सप्टेंबर १९५३ च्या अंकांत आल्य आहे, त्यावरून त्या चचेचा 
प्रा. गोवधन पारीख यांनीं काढलेला गोषवारा पुढें दिळा आहे. निरनिराळ्य़ा दृष्टिकोणांतून प्रस्तुत चर्चेत 
झालेलें आपल्या असंतोप्र-वैफल्याचें निदान वाचकांस विचारप्रवर्तक वाटेळ, या चचेच्या वेळीं प्रा. गो. 
स. घुर्ये दे अध्यक्ष होते. ते आपल्या अध्यक्षीय . समारोपांत म्हणाले : “ ही चर्चा सर्वस्वी प्रातिनिधिक 
स्वरूपाची नसली तरी अत्यंत महत्त्वाची व उपयुक्त ठरेळ अशी झाली आहे. समाजांतील कांहीं महत्त्वाचे 
दृष्टिकोण आज येथें मांडले गेले नसले तरीदेखील “ असंतोष व वैफल्य? या अत्यंत जिन्हाळ्याच्या 
प्रश्नाच्या व्यापक सरूपाचें प्रथमदरीन या चर्चेतून होऊं शकेल असें वाटतें. या प्रश्नाचा अजून कितीतरी 
मोठ्या प्रमाणांत ऊहापोह होण्याची व तत्संबंधी संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यायोगानें महत्त्वाचे 
निष्कर्ष काढतां येतील आणि योग्य उपाययोजनाहि सुचविणें शक्‍य होईल. आजच्या चर्चेनें या कार्यास 


उपयुक्त असा आरंभ होत आहे. ” ] 


सुबुद्ध नागरिकाचा दृष्टिकोण (आर्‌. एस्‌. भट्ट ) 

आम्ही चटकन्‌ संतुष्ट वा असंतुष्ट होणारे लोक 
आहोंत असा एक समज आहे, तथापि तो क्षणभर 
बाजूस ठेवून जनतेत आढळणाऱ्या विषण्ण मनः- 
स्थितीचा विचार करणें जरूर आहे. मी केवळ 
युद्धोत्तर काळचाच विचार करणार आहे. स्वातंत्र्य- 
प्रासीमुळें गुलळामगिरींतीलळ अनेक अनिष्ट बंधने 
नाहीशीं झालीं आणि अनेक वषापासून हवी अस- 
लेली निरनिराळ्या क्षेत्रांत मोकळेपणाने वागण्याची 
संधि आम्हांस मिळाली, यामुळें सामान्य जनतेत 
रचनात्मक कार्याविषयी उत्साह व सामर्थ्य प्रत्ययास 
येतीळ अशी अपेक्षा निर्माण झाली, तथापि आज 
पांच वर्षानंतर सगळीकडे-आणि विरोषतः बुद्धि- 
जीवी वगीत औदासीन्य, निराशा आणि वैफल्य 
दिसत आहे. हें निरोगीपणाचें चिन्ह खास नन्हे, 
आजारी बा कुजत असलेल्या समाजाची हीं सामान्य 
लक्षणें होत, म्हणून त्यासंत्रंधीचें योग्य निदान व 


उपाययोजना होणें आवरयक आहे. 

या असंतोषाचीं कारणें अनेक आहेत, त्यांपैकीं 
कांहीं ठळक कारणांचाच मी उछेख करणार आहे, 
त्यांतील कांहीं व्यापक अर्थानें असंतोप्रास जबाबदार 
आहेत, उळट दुसरीं कांहीं मर्यादित क्षेत्रांतच लागूं 
पडण्यासारखीं आहेत. पहिल्या प्रकारचीं तीन मह- 
तत्वाची कारणें सांगतां येतील, पहिलें असें कीं 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर रहाणीच्या मानांत सर्वांगीण सुधा- 
रणा होईल अशी अपेक्षा होती. विशेषतः युद्ध- 
कालीन पाश्वंभूमीचा विचार करतां अन्न, वस्त्र, 
आसरा इत्यादि गरजांच्या बाबतींत सुधारणा होणें 
आवडयक होतें. ही अपेक्षा अधवट पुरी झाली आहे. 
जीवनाच्या अगदीं किमान गरजा देखील पुर्‍या होत 
नसल्याकारणाने सामान्य जनतेंत असंतोष निर्माण 
होणें आणि राज्यकत्योना दोष देण्याची प्रश्वत्ति 
बळावणे स्वाभाविक आहे, दुसरें म्हणजे आपले 
पुढारीच राज्यकारभार करीत असल्यामुळें अधिकारी 


४७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कि 
५ १९ र त्रे 
| रळ वूत्णाळ 
%१२&. २७.० 
3 नवभारत च 
१७५६ ७५ र १५६ 
न< १६अमृतमहोत्सवी > 


स. वष ३५% औऊ 
*९ , ता “१ 


|) शर % कत . 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आणि जनता यांच्यांतील संबंध सुधारतील अशी 
अपेक्षा होती, तथापि याहि बाबतींत विशेष फरक 
घडून आलेला नाहीं. शासनसत्तेची कार्यक्षमता कमी 
आणि तिच्या द्वारा जनतेच्या होणाऱ्या कामांत दिरं- 
गाई व चुकारपणा दिसूं लागला. प्रसंगविशेष्ीं त्या- 
साठीं पैसा व नेतिक किंमत देणेंही आवश्‍यक होऊं 
लागलें, आणि तिसरें कारण म्हणजे स्वातंत्रयप्रापती- 
नंतरच्या या पांच वर्षाच्या काळांत प्रत्ययास आलेला, 
सर्वोना कार्यप्रवण करील अश्शा ध्येयाचा व कार्य. 
क्रमाचा अभाव हें होय. 

आतां मर्यादित क्षेत्रांत परंतु तीव्र स्वरूपाचा 
असंतोष निर्माण करणारीं चार महत्वाची कारणें 
नमूद करतों: 

(१) पंजाब , सिंध , बंगाल या प्रांतांतील लाखों 
लोक सर्वस्वास मुकले आणि असह्य यातना भोगीत 
त्यांना निर्वासित म्हणून अन्यत्र जावें लागलें, त्यांना 
पुन: प्रतिष्ठापित करण्याचे पुष्कळ प्रयत्न झाले 
आहेत, त्यांच्या मनांत तीन्ञ असंतोष व कटुता असणें 
स्वाभाविकच होतें. हे निर्वासित देशांत अनेक ठिकाणीं 
पसरल्याकारणानें त्या त्या ठिकाणीं त्यांच्यांतील 
असंतोष सभोवतालच्या वातावरणांतहि पसरला आहे, 

(२) लोकशाहींत वरिएठवर्गाच्या हितसंबंधांवर 
थोडेबहुत आक्रमण होणें अपरिहार्यच असतें. 
अशा तऱ्हेचे आक्रमण त्वरेनें होणें राजकीय द्ष्ट्या 
आवडयक झालें, त्यामुळें राजेरजवाडे , जमीनदार 
आणि मोठमोठे उद्योगपती यांच्या हितसंबंधांवर 
गदा आल्यामुळें त्यांच्यांत असंतोष निर्माण झाला, 
त्यांनी या आक्रमणाचा प्रसंगविशेषीं हिंसात्मक 
मार्गाचा देखीळ अवलंव करून प्रतिकार केला आहे, 
उळट त्यांची मिरासदारी अचिक वेगानें नाहींशी 
करावी अशीहि चळवळ सुरू आहे, 

(३) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशांत हिंदूंचा जीवन- 

विष्रयक दृष्टिकोण प्रभावी न्हावा अशी अनेकांची 
इच्छा होती, तथापि आमच्या विशिष्ट राजकीय 


अनुक्रमणिका 


शट 


पार्श्वभूमीवर राज्याला ऐहिक निधर्मी स्वरूप येणेंच 
जरूर होतें. यामुळें दिंदूंपेक्षां अन्यधर्मीयांनाच 
अधिक लाभ मिळेल असा ग्रह निर्माण झाला आहे. 

(४) एकच भाषा बोलणाऱ्या सर्वांचे एकच 
घटक राज्य असावें , भाषावार प्रांतरचना व्हावी 
ही इच्छा अनेकांच्या मनांत आहे. ती योग्य असली 
तरी सध्या तिळा अनुकूल व प्रतिकूल असे दोन्ही 
प्रकारचे विचारप्रवाह आढळतात. 

असंतोषाची महत्त्वाची कारणपरंपरा अक्शा 
तर्‍हेनें मांडतां येईल, या असंतोषाचा वा तजन्य 
वैफल्यांचा परिणाम देशांतील तरुण पिढीवर होत 
आहे ही अत्यंत चिंताजनक घटना होय. देशांतील 
रचनात्मक कार्याचा उठाव होण्यासाठीं तरुणांचेंच 
सहकार्य उपयुक्त ठरणार आहे. तथापि अशा 
कार्यासाठी सामान्य जनतेत , आणि विशोष्रतः 
तरुणांत, उत्साह निर्माण करण्याचे फारच थोडे प्रयत्न 
होत आहेत, मूळभूत ध्येयाविषयीं एकमत होणें, 
त्या आधांरावर उभारलेला मूर्त कार्यक्रम जनतेपर्थेत 
पोहोंचवला जाणें आणि तो पुरा होण्यासाठीं उत्साह 
व॒सहकारबुद्धि निर्माण होईल अक्शा प्रकारचें 
मानसिक वातावरण तयार होणें जरूर आहे. 
मॅनहाइमनें म्हटल्याप्रमाणे मूल्ये, संसथा आणि शिक्षण 
यांच्यांत संवादित्व असण्याची आज गरज आहे. 
मानसशास्त्रज्ञाचा इृष्टिकोण 

(श्री. आर्‌ . जे. चिनवाला 3 

भावनात्मक असुरक्षितता आणि इच्छा अतृप्त 
रहाण्याची ]क्‍यता मान्य करण्याच्या प्रत्नत्तीचा 
अभाव यातून असंतोष आणि वैफल्य उद्भवतात, 
उन्या श्रद्धा (उदा० धर्मविषयक) ढासळ लागल्यामुळें 
आणि नव्या श्रद्धांच्या ( उदा लोकशाही, कम्यु- 
निझम ) अपुरेपणामुळे वेफल्य वाढते, जीवनांतील 
महत्वाचे आधार नाहींसे होऊं लागल्यामुळें माणसा- 
_' संपल्या पायावर उभं रहाणें भाग पडतें आणि 
जिवंत रहाणें-अस्तित्व कायम राखणें-हाच न्यक्तीच्या 
जीवनांतील मुख्य प्रश्न बनतो, व्यक्तीच्या जीवनां- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि सा. 

५ १९ र त्रे 

ग 6 ५00७ 
%२ ८ १ 
नवभारत भै 
षद शि ७५" 200. 811 
न््« १६अमृतमहोत्सवी 
र्ष च वर्ष २ 

भर: सात रक 


जर १ भू क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७ 
जट 


आपल्यामधील वर्तमान असंतोष आणि वैफल्य 


तीळ या घटनेचीं बीजे तिच्या. लहानपणच्या अ- 
प्रगल्म भावनात्मक जीवनांतच आढळतात, लहान 
मूळ नंदनवनाचा हव्यास धरते, मातापित्यांवर प्रेम 
आणि त्यांचा द्वेषहि करते, त्यांना देव वा दानव 
समजतें. आपल्या देशांत राज्यकते आणि जनता 
यांच्या संबंधांतहि हीच गोष्ट स्पष्टपणें दिसून येते. 
अनेकजण ज्या पुढाऱ्यांचा द्वेष करतात तेच पुढारी 
वहुमतानें पुनः सत्तारूढहि होतात, मुलाच्या इच्छा 
पूर्ण न केल्यामुळे पित्याचा द्वेष केला जातो, परंतु 
त्यावरोबरच सूळ त्यावर अवलंबून असल्यामुळें तें 
असुरक्षिततावस्थेंतून सुरक्षित होण्यासाठीं त्याचाच 
आधार घेते. 

ग्रह वा व्यक्तिगत जीवन हें राजकीय जीवना- 
पासून अलग करतां येत नाहीं. आईबापांना करावा 
लागलेला त्याग, घरांत दिसून येणारा लहानमोठे- 
पणा, कटकटी, अनेकांचा स्थानत्याग, धार्मिक वा 
वर्गीय स्थान, जातिसंस्था इत्यादींचा व्यक्तीच्या 
विकासावर परिणाम होतो, समाजांतील निरनिराळे 
गट एकमेकांपासून जोंबर अलग अलग रहातात 
तोंत्रर त्यांच्यांत चिंता, असुरक्षितता, भीति, संदाय, 
हेवा, अविश्वास, द्वेष आणि शोषकवृत्ति यांचेच 
वातावरण असणें अपरिहार्य आहे. देशांतील जातीय 
मनोवृत्तींचें हेंच वैशिष्ट्य होय, भीति, चिंता व द्वेष 
यावर आधारलेली प्रत्येक जातीची अशी विशिष्ट 
आचार-विचार प्रणाली निर्माण होते. त्या आचार- 
विचारांच्या मुळाशीं असलेल्या भावना या 'टाबूर व 
कर्मकांडविषयक धार्मिक विधिनिषेधांच्या भ्रमांतून, 
आणि तात्त्विक आभासांतून उद्भवल्या आहेत. भीति, 
असहिष्णुता, उद्धटपणा, उच्चनीचत्व, अन्य गटा, 
विषयीं पूर्णपणें वेफिकीर वृत्ति इत्यादि अनेक विकार 
त्यांत मोडतात. राजकीय पक्षोपपक्षांची देखील अशाच 
प्रकारच्या गटांत गणना करतां येईल. 


सगळ्या अनिषश्टांचें निराकरण करील असा 
एकादा तोडगा शयोधूं पहाणें आणि सांस्कृतिक व 


न, भा. ७ 


अनुक्रमणिका | 


मानसिक जीवनक्रम चटकन बदळूं शकेल अशी 
अपेक्षा बाळगणें हें यक्षिणीच्या कांडीनें सर्व कांहीं 
बदलेल असें मानणाऱ्या लहान मुलाच्या इच्छेसारखेच 
आहे. “ स्वातंत्र्यासाठी लढा ?” हा देखील स्वत:चे 
परावलंवित्व नष्ट झालें आहे हें सिद्ध करण्याच्या 
बालसुलभ प्रव्रत्तीचाच आविष्कार होय. त्याऐवजी 
: स्वातंत्र्यासाठी सहकार्य करा ? या अधिक परिपक्क 
वृत्तीचाच अवलंब्र करणें इष्ट होय. हीच वृत्ति 
जीवनाच्या विविध पातळींवरील प्रश्नांकडे पहातांना 
उपयोगांत आणली पाहिजे, असें झाल्यास ब्यक्तींचे 
आपापसांतील संब्रंध सुधारतील व असंतोष आणि 
वेफल्याची तीन्रता कमी होईल असें वाटतें. 


व्यापारी दृष्टिकोण :!: (श्री. एफ्‌ . एम्‌ . शहा) 
ही चर्चा जर एक वर्षापूर्वी ठेवण्यांत आली 
असती तर मी त्रिच्यांत भाग घेण्याचें नाकारले असतें. 
मी १९४० च्या नंतर व्यापारांत पडलों आणि तेव्हां- 
पासून मी केवळ समृद्धीचाच अनुभव घेतला आहे, 
व्यापारी वर्गात असंतोष निर्माण होण्याचें 
कारण म्हणजे १९५२ च्या आरंभीं आलेली मंदी 
हें होय. ह्या बाबतींत सरकारचें आयात-निर्यात- 
विषयक नियंत्रणाचें धोरण हें बऱ्याच अंशीं जबाब- 
दार आहे, आयातीस भरपूर अवसर दिल्यामुळे 
देशांतील किंमती घसरल्या, अनेकांचे नुकसान 
झालें. किंमती घसरूं लागल्यामुळें घेतलेल्या कर्जाची 
व्यापाऱ्यांकडून मागणी सुरू झाली. व कर्जफेड 
करतां वावी म्हणून ब्यापाऱ्यांनीं मालाचे सांठे 
विक्रीस काढले. त्यायोगें किंमती अधिकच 
ढांसळल्या. ही सर्व परिस्थिति सरकार प्रत्यक्ष 
कांहीं मदत करण्याऐवजीं केवळ प्रेक्षक म्हणून पहात 
होतें. १९५२ च्या उत्तराधात परिस्थिति थोडीबहुत 
निवळळी, आणि सरकारनेंहि भरपूर प्रमाणांत 
उपलब्ध असलेल्या मालाची आयात बंद केली, 
नफा मिळूं शकेळ अशा प्रकारचा नवा ब्यवहार 
आतां बहुतांशी नाहींसा झाला आहे; आणि 


४९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वि सा. 
५ १९ र त्रे 
क 2&*0७ क्य 


््ि » नवभारत ६ र 
1 कल्क: ७५ 90-4५ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अनेकांना आपल्या धंद्यांतीळ चाळू खर्चही पुरा करणें 
कठिण होऊं लागळें आहे. नफा कमी होत आहे 
परंतु खर्चात कोणत्याही प्रकारें काटकसर करता 
येणें शक्‍य नाहीं, त्यांतच विक्रीकरासारख्या करामुळें 
अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. 

ब्यापाऱ्यांत वैफल्य आहे. तथापि भावी काळ 
चांगला येईल याबद्दल त्यांना आशाहि वाटत असून ते 
घेर्यानें चांगल्या परिस्थितीची प्रतीक्षा करीत आहेत, 
व्यापारी दृष्टिकोण : २: (एख. के. भुवालका) 

व्यापार वा उद्योगधंदे यांतील माणसें म्हणजे 
भल्याबुऱ्या मागोनीं संपत्ति मिळवणारी आणि 
आजच्या सर्व अनिष्टांना जवाबदार असलेलीं माणसें 
होत असा एक समज आहे. परंतु तो खरा नाहीं. 
ब्यापारी व उद्योगपती हे निरनिराळ्या प्रकारचे व 
निरनिराळ्या श्रेणींतील. असे शकतात, जनतेच्या 
देनंदिन जीवनाच्या आवइयक वस्तू पुरविणारा 
खेड्यांतील सामान्य दुकानदार हा देखील व्यापारीच 
होय. आणि अक्षा प्रकारचे लहानसहान व्यापारी 
वा उद्योगधंदा करणारे हेच बहुसंख्य आहेत, तथापि 
त्या सवाना थोड्याशा बड्या ब्यापाऱ्यांनीं वा कार- 
खानदारांनीं निर्माण केलेल्या ब्यवस्थेंतच आपला 
कारभार करावा लागतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळांत ही 
व्यवस्था बहुधा इंग्रज ब्यापारी व कारखानदार यांनींच 
निर्माण केली होती. आणि त्यांच्या तंत्रानुसार न 
ऱवालणारांत असंतोष होता, ही परिस्थिति स्वातंत्र्या- 
नंतर बदलेळ अशी इतरांप्रमाणेच याहि क्षेत्रांतील 
लोकांची अपेक्षा होती, 

किंमती वाढलेल्या आहेत, मंदी आलेली नाहीं 
असें असतां या वगोत वेफल्य निर्माण व्हावें ही एक 
चमत्कारिक घटना होय. खातंत्र्यापासून बर्‍याच 
मोठ्या अपेक्षा होत्या, फाळणीमुळे आपले प्रश्न 
पुष्कळच गुंतागृंतीचे झाले, पुढाऱ्यांना शासनाचा 
अनुभवडहि नव्हता. या निरनिराळ्या कारणांमुळे उत्पन्न 
झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितींतूनच आजचें वेफल्य 


० 


अनुक्रमणिका 


जन्मास आलें आहे असं म्हणतां येईल. त्यांतच 
गतवर्षी सुरूं झालेल्या मंदीमुळें मर पडली आहे. 
आयातनिर्यातीवरीळ नियंत्रणाचे धोरण आणि कार- 
खानदारांवर सतत लादण्यांत येणारीं विविध स्वरूपां- 
चीं बंधने याबद्दलच आजची मुख्य .तक्रार आहे. 
तथापि वैफल्य निर्माण होऊं देणें इष्ट नाहीं. 
धंद्यांतीळ अडचणी प्रथम विचारांत घेतल्या म्हणजे 
तें निर्माण होण्याचें कारणहि राहाणार नाहीं. आजच्या 
अडचणींना अवास्तव महत्त्व न देतां भविष्यकाळ 
अधिक चांगला येईेळ या आदोनें आपण सतत प्रयत्न 
करीत रहाणे हेंच योग्य होय असें मला वाटतें. 
अथेक्याद्वीय दृष्टिकोण ( श्री. जी. आर्‌. दळवी ) 
मानवी संस्कृति संकटमय परिस्थितींत सांपडली 
असून सगळीकडे निराशेचे व असहायतेचें 
वातावरण दिसत आहे आणि मानवाचा स्वत:वरील 
विश्वास ढांसळत आहे, ज्या युगानें आपणांस एका 
बाजूस विशाळ मानवी कर्तृत्वाची ओळख करून 
दिली त्याच आधुनिक युगांत मानवाचा प्रगतीवरील 
विश्वासच डळमळीत झाला आहे. स्वातंत्र्यलाळसा 
मंदावत आहे. वैज्ञानिक ब यंत्रविज्ञानिषयक 
विकासाचे भलेबुरे परिणाम अनुभवणारीं माणसें 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ऐहिक अचिष्ठानावर आधा- 
रलेळे नैतिकत्व यांना आपल्या जीवनदृष्टीचे 
अधिष्ठान म्हणून मान्य करण्यास तयार नाहींत. 
वेफल्य हें या अरिष्टमय परिस्थितीचे लक्षण होय. 
या परिस्थितींत जुन्या समाजसंस्था , अर्थ- 
व्यवस्था व राज्यब्यवस्था या मोडकळीस आल्या 
आहित, त्यांचीं वैचारिक अघिष्ठानें चुकीची ठरत 
आहेत आणि नवा मार्ग सांपडेनासा झाला आहे. 
सामाजिक तत्त्वज्ञानांतील दोष, अपुरेपणा ब लाचे 
अपयशांमुळें उत्तरोत्तर भ्रमनिरास होऊन वैफल्य 
वाढत आहे, 
या अरिष्टाचीं कारणें आर्थक आहेत असा 
एक विचार आढळतो; परंतु तो मळा मान्य नाहीं. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 

गह, र. 
सवे, 
॥& नवभारत भै 
७५ दो” ** 

*९*< अमृतमहोत्सवी, 


र्ट 


कद 


स्ट 
चकर 


|) शर % कत “४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आपल्यामधील वर्तमान असंतोष आणि वैफल्य 


आर्थेक कारणें हीं दुय्यम स्वरूपाचींच होत असें 
म्हटलें पाहिजे. सारे आर्थिक प्रश्न जरी सोडवले 
गेळे तरी देखीळ आपण या अरिष्टमय 
परिस्थितीतून वाहेर पडूं दाकणार नाहीं. सामाजिक 
पुनरसच नेच्या कायोत व्यावहारिक दृष्ट्या जरी आर्थिक 
प्रश्नांचे विशिष्ट स्थान असलें तरी देखील तो प्रश्न 
सोडविण्यासाठी प्रथम वैचारिक व नैतिक अडचणी 
दूर कराव्या लागतील असें मला वाटतें. तथापि 
तूर्त वर्तमान असंतोष व वैफल्य निर्माण करणाऱ्या 
महत्त्वाच्या आर्थिक कारणांचाच मी थोडक्यांत 
ऊहापोह करतों. 

विज्ञान आणि यंत्रतंत्रविद्या यांच्या विकासामुळे 
उत्पादनसामर्थ्य पुष्कळच वाढलें असून नैसर्गिक 
साधनसामग्रीचा मानवी हितासाठी मोठ्या 
प्रमाणांत उपयोग करणें शक्‍य झालें आहे. यामुळें 
सर्वोच्या जीवनाच्या मूळभूत गरजा पूर्ण करण्याची 
आणि त्यांना थोडेंबहुत आरामानें रहातां येईल अशी 
तरतूद करण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 
तथापि, या उलट सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषम- 
ता व शोषण हवाच आपल्या दृष्टोत्पत्तीस पडत आहेत. 
यंत्रविद्येचा विकास आणि सामाजिक व आर्थिक 
संघटना व संबंध यांमध्यें विसंवादित्व निर्माण झालें 
आहे आणि सामाजिक व आर्थिक जीवनांतील ताल- 
बद्धता नष्ट होऊन त्यांत एकांगीपणा आला आहे. 
यैत्रविद्या आणि समाजसंस्था या दोहोंचेंही मानवी 
विकासास पोषक ठरेल अशा प्रकारें नव्याने संघटन 
होगे जरूर आहे. याबरोबरच मानवी खभावा- 
संब्रंघींच्या ज्ञानामुळे प्रस्थापित अर्थव्यवस्थांच्या 
मुळाशी असलेल्या वैचारिक बैठकीची सदोष्रताहि स्पष्ट 
झाळी आहे. गेल्या तीन वर्षांतील स्पर्धेवरील विश्वा- 
सावर आधारलेला आर्थिक विचार आणित्याचा पर्याय 
म्हणून पुढें मांडण्यांत येणारी समुदायप्रथान तत्त्वां- 
वर आधारलेली आर्थिक विचारसरणी या दोहों- 
चाही फोळ्पणा स्पष्ट झाल्या आहे. तथापि नवा मार्ग 


५१ 


अनुक्रमणिका 


आवदयक असूनहि तद्विषयंक प्रयत्न सल्यान्वेषणा- 
च्या निष्ठेने फारसा होत असलेला आढळत नाहीं. 
यामुळें असंतोष आणि वैफल्य हीं वाढीस लागलेली 
आंढळतात, 

आजच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक दोष आहेत आणि 
त्यांचे अनिष्ट परिणाम हे सवांच्या परिचयाचे आहेत. 
तिच्यांत सवोना समान संधि मिळत नाहीं; अने- 
कांच्या जीवनाच्या किमान गरजा देखील पुर्‍या होऊं 
शकत नाहींत. आर्थिक पिळणूक होते आणि संपत्ति 
विषम प्रमाणांत विभागली जाते. वेकारी, सट्टेबाजी 
आणि आर्थिक आरिें उद्भवतात. सामाजिक व 
आर्थिक असुरक्षितता, वितुष्ट, कलह इत्यादि उद्भव" 
तात; आणि यांचीच युद्धाच्या स्वरूपांत परिणति 
झाल्यानें असुरक्षितता अधिकच वाढते. लोकांच्या 
मनांत अशः परिस्थितींत असंतोष निर्माण होणें 
अपरिहार्य आहे. सर्वांना समाधानानें रहातां येणें 
शक्य आहे अशी परिस्थिति असतांनाहि वरील 
अवस्था निर्माण व्हावी ही खरोखरीच खेदाची 
गोष्ट होय. 

या अवस्थेतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सामाजि- 
क॒तत्त्ववेत्ते व अर्थशास्त्रज्ञ विचारवंत करीत 
आहित, तथापि त्यांच्या प्रयत्नांतील मूळभूत प्रमेये 
जुनींच असल्यामुळें ते प्रयत्न फारसे फलदायी होऊं 
शकत नाहींत; उलट वैफल्यच वाढतें. 

आजच्या आर्थिक विचारांतील मूलभूत आणि 
तांतडीचा प्रश्न नियोजन आणि स्वातंत्र्य यांत संवादि- 
त्व निर्माण करणें हा आहे. जुनें आपोआपीचें 
अर्थक्यास्र व अर्थव्यवस्थेत राज्याने कसलीही 
ढवळाढवळ करतां कामा नये हा विचार हों मागे पडलीं 
आहेत आणि आर्थिक न्यवहाराचे योग्य मार्गददीन 
करणें आवइयक झालें आहे, तथापि सामुदायिक 
नियोजन आणि आर्थिक नियंत्रणे यांतून हुकूमद्याही 
उद्भवते असा अनुभव आहे, ही शक्‍यता टाळणारा 
आर्थिक नियोजनाचा मार्ग शोधून कांढणें ही आजची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1! ... 
/ र ) व्र 
व पर्लसव्ेळ क 
| नवभारत ण 
१७५६ टी ७५ (0:9९ 
न्ट« अमृतमहोत्सवी ३] > 
७”. वर्ष प 
.) केळ, वि 
५ $ । 
त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


अर्थशास्त्रज्ञ  विचाखंतांची खरी जत्राबदारी 
आहे, अशी अर्थब्यवस्था निर्माण करणें दक्य आहे 
असे मला वाटतें. मात्र त्यासाठीं वैज्ञानिक, मानवता- 
वादी सामाजिक तत्त्वज्ञानावर निष्ठा आणि आर्थिक 
संवंधांतील मूलभूत तत्त्व म्हणून सहकार्य करण्याची 
वृत्ति यांचें संवर्धन होणें आवदयक आहे. 


राञ्यक्षास्राचा दृष्टिकोण (प्रा. गोबधेन पारीख) 


राज्यशास्त्राचा दृष्टिकोण म्हणजे राजकीय कार्य- 
कर्त्यांचा दृष्टिकोण नन्हे. राजकीय कार्यक्त्याचे 
हितसंत्रंध अनेक वेळां असंतोष्रावर आधारलेले 
असतात आणि कारणावांचून असंतोष निर्माण 
करण्याकडे त्यांची प्रव्रत्ति होते. आजच्या चर्चेत अक्ष 
प्रकारें निर्माण करण्यांत येणाऱ्या असंतोषाचा वेगळा 
विचार होणें जरूर आहे, त्याचप्रमाणें असंतोष 
हा केवळ आपल्यांतच आहे असें नव्हे. जगांत 
सगळींकडे तो आढळतो आणि त्या जागतिक 
असंतोषाची कारणे येथेंहि थोड्याबहुत प्रमाणांत 
दिसून येतात, तींहि अलगपणें विचारांत घेणें जरूर 
आहे, त्याचप्रमाणें देशांतील सर्वन्यापी असंतोषाची 
कारणे आणि मर्यादित क्षेत्रांत आढळणाऱ्या विशिष्ट 
असंतोष्राचीं कारणें यांतहि फरक करणें जरूर आहे. 
तात्पर्य, असंतोषाचा प्रश्न हा अत्यंत गंतागुंतीचा 
प्रश्न आहे. तो व्यवस्थितपणे उकलणे हं अत्यंत 
नाजूक आणि परिश्रमाचे काम आहे. म्हणूनच 
आज ही सारी दगदग करण्याचें सोडून 'आदर्दा? 
समाजरचनेचीं स्वप्ने पहाण्याकडे आणि सभोंबवताठीं 
आढळणारें सर्व कांहीं नाहींसें केलें पाहिजे असें 
म्हणण्य़ाकडे अनेकांची प्रत्रत्ति होत आहे. कारण 
तो मार्ग त्यांना सोपा वाटतो. 
असंतोष हा नेहमींच अनिष्ट असतो असें समज- 
ए्याचें कारण नाहीं. कित्येकदां त्यांत 'देवी' घटकहि 
आढळतात; तेब्हां तो प्रगतीकडे नेतो, सभोंबतालची 
परिस्थिति आणि आपण सखतः अक्षा दोहोंतही योग्य 
ब्रदळ करून दोदोंची व्यवस्थित जुळणी होऊं दाकेळ 


क 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


अंसे प्रयत्न करण्यास त्यांतून उत्तेजन मिळतें. 
तथापि आज आपणांस अशा प्रकारच्या 'सेक्रिटिसा- 
च्या असंतोषा'शीं कर्तव्य नसून वैफल्य निर्माण 
करणारा असंतोषच फक्त विचारांत व्यावयाचा 
आहे, अक्या प्रकारचा असंतोष जसा न्याय्य किंवा 
रास्त असूं ठकेळ तसाच तो असमर्थनीय किंवा 
मुद्दाम निर्माण केलेला देखीळ असूं ब्राकेल. 
परिस्थितीच्या पुरेशा योग्य आकलनावर आधारले- 
ला, तिच्या मर्यादा ध्यानांत घेऊन निर्माण 
झालेला असंतोष म्हणजे रास्त असंतोष होय, त्यांत 
असंतोषास जबाबदार असलेलीं कारणें दूर करण्या- 
ची वा होण्याची शक्‍यता अंतभूत होते. ही 
शकयता सगळ्याच असंतोपांत असते असें म्हणतां 
येईल, तथापि असमर्थनीय असंतोषांत परिस्थितीबाबत 
अर्धबट वा पूर्ण अज्ञान असतें आणि मुद्दाम निर्माण 
केलेल्या असंतोषांत परिस्थितीबद्दल विपर्यास जाणून 
बुजून केलेला असतो, रास्त असंतोप्रांतून असहायते- 
मुळें वैफल्य येऊ शकतें. असमर्थनीय असंतोषांतीळ 
वैफल्य हे अज्ञानजन्य असतें. कृत्रिमपणे निर्माण 
केलेल्या असंतोप्रांत परिस्थितींचे योग्य आकलन 
करून घेण्याचा प्रयत्न न केल्यामुळे वेफल्य निर्माण 
होतें. अशा प्रकारचा असंतोष आज ज्यांना आपल्या 
तात्पुरत्या हितसंबंधांपलीकडे जाऊन विचार करणें 
शक्‍य आहे अशा बहुतांशी मध्यम श्रेणींतील लोकांतच 
विशेषतः आढळतो असें म्हणतां येईल, 


या असंतोपाचीं वीजें बऱ्याच अंशाने खातंत्यपूर्व 
राजकीय चळवळींत सांपडतात, आपली राजकीय 
चळवळ बहुतांशीं अकरणात्मक किंवा अभावा- 
त्मक होती. तिच्यामुळें इंग्रजी राज्य गेल्यानंतर 
निर्माण होणार्‍या परिस्थितीबद्दल अनेक मोठमोठ्या व 
अतिरंजित अपेक्षा निर्माण झाल्या, इंग्रजी राज्य 
जातांच अपेक्षित व प्रत्यक्षप्राप्त यांच्यांतीळ फरक 
सर्वाच्या प्रत्ययास येऊं लागला व भ्रमनिरास होण्यास 


सुरवात झाली, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कार्याचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वि स. 
५/ र त्रे 

* $- 62 णव्वेळ क्क) 
/& नवभारत घर 
क्सा ७५ र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आपल्यामधील बर्वमान असंतोष आणि वैफल्य 


स्वरूप व तद्विपरयक प्रत्यक्ष जत्राबदारी यासंबंधीं 
कधींच फारसा विचार झाला नसल्यामुळें, खातंत्र्य 
मिळतांच रचनात्मक क्रियाशीलतेचा प्रत्यय येण्या- 
ऐवजीं केवळ अपेक्षा व आकांक्षाच व्यक्त होऊं 
लागल्या, स्वातंत्र्य ही एक संधि होव या दृष्टीनें तिकडे 
पहाण्याऐवजीं तें अनेकांना यक्षिणीच्या कांडी प्रमाणेच 
वाटलें, त्यांतच आपलें मर्यादित अर्थाने कां 
होईना पण राजकीय ध्येय आपण गांडू शकलो नाहीं 
यामुळें अधिकच भर पडली, स्वातंत्र्य मिळालें 
परंतु देशाची फाळणी झाठी, आणि रचनात्मक 
कार्याच्या उत्साहाऐवजीं लक्षावधी देशबांधवांना 
पुनः आपलें भंगलेले संसार मांडता यावेत यासाठीं 
आवद्यक ती सहानुभूति , विवेक व शांति यांचीच 
आमच्या जीवनांत अधिक मोठी गरज निर्माण झाली ! 

आमच्यांतील वर्तमान असंतोषाची अशीं हीं 
दोन मूलभूत कारणें सांगतां येतील. त्यांचेच प्रतिबिंब 
आजच्या राजकीय पक्षोपपक्षांत व विचारसणींत पडलेले 
आढळतें, दैनंदिन जीवनाचे प्रश्न सोडवितां यावेत 
यासाठीं प्रस्थापित समाजब्यवस्थेंत बदल करण्याची 
आवडयकता कमीअधिक प्रमाणांत पुढें मांडणारे 
पक्षोपपक्ष पहिल्या प्रकारांत मोडतात, आणि फाळणी 
वा तिचे परिणाम यांपासून देशाची मुक्तता केली 
पाहिजे असें प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे म्हणणाऱ्या पक्षांची 
दुसर्‍या प्रकारांत गणना करतां येईल, 

राजकीय चळवळीच्या अभावात्मक स्वरूपामुळे 
संख्येला विदोष महत्व आलें, राष्ट्रीयचळवळींत सामील 
झालेल्या लाखों लोकांचे प्रांतिक; धार्मिक, जातीय 
इत्यादि निरनिराळे अभिमान त्यामुळें कायम 
राहिळे आणि मूलभूत एकजिनसीपणा आपच्यांत 
कधींच निर्माण होऊं शकला नाहीं. हा 
एकजिनसीपणाचा अभाव सर्वखीं अनिष्टच आहे 
असें समजण्याचें कारण नाहीं. उलट, एकजिनसीपणा- 
मुळें सत्तेचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणांत केंद्रीकरण 
होण्याची म्हणजेच राष्ट्रीय चळवळ हुकूमशाहीकडे 


| अनुक्रमणिका 


प्रश्न सोडवण्याबराबतच्या 


षड 


कलण्याची राकयता कितीतरी वाढली असती. तसें 
न झाल्यामुळें आज देशांत लोकशाही निर्माण 
करण्याची संघि आपणांस मिळाली आहे, आणि या 
संधीच्या स्वरूपाचे यथार्थ आकलन न झाल्यामुळे आज 
बराच असंतोष आढळत आहे असे म्हणतां येईल, 
राज्यघटना, आर्थिक नियोजन , भाषावार प्रांत- 
रचना किंवा अन्य अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक 
आमच्या धोरणांत हा 
आकलनाचा अभावच दृषोत्पत्तीस येतो. कागदावर 
प्रभावी केंद्रीय सत्ता तयार केली जाते; पण प्रत्यक्ष राज- 
कीय जीवनांत ती दुबळी व निरनिराळ्या प्रांतिक 
घटकशक्तींच्या चढाओढीवरच अवलंवून रहाते. 
केंद्राला प्रत्येक वेळीं घटक राज्यांच्या धोरणावर 
अवलंबून रहावें लागतें आणि एकादे सामान्य 
ष्टीय धोरण त्यांच्या गळीं उतरविणें जड जातं 
आर्थिक योजना ही देखीळ अशा प्रकारच्या प्रांतिक 
शक्तींच्या चढाओढींचाच परिपाक आहे, असें 
म्हणतां येईल. बामुळे मूलभूत एकजिनसीपणा 
ग्रहीत धरणाऱ्या पालंमैटरी लोकशाहीस येथील राज- 
कीय परिस्थिति कितपत अनुकूल आहे हा एक 
प्रश्च आहे. येथें केवळ बहुमताचे राज्य 
इतकाच लोकशाहीचा अर्थ करून भागणार नाहीं, 
त्यांतन कदाचित्‌ संघटित बहुमताची अत्यंत हीन 
स्वरूपाची झोटिंगश्याही देखीळ निर्माण होऊं शकेल 
म्हणून या तंत्रान्यतिरिक्त निरनिराळ्या प्रांतिक वा 
सामाजिक गटांमध्ये वाढत्या प्रमाणांत संवादित्व 
निर्माण होऊं शकेळ आणि ते गट समाधानाने एकत्र 
हं शकतील अजक्शा प्रकारच्या प्रयत्नांचीहि गरज 
आहे. याकरितां नसलेले ऐक्य लादण्याच्या प्रयत्ना- 
ऐवजीं संवादित्व निर्माण करूं पहाणारा दृष्टिकोणच 
मान्य होणें जरूर आहे, आणि त्यासाठीं आमचें 
लक्ष दिीकडून आमच्या लोकशाहीच्या स्थानिक 
घटकांकडे वळलें पाहिजे 
भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाचे उदाहरण घेतल 
तर हें म्हणणें सहज स्पष्ट होईल. या. प्रक्षासत्रधा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


. ... 
१/ य 
&णव्मात्ट> 
र फनवभारत रै 
क्यो ७५ न >'१९ 


«(<< अमृतमहोत्सवी,  >१० 


र्क भः )०% 
क्त ब पधत कू 


क. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जास्त ऊहापोह करण्याची गरज नाहीं. फक्त त्याबाबत 
योग्य असा निकोप दृष्टिकोण आज फारसा आढळत 
नाहीं हें ध्यानांत घेणें जरूर आहे. प्रांतीयत्वाला 
गणवाद ( १110811811) ) म्हटल्याने काम मागणार 
नाहीं; कारण राष्ट्रवाद हा देखील त्यांतच मोड शकेल 
म्हणून या बाबतींत तारतम्य बाळगन निरोगी प्रांता 
मिमानाला वाव देणें आणि प्रांताभिमानांत अनेक- 
वार आढळणार्‍या संकुचित मनोवृत्ती टाळणे याची 
खरी गरज आहे, खरें देशप्रेम आपल्या गांवावरील 
प्रेमांतूनच जन्म घेतें; त्यावांचून तें अमूर्त बा परं- 
परागत स्वरूपांतच राहील. अक्या प्रकारच्या तार- 
तम्यबुद्धीनें प्रस्तुत प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होण्या- 
ऐवजीं तो राजकीय दडपणाखालीं होत आहे. आणि 
त्यामुळें अनेक प्रकारचे टाळतां येण्याजोगे कलह 
निर्माण झाले आहेत. वास्तविक या बाबतींतील 
अपेक्षा राष्ट्रीय चळवळीनेंच निर्माण केल्या; आतां 
त्या पुऱ्या न करणें म्हणजे आपला भूतकाळ नाका- 
रण्यासारखें आहे, याऐवजीं भाषाभिमानाचे निरोगी 
आविष्कार इष्ट मानून निरनिराळ्या गटांत प्रेमाची 
व सहकार्याची भावना जाग्रत होईल असे प्रयत्न 
करणें हेंच इष्ट होईल, यांतून राष्ट्रीय ऐक्याला धक्का 
पोहोंचेळ असें समजण्याचे कारण नाहीं. उलट, 
सामाजिक विस्कळितपणा व विमजन निर्माण करू 
पहाणाऱ्या शक्तींना या प्रश्नाचा फायदा घेणे अ- 
दाक्यच होईल. 
आजच्या परिस्थितीचे दुसरें एक वैशिष्ट्य 
म्हणजे चळवळीतून जन्माला आलेले राष्ट्रीय नेतृत्व 
चटकन्‌ तांत्रिक स्वरूपाचे बनलें हें होय. जनतेचे 
ळाडके पुढारी दे आतां तिचे नियुक्त प्रतिनिधी 
झाले आहेत, निवडणुकीच्या वेळीं जनतेला येन केन 
प्रकारेण अनकूळ करणें हाच पुढारीपणाचा पाया 
झाला आहे. उलट जनतेच्या सुखदुःखांत भाग 


घेणारे, विच्याशीं समरस होण्याचा प्रयरत्न करून 


वा आधारावर तिला अनुकूल बनव, पह णारें नवें 


अनुक्रमणिका 


षे 


नेतृत्वहि निर्माण होत असलेळें दिसत आहे, आणि 
त्याचाही आधार चळवळ्येच असल्याकारणानें आज- 
च्याच अनुभवाची पुनरुक्ति होणें शक्‍य आहे. ती 
टाळावयाची झाल्यास आमच्या लोकशाहींत चळ- 
वळ्या नेत्यांच्या ऐवजीं लोकशिक्षक निर्माण होण्याची 
गरज आहे. अशा शिक्षकांच्या प्रयत्नांतूनच 
जनतेचे ज्ञान व आत्मविश्वास वाढीस लागण्याचा 
संभव आहे, त्यांवाचून लोकशाहीचा पाया मजबूत 
होणें शाक्य नाहीं. 

असंतोषाचा प्रश्न हा अत्यंत ब्यापक आणि गंता- 
गुंतीचा आहे, एकाद्या विशिष्ट ज्ञानशाखेच्या हष्टिक्रो- 
णांतून विचार केल्यानें त्याचा पूर्णतया उकल होणें शाक्य 
नाहीं. त्यावर करावयाची उपाययोजना ही देखील 
व्यापक दृष्टिकोणांतून निश्चित केली गेळी पाहिजे. 
वैफल्य हें एक मोठें वैयक्तिक व सामाजिक अरिष्टच 
होय, तें घालवण्यासाठी माणसें आणि सामाजिक संस्था 
या दोहोंतही बदळ होणें आव्यक आहे. वैफल्याचीं 
बीजे असहायता आणि परिस्थितीचे अर्धवट वा 
विकृत आकलन यांत सांपडतील, यापैकीं दसऱ्या 
कारणावर लोकशिक्षण हा उपाय होय तथापि 
त्याबरोबरच असहायता नष्ट होण्यासाठीं ज्या योगाने 
सामान्य जनतेला शासनकार्यात अधिकाधिक भाग 
घेतां येईल आणि तिचा आत्मविश्वास वाढीस 
लागेल अक्शा प्रकारच्या शासनसंस्थांची उभारणी 
दोणे आवश्‍यक आहे. आणि राज्यशास्त्र या वाब 
तींत थोडेंबहुत मार्गदरीन करू शकेल असे वाटतें 


' सुंदर कविता! ! 
वास्तवाचिया किनाऱ्यावरी 


मम स्वस्तांच्या फुटल्या लाटा 
सप्तरंगी ते तुषार पाहन 
रसिक बोलला 'सुंदर कविता ! 


-- दत्तात्रेय कुलकर्णी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1! ... 
५/६ 
1 व्यव, 
/&$* नवभारत 
शन ७५ 
«<< ६ अमृतमहोत्सवी, 


न ३१५६ 
>> ७ 


औक 


स्ट 
ष्ट्र क 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. एन्‌. सी. एन्‌. आचाये 


आंध्र राज्याची स्थापना 


एक ऑक्टोवर १९५३ हा दिवस आंत्रांना 


स्वरचित सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा असे वाटेल, कारण 
भारतीय संघराज्याच्या अध्यक्षांची नुकतीच संमति 
मिळालेल्या १९५३ च्या आंत्रराज्यकायद्याप्रमाणे 
१ ऑक्टोबर १९५३ ला आंत्र राज्याची प्रस्थापना 
होणार आहे. नवीन आंत्र राज्याची राजधानी कुनुल येथें 
असून तेथेंच आंत्र राज्याचे उद्‌घाटन होणार आहे 
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार विभागणी- 
च्या आधारे प्रत्यक्ष अस्तित्वांत येणारें पहिळें राज्य 
हें आंत्र राज्य होय. आंत्रांची ही स्वतंत्र प्रांताची 
मागणी १९१३ च्या सुमारास सर ब्री. एन्‌. शर्मा 
यांच्या अध्यक्षतेखालीं बापटला येथे भरलेल्या पहिल्या 
आंत्र परिषदेच्या अधिवेदानांत मांडली गेली. तेव्हां- 
पासून वर्षानुवर्षे भरणाऱ्या आंत्र परिषदांतून ठरावावर 
ठराव करून ही मागणी सारखी चाळूं ठेवण्यांत आली. 
हिंदी व बंगाली भापाभापिकांच्या नंतर तिसरा मोठा 
भापिकांचा समूह म्हणजे तीन कोटी आंत्रभाप्रिकांचा 
होय. आंत्र परिषदांनी भाषावार प्रांतविभागणीचा पुर- 
स्कार केल्यानंतर, कर्नाटक, महाराष्ट्र , केरळ हे देखील 
राज्यकारभाराच्या सोयीकरितां स्वतंत्र भाषावार प्रांत 
व्हावे अक्षी त्या त्या भाषरिकांकडून मागणी करण्यांत 
आली, 
पूर्वेतिहास 

मांटेग्यू-सु'वारणा यायच्या आधींपयेतहि आंत्रांची ही 
चळवळ अवाधित चाळूच होती. मांटेग्यू हिंडुस्थानांत 
यायच्या आधीं, १९१७ मध्ये आंत्रपरिषदेचे खास 
अधिवेशन भरलें होते. त्यानंतर त्यावेळंच सुप्रसिद्ध 
लोकप्रिय कांग्रेसपुढारी ' आंत्र भोष्म * के. एन्‌. 


सुव्ब्राराव पंडूळु यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने 
मांटेग्यूसाहेबांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रांतिक स्वायत्ततेने 
युक्त अत्या आंत्र प्रान्तावद्दळ मागणी केली. त्यानंतर 
प्रसिद्ध झालेल्या मांटेग्यू-चेम्सफर्ड रिपोटोत त्या वेळची 
प्रांतरचना राज्यकारभाराच्या दृष्टीनं किती कृत्रिम व 
गेरसोयीची आहे याचा उलेख आला असून लहान, 
सुटसुटीत व अधिक एकजिनसी प्रांत निर्माण करावेत; 
अदीहि शिफारस त्या रिपोर्टातून केली गेली. 


त्यानंतर लवकरच भाषावार प्रांतर्चनेच्या तत्त्वाचा 
पुरस्कार करावयाचा भारतीय राष्ट्रसभेनें चंग बांधला, 
१९२१७ च्या सुमारास, मद्रास प्रांताच्या कॉग्रेस कमिटी- 
मधूनच आंत्र प्रांतिक कॉँग्रेस कमिटी निराळी काढली 
गेली व अद्या रीतीने भाषावार विभागरणीचें बीज 
परिणामकारक रीतीने पेरळें गेळे, तेव्हांपासून मद्रास 
इलाख्यांत असलेले जे दुसेर भाषिक गट त्यांच्यापासून 
अगदीं ठळक वेगळेपणाने आंत्रांनीं परकीय सत्तेविरुद्ध 
चाळू असलेल्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामांत धडाडीने भाग 
घेतला, पुढें राष्ट्रीय सभेचे गांधीजी नेते झाले व 
आंत्र ज्या भाषावार विभागणीच्या तत्त्वावर वेगळा 
झाला त्याच तत्त्वाची तकंद्रुद्ध कांटेकोर अमलबजावणी 
होऊन कॉँग्रेसचे स्वतःचें असे तामिळनाड, केरळ, महा- 
राष्ट्र, कर्नाटक, गुजराथ, महाकोसल, सिंध, ओरिसा, 
वायव्य सरहहप्रांत, बंगाल, बिहार हे प्रांत अस्तित्वांत 
आले. या प्रांतांतीळ लोकांनीं पुंढ अस्विळ भारताच्या दीधे 
आणि घोर अशा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसंग्रामांत जो अविद्याने 
व उत्साहाने भाग घेतला, त्यामागे त्यांना आपापल्या 
आंतरिक ऐक्याचा मोठा आधार वाटत होता. 


९ 1.1 -- भ्र ोलि [दिएरान काय! पैकले र ऱ्झ हायूकोटांत टं र 
श्री, एन्‌. सी, एच्‌, आचाय हे मुंबई येथील आं असोश्िएरानचे प्रमुख कार्यकते असून टं 
ओरिजिनळ साइडचे अँडव्होकेट आहेत. त्यांनीं ' नवभारता "करितां मूळ इंग्रजीतून लिहिलेल्या लेखाचा प्रस्तुत 


लेख अनुवाद आहे-- का. सं, 


ष्ट्५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९ र व्र 2 


१... कात 
*्र »&स्व्क ष्य क 


शै 69 नवभारत € 
कद धे ७५" ळ् > 
न्< (अमृतमहोत्सवी >२७ 
(> (र र: 
वर्षे,” 
पलक 24 क 


ष्ट >स्क् 
'% वळ र 


४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


देशाने ज्यावर बहिष्कार टाकळा अक्या कुप्रासेद्ध 
सायमन कमिदाननें शिफारस केल्याप्रमाणे, सिंध, ओरेसा, 
वायव्यसरहद्दप्रांत हे गव्हर्नमेंट ऑफ इांडेया कायदा 
१९३५ अन्वये निराळे प्रांत वनाविळे गेळे, सायमन 
कमिशनने आंत्रांच्या आग्रही मागणीचा उल्लेख 
करून असे स्पष्ट म्हटलें होतें को, हल्लींच्या 
बहुभाषिक प्रांतांमध्ये जे भाषिक भेद आहेत 
त्यांना फार राजकीय महत्त्व असून त्यामुळें आंत्र- 
प्रांताची मागणी राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची 
आहे. त्याआधीं मद्रास विधिमंडळाने स्वतंत्र आंत्र प्रांत 
निर्माण करण्याच्या मागणीला संमति देणारा जो ठराव 
केला होता त्याचाहि सायमन कमिशनने उल्लोव केला 
पण इतके आपलें मतप्रदरशान करूनहि सायमन कमिरानने 
आंत्र प्रांत वेगळा करावा अशी स्पष्ट शब्दांत शिफारस केली 
नाहां. याचे कारण, आंज्रांच्या बाजूने वहिष्कृत कमिरान- 
पुढ जाऊन कोणी आपली वाजू मांडली नव्हती 
आश्रांच्या पुढ त्यावेळेला स्वराज्यसंपादनाच्या मागणी- 
ला पाहूला अग्रमान असून त्यानंतरचा दसरा मान 
आश्र पाताच्या मागणीला होता, भारतीय स्वराज्याच्या 
यवान पारत होऊन राष्ट्रीय स्वातंत्र्यसंग्रामांत भाग 
धत असतांना, राज्यकारभाराच्या गेरसोयी व तज्जन्य 
हाळअपष्टा यांच्याकडे आंत्रांनीं दुलंक्ष केळे, आंत्रांनीं 
जा हो अत्यंत भूषणावह अक्षी स्वार्थत्यागवुद्धि प्रकट 
कला तच्यामार्गे त्यांना एक अशी हढ आद्या होती 
स्वराज्यप्राप्तीनंतर आपला एक स्वतंत्र आंत्र प्रांत 
नेर्माण होऊन आपणांस भारतीय संघरार ज्यांत एक 
सानाचे स्थान मिळेळ, आपला स्वतंत्र असा भाषिक 
प्रांत झाळा को आपल्या परक्रत्यनुसार आपली विदिप् 
संस्कृत, भाषा व हितसंबंध यांचें संवधन आपणांस 
करतां येइल, 


यानंतर आंत्र प्रांताची मागणी उत्तरोत्तर वाढत 
जाऊन तेला धार चढत गेली, १९२७ सालीं मद्रासच्या 
टाजस्लाटव्ह कान्सिळने एक ठराव पास करून अक्र 
मागणी केली कीं, मद्रास प्रांतांत तेट्गुभापी लोकांचे 
सलग भाग एकत्र करून कायदा, कारभार व न्याय 
यांच्या अंमलवजावणीकरितां एक निराळा प्रांत करावा 
१९२८ मध्यें, आंत्र प्रांत बनविला नाही, म्हणून मद्रास 
सरकारवर एक निंदाब्यंजक कपातसूचना पास झाली 
०५३२ मध्ये मद्रास लेजिस्ेटिव्ह कोन्सिलने असाच 


५६ 


अनुक्रमणिका 


एक ठराव पास केळा, १९३८ मध्यें सुप्रसिद्ध आंत्र 
पुढारी देशभक्त वेंकटप्प्या यांनीं आंत्र प्रांत बनवि- 
विण्यावद्दळ एक ठराव मांडला होता. श्री. चक्रवर्ती 
राजगोपालाचार्ये-ज्यांच्यावर आंध्रांच्या मागणीला ते 
प्रातेकूल होते व आहेत म्हणून आरोप केला जातो ते 
राजगोपालार्‍चाये- त्यावेळीं मट्रासचे मुख्य प्रधान असून 
त्यांनीं वेकटप्पय्यांच्या ठरावाला पाठिंबा दिला होता ही 
लक्षात. ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. १९३८ सालीं एक 
व दुसरा १९४३ सालीं अशा भरलेल्या आंत्रपरिषदां- 
नीं मट्रास-राजधानीसहित आंत्र प्रांताच्या मागणीचे 
ठराव पास केले. 1 

वॉँग्रेसें १९३६ सालीं निवडणकी लढाविल्या 
त्यावेळच्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यांत, राष्टांतील 
प्रत्येक गट व प्रत्येक प्रादेशिक विभाग यांना आपापळें 
जीवन व संस्कृति यांचा विकास करण्याचें स्वातंत्र्य 
चावयाचे कॉँग्रेसने वचन दिलें होते. असे प्रादेशेक 
विभाग किंवा प्रांत वनावितांना भाषा व संस्क्रति 
लक्षांत घेतली जाईल असेंहि कॉंग्रेसने लोकांना 
आश्वासन दळ होते. त्यानंतर मतदारसंघाचा अनुकूल 
काल पडून कॉंग्रेस अधिकारारूढ झाली, साहजिकच 
आश्र याताच्या आंदोलनाल्ग दुप्पट जोरानें व हिरिरीने 
चालना मिळाली, १९४५७ सालीं मद्रास विधि-मंडळाच्या 
दान्हाहा सभागुहांनीं आंत्र प्रांत बनविण्याबहळ एक- 
सुखाने ठराव पास केले, त्यानंतर भारताचे मुख्यप्रःथान 
१. जवाहरलाल नेहरू यांनीं १९४७ च्या नोव्हेंबरमध्ये 
गभार घोषणा करून असें सांगितलें को ' आंध्रराज्य- 
निर्मितीच्या मार्गात आता कोणतीच अडचण उरलीं 
नाहा, तथापे शेवटीं भारतीय राज्यघटनेवर जेव्हां व्हां 
थ्क्कामातेत्र झालें तेव्हां तात आंत्र राज्याचा समावेश 
झाला नाहीं, राज्यघटनेतील राज्यांच्या यादींत आंत्र 
सज्य समावेष्ट करण्याचें आंत्रांचे प्रयत्न निष्कळ ठरे ! 


श्रीरामूळूंचें वलिदान 


नराद्या आणि वैफल्य यांनीं ग्रासलेल्या आंत्रांना 
साहाजेकच असे वाटलें कीं भारतीय सरकार टंगळ- 
मगळ करून आपली फसवणूक करीत आहे, म्हणन 
काह| क्रातिकारक प्रत्यक्ष कृतीचा अवलंब केल्याशिवाय 
सरकार आपले असलें तरी वळणार नाहीं, असें त्यांना 
वाटल. सुप्रसिद्ध आंत्र कॉँग्रेस पुढारी, गांधीचे परम 
अनुयायी स्वामी सीताराम यांनीं एततू-प्रील्यथे उपवास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


् धू डं (र 


त्रात 
कुित्ण पळ, 


» नवभारत र 
कद ५ ७५ घे > 
न अमृतमहोत्सवी >७ 


अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


आंध्र राञ्याची स्थापना 


करून सत्याग्रहास आरंभ केला, हजारा लोक त्यांच्या 
हांकेळा “ ओ ? देऊन तुरुंगांत जायला, कोणतीही 
हालआपेष्टा भोगायला तयार झाले. त्यांच्या नेतृत्वा- 
खालीं चाललेल्या आंदोलनाचा उपहास करण्याचा 
प्रयत्न कांहीं जवाबदार कॉँग्रेस पुढाऱ्यांकडूनहि झाला 
पण गेल्या वर्षाच्या शेवटीं अचानकपणे भारतीय 
राजकॉय रंगभूमीवर असा एक पुरुष अवतीणे झाला 
कीं त्याच्यामुळे सर्व जग चकित झालें | सत्याग्रह-तंत्रा- 
मध्ये निष्णात म्हणवणाऱ्यांनीं देखील त्याच्यापुढें हात 
टेकले. हा प्रायोपवेशनार्‍चा सत्याग्रह करणारे पुरुष म्हणजे 
के, श्री. प्रोट्टी श्रीरामुळू हे होत. त्यांनीं सुमारे दोन 
महिने अन्नत्याग करून दोवटीं आंत्र राज्याप्रीत्यथ 
आपल्या देहाचें विसर्जन केलें. या त्यांच्या आत्महोमा- 
बददळ आंत्र लोक त्यांचे कायमचे कणी रहातील, 
् मद्रास राजधानी करून आंत्र राज्य ताबडतोब स्थापा 
किंवा मटठ्रास स्वतंत्र राज्य करून त्यापासून आंत्र स्वतेत्र 
वेगळा काढा ” अशी श्रीरामुळृंची मागणी होती 
त्यांचे प्राग जाईपर्यंत राजकारणी लोक त्यांच्याकडे 
उपहासगर्भ उपेक्षेने पहात होते. शेवटीं जेव्हां उपवास 
सोंडण्यावद्दळच्या सगळ्यांच्या विनंत्या धुडकावून लावून 
त्यांनीं प्राणत्याग केला त्या वेळेला सार्वजनिक पुढारी, 
भारताचे मुख्य प्रधान आणि इतर सर्वे यांना कळून 
चुकळें कीं श्रीरामुलृंचा आत्मयज्ञ ते समजत होतें 
त्याप्रमाणे केवळ प्रदरशन किंवा त्रागा नव्हता ! तीन कोट 
आंत्र चवताळून उठले. त्यांचा क्षोभ कधीं नव्हता 
असा अनावर झालम, श्रीरामुळूंच्या मृत्यूनंतर जीं द्य 
दिसली, ज्या घडामोडी घडून आल्या त्या पाहून 
गांधीजींच्या क्रूर हत्येनंतर ज्या घटना घडून आल्या 
त्याची आठवण होते. कित्येक दिवसपययत आंत्र प्रदे्षां- 
तील जीवनाची घडी पार विसकटून गेली. आगगाड्या, 
इतर दळणवळण, शाळा, कोटेकचेऱ्या ह्या बंद 
पडल्या, आंत्र राज्याची स्वतंत्र निर्मिति झाल्याशिवाय 
दुसर्‍या कशानेंहि आंब्रांचे समाधान होणें शक्‍य 
नव्हते. शेवटीं पोडेत जवाहरलाल नेहरू यांनीं १९ 
डिसेम्बर १९५२ रोजीं भारतीय सरकारनें आंत्र 
राज्य प्रस्थापित करावयाचे ठरविळें आहे अशी घोषणा 
केळी, * मद्रास राज्यांतील तेळग-भाषी भागांचे आंत्र 
राज्य वनावेळ जाइल, पण त्यांत (जे. व्ही. पो, एरिपोट- 

ये सांगितल्याप्रमाणे) मद्रास शहर येणार नाही' असे 
यांनीं सांगितळें 


ग. भाब 


अनुक्रमणिका 


बेल्लारीचा बाद 


नंतर निरा झालेल्या आंतप्रांनी भारतीय सरकार 
आतांतरी प्रामाणिकपणे पुढें काय करणार तें पहावें या 
आडोनें पुर्ढाल प्रतीक्षा करावयाचें ठरविलें. नियोजित 
आंत्र राज्याच्या आर्थिक व इतर व्राजूंचा विचार करून 
वृत्तांत सादर करण्याकारेतां भारतीय सरकारनें न्याय- 
मूर्ति वांचूंची नेमणूक केली. न्या. मू. वांचूंनी आपलें 
कार्य त्वारेते बजावून आपला रिपोर्ट गेल्या जाने- 
वारीच्या अखेररीच्या आंत सादर केला. त्यांचा रिपोट 
एकंदरींत आंत्रांच्या आकांक्षांना अनुकूल असाच 
आला. आंत्र राज्याला स्वतःची अक्षी कायमची राजधानी 
मिळेपर्यंत त्याची राजधानी तात्पुरती मद्रास येथें असावी 
अशी न्या. मू. वांचूंची शिफारस होती. आंत्रांना 
ज्यांचा शब्द प्रमाण आहे असे आंप्रकेसरी श्री टी. 
प्रकादाम्‌ यांनीं या शिफारशीचें मनापासून स्वागत केलें 
“आंग्रची राजधानी नाहीं तर नसेना का, पण मद्रास 
शाहर हें स्वतंत्र नगर-राज्य (019. 8818) होईपर्यंत 
तरी मद्रासवर आंत्रांचा तावा राहील ? अद्यी आद्या 
त्यांना वाटली, म्हैसुरी आणि आंत्र यांच्यामध्यें ज्या- 
वहृल मुख्य वाद होता तें वेछारी राहर व जिल्हा वांचू- 
रिपोर्टप्रमाणे आंश्राकडे आला. परंतु वांचू रिपोठेची 
ही वेछारीविषयाींची शिफारस भारत सरकारनें अमान्य 
केली आणि पुन्हां बेछारीच्या भावितव्याविषयीं निणेय 
करण्याकरितां न्या. मू. मिश्र यांना सांगितलें. 
न्या. मू. मिश्र यांनीं असा निवाडा दिला कीं, 
बेछारी जिल्ह्यांतील अलुर , अडोनी आणि रायदुर्ग 
हे तीन तालुके वगळून बाकी राहिळेळे सात ताठुके 
म्हैसूरला जोडण्यांत यावेत, मि श्रांच्या या गिफारशीमुळें 
आंत्रामध्ये पुन्हां असंतोषाची लाट पसरली. तथापि 
भारताच्या सुख्य प्रधानांनीं मिश्रांच्या या शिफारशी- 
प्रमाणे, घेलछारी जिल्ह्याच्या १० तालुक्यांतील तीन 
तालकेच फक्त आंध्र राज्यांत समाविष्ट होतील असे 
२० मे १९५३ ला जाहीर केलें. आपली राजधानी 
निवडण्यास आंत्रांना सांगण्यांत आळे, विधिमंडळांतील 
आंत्र सदस्यांनींच हा निणेय घ्यावयाचा होता. त्या- 
प्रमाणें त्यांनीं श्री. टी, प्रकाराम्‌ यांच्या मार्गदरोनाखाली 
कुनुळ ही राजधानी निवडली. रायल्सीमा बिभाग 
जो नेहमीच दुष्काळयरस्त असतो , त्याला 
वळविण्याकरितांच हा निर्णय घेतला गेला, सर्व 


५७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ही धू डं (र 
1. ळ्या 9 


» नवभारत ४६ णी 
कद ५ ७५ घे > 
न्(् अमृतमहोत्सवी >२० 


> > औऊ 
च 0 ति ज्र 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आंत्र विभाग ऐक्यरजज्ञने वद्ध व्हावेत हा या निर्णया- 
मागें हेतु होता. कुनुळ ही राजधानी निवडल्यामुळें 
इतर आंत्र विभागांची, विदोप्रतः कम्युनिस्टांची 
निराशा झाली. कम्युनिस्टांना रेल्वे व पाटवेधारे यांच्या 
केंट्रस्थानां असलेलें विजयवाडा हें शहर राजधानी 
म्हणून पाहिजे होते. जेथून कम्युनिस्ट लोक नेहमीं 
वादळ उठवतात तो आंत्र विभागांतील वादळी टापू जें 
तेलंगण त्याला लांगूनच विजयवाडा आहे. 
शेवटीं मुख्य प्रधानांच्या निवदेनाप्रमाणें आंत्र-राज्य- 
निर्मितीचे बिळ भारतीय लोकसभेपुढें ऑगस्टमध्ये 
मांडळें जाऊन दीघ चर्चेनंतर तें “ आंत्र राज्य कायदा 
१९५३ * म्हणून मंजूर झाळे, आंत्र राज्याची स्थापना 
व उद्‌घाटन १ आक्टेवर १९५२ रोजीं मुख्य प्रधान 
. जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते होणार आहे. 
बिघिमंडळ, न्यायालय 
आंत्र राज्याला एकच विधिमंडळ रहाणार आहे. 
अळूर आणि अडोनी हे तालुके कुनुंल जिल्ह्यांत समा- 
विष्ट होतील आणि रायदुर्ग हा तालुका आंत्रांतील 
अनंतपूर जिल्ह्याचा भाग राहील. घटनेप्रमाणे आंध्र राज्य 
हें “विभाग * अ? राज्य” म्हणून गणळें जाईल. आंत्र 
राज्यांतील जिल्हे पुढीलप्रमाणें आहेत : श्रीककुळम्‌ , 
विजग, पूवे गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गंटरर 
नेलोर, कुरनूल, अनंतपूर, कुड्डाप्पा, चितूर आणि वेलारी 
जिल्ह्यांतील आळूर, अडोनी, व रायटुर्ग हे ताटके. 
वेळारी जिल्ह्यांतील बाकीचे राहिळेळे तालुके ९ ऑक्टोबर 
१९'५३ पासून म्हैस्रकडे दिळे जाणार आहेत. मध्य- 
वर्ती राज्यपरिषदे- ( कोन्सिळ ऑफ स्टेटस्‌ ) -मध्यें 
आंत्रचे वारा प्रतिनिधी रहातील व अवाद्ष्ट ( 1281- 
तेए87४ ) मद्रास राज्याचे १८ प्रतिनिधी रहातील 
तसेंच मध्यवती लोकसमे- ( हाऊस ऑफ दि पीपल 9- 
व्ये आंत्रचे २८ प्रतिनिधी व अवशिष्ट मट्रासचे ४६ 
प्रातानि'यी राहतील. 
आंत्र राज्याच्या या पहिल्या विधिमंडळांत १५४० 
सभासद आहेत. आंत्रमध्ये जे मतदारसंघ समाविष्ट 
लि आहेत त्यांच्यामधूनच निवडून आलेले हे पूर्वीचे 
मद्रास विधानसभेतील सभासद होत. पूर्वी सांगितल्या- 
प्रमाणे आंत्रलळा लेजिस्ठेटिवू कोन्सिळ असणार नाहीं 
छेजिस्ळेटिवू कॉन्सिलळमध्यें जे २१ आंत्र 
त्यांचें सभासदत्व यापुढें रदद होइल, जाने- 


मद्रासच्या 
सभासद हात 


ष्ण 


अनुक्रमणिका 


वारी १९५६ पासून किंवा राष्ट्रपति जी तारीख ठरविर्ताळ 
त्या तारखेपासून, आंत्र राज्याचे उच्च न्यायालय (हायकोट) 
अस्तित्वांत येईल, तोंपर्यंत मात्र मद्रास हायकोर्टाचाच 
अमल आश्रे राज्यांत चाळेळ, मद्रास, आंत्र व म्हेसर 
या राज्यांमध्ये जिंदगी, मालमत्ता, आर्थिक जवाबदाऱ्या 
यांची वांटणी कशी करावी याबद्दलची तरतूद आंत्र-राज्य- 
कायद्याने केळी असून वादाचे मुद्दे उपास्थित झाल्यास 
त्याबावत राष्ट्रपतींनी निर्णय द्यावा अद्लीही त्यांत 
तरतूद केळी आहे. वांटणीमध्ये जर कांहीं अन्याय 
झाला तर तो दुरुस्त करण्याकरितां राष्ट्पतींना 
अधिकार देण्यांत आला आहे. आंत्र-राज्य विभक्त 
होण्याच्या आधो अविभक्त मट्रास राज्याच्या ज्या कांही 
आर्थक जत्राबदाऱ्या असतील त्यांपैकीं कांहीं आपल्या 
वांटणीच्या पार पाडण्याकरितां आंत्र, मद्रास आणि 
म्हेसूर यापको एकानं दुसर्‍याला किंवा मध्यवती सरकार- 
ला द्यावयाची रक्कम राज्यघटनेने तरतूद केलेल्या 
संयुक्त निधी-( कन्सॉलिडेटेड फंड )वर आकारली 
जावी अशीहि तरतूद कायद्याने केळी आहे. ह्या सर्व 
तरतुद न्यायमांत वांचू यांच्या रिपोर्टावर आधारलेल्या 
आहेत. देण्याघेण्याचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणावर 
ठरवलेले आह. उदा०, आंत्र राज्याचा वाख दोकडा 
२३६ इतका राहील, कारण आंत्र राज्याची लोकसंख्या 
२००७८०१ म्हणजे शेकडा ३६ आहे. अवदिष्ट 
मद्रासराज्याची लोकसंख्या २५७२४५८ असून त्याचा 
वांटा शेकडा ६२३ आहे. वेलारी जिल्ह्यांतील अलर 
अडोनी, रायदुग हे तालुके वगळून इतर राहिलेल्या 
तालुक्यांची लोकसंख्या ७७३७१२ इतकी आहे. 
म्हणून त्यांचा वांटा शीकडा १३ आहे. 


आश्र-राज्य विभक्त होण्यापूर्वी मद्रास राज्याने तंग- 
भट्रा योजनेस आरंभ केळेला होता. आतां असे ठरे 
आहे कीं आंत्र-राज्याच्या स्थापनेनंतर अवशिष्ट मद्रास 
राज्याचा या तुंगभट्रा योजनेशी कांहीहि संबध असू 
नये. आंत्र राज्यांत पुढील कांही काळपर्यंत अनेक 
गोष्टांची उ्णांव राहणार आहे : उदाहरणाश्र, स्त्नी- 
केद्यांकरतां तुरुंग, बोर्स्टल संस्था, पोलीस शिक्षण-संस्था 
सरकारा छापखाना, विणकामाचें शिक्षण देणाऱ्या संस्था 
आयुंवैदाब औषधांच्या संस्था फिंगर-प्रिंट ब्यूरो 
व्हेटर्‌नरी कोंलिज, संट्रल सरव्हे, महारोग्यांकरतां 


आरोग्यकेंद्र इत्यादि, कायद्यानें अद्यी तरतूद केळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.... 
५५% 
रळ त्माव 
ह » नवभारत 
भ्ह्न धं ७५८ नौ जै 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


वषे औऊ 
सेवा, “१ 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


र्ट 1 


आंध्र राज्याची स्थापना 


आहे कीं या वरील सोयी होईपर्यंत आंत्र 
राज्याने अवशिष्ट मद्रास राज्याशी करार करून तेथील 
सोयींचा उपयोग करावा, जर जानेवारी १९५४ पर्यंत 
या बाबर्तांत कांहों करार होऊं दाकला नाहीं तर राष्ट्रपति 
या वावतोंत जी तरतूद करताल ती अंमलांत यावी, 
विज्याळ आंध्राचें ध्येय 

आज जें आंत्र-राज्य प्रस्थापेत होत आहे, त्या 
योगानें आंत्रांचे सवे मनोरथ पूणे झाले असें मात्र 
नव्हे. त्यांचे विद्याळ आंत्रांचे चिरवांछित खपत फलद्रूप 
झालें नाहों याबद्दल त्यांना तोत्र असमाधान आहे. 
परंतु कुनूळ ही राजधानी निवडल्याने हे त्यांचे खप 
पुढेमागे पूण होईल अक्षी त्यांना आश्या वाटते. कुनूल- 
पासून हेद्राबाद हें सुमारें १५० मेलांवर असून 
हेद्रावादच आपल्या भावी विद्याळ आंश्राची राजधानी 
व्हावी असे आंत्रांच्या मनांत आहे. याशिवाय बेलछारी 
जिल्ह्यांतील ज्ञ सहा तालुके व खुद्द वेछारी राहर हां 
आज म्हैसूर राज्यांत समाविष्ट झालीं आहेत तीं सर्व 
आंत्र राज्याला मिळावींत, कारण तो भाग प्रामुख्यानें 
आंश्रच आहे असेंहि त्यांना वाटते. मद्रास राहर 
आंश्रचचा एक भाग तरी असावा किंवा ते जेथे त्यांना 
प्रवेदा मिळूं शकेळ असे एक स्वतंत्र दाहराचें राज्य 
( खॉ 5188 ) व्हावें अल्ली त्यांची अजून 
मागणी आहे. गंजम्‌ आणि विजगापट्टम्‌ या जिल्ह्यांतील 
जयपूर इस्टेट , पुंगी तालुका, छत्रपूर , बऱ्हाणपर हे 
तालुके आणि पालाकिमेडी एजन्सी- हा सर्वे भाग जो 
ओरिसा राज्यांत सामील झाला आहे- तो परत आंत्र 
देद्यांत सामील व्हावा अद्ी आंत्रांची मागणी आहे. 
मभ्यभारतांतील चांदा जिल्हा व बस्तर संस्थान हां 
प्रामुख्यानें तेळयुभापी असल्यामुळें आंत्नांना . तींहि 
पाहिजे आहेत. याशिवाय हेद्राचाद राज्यांतील ८० 
लाखांवर लोकसंख्या असलेले जे तेलंगणांतील आंत्र 
जिल्हे म्हणजेच हेद्रावाद राज्याची सुमारे अर्धी लोक- 
सख्या त्यांना आंध्र राज्यांत समाविष्ट व्हावयास पाहिजे 
आहे. हैद्राबाद राज्याचा बाकीचा अर्धा भाग म्हणजे 
राहिलेळे ८ जिल्हे त्यांपैकी ५ महाराष्ट्राकडे जातील व 
३ कन्नडकडे जातील. शिवाय म्हैसूर राज्यांतील कोलार 


हा विभाग आंश्र असून तोहि त्यांना पाहजे आहे. 
विद्याळ आंत्राचे ध्येय त्याचप्रमाणें महाराष्ट्रीयांचे 
आणि कन्नडिगांचे आपआपल्या भाषिक राज्यांचे ध्येय 
सत्यसृष्टींत उतरण्याची आशा दोन गोष्टींवर अवलंबून 
आहे भारत सरकार जे कमिदन नेमणार आहे त्या 
कमिशनवर आणि हेट्रावाद राज्याची शाकलें करून 
त्यांची वाटणी करण्यावर. 

आंग्र लोक फार भावनाशील लोक आहेत. त्यांना 
आपल्या प्राचीन संस्क्ृतीवद्दल अत्यंत उत्कट अभिमान 
वाटतो, शालिवाहन किंवा शातवाहन घराण्याने अमरा- 
वतीहून चालविलेलें साम्राज्य, बेझवाडा आणि वारण- 
गळ येथन राज्य करणारीं अनुक्रमें चालक्य आणि 
काकथीय साम्राज्ये, चौदाव्या दातकांत होऊन गेलेले 
विजयानगरचें साम्राज्य आणि दोवटीं सतराव्या दातकांत, 
मुसलमानांच्या छत्राखालीं का होईना, भरभराटी- 
ला आलेलें गोवळकोंड्याचें राज्य- ह्या सर्व साम्रा- 
ज्यांच्या स्मृती त्यांच्या अद्यापि ताज्या आहेत. 
आपल्या आंत्र राज्याचा विकास करणें, आपल्या 
या प्राचीन स्मृती जागृत ठेवून आपली विद्िष्ट 
संस्कृति विकसित करणे, आणि अशा रीतीने 
भारतवर्षांच्या वैभवांत भर घालणें, असा संकल्प आंत्र 
देशीयांनीं केला आहे. हली आंत्रप्रदेशांतील राज्यांपैकी 
१ कोट ६८ लक्ष एकर जमीन लागवडीखाली आहे 
परंतु नद्या आणि तलाव यांतील जलसंपत्तीचा भर- 
पूर उपयोंग करून घेऊन, लागवडीला योग्य अक्ी 
सर्वच्या सर्वे २ कोट २० लक्ष एकर जमीन लागवडी- 
स्वालीं आणण्याची आंग्र राज्याची मनीषा आहे. 

आजचे आंत्र राज्य अर्धेवट व विकलांग असे 
आहे. फाळणीनंतर किंवा बिहारचा बंगाली भाग न 
मिळाल्याळें जशीं बंगालची विकलांग स्थिति झाली 
आहे तशीच आंत्र राज्याची आहे. परंतु १९५३ च्या 
आंत्र कायद्यामध्ये पुढील विस्ताराची व विकासाची 
बीजें दिसत आहेत. आंतश्राला सुरवात झालीच आहे. 
आतां लवकरच महाराष्ट्र, कन्नड आणि केरळ हीं 
राज्यें अस्तित्वांत येऊन हीं सवे भारतवर्षाच्या उन्नती- 
करतां कारणीभूत होतील अक्यी मला दृढ आद्या आहे 


ष्‌९ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


...4 
५ प्त 
रि त्णित्ल> 
ह "नवभारत २ 
भ्ह्न धं ७५८ नौ जै 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


वषे औऊ 
सेवा, “१ 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


र्ट 1 


प्रा. श्रीकृष्ण के, क्षीरसागर 


संमेलनाध्यक्ष श्री. विडठलराव घाटे 


अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींना खऱया अर्थानें फारसं वर्ण- 
नीय व्यक्तिमत्त्व नसते, व ज्यांना वर्णनीय असें व्याक्ति- 
मत्त्व असते, अशा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या संबंधी सर्वसाधा- 
रण समाजांत वरेच चुकीचे ग्रह असतात. त्यामुळें प्रसिद्ध 
व्यक्तींच्या व्यक्तिमत्त्वासंबंधी लिहिणे म्हणजे त्यांच्या 
संत्रंधींचे सामान्य ग्रह दुरूस्त करण्यापासूनच सुरवात 
करावी लागते. त्यांतून, आज मी हें व्यक्तिवणन दूरच्या 
गांवीं प्रातेकूेल मनःस्थितींत लिहीत आहे. त्यामुळें 
वाडयवीन अगर चरित्रात्मक तपश्ीलांत शिरणेहि मला 
टाक्‍य नाहीं. व म्हणूनच सामान्यतः वृत्तपत्रांतून माहित 
झालेळे विठ्ठलराव व मला माहित असलेले विठ्ठलराव 
यांची सांगड घालण्याचेंच काम मी येथे करूं ठाकेन. 
एका कारणामुळें मात्र त्यांच्या या अभिनंदनीय निव- 
डीच्या प्रसंगी मीच लिहिणे उचिताहि होतें आणि 
- अपरिहार्यहि होतें. तें कारण म्हणजे, अध्यक्षपदाकारेतां 
सुचाविळेल्या सहा नांवांपैकी त्यांचेंच नांव यंदा निवडणे 
उचित होईल, असे नांवें जाहीर होतांच मी जाहीरपणे 
मुंबईच्या ' ळोकसत्ता * पत्रांत प्रतिपादिले होतें 
पण ' लोकसत्ते'तील माझ्या या पहिल्या 
पाठिंब्यापासून विठ्ठलरावांसंवेधीं पुनः लिहिण्याची 
आव्यकता उत्पन्न झाली होती. कारण मी “ लोकस्ते? 
तील माझ्या पाक्षिक स्तंभांत, अहमदाबादच्या अध्य- 
क्षीय निवडणुकीसंतंथां माझें मत लिहिल्यावरोबर त्या 
ठेखाडोजारींच “ लोकसत्तेच्या संपादकांना “ भलतेच 
कांही तरी ” या मथळ्याखाली विरोधी अग्रळेगव 
लिहिण्याची आवद्यकता वाटली | * नवभारत ? 
मासिकाच्या संपादकांनी मळा लिहिण्याचा आग्रह 
केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानणें जितकें जरूर, तितके- 


येत्या ऑक्टोबर १९५३ 


६० 


अनुक्रमणिका 


च * लोकसत्ते'च्या संपादकांचेहि आभार मानणें जरूर 
आहे. कारण त्यांच्या ेखामुळेंच विठ्ठळरावांसंवंधीं 
कित्येकांना अद्याप काय सांगणे जरूर आहे, हें स्प 
झालें व माझे काम मर्यादित व सोपें झाले, 
कांहीं सुशिक्षितांची बोद्धिक गफलत 

विठ्ठलराव घाटे हे आज सेवानिवत्त डेप्युटि डायरे- 
क्टर ऑफ्‌ पब्लिक इन्स्ट्रक्शान्‌ , मुंबई कायदेमंडळाचे 
सभासद व पुणें विद्यापाठाच्या कार्यकारी मंडळाचे समा- 
सद म्हणून वृत्तपत्रवाचकांना व सार्वजनिक कार्यकर्त्यांना 
ठाऊक आहेत. त्यांतल्या त्यांत शिक्षणण्वात्यांत : आधि- 
कारी ? म्हणूनच ते साशिक्षितांना अधिक माहित 
आहेत, पण या माहितीमुळेंच त्यांच्या संबंधींच्या ज्ञानांत 
अप्रमाणता ( 180) ०1 79९7808९0(1ए७ ) उत्पन्न 
झाली आहे. सामान्यतः वडा सरकारी नोकर म्हणतांच 
महाराष्ट्राय सुक्षाक्षतांच्या त्याच्या संवंधींच्या समजुती 
इतक्या ठरून गेलेल्या असतात कीं, त्या 
एखादा वेगळ्या जाती[चा मनुष्य बसूं राकेल 
जन्म तेथे काढूनहि आपलें भिन्नत्व टिकव दाकेल, 
याची त्यांस कल्पनाच नसते. शिवाय घाटे यांच्या 
बुद्धिमत्तेची व तडफेची ज्यांस माहिती आहे, त्यांस 
डेप्युटि डायरेक्टरची जागा ही त्यांच्या इतर सवे गुणां- 
हून उंच ठरण्याइतकी मोठी खासच वाटणार 


8121214 
व उभा 


की... कड 3-० ि 
वाणदार माणसं साधारणपणे व्यवहाराच्या क्षेत्रांत विक दळ 
लायकीच्या मानाने मार्गेच दडपली जातात, विठ्ठल 


रावहि या नियमाळा अपवाद नाहींत. निदान त्यांच्या 
वाड्ययींन व वेयाक्तिक गुणांकडे दुर्लक्ष होण्याइतके 
आपण त्यांच्या : अधिकारीपणा'स महत्त्व देऊं लागलो, 
तर त्यांच्या सरकारी नोकरीचा परिणाम आपणांवरच 
आं -> धक हि -.  काद 

आधिक झाला असा अर्थ होईल ! 


रे मध्ये अहमदाबाद येथे भरणाऱ्या मराठी साहित्यसंमेलनाचे नियोजित 
अध्यक्ष श्री. विठ्ठलराव घाटे यांच्यावरील प्रा, श्री, के. क्षीरसागर 


उद्‌बोधक वाटेळ, खतावर एक अत्यंत दुःखदायक कौटुंबिक आ 
प्रा. श्री. के. ्रीरसागर यांनीं विषयाचें महत्व व औचित्य जाणू 
८ नवभारता?तर्फे आम्ही त्यांचे विशेष कृतश॒ आहोंत, -_-का, सं. 


यांबा प्रस्तुत लेख वाचकांस समयोचित आगि 
पत्ति कोसळल्यामुळे, मनः सास्थ्य़ नसतांनाहि 
न, प्रस्तुत लेख लिहून पाठविला याबद्दळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


...३ 

- ,' ऱ् र 
५ कना की 

१ नवभारत र 
कद धि ७५ र 3) 
न्< (अमृतमहोत्सवी >७ 

च. वर्ष > 
र्ट कळ ् 
21४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


संमेलनाध्यक्ष श्री. विठ्ठलराव घाटे 


आणि सामान्य माणूस आज विठ्ठलरावांच्या बाबतींत 
हीच चूक करतो. तो त्यास “ माजी शिक्षणाधिकारी ? 
समजण्याऐवजीं, “ माजी साहित्यिक? समजतो | विठ्ठल 
राव शिक्षणखात्यांतून मुक्त झाळे, असं समजण्याऐवजीं 
ते । साहित्यखात्यां' तून पेन्टानींत निघाळे असें तो 
मानतो ! या बौद्धिक गफलतीचे अगदीं ढोबळ उदाहरण 
म्हणजे वर निटेंशिळेळा ' लोकसत्ते ' तीळ अग्रलेख व 
त्यानंतर क्काचेत्‌ एखाद्या वृत्तपत्रांत त्याला दिलेला 
पाठिंबा हें होय. 

श्री. वि्ठळराव घाटे यांचा पिंड अस्सळ साहित्यि- 
काचा आहे व त्यांनीं जें साहित्य लिहिळे आहे, तेंहि 
अस्सळ आहे, इतकेंच नव्हें तर ते आपल्या विशिष्ट 
दालनांत अद्वितीय आहे, असं माझे तर निश्चित मत 
आहेच. पण तसें मत असणारे शेंकडों सुबुद्ध लोक 
आहेत. पण असें मत नसणांरेहि कांहीं लोक आहेत, 
हें या निवडणुकीच्या निमित्ताने ज क्चित्‌ भिन्न सूर 
निघाले त्यांवरून दिसून येतें. ते सूर उपेक्षणीय मानण्या- 
इतके थोडे असले, तरी ते एका विशिष्ट प्रवृत्तीचे 
द्योतक असल्यानें विठ्ठलरावांना निवडणाऱ्या बहुसंख्य 
साहित्यप्रेमी मतदारांवरोबरच या “ अल्पमत'दारांचाहि 
विचार करणे जरूर आहे. 


विद्दळराव व माधवराव या दोघांनीं मिळून 'मधु- 


माधव * नांवाचा एक लहानसा काव्यसंग्रह सुमारें 
तीस वषीपूर्वी प्रसिद्ध केला आहे. त्या संग्रहांतील सर्वच 
कविता उच्च दर्जाच्या आहेत; पण “ नवलाख दिवे 
हे तुझ्या घरीं ” या विठ्ठलराव यांच्या कवितेर्ताल 
उदात्त भाव व संगीत केवळ असाधारण आहे. तुलनेनंच 
सांगावयाचें झालें तर केदावसुतापासून तों आजमिती- 
पर्यतच्या आधुनिक कवींत तांत्रे सोडल्यास दुसरा 
कोणीहि ही कविता लिहू हाकला नसता. 
पण विठ्ठलरावांचे खास क्षेत्र म्हणजे अत्यंत सूचक, 
यत व काव्यमय गद्यांत त्यांना रखाटलेला डाब्दाचते 
होत, याच क्षेत्रांत मी त्यांचे साम्य आचाय काकासाहेच 
लेलकर यांच्याशी आहे असे म्हटलें होतें. घाटे यांना 
पाडेंबा देतांना, मी आणखी असेहि म्हटलें होते कीं 
कित्येक कारणांनीं काकासाहेबरांच्या नांवास विरोध होण 
साहजिक असलें, तरी सुनचविळेल्या साही नावात 
वावनकश्यी साहित्यिकाचा पिंड असलेळे दोघेच - एक 
कालेलकर व दुसरे घाटे. आणि येथेंहि फिल्न हें 


अनुक्रमणिका 


उच्चारण्यास मळा दिक्कन वाटत नाहीं कीं, काणेकर, 
चिं, वि. जोशी, तर्कतीथ जोशी व दि. ब. वा. वि. 
जोशी या स्वाहून कालेलकर व घाटे यांचा वाड्ययाशीं 
अधिक निकट व अधिक मानाहे संबंध आहे. 

आणखी अनेकांचे हें मत असेलहि; पण ज्यांचे तसें 
मत नसेल, त्यांना जर आमचें मत समजाऊन घ्यावयाचे 
असेल, तर त्यांनीं आपले वाउ्ययावेप्रयक निकप घासून- 
पुसून घेतले पाहिजेत, तसें करण्याऐवजी घाटे वड्या 
अधिकारावर होते व श्वीरसागर मित्रकार्य करण्यास 
प्रवरत्त झाळे आहेत, असे * लोकसत्ते? प्रमाणे म्हणणे 
म्हणजे वाऊायीन निकप्राऐवजीं पूर्वग्रहावर्च भिस्त 
ठेवण्यासारखे आहे ! 

वस्तुतः मी व घाटे मित्र आहोत असे म्हणणे हे. 
हि तितकें बरोबर नाहीं. आमचे दोघांचेंहि के. माधवराव 
यांच्यावर आदरयुक्त प्रेम होते व त्यामुळें आम्हांला 
एकमेकांविषयी जिव्हाळा आहे हें खरें. पण व्यवहाराच्या 
क्षेत्रांत एकमेकांची कामे करून परतफेड करण्यासाख्े 
ज्यांचे संवर॑थ असतात, त्यांतले आम्ही स्थासच नाहीं. 
शिवाय माधवरावांवर विठ्ठलरावांचें प्रेम होतें व माझेहि 
होते हे खरे असळें, तरी माधवरावांशीं आमची नाती 
भिन्न होतीं. विठ्ठलराव हे माधवरावांचे वडील वंधू 
म्हणतां येतील, तर माधवराव हे माझे वडील वंघू 
मानावें लागतील, अर्थात्‌ माझा विठ्ठलरावांशीं संबंध 
अप्रत्यक्ष होय; व जो कोणता असेल, तो व्यावहारिक 
नसून गुणांसंत्रेधींच्या आदरांतून निर्माण झालेला आहे. 
सारांश, विष्ठळरावांत ते गुणच नसर्ताळ, तर आमच्या 
जिव्हाळ्याला आधारहि उरणार नाहीं. पण “जगांत 
फक्त व्यावहारिक संत्रेंथच असतात", “गुण नसतांहि 
एकमेकाला हात देऊन पुढें रेटणें म्हणजेच मेत्री” 
वगैरे सूत्रेच घट्ट पकडावचीं म्हटल्यास मात्र, माझे व 
विठ्ठळरावांचे संत्रे समजणार नाहींत ! 
उत्कट, सूचक, संयत शब्दचित्रण 

ज्यांचे वाळाय-निकप निश्चित असतील, ते पुस्तकां- 
च्या संख्येवरून साहित्याचा दर्जा ठरविणार नाहींत 
असे मला वाटते. व म्हणून ज्यांस मी वर विद्ठल- 
रावांचे खास क्षेत्र म्हणून म्हटलें, त्या सूचक, संयत 
शाब्दचित्रांच्या क्षेत्रामुळे विठ्ठळरावांचे मराठी वाड्ययांतील 
स्थान अढळ व असाधारण आहे ही गोष्ट निर्विकार 
मनास पटण्यास हरकत नाहीं असे वाटते. विद्ठल- 


६९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५ 
ह्यात 
च नवभारत > र 
शत ७५" ् > 
ही: अमृतमहोत्सवी >२० 


सकळ ति कफ 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


राव यांचीं शाब्दचित्रें * कांहीं म्हातारे! या त्यांच्या 
सुप्रासद्ध पुस्तकांत ग्राथत झालीं आहेत, पण या पुस्तकां- 
त आलां तेवढीच काय तीं त्यांचीं गाव्दचित्रे व हेंच 
त्यांचें प्रमुख वाड्मय असेंहि नाहीं. वाकवगार हातानें 
व आलित्त वृत्तीने काढलेले * गाब्दाचित्र हें जणू विठ्ठल- 
रावांनी खास वनाविलेळें वाड्ययीन माध्यमच होय 
या त्यांच्या असाधारण सामर्थ्याचा आणि खास माध्य- 
माचा मला अगदीं अलीकडे एकदोन प्रसंगीं गमती- 
दार अनुभव आला. विठ्ठलराव काखार 
साहत्यसंमेलनाहून नुकतेच परत आले होते. माझी 
त्यांची त्याच दिवद्लीं सहज भेट झाली. मी सम्मे 
लनाला आरलो नाहीं यावददळ माझी कांब करून 
कारवारच्या सोंदर्याविषयीं बोळ लागले. त्यांनीं हेच 
आपले मनःसंस्कार कुठें तरी चित्रित करावे, असे मी 
सुचविले व रविवारच्या केसरीत लिहा' असेंहि सुचविले 
त्यावेळी त्यांनीं लिहिलेला लेख त्यांचें हे चित्रणसामश्ये 
उत्तम प्रकार निददांनास आणील, सुस्पष्टता, सूचकता 
सकावपणा, निसगंचित्रण, प्रासंगिक भाष्य. निर्भय 
उपहास सवे कांहीं त्यांत आढळेल, आणि सर्वांत आश्रय 
म्हणजे नुकत्याच पाहिलेल्या सोहाळ्याची व सार्वजनिक 
कार्याची डोक्यांत नुसती गर्टी उसळून गेली असतांहि 
त्याच्या वणनांत पाल्हाळ यत्किंचित्‌ आढळणार नाहो 

तक जणू शांभर वर्षांनीं समाल्रेचन करीत आहे 
कवा पांच हजार मेल दूरच्या देशांतील एखाद्या लंडन 
टाइम्स करतां * इम्प्रेश्ान्स ? धाडीत आहे ! 

तोंच अनुभव गेल्या वर्षांचे त्यांचें मुंबई ग्रंथसंग्रहा- 
लयाच्या वांपिक सम्मेलनाचें भापण वाचतांना आला 
त्या भाषणांत त्यांनीं प्रान्तिक भाषांच्या भवितव्याचा 
प्रश्न सोडविला होता. भरपूर राजकीय व ऐतिह्यासिक 
माहिती असूनहि तें भाषण केवळ रूक्ष राजकीय भापण 
वाटणार नाहीं, तर वेयक्तिक श्रद्धेचा प्रतिज्ञापर्वक उच्चार 
विचारांच्या इष्टीने ते अत्यंत खोल व सूक्ष्म 
वाटेल; पण भाषेच्या दृष्टीनें अत्यंत सुगम व कलात्मक 


वाटेल 


वाटल, 


सारांदा, एकदा ।लहावल्य बसल्यावर ज्यांच्या ठेखणी- 
न दुर्मिळ बावनकशी सोनेंच बाहेर पडणार अका 
अगदीं थोड्या ठळेखकांत मी विठ्ठलरावांची गणना 
करतों. त्यांची शारीरिक हयात शिक्षणाच्या क्षेत्रांत गेली 
सली तरी मानासेक हयात वाड्ययांन चिन्तनांतच 


धरे 


| अनुक्रमणिका | 


गेली आहे याचा प्रत्यय मळा आणखी एकदां आला 
१९४९ सालीं पुण्यास भरलेल्या साहित्यसम्मेलनाच्या 
कविसम्मेंलनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. नवकाव्यासंबर॑'धी 
(बीभत्सतावादी काव्यासंवंधीं ) कोणतें मत व्यक्त करावें 
हा आज काव्याच्या क्षेत्रांतील फारच अवघड प्रश्न 
हाऊन असता. मजसारखे अनेक लोक लेखांतून व 
व्यासपाठावरून त्या काव्यासंवंधीं उघड तिटकारा व्यक्त 
करातच आहेत. पण त्या काव्याचे विकृत व हेकट 
जनक आणि दुवेळपणामुळें त्याचा धिक्कार करण्याला 
घावरणारे सर्वसामान्य टीकाकार यांच्या वृत्तीकडे पाहन 
आमच्यासारख्यांना इतका उद्वेग येतो कीं, आमच्या 
नवकाव्यावेषयक टकिंत प्रसन्नता व निर्विकारता टिकविणे 
सुप्कळ होते. वस्तुतः तें भाषण लिहिण्यापूर्वी विद्ठट- 
रवाना मुद्दाम माझ्याद्यीं चर्चा करून आपले निर्णय 
पडताळून पाहेळे होते. (या पडताळून पाहण्याच्या 
कायक्रमांतच आम्हां दोघांना साताऱ्याच्या वाटेवरील 
भोप्रण मोटर अपघातांत सांपडावें लागलें | व चर्चा 
“येच तुटली |! ) त्यानंतर तें भापण मळा एकदम 
सम्मलनातच ऐकतां आलें. ज्या विचारांत आमचें 
दाघांचाहे मतकय, जे विचार लेखांतून, व्यासपीठावरून 
सड्आवून मांडून मी कित्येकदा खऱ्या काव्यभत्तांचे 
धन्यवादाहे मेळावेळे होते, तेच विठ्ठलरावांच्या भाषेंत 
एकताना मळा अपूववे व साश्वये आनंद वाटत होता 
कारण ज़ मांडतांना आम्ही नवकाव्यविरोधक टीकाकार 
नस्त, संतत आणि घामाघूम होत होतों, तेंच विठ्ठलरावांनीं 
इतकया प्रसन्न, [नाश्रत व किमान दाव्दांत मांडले होतें 
कां वाड्ययांतीळ कांहीं करामती फक्त विष्ठलरावच करू. 
शकतील, ही गोष्ट मला फिरून एकदा पटली ! 
अमर शोकोद्‌गार 


उत्कट, सयत व सुस्पष्ट शब्दवित्रणांत विद्ठळरावांचा हात 
धरणारा दुसरा लेखक नाहीं, हें आजच्या वडय़यीन 
नकप्राच्या तेबंद्याहींतहि समजाऊन व्यायचें असेल 
तर, मी विठ्ठलरावांच्या आणखी एकाच भापणाचा 
पुरावा देईन, व त्यावरूनहि ज्यांच्या डोक्यांत प्रकारा 
पडणार नाहीं, त्यांना त्यांच्या अज्ञान-क्षालनाथ परमेश्वर 
व पुनजेन्म यांच्या हवालीं करीन ! 

ते भाषण म्हणज्ञ विठ्ठलराव यांनीं माधवराव यांच्या 
निधनप्रसंगीं मुंबई रोडेओवरून केळेळें भाषण होय ! 
शब्दाच्या कुःचलीनं आत्माविष्कार करणाऱ्या वर्गाची खरी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


...३ 
गह, र. 
&णिव्मात्ट> 
; नवभारत टे 
हन धं ७५ नौ >) 
न्ह्« : अमृतमहोत्सवी >२७ 


ओज” औक 
सकर. 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


संमेलनाध्यक्ष श्री. विठ्ठलराव घाटे 


परीक्षा भावनांच्या अनिवार क्षोभाच्या वेळींच होत 
असते. प्रिय व्यक्तीर्चे निधन ही अद्या कठिण परीक्षेची 
वेळ असते. ज्यांना एकटें बसून अश्र ढाळायचे असती 
, त्यांचा वांटा केशदायक असला तरी सोपा असतो 

पण ज्यांना आपल्या प्रिय व्यक्तीचे अपूवल्व आणि कम- 
नीयत्व साऱ्या जगताला जाहीर करणें प्रात्त असतें, त्याचें 
काम फार दुष्कर असतें. प्रेमळांप्रमाणेंच आपले उद्गार 
मत्सरी लोकहि ऐकणार, सश्रद्धांबरोबस्च अश्रद्धाहि 
ऐकणार, मित्रांप्रमाणेंच शत्रंंनाहि ते ऐकू जाणार या 
जाणीवेने शोक करणाऱ्या व्यक्तीचा जीव गडबडून जातो 

व आपले दुःखब आपल्या जवळच ठेवावे असे वाटते ! 
पण आपल्या प्रिय व्यक्तीला सार्वजनिक जीवन असल्या- 
स तेंहि करून चालत नाहीं. कलात्मक आलित्ततेला 
( ठणंडकीाशं!फ ला) * भ्रतारेंवीण ' * नित्य नवा 
अज्निप्रवेश ? करावा लागतो तो अक्शाच प्रसंगीं ! 


हा अनिप्रवेशा विद्ठलरावांनीं कोणत्या तपःसदहदा 
कलात्मक संयमाने केला आहे, हें कळण्याची ज्याची 
पात्रता असेल, तो विठ्ठलराव साहित्यिक आहेत कीं 
नाहींत ही रांका विचारणार नाहीं. विठ्ठलराव साहित्यिक 
नसतील, तर मग साहित्यिक तरी कोण ? -- असाच 
प्रश्न विचारील. 


पण मराठी वाडय़यांत खऱ्या भावनाप्रधान वाका- 
याची किंमत होणेच दूरापास्त झालें आहे ! कारण 
उबवळेल्या आंब्याप्रमाणे उबवलेल्या अश्रूंच्या आढ्या 
घाळून बसलेळे धंदेवाईक “ रडवय्ये ? आज हा अश्चेंचा 
व्यापार काबीज करून बसले आहेत. कल्व्ड मोत्यांनीं 
खर्‍या मोत्यांचा व्यापार बसविला, त्याप्रमाणें कृत्रिम 
अश्लेंच्या वाड्ययांने खऱया दुःखोद्वाराची किंमत कळूं 
नये असे केलें ! 


विठ्ठळरावांचे माधवरावांवरीळ हें रोडेओभाषण 
जगांतील अमर अद्या शोकोद्वारांत ( [प 
ठाकळा8 मध्ये ) निश्चित जागा मिळवील, पं. 
जवाहरलाळजींनी महात्माजींच्या खुनानंतर जीं 
अद्वितीय भाषणें केलीं, त्यांच्याखेरीज मला घास्यांच्या या 
भाषणाशीं तुलना करण्यासारखे कांहींच आढळलें नाहीं. 
अर्थात्‌ शोकविषयाची श्रेष्ठता व ज्ोकप्रसंगाची दारुणता 
यामुळें जवाहरलालजींची भाषणे उदात्ततेची परिसीमा 
गांठतात, हें मी सांगितलें पाहिजे असे नाहीं. 


उत्कट भावना व प्रखर संयम 

घाट्यांच्या वाड्ययांतील हे बहुमोल नमुने ज्याला 
दिसतील व पटतील त्याला सहजच, त्यांच्या वहुमोल- 
पणाचें बीज कशांत आहे हें जाणून घेण्याची उत्कंठा 
लागेल, त्याचें बीज अर्थातच त्यांच्या बहुमोल व्याक्ति- 
मत्त्वांत आहे. माझा व घार्यांचा संबंध गेल्या पंचवीस 
वर्षांचा असला तरी, तो फारसा आलाच नाहीं असे 
मी म्हणेन. कारण एक तर आमचें नातें प्रत्यक्ष नव्हे 
तर माधवरावांमार्फत होतें. आणि दुसरें म्हणजे आम्ही 
दोघेहि भावनांची किंमत ओळखणारे असल्याने, अका- 
रण एकमेकांच्या जीवनाची चोकळी करणेहि आम्हांला 
शक्य नाहीं. तथापि ज्यानें स्वतः एखाद्या घरांतील अगर 
कारखान्यांतील विजेच्या तारा उलगडून पाहिलेल्या 
नाहींत त्यालाहि त्यांचा प्रकाशहि [हि दिसतो व धक्काहि 
बसू दाकतो; त्याप्रमाणेच भावनाप्रधान माणसांच्या 
उत्कटतेसंत्रंधीं असते. त्यांच्या नुसते जवळून जाणा- 
रांनाहि त्यांची धग, त्यांचे तडपणें ब त्यांची ज्वाला दिसू 
शकते. मात्र पाहणाराळा स्वतःला भावना हब्यात | 

विष्ठलरावांच्या व्यक्तिमत्त्वासंब्रंधीं मळा जर पहिली 
गोष्ट प्रतीत झाली असेळ तर ती म्हणजे अत्यंत उत्कट 
भावना व तितकाच प्रस्वर संयम ! सर्वसाधारण प्रसंगीं 
मात्र त्यांचा एकच स्वभाव विश्ेष्र प्रत्ययाला येईल. तो 
म्हणजे त्यांचा थडेलयोर स्वभाव. मी त्याला विनोद- 
प्रियता देखीळ म्हणायला तयार नाहीं; कारण त्या 
क्षणिक खेळांत विठ्ठलराव बुद्धीनेंच काय पण मनारनेहि 
रमलेळे नसतात. शाळेंत जाण्याच्या वयाचीं, बेफिकीर 
मुळें जातां जातां ज्या चित्तविहीन अवस्थेत पायाच्या 
ठोकरीनें दगड उडवितात, त्याच अनवधान स्थितींत 
विठ्ठलराव लहानमोठ्यांवर आपल्या ब्रात्य विनोदाचा 
प्रयोग करतात. अनेकांना त्यांचा हा स्वभाव कळत 
नाहीं. अनेकांना विठ्ठलरावांचा विनोदच कळत नाहीं. 
अर्थात्‌ त्या विनोदांत समजून घेण्यासारखे कांहीं विशेष 
नसतेच, समजून घ्यायची असते ती विठ्ठलरावांची 
मनःस्थिति- 1000 होय. कारण कित्येकदां तर ते 
जीवनाचा शीण आणि भार विसरावा म्हणूनहि थट्टा 
करीत असतात. आणि हा भार त्यांना कांहीं वषो- 
पूवीच झालेल्या त्यांच्या पत्नींच्या निधनापासून तर 
विशेषच जाणवतो असे दिसतें ! 

कित्येकदां ते भांवताल्च्या माणसांच्या चेहऱर्‍यावस्चीं 
किंमतींचीं विविध “ लेबळें * विसरण्याकरतां थट्टा करीत 


६३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


...4 
ह, ९१९७ 
रि त्णित्ल> 
ह » नवभारत र 
भ्ह्न धं ७५८ नौ जै 
ही: अमृतमहोत्सवी >२७ 


र्ष्र् र १५4 कू 


वर्ष 
4000007062 


क. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आहेत असा भास होतो. गार्डीच्या डब्यांत चहा 
देण्याकरतां येणारा वेटर आणि समोरच्या बाकावर बस- 
लेला आणि नुकताच ओळखीचा झालेला एखादा 
प्रसिद्ध मनुष्य यांची ते एकाच पद्धतीनें थट्टा करताल ! 
अर्थात्‌ त्यांच्या अशा अनव'धान, अन्यमनस्क अथवा 
शून्यमनस्क परिहासामुळें अनेकांचे गेरसमज होतात, हें 
त्यांना कोणीं सांगितळे आहे कीं नाहीं मळा ठाऊक 
नाहीं. 

उत्कट भावना व त्या गिळण्याचें सामर्थ्ये असा मी 
विठ्ठलरावांच्या जबरदस्त व्यक्तिमत्त्वाचा * फोम्सुला ? 
म्हणून सांगेन. हा फेम्युला ऊफ सूत्र सांगणे कठीण 
नाहीं; पण त्याचे त्यांच्या वर्तनांत व वाउय्मयांत दिसून 
येणारे सर्वच परिणाम ओळखून काढणे सोपें नाहीं. 
उदाहरणार्थ, त्यांच्या या भावना गेळण्याच्या सामथ्यीत 
असें त्यांच्या दिलदार वृत्तीचे इंगेत आहे, तसेंच 
त्यांच्या मयादित वाड़्य-निर्मितीचेंहि इंगेत आहे, असें 
मी म्हटलें, तर तें किती लोकांना एकदम पत्करवेल ? 
विठ्ठलराव लिहितात तेव्हां अत्यंत उत्कट मनानें 
लाहितात; पण राब्दाविष्कार केलाच पाहिजे, असें मात्र 
त्यांच्या भावना त्यांना म्हणत नाहींत ! जटाजूटांत 
गंगेचा ओघ आणि उदरांत कालकूट विषाचा घोट 
पचाविणाऱ्या शिवशोकराप्रमाणे बऱ्यावाईट दोन्ही भावना 
ते आंत ठेवूं दाकतात. त्यांच्या लेखनांतील सामर्थ्याचे 
रहस्यहि त्यांच्या व्याक्तिमत्त्ांतील या परस्पर विरोधी 
गुणांतच आहे. उत्कटतेमुळें त्यांत उत्कटता उतपन्न होतें: 
आणि उत्कट भावनाहि गिळण्याच्या सामर्थ्यामुळें 
त्यांत अलिप्ततेचें सामर्थ्यं उत्पन्न होतें 
इतिहासाचे सुंदर नाख्य 

याच विरोधी गुणांचा त्यांना त्यांच्या आणखी एका 
पुस्तकाळाहि उपयोंग झाला आहे. तें पुस्तक म्हणजे 
त्यांचे * नाय्यरूप महाराष्ट्र हें पुस्तक होय. 
एका इतिहासप्रेमी स्त्रीजजळ मी  विठठळरावांच्या 
: कांही म्हाताऱ्यां'ची स्तृति कर्रात असतां ती 
म्हणाला, तुम्हा साहात्यक लोक त्यांच्या 'नाय्यरूप 
महाराष्ट्रास्चा उल्लेख * कांहीं म्हाताऱ्या 'इतका कां 
करीत नाहीं ? ” मी तिला हंसून म्हटलें “त्या पुस्तकाचे 
नांव शालोपयोगी पुस्तकासारख असल्यामुळें साहित्यिकां- 
ची ही गफलत होत असावी ! ” स्वजनांच्या इतिहासाचे 
सहर्ष, प्रेमयुक्त व अभिमानयुक्त मनानं वाचन करणें 


अनुक्रमणिका 


त्यानंतर त्याच इतिहासांतीळ प्रिय पूर्वजांकडे कठोर 
अलिसतेनें पाहणें, हें ज्यास शाक्य आहे, तोच 
मनुष्य डतेहासाचें इतकें संदर 'नाट्य' करूं. दाकेल. मी 
आमच्या कित्येक टर्विदग्ध साहित्यिक वंतरूंन 
जनान्तकांत एवढेंच सुचवू इच्छितो कीं, 'हें पुस्तक 
आपणहि वाचण्यास हरकत नाहीं | एक अप्रतिम 
पुस्तक अद्याप आपल्या ध्यानींहि नव्हतें, असे तुम्हांला 
आढळून येण्याचा संभव आहे ! 
जीवनांत कलेंतील ओदाये 

कलेतील औदार्य जीवनांत उतरणें अर्थातच त्या- 
हूनहि अवघड असतें, पण विठ्ठलराव “ लिहिते ' परुष 
नसून “ कर्ते ? पुरुष आहेत. हीच गोष्ट आपल्या 
परिचयाच्या पण घेडगुजरी भाषेंत सांगण्याची झाली 
तर असें म्हणतां येईल कीं ते प्रथम सदग्हस्थ 
आहेत आणि नंतर सतसाहित्यिक आहेत. औंदा- 
र्याच्या कसोटीचा त्यांच्या जीवनांतील एक प्रसंग 
सांगावा कीं न सांगावा अशा पेचांत मी पडलो आहे. 


पण त्यांच्या परवानगीरिवायच इथे त्याचा पुसट 
निर्देश करणे भाग आहे. विछठळरावांची सुविद्य 


कन्या उषा ( सो. अनुराधा पोतदार एम्‌. ए, ) हिने 
बी, ए., झाल्यावर श्री. पोतदार या त्राहाण पद्वी- 
धराशीं विवाह करण्याचें ठरविळें. विठ्ठलराव हे 
जातोंने मराठे आहेत, हें बहतेक वानचकांना ठाऊक 
असेल, विठ्ठलरावांचे आजोबा नगर येथील वकील 
असून कट्टे प्राथनासमाजी होते. तरुणपणींच वारलेले 
सुप्रासेद्ध कवि 'दत्त? हे विठ्ठळरावांचे वडील, व स्वतः 
विठ्ठलराव रविकिरणमंडळाचे सभासद या नात्यानं 
सुधारणावादी आहेतच, तथापि इतकी पूर्वपीठिका 
असल्यावराहे, मुलामुलींच्या लय़ांत सामाजिक प्रयोगा- 
पक्षा मुलांच्या दोधकाळीन स्वास्थ्याला प्राधान्य देणें हा 

आईवापाचा 'घमंच आहे. व तरुण मुलीने केवळ 
भावनांना प्राधान्य देऊन ठरविलेल्या विवाहांत दीर्घकालीन 
सुखाची शाश्वती आहे कीं नाही. याची दका येऊन 
आईबाप अस्वस्थ होणेंहि स्वाभाविक आहे. प्रेम, 
कल्याणेच्छा, व्यवहारद्दप्टि या सर्व भावना गेळून 
अल्पवयस्क मुलांच्या स्वयंवराळा आद्यीर्वाद देणे व 
पुढाहे आपले विचार दाबून त्यांच्याशीं समरस होणें 
याळा मनाचा केवढा मोठेपणा लागतो, हें आनुभविकां- 
नाच कळळ, ॥वघ्ठळरावांच्या मनाची खळबळ ब तिजवर 


६४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१) धू १ ण ऱ् 
हमारे, 


४» नवभारत 
क्त ५ ७५ घो 
(34 


नौ व 
न अमृतमहोत्सवी /->२७ 

ऊर > 
र्श्टी शक (डी 4 र 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


संमेलनाध्यक्ष श्री. विठ्ठलराव घाटे 


त्यांनीं मिळविलेला विजय, हीं दोन्हीं मी अर्थात्‌ केवळ 
दुरूनच पाहिलीं आहेत. तथापि इथेंहि त्यांच्या मनांतील 
द्वंद्वात्मक सामर्थ्याचाच त्यास उपयोग झाला आहे. 
विठ्ठलरावांच्या अध्यक्षीय निवडीने एका थोर साहि- 
त्यिकाचा योग्य सत्कार झाला आहे असेंच केवळ नव्हे, 
तर एका महाराष्ट्रामिमानी, कतेबगार व भाषातज्ज्ञ ग्रह- 
स्थास आपण आज या निवर्डामुळें आपल्या आजच्या 
प्रश्नांत मार्गदरीन करण्याला संधि देत आहों. विठ्ठलराव 
यांचें अहमदाबाद संमेलनांतील भाषण उत्कटता, उदार- 
ता, माहितगारपणा व मुत्सद्दीपणा यांचा प्रत्यय देणारे 
होईल, याबद्दळ तर मला शंका नाहींच. पण वाड्यय या 
दष्टीनेंहि तें नमुनेदार होईल अश्शी मला खात्री आहे 
ब्राह्मणांची विद्या ब 
मराठ्यांचा दिळदार लढाऊ बाणा 
विठ्ठलराव यांच्या निवडींत त्यांच्या मराठा जातीचा 
उल्लेख सकारण- अकारण झालेला आहे. मी स्वतः 
जातींचा उलेख करणें म्हणजे ' सार्वजनिक पातक ? होय 
असें मानणाऱ्या सोवळ्या सुधारांपैकी नाहीं. आपण 
कोणत्या भावनेने जातीचा उलेख करतो, याला मी 
महच्व देतो. इतका श्रष्ठ दर्जाचा साहित्यिक ब्राह्मण 
अगर प्रभू समाजांत सांपडण्यापेक्षांहि, मराठ्यांत साप- 
डण्याने मळा अधिक आनंद होतो, हें येथे नमूद 
करण्यांत मळा मुळींच लाज वाटत नाहीं. अर्थात्‌ यांत 
इतर जातींना “ संधि देणें ”, “ पुढें आणणें ” 
वगेरे कोणताहि विचार माझ्या मनांत प्रभावी नाहीं. 
उलट, मराठा समाजांतील श्रेष्ठ विचारवन्त संमेलनाला 
मार्गदुर्शाक म्हणून लाभल्यास, सम्मेळनाला लागलेले 
सवेस्वी एकदेशीय ( पंतोर्जाछाप व भटजीछाप ! ) 


वळण बदलेल, व संमेलनालाच सुसंधि दिल्यासारखे 
होईल, असे मला वाटतें. मुंबईच्या “ धनुर्धारी ? पत्रांत 
एका लेखकाने माझ्या लेखाचा उलेख करून अध्यक्षा- 
च्या निवडींत ब्राह्मण-प्राधान्य आहे असें सूचित 
केळे आहे. संमेलनाच्या अध्यक्षीय निवडींत ब्राह्मण 
म्हणून एखाद्याला प्राधान्य मिळत असेळ असे मला 
वाटत नाहीं. पण आमच्या साहित्यसंस्थांची दृष्टि एकांगी, 
ठरीव व उथळ आहे यांत मात्र शंका नाही. अनेक 
अध्यक्ष साहित्याव्यातिरिक्त फालतुक महत्त्वामुळेच 
आजवर निवडले गेले होते, हें अध्यक्षांची यादी 
पाहूनहि लक्षांत येईल, तसेंच अनेक लायक माणसें 
दुलक्षिलीं गेलीं होती, आहेत व जातील, हेंहि 
तितकेंच उघड आहे. “* धनुर्धारी'नें उल्लेखिलेले 
शिवचरित्रकार केळूसकरांचे॑ उदाहरण सम्मेलनाच्या 
इतिहासाला लांछनच ठरेल. केळूसकरांचें ' शिवचरित्र * 
हें मराठी भाषेला भूषण होय. त्याचें हिंदुस्थानच्या 
सवे भाष्रांत भाषान्तर होणें जरूर आहे. पण केळूस- 
करांचे नांव कांहीं व्षोमागे सुचविले जाऊनहि निवडले 
गेलें नाहीं ! याचें कारण 'पुरोगामी वाउदमय', 'रससिद्धान्त 
वगेरे ठराविक प्रश्नांच्या घाण्याभावतीं प्रदक्षिणा करणाऱ्या 
आम्हां साहित्यिकांत केळुसकरांची बेठक नव्हती एवढेंच 
असावे | 

या ठराविकपणांतून, पुस्तकी विचारांतून, शुष्क 
शुकपाठांतून बाहेर पडण्याकरतांहे आपण अध्यक्षीय 
निवडींत थोडी स्वतंत्र बुद्धि वापरली पाहिजे. सुदैवाने 
घाटे यांच्याजवळ ब्राह्मणांची विद्या व मराठ्यांचा दिल- 
दार लढाऊ बाणा एकत्र आहे. न कळत कां होईना 
साहित्यसम्मेलनानें एका वेगळ्या पाश्चंभूमीचा मार्ग- 
दरक निवडला, हें भावी प्रगतीचे सुचिन्हच होय. 


: नवभारत ? मासिकाचा बदललेला पत्ता 


येत्या ऑक्टोबर १९५३ अंकापासून 
“ नवभारत ' मासिक वांई येथील ' प्राज्ञप्रेस ' मध्ये 
छापळें जात आहे. व्यवस्थापकांच्या सोयीच्या 
दृष्टीनें “ नवभारता "च्या ब्यवस्थापकांची कचेरी 
बांई येथेंच सप्टेंबर १५ पासून सुरू झाली आहे. 


तरी यापुढें वर्गणीदार, एजैट वगेरे यांनीं 
व्यवस्थापकांशीं पत्रव्यवहार करावयाचा झाल्यास तो 


व्यवस्थापक ' नवभारत ' मासिक 
८/० प्राक्ञ प्रेस; वांई, जि. उ. सातारा. 
या पत्त्यावर करावा 

* नवभारता च्या संपादकांची कचेरी पुणें 
येथेच राहील. संपादकांशी पत्रव्यवहार “ चि. म. 
वेडेकर, कार्यकारी संपादक, ' नवभारत, * 
९०६ शिवाजीनगर, पुणे ४ ” या पत्त्यावर 
करावा, 


६५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1! ... 
० 
रळ मटकर > 
भद 3 नवभारत - 
अ धि ७५ 
न्श्< अमृतमहोत्सवी 


चक. वष 
, पतात शू 
|) शर % कत क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जाहिरातींचे दर 


संबंध पान अर्धे पान पाव पान 
एक वेळ ७५ ० ३५ 
तीन वेळां ७० प्रत्येक खेपेस ४५ प्रत्येक खेपेस ३० प्रत्येक खेपेस 
सहा वेळां ६५ 1) ४० १? २५ १? 
बारा वेळां ६० ५ ३५ वी २० व 
पाव पानापेक्षां कमी जाहिरात स्वीकारली जात नाहीं. 
कव्हर पान नं. ४ प्रत्येक वेळेस ५० रुपये 
कव्हर पान नें. २ व ३ त... २० रुपये 


(१) सर्व जाहिराती ' जाहिराती व जाहिरातदार! या सदरांत छापल्या जातात. 
(२) शक्‍य असेल त्या वेळेस जाहिरातदारांचा थोडक्यांत पारचय देण्याची पद्धत 
स्वीकारलेळी आहे. 
(३) एका पानांत दोन कॉलम्स असतात. पानाचा आकार ८॥” > ५)” 
व्यवस्थापक 


* नवभारत 0/० दी प्राज्ञ प्रेस, वाई. 
वृवृववाा535किणिड्ीी 


२ क 
वर्गणीदारांस सूचना 

(१) € नवभारतःचा अंक दरमहा १ तारखेस नियमितपणें काळजी- 
पूर्वक पोस्टांत टाकला जातो, वर्गणीदारांस जर आपला अंक ५ तारखेपर्यंत 
मिळाला नाहीं तर त्यांनीं प्रथम स्थानिक पोस्ट ऑफिसांत चौकशी करून नंतर 
आमचेकडे लिहावे. अंक शिछक असला तरच पाठविला जाईल, अंक न 
मिळाल्याबद्दल १० तारखेनंतर येणाऱ्या तक्रारीस उत्तर दिलें जाणार नाहीं. 

(२) वर्गणीदार कोणत्याहि महिन्यापासून होतां येतें. 

(३) पत्रब्यवहार करतांना नेहमीं अनुक्रम-नेबर अवद्य लिहावा, 'नवभारत? 
कचेरींतून दरमहा जो अंक रवाना होतो तयावर पत्त्याच्या वरच्या ब 
हाताला अनुक्रम-नंबर लिहिलेला असतो, 

(४) पत्ता बदलावयाचा असल्यास त्याबद्दलची सूचना कचेरीस २५ 
तारखेपूर्वी मिळाली पाहिजे, त्यानंतर सूचना-पत्र आल्यास त्याची अंमलब्रजावणी 
त्याच महिन्यांत न होतां पुढील महिन्यापासून केळी जाईल. 

( ५) ' नवभारत? च्या कोणत्याहि एजंटास वर्गणी वसूल करण्याचा 
अधिकार नाहीं, त्यामुळें कचेरी व वर्गणीदार या दोघांनाहि त्रास होतो व विलंब 
लागतो, म्हणून वर्गणी नेहमीं कचेरोकडे खालील पत्त्यावर पाठविण्याची कृपा करावी, 


च्या वरच्या बाजूस डाव्या 


क्टर यय पायया याचया. आकाय. 'स्वा-जा. ..40 ७ आ्कक्यकभय अकळ 2७ 
र १ य कायकाय भाचा. 


ह धी 


न्यवस्थापक 
1 * नवभारत? 
| 6/० दी प्राज्ञ प्रेस, वाड 
2 


शस हँ ७५ 
न (अमृतमहोत्सवी, 
र ष्र वष 


र्ष 9 
महाराष्ट्राचा श्‍ पकार. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क्ट पट ४ 
अनुक्रमणिका घण किणी |) ७ 
त | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९. ४. ७ 
>: जी ) ) क १/ त्र व 
नऊ ्& त्या, क 
2 *-6नवभारत हे 
ब नै > 


